मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


11 


र (-< 
महाराष्ट्र शासन - 


मराठी भाषा विभाग क, 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य ज्य मराठी विकास सस्था चया 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतळाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥७५://॥॥४५.॥0080॥0॥1.0५.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_1॥0॥॥1001(89/०॥100.८0ण॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संद्योधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्धारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आळे असून प्राज्ञपाठश्याळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खाळील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सद्र सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठश्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


॥॥॥)॥॥॥| 


वर्ष १८ वे |] ऑक्टोबर १९६७ [| अंक? 


--------->>--- 
अथथ टीटडटीशशशशटीटीटटटशडश हटीटथशशशशशीशीशटशीशीशीशीशीशीशीशश शी शशश शशश ४४४४0४४४१ ४४४४ शशी 


गीता आणि समाजरचना श्री. दि. मा. खैरकर 
कर्णभाराचा शोकात्म नायक-कर्ण श्री. माधव देशपांडे 
कोलामी भाषेत गाणी नाहीत ? प्रा, भाऊ मांडवकर 
श्रीगणेशरहस्यदशन : २ : प्रा. कृ. मो. रौंबवणेकर 
भारताची लोकसंख्या डॉ. इंदुमती पारीख 
मामा परमानंद यांचे चरित्र श्री. मु. गो. देशपांडे 
मानवी ज्ञानाचे स्वरूप डॉ, र, चिं. बडवे 
द्विजत्वबाचा संस्कार : उपनयन श्री. गजानन गणेश भावे 
वाचकांचा पत्रव्यबहार-- जातिभेद निर्मूलन : पन्हाळा परिसंवाद. 
पुस्तक-परिचय 


सार-संकलन-- ( १ ) हिंदीमहासागरातील पोकळी; (२ ) मलेशिया; ( ३ ) कांगो 
कोणाचा १ (४) भारतीय अन्नधान्यप्रश्नाची राजकीय बाजू, 


72--->------------2-2--:2----222---->>>>””2>2-22-22222222-22222222227:2222----22 “>>>/>22”2222--->222222222:-2--> 
८ क्क्स्क्स्यस्साासि्स्स् पिप ष्णि णि णिणिणणिकणण णक शणणणिणणणणणीणीणणि पिक सणस णि णीण?णीण१कीणी णा शकणे रणण णणीणिणणणणण प णणस्यणय यया 


वार्षिक वगणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १९ रु. 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राजपाठशाळामंडळ, वाई 


वषे अठरावे ऑक्टोबर 
अंक पहिला १९६४ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडेकर--- प्रा, गोवधघेन पार्राख का. संपादक 

गीता आणि समाजरचना श्री. दि. मा. खेरकर १-१० 
कर्णभाराचा शोकात्म नायक-कर्ण _ श्री, माधव देशपांडे ११-१८ 
कोलामी भाषेत गाणी नाहीत ! प्रा, भाऊ मांडवकर १९-२१ 
श्रीगणेशरहस्यददीन : २: प्रा. कृ. मो. रोंबवणेकर _ दैर-२७ 
भारताची लोकसंख्या डॉ. इंदुमती पारीख २९-३४ 
मामा परमानंद यांचे चरित्र श्री. मु. गो. देशपांडे ३५-३८ 
मानवी ज्ञांनाचे स्वरूप न डॉ. र. चिं. बडवे १९-४३ 
द्विजत्बाचा संस्कार : उपनयन श्री, गजानन गणेश भावे इ४-डट 
वाचकांचा पत्रव्यवह्ार--- जातिभेद निमूलन : पन्हाळा परिसंवाद. ५०- 
पुंस्तक-परिचय ५१-५८ 


सार-संकलन-- ( १ ) हिंदीमहासागरातील पोकळी; (२) मलेशिया; (३) कांगो कोणाचा ! ५९-६४ 
(४ ) भारतीय अन्नधान्यंप्रश्नाची राजकीय बाजू 


»>>//““- किककककककककककककककककककककककककक ७4५4 र्ट --- शट 272222/“> 
८-टाणापाणारा 


वार्षिक रु, ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


है मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राश्षपांठशाळांमंडळ घाई यांचेकरिता तेथेचं प्रसिद्ध केले. 
पत्रव्यबहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, * नवभारत भांसिंक, 
: गणेश भुंबन? २७६, तेलंग रोड, मांटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यंबस्थापकीयं : व्यबस्थापक,, ' नवभारत ? मासिक, 
ट/ प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. बि. कोनकर 
| १८८ एफ्‌ , भीमराबवाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 


ल &8€3€989€9€989€9€3€9€9€9€3€>€>€9€9€>€9 
७ -. ५ नवभारत ” मासिक 

९. जाहिरातीचे दर 

१ ' सबंध पान अर्धे पान पाव पान 


0 
(१) 
९) 
९ 
र 
1 कू, धुके रु. ३५ रु. २० ० 
(७ १. कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, ९ 
ऐ) २. घावत्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्के अधिक आकार, ष्‌ 
0 ३, वषीतील किमान सहा. अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत, १ 
४ संपूर्ण वषभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सबलत, शै) 
य ण ह; जाहिरातीच्या आकारावर ब्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल. ॥ऐ७ 
&) ८. जाहिरातीसंज्रंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : ष्‌ 
9 कि व्यवस्थापक “ नबभारत ” मासि र. 
(१) क रत, सांसेक 
१] प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 
ण 


प 
" 
€>€>€&:€> €3€9>€>€3€9>€3€3€>€9:€3€3€> €>€>:€>€8 


क्य य्यक 


टू प्राज्ञपाठशाळा-मण्डळ -ग्रेंथमाला 
% _ कर्मकोश 

»  संस्कारकाण्ड 
.। 

गर 


भाग १ ला 

सुपररॉयल साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 
संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागांत संस्कारांसंबंधीं सामान्य 
विचार, गोत्र, प्रवर ब सापिण्ड्य यांसंबंधी विस्तृत शास्त्रार्थ, विवाहकाल, विवाहाचे प्रकार 
इत्यादि विषय आलेले आहेत. धर्मशास्त्राचे आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
संशोधकांस ब प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 


र 
श्र 
हं 

संप्राद्यम आहे. 

, 


जीवनात आध्यात्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याचे दोन 
मार्ग आहेत. एक संन्यास व दुसरा कमफलत्याग. 
संन्यासी मनुष्य आपली आवद्यक कर्मे सोडून देऊन 
समाजापासून विभक्त होऊन स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी 
प्रयत्न करतो. या मागाने स्वातंत्य मिळविणे बेरेचसे 
कठीण असल्यामुळे सामान्य माणसे या मार्गाचा अवलंब 
करीत नाहीत, सामान्य माणसासाठी गीतेत कर्मफल- 
त्यागाची रिकवण दिली आहे. सामान्य संसारी मनुष्य 
समाजात राहतो. समाजा'चा घटक या नात्याने आवश्यक 
ती नागरिका'ची कतव्ये करतो, अश्या संसारात राहून 
आवश्यक कर्मे करणाऱ्या माणसासही मोक्ष प्राप्ती होऊ 
राकते. मात्र त्याने गीतेत प्रतिपादळेल्या चातुर्वर्ण्य 
पद्धतीप्रमाणे आपल्या वर्णांस अनुसरून कर्मे करीत 
असले पाहिजे ब ती करीत असताना कर्मांचे कर्तृत्व 
स्वतःकडे घेण्याचे टाळले पाहिजे. चातुवर्ण्य व्यवस्थे- 
नुसार समाजा'ची विभागणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय व शूट 
या चार वर्णात करण्यात आली आहे. ब्राह्मण वर्णाच्या 
लोकांनी राज्यशासनाचे, ज्योतिष्याचे व धर्माचा प्रसार 
करण्या'चे कार्य करावे. क्षत्रिय वर्णाच्या लोकांनी दुर्बला'च 
संरक्षण करण्याचे व समाजाचे परचक्रापासून संरक्षण 
करण्याचे कार्य करावे. वैद्य वणीच्या लोकांनी व्यापार व 
शेती करून समाजाच्या अन्नवस्त्रादे गरजा भागविण्या*चे 
कतेव्य करावे ब शूद्र वर्णांच्या लोकांनी वरील 
तीन वर्णांच्या लोकांची सेवा चाकरी करून पोट भरावे. 
अशारीतीने माणसाच्या कार्यावरून समाजातील लोकांची 
विभागणी करण्यात आली. सुरवातीस सर्व माणसाच्या 
वेर्णास सारखेच महत्त्व देण्यात येत असावे, असे 
वाटते पण पुढे या विविध धंद्याच्या लोकात धंद्यापरत्वे 
उन्चनी'चंपणा'चीं भावना शिरून दृढ झाली व ती वंर- 
परंपरेने चालू राहिली, 
समाजव्यवस्था मानवाच्या गरजे प्रमाणे 
ू बदलत राहिली पाहिजे 

- 'वाणुवण्ये पद्धतीचे पुरस्कते चातुवण्यांची निरनिराळ्या 
मुद्यावर तरफंदारी करतात. चातुर्वर्ण्य पद्धती केवळ भारता- 


न. भा. १९ 


श्री. दि. मा. खेरकर 


गीता आणि समाजरचना 


तःच आहे असे नसून सर्वच समाजात ती विद्यमान 
आहे असे ते म्हणतात. कारण समाज कोणताही असला 
तरी त्या समाजात ज्या बिविध क्रिया चाळू असतात 
त्यांचे एक (१) शिक्षण देणे ब न्याय देणे. ( २ ) संर- 
क्षण करणे, (३) शेती व उद्यम करणे व (४) नोकरी 
करणे असे चतुर्विध प्रकार करता येतात. समाजात 
बुद्धिमान लोक असतात त्याचप्रमाणे जूर व शक्तिवान 
लोक असतात. शिवाय जे उद्योग करू दोंकतील अका 
माणसांचा गट असतोच. जे लोक यापैकी कोणतेच 
काम करू रकत नाहीत त्यांच्याकडून सेवा चाकरी करून 
घेता येते, म्हणून माणसांचे चार वणांत वर्गीकरण करणे 
व त्यांना वर सांगितल्याम्रमाणे कामे करण्यास लावणे 
पूर्णतः शास्त्रीय आहे असे समजण्यात येते. लोकात 
एखादी कल्पना रूढ झाली व सर्वोच्या अंगवळणी पडली 
म्हणजे कालांतराने ती बरोबरच आहे असे समजून तिला 
शास्त्राच्या चौकटीत बसविण्यासाठी शास्त्रज्ञ पुढे येतात. 
चातुर्वर्ण्य पंद्धतीच्या बाबतीत तसेच झाले. ज्या लोकांच्या 
हाती सत्ता होती किंवा ज्यांना या पद्धतीपासून लाभ 
होत होता त्यांनी तिचे समर्थन केळे व तसे ते अजूनही 
करीत आहेत. 

जीवशास्त्राचे तज्ञ मनुष्य हा जीवशास्त्रीय एकतेचे 
माप (००४) आहे असे म्हणतात. काही समा्ज- 
शास्त्रशांनी ही जीवशास्त्राची कल्पना समाजास लागू 
केली आहे. त्यांच्या मताने माणसाप्रमाणेच समाज हा 
जीवशास्त्रीय ५11७ असून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, शुद्र 
हे अनुक्रमे त्या समाजपुरुषाचे तोंड, बाहू , पोट, बं 
पाय आहेत. ते ब्राह्मणाची संमाजपुरुषाच्या तोंडाशी, 
क्षत्रियाची बाहूशी, वैश्याची पोटाशी व गरद्राची पायाशी 
तुलना करतात. या सिद्धांताने चातुर्वर्ण्य संस्थेस अनन्ये 
महत्त्व प्रास झाले. त्याचबरोबर समाजात रूढ होत चाल- 
लेल्या उच्चनीच भावासही शास्त्रीय महत्त्व प्रात झाले,' 
एखाद्या गोष्टीची कारणे आध्यात्मिक आहित तीं साधारण 
माणसाला आकलन होण्यासारखी नाहीत असे म्हणूने 
ती लोकावर लादली गेली की मग लोक पूर्णपणे परतंत्र: 


उवा 


नवभारत 


बनतात. मग शास्त्रस्चना करणारांनी जे जज नियम 
पाळावयाचे सांगितले असतील ते सर्व नियम पाळण्याची 
तयारी दाखवितात. लोक ह॒ सवे आत्मसंरक्षणासाठी 
करतात. चातुर्व्ण्यांचे बावतीत तसेच झाले आहे. 'चातु- 
वैर्ण्यास जीवशास्त्रीय आधार तर आहेच पण आध्या- 
त्मिक आधारही आहे असे भासविले गेले. अजूनही 
, प्राचीन लोकानी सुरू केलेली चातुर्वण्यांची योजना 
शास्त्रशुद्ध असून योग्य मानसशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय 
आंधार आहेत असे काही लोक म्हणतात व सध्याचे 
विज्ञान विदोष पुढारळेळे नसल्यामुळे चातुर्वर्ण्याचा 
मंथितार्थ लोकाना समजणे शक्‍य नाही असे आवजून 
सांगतात. 

काही लोकांच्या मंते सध्याचा समाज निश्चित तत्त्वावर 
आधारलेला नसल्यामुळे त्यात बिस्कळितपणा आला आहे 
व समाजात स्थैर्य नांदावयांचे असेल तर प्रत्येक व्यक्तीस 
स्वकतंव्याचे शिक्षण देणाऱ्या 'चातुवण्यसंस्थची अत्यंत 
आवड्यंकता आहे. आता प्रत्येक माणसानी कर्मे केली 
पाहिजेत त्याबद्दल वाढच नाही. पण त्याने कोणते कर्म 
कंरावें व ते कर्म बाह्यतः लादलेले असावे काय ? हे 
खरोखर वादाचे मुद्दे आहेत. म्हणून व्यक्तीचा स्वधर्म 
कोणंता हे समजण्याच्या पूर्वी, मानवी स्वभावाचे स्वरूप 
कोणते ते समजून धेतळे पाहिज. माणसाचा मूळचा 
स्वभाव जर स्थिर राहणारा असेल किंवा मानवी स्वभावास 
बाह्य 'परिस्थितीच्या संस्कारांने म्हणजे शिक्षणाने 
कायमंचे स्थिर ठेवतां येणे शक्य असेळ तरच लोकास 
मानवी स्वभावास अनुसरून निर्माण झालेल्या एखाद्या 


स्थिर समाजरचनेचा स्वीकार करण्यास भाग पाडता. 


येईल. पण मानवी स्वभाव बदलणारा असेल, त्याची 
सतत उत्क्ञांती होतं असेळ तर त्याला कोणत्याही एका 
विशिष्ट समाजर'चनेच्या चौकटीत कांयमचचे बांधून ठेवता 
येणार नाही. माणसाला काही प्रमाणात बाह्य परि- 
स्थितीच्या संस्काराने बड करून ठेवता येते ही गोष्ट खरी 
पण यालाही मर्यादा आहे. मनुष्य सजनशील प्राणी 
आहे. त्याला एखाद्या विशिष्ट समाजरचनेच्या 'चौकटीत 
बांधून टाकण्याचा प्रयत्न केळा तर त्यात कायमचे यश 
मिळू रकणार नाही. 


: शिवाय व्यक्ती आणि समाज यांचे संबंध कोणते 
असावे हे अगोदरच निश्चित करून व्यक्तीचे समाजाशी. 
कठुंब्य कोणते हे सांगणे म्हणजे व्यक्ती. व समाज हे वेग- 


वेगळे असून त्यांचे एकमेकाशी संबंध बाह्यतः प्रस्थापित 
करता येतात असे म्हणण्यासारखत्रे आहे. ह्या बाबतीत 
योग्य विचार केल्यास व्यक्ती व समाज अगदी वेग- 
वेगळे नसून त्यांचे संबंध बाह्यतः ठरविता ग्रेत नाहीत 
'हे दिसून येईल. व्यक्तीमुळे समाज बनतो व समाजाच्या 
संस्कारामुळे व्यक्तीची घडण होते. व्यक्ती व समाज 
यांच्यामथ्य सारखी क्रिया व प्रतिक्रिया चाळू असते. 
ह्या प्रक्रियेने कोणत्याही एका निश्चित स्थळी ब काळी, 
त्यांचे परस्पर संबंध निश्चित झाले. म्हणजे व्यक्तीचे 
त्यावेळचे कर्तव्य कोणते याचा निश्चय करता येतो.. 
म्हणज व्यक्ती व समाज यांच्या परस्पर संबेधापासून 
कर्तव्याची निर्मिती होते व हे संबंध वदलळे म्हणजे या 
बदलेल्या स्थितीत व्यक्तीचे कर्तव्य कोणते याचा. 
पुन्हा बिचार करणे आवश्यक असते. व्यक्ती आणि 
समाज यांच्यामध्ये त्याप्रमाणे सतत क्रिया व प्रतिक्रिया 
चालू असते. ही गोष्ट लक्षात न घेता कोणत्याही एका 
स्थिर विचारप्रणालीवर माणसा'ची कतंव्ये निश्चित 
करून तीच सतत चाळू राहावी म्हणून ज्या ज्या वेळी 
अट्टाहास करण्यातं येतो, त्या त्या वेळी समाजात 
तणाव निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. कधी कधी 
ख्ढ विचारपरंपरांच्या प्रभावामुळे . लोक. ह्या तणावाकडे 
लक्ष देत नाहीत पण हे जास्त वाढले की समाजात क्रांती 
होते हे इतिहासावरूनं दिसून येते. चातुवर्ण्यव्यवस्था 
पूर्वी आदश स्वरूपात अस्तित्वात होती किंबा नाही हे 
सांगता येणे कठीण आहे. ही पद्धती पूर्वी जर आर्द्श 


. स्वरूपात अस्तित्वात असेळ तर इतिहासकाळात तिचा 


बीमोड झाला असला पाहिजे, हे उघड आहे. यावरून 
कोणतीही समाजव्यवस्था मानवाच्या गरजाप्रमाणे 
बदलत राहिली पाहिजे हे उघड आहे. 
व्यक्तीचा खऱ्या अर्थाने विकास झाला पाहिजे 
अर्थांत समाजात काही प्रमाणात स्वैय पाहिजे, या 
गोष्टीकडेही दुलक्ष करता येत नाही पण ते स्थैर्य एका 
विशिष्ट पद्धतीनेच निमाण झाळे पाहिजे असा आग्रह 
नसावा. प्राचीन काळी राजास ईश्वराचा प्रतिनिधी 
मानत व पज्ञा गुलामाप्रमाणे राजाच्या आज्ञा पाळीतं 
असे; पण. आजच्या समाजात लोक आपण स्वतःच 
तयार केळेळे कायंदे पाळतात. असा ह्या दोहो पद्धती 
मध्ये फरक आहे. स्थैय प्राप्तीसाठी पूर्वीप्रमाणेच अजू- 
नही प्रयत्न चाळू आहेत पण समाजात स्थैर्य स्थापन. 


22 चिछळ्तन, 


नु अछरज्न-सुऊ & ै 

-रदरडण* वि द ७-4 नवभारर 

-पफबशमळरळनश च्या 
"चस€४ळपत 1 


गीता आणि ''समाजरचना 


करणे हीच बाब तेवढी महत्त्वाची नाही; व्यक्तीचा 
खरा विकास व्हावा या गोष्टीस समाजस्थेयापेक्षा विदोष 
महत्त्व दिळे गेळे पाहिजे. व्यक्तीच्या विकासाच्या दृष्टी- 
नेच आपले सर्व प्रयत्न असावेत व व्यक्तीचा विकास 
साधत असतानाच समाजात स्थेय॑ निमाण करण्या'ची 
युक्ती शोधून काढली पाहिजे. यासाठी समाजात सवजण 
निरहंकारी बनून समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने कायं करू 
लागतील अशी व्यवस्था केली की व्यक्तीबरोबर समा- 
जाची उन्नती होइल. 


यासाठी व्यक्तींचा खऱ्या अर्थाने विकास झाला 
पाहिजे. कोणतेही तत्त्व बाह्यतः स्वीकारून व्यक्ती निर- 
हुंकारी होऊ रकत नाही. व्यक्ती व समाज यांच्यामध्ये 
सतत वदल्त्या संवेधाचे स्वरूप समजूनच व्यक्तीमधील 
अहंकार नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाळे पाहिजेत व हे ज्या 
प्रमाणात साघेल त्या प्रमाणात जीवनात शांतता येऊन 
समाजात स्थैर्य येईल, यासाठी आायणास एक विशिष्ट 
रचनाच हवी असे मानून स्वतःवर कतंव्ये लादून 
घेण्याची गरज नाही. समाजात विविध गुणांच्या माण- 
साची गरज असते. जेथे आपल्या गरजानुसार आपली 
कर्तव्य शोधून काढण्यात व्यक्तीला मार्गदशन मिळेल व 
त्या प्रमाणे वागण्यास व बदलत्या ' परिस्थितीशी सुसंवादी 
राहण्याचे शिक्षण मिळेळ अद्या समाजात संघर्ष नष्ट 
होऊन स्थैयं प्रात होईल. या दृष्टीने विचार केल्यास 
चचातुर्वर्ण्यपद्धती ही समाजास स्थैर्य निर्माण करण्या'ची 
प्राचीन.काळच्या लोकानी शोधून काढलेली एक युक्ती 
आहि, असे फार तर म्हणता येईल. पण या पद्धतीत 
अनेक धोके आहेत. या पद्धतीत व्यक्तीजीवना'चे गुंता- 
गुंतीचे प्रश्न समजावून धेण्याची संधी मिळत नाही. 
व्यक्तीला दिळेळे काम तिला यंत्राप्रमाणे करीत राहावे 
लागते. यामुळे मनुष्य फार तर आपल्या विशिष्ट कामात 
तज्ञ.बनेलळ. अनुकरणप्रिय निवुद्ध व्यक्ती सुयोग्य नागरिक 
म्हणून मिरवेळ पण त्यामुळे जीवनाचा विकास साघ- 
ण्याच्या दृष्टीने व्यक्ती काही करते असे होत नाही. नाग- 
रिकत्वाची आकुंचित कल्पना माणसाच्या उन्नतीस 
विधातक असते, ह्या भावनेनुसार मनुष्य राष्ट्रामि- 
मानाच्या नावाने एखाद्या राष्ट्रासाठी त्याग करीत 
राहींळ पण हा त्याच्या खऱ्या उन्नतीस घातक ठरेल, 
जीवनात व्यक्तींचा विकांस हीच महत्त्वाची बाब आहे. 


त्यामानाने व्यक्तीच्या नागरिकत्वास दुय्यम स्थान 


आहे. 


जातिसंस्था व तिच्यामुळे धंद्यास 
पडणारी मयोदा 
'चातुरवेण्यसंस्थेमुळे जाती निर्माण होऊन समाजाचा 
ऱ्हास झाला. जातीमुळे फुटीरवृत्ती निर्माण होऊन समा- 
जांचे अपरिमित नुकसान झाळे आहे. कोणतीही जातं 
सहकायांची भावना आपल्या जातीतच मर्यादित ठेवते. 
मनुष्य आपल्या जातीच्या हिताचा विचार करताना 
आपल्या भोवतालच्या विशाळ जगाच्या हिताकडे पाठ 
फिरवितो. इतर जातीला हल्का लेखतो, त्यामुळे पक्ष- 
भेदवृत्ती निर्माण होते. प्रत्येकजण केवळ आपल्या 
जातीचे हित पहात असल्यामुळे इतर मागासलेल्या 
जमातीतील योग्य माणसाला विकासाची योग्य संधी मिळू 
शकत नाही. येथे योग्यतेला खरे महल्व प्राप्त होत 
नाही. प्रत्येक जमातीतीळ लोक साच्या हिताच्या दृष्टीने 
प्रयत्न करण्याऐवजी जातीयता वाढविण्यास लागतात 
व त्यामुळे सर्वांच्या विकासाच्या प्रयत्नात व्यत्यय येतो. 
काही लोकात जातिसंस्थेत लाभ दिसून येतो. जाति- 
संस्थेमुळे समाजातीळ उद्योगधंद्यात स्थैर्य येते असे ते 
म्हणतात. प्राचीन काळी. प्रत्येक जातीचा एंक 
विशिष्ट धंदा होता. किंबहुना निरनिराळ्या गटातीळ 
लोक त्या गटात वंरापरंपरेने विशिष्ट धेदे करीत व या 
विशिष्ट धैदे पाळण्याच्या इत्तीवरून जाती निर्माण झाल्या, 
असे. म्हणावयास काही हरकत नाही. म्हणजे सुताराचे 
काम करणाऱ्या लोकास लोक सुतार म्हणू लागले, एखादा 
धंदा त्याच जातीत परंपरेने चाळू राहिल्यामुळे कुटुंबातील 


'मुळे लहानपणीच तो धंदा आईवडिलांकडून सहजासहजी 


अल्पकाळात शिकतात. तो धंदा शिकावयास इतरांकडे 
जावे लांगंत नाही. प्रत्येकास घंदा आपल्या कुटुंबातील 
लोकांकडून शिकता येतो. व॒ तो शिकण्यासाठी इतर- 
ठिकाणी जो वेळ खःचे करावा लागला असता तो 
वाचतो यामुळे कुटुंबातील लोकास उद्योगधंदा मिळतो. 
कुटुंबाचा आर्थिक पाया मजबूत राहतो व त्यामुळे 
समाजा'चीही उन्नति होते. 

रू्टिप्रिय समाजात वरील विचारसरणीस महत्व दिले 
जाईल यात शंका नाही. पण आधुनिक जगात औददो- 
गिक मानसशास्त्राने ही विचारसरणी पूर्णपणे चुकीची 
आहे हे दाखवून दिळे आहे. मागासलेल्या समाजात 


"“रढडडचष्ण* 


टढर॑ व्ष 
-पफबभश्रध्े/यसरळलनश 
“-चसतर४कळ््छता 


-नवभारत 


व्यक्ती सहसा आपल्या पूर्वजांचे उद्योगधंदे स्वीकारतात 
व ते धेंदे पूर्वजांच्या रूदिंगत रीतीने करून पोट भरतात. 
पण मनुष्य केवळ परंपरेने चालत आलेला 'ंदा करून 
किंवा एखाद्या धंद्यात विशेष कमाई असते म्हणून 'जर 
धंदा निवडू लागला तर त्या धंद्यातून त्याला पूर्णपणे 
समाधान मिळणार नांही. व त्या धंद्यात तो खरी 
प्रगती करणार नाही. परंपरेनुसार स्वीकारलेला धंदा 
माणसाच्या आंतरिक विकासास हितकारक असतोच 
असे नसते. अद्या धंद्यामुळे व्यक्तीला बाह्यतः प्राप्त 
होणाऱ्या गोष्टींची प्राप्ती झाली तरी तिच्या आंतरिक 
गरजांशी तो विसंगत असल्यास त्यापासून 'तिला खरे 
सुख प्राप्त होऊ रकत नाही.* 


“व्यक्ती तितक्‍या परद्रात्ते) या उक्तीप्रमाणे निरनिराळ्या 
पुरुषात त्यांच्या आवडीनिवडीप्रमाणे फरक असतात 
व प्रत्येक माणसाच्या गुणधर्माप्रमाणे त्याला आवडणारे 
मिन्नमित्न धेदे असतात. आपल्या आवडीच्या उद्योगा- 
तून तो आपले व्यक्तिमत्व योग्यप्रकारे प्रगट करू शकतो. 
मनुष्य झापल्या आवडीचा उद्योग करीत असताना त्या 
उद्योगाद्वारे त्याला विष अर्थप्रासी जरी झाली नाही 
तरी तो त्याची विशेष चिंता करणार नाही. अशा 
धंद्यात तो लवकरःच आपली प्रगती करू शकतो ब त्याला 
त्यापासून मोठे मानसिक समाधान प्राप्त होते. यांचे 
उल्ट एखादा मनुष्य आवड नसताना केवळ कुटुंबात 
चाळू आहे म्हणून एखादा उद्योग करीत राहिला तर 
त्यांने विशेष प्रगती होणार नाही व त्या धंद्यात त्याला 
अपयद्य येईल, त्या समाजात आवड नसलेले धंदे 
केल्यामुळे अपयदा प्राप्त झाळ आहे अक्या लोकांची 
संख्या जास्त असेल त्या समाजा'ची विशेष ओद्योगिक 
प्रगति होणार नाही. अशाप्रकारे व्यक्तीचे नुकसान 
समाजाच्या नुकसानास कारणीभूत होईल. 

भारताच्या प्राचीन इतिहासावरूनही ही गोष्ट सिद्ध 
करण्यासारखी आहे. प्राचीन काळापासून भारतात 


जातीजातीत परंपरेने धेदे चाळू आहेत त्यामुळे समाज 
टिकून राहील एवढे खेर: पण त्या उद्योगाची किंवा 
लोकांची काही विशेष उन्नती होऊ शकली नाही. 
सध्याच्या बदलत्या काळात तर विज्ञानाच्या शोधामुळे 
आपले विआचार सतत बदलत आहेत, आपल्या गरजा 
वदलत आहेत अद्या परिस्थितीत प्रत्येकाने आपल्या 
पूवेजाचा धंदा चालवावा असे म्हणणे वेडगळपणाचचे 
आहे. समाजाच्या वटलत्या गरजा व राजकीय ब॒ आर्थिक 
परिस्थिती यामुळे धंद्यांचे स्वरूप व त्यांची अर्थोत्पादन 
शक्ती यामध्ये सतत फरक पडत आहे. त्यामुळे आपण' 
आपल्या पूर्वजांचा धंदा पूर्वीच्या स्वरूपात चालू ठेवणे 
केवळ व्यक्तीच्याच नाही तर समाजाच्याही दृष्टीने 
हानिकारक आहि. 


काही लोक पाश्चात्य वर्णव्यवस्था व पाश्चात्य समाजा- 
तील वर्णपद्धती यात साम्य दाखवतात व पाश्चात्य 
समाजातील लोकांना जसे वर्ग आहेत तसे ते आपल्याही 
समाजात आव्यक आहेत असे म्हणतात. पण ही 
विचारसरणी 'चूक आहे. पाश्चात्य समाजांत त्यांच्या निर- 
निराळ्या धंद्यावरून पडलेळे वग आढळतात. डॉक्टर, 
वकील, इंजिनिअर याप्रमाणे प्रत्येक धंद्याचा तेथे 'वेग- 
वेगळा वर्ग आढळतो व प्रत्येक वर्ग इतर वर्गापासून 
विभक्त असतो तो आपल्या वगांच्या हितासाठी घड- 
पडतो एवढेच फार तर पाश्चात्य समाजातील वर्ण ब 
आपल्याकडील वर्णव्यवस्था यात साम्य आढळेल- 
पण या दोहोत महत्त्वाचे फरक आहेत. पाश्चात्य देशा- 
ब्रील वर्ग हे 'वंरापरंपेरेने निमोण झालेळे नसतात व 
प्रत्येक माणसास आपला धंदा निवडून काढण्याचे 
स्वातंत्र्य तेथे आहे. उदा०-एका खाणकामगाराचा मुलगा 
तेथे वकील होऊ शकेल व तो खाण कामगार आहे 
म्हणून त्याला हीन ठेखत नाही. त्याचा मुल्गा वकील 
झाल्यास त्याला इतर वकिलांइतकाचच मान मिळतो. 
आपल्या देशात तसे नाही. येथे एखाद्या अस्पृ्याने हॉटेल 


* जेथे रूढिगत मूल्यावर व परंपरावर भर देण्यात येतो अशा समाजात माणसाच्या त्याच्या आंतरिक 
विकासापेक्षा त समाजांने मान्य केलेले धंदे पाळावे याला महत्त्व टिळे जाई 


ळे जाइल व मनुष्य ज्या प्रमांगणात समाजनिष्ठ 


आहे त्याप्रमाणात त्याळा सामाजिक मूल्याशी पण गतिमान समाजात सामाजिक मूल्यात सतत परिवर्तनं होत 


असताना व्यक्तीला आत्मश्ञानास महत्त्व देणारी असेल तर केवळ एखादा धंदा परंपरेवर 


कधीच मान्य होऊ शकणार नाही, 


आधारला आहे म्हणून तो 


डड डड 9 
वि. $ णक. 
क?!) £:- 
"कर्लगपत चघव्तसञ्य” “३ 
"रढडटप्ण' व्यि ी ॥<-.॥ 

-पफबशश४यसरतवबश 
“-चसह"४ळ्ाताा *** 


गीता आणि समाजरचना 


उघडले तर इतर होंटेल्चे चालक त्याला झापल्या वरो- 
बरीने मान देणार नाहीत. * 
पाश्चात्य देशात एखादा मजूर आपले काम संपल्या- 
नंतर बाहेर पडला की, त्याला त्यांचे ऑफीसरही समान- 
“ तेने वागवतील, आपल्याकडे तसे नाही. आपल्याकडील 
भद वंशपरंपरेवर चाळू आहित. येथे श्रेष्ट व कनिष्ट 
यांच्यातीळ अंतर वाढविण्याचे सर्वे प्रयत्न चाळू 
-असतात. न 
याचा अथं पाश्चात्य देशात सवत्रच वर सांगितल्या- 
प्रमाणे स्थिती आहे असे मात्र नाही. इंग्लडम'धीळ काही 
वगातील विपमता काही बाबतीत आपल्या इकडील 
जातीप्रमाणेच घृणास्पद समजली पाहिजे व जेथे जेथे या 
प्रकारची. केवळ आपल्या'च वगोच्या हितापुरते पाहून 
इतराना हीन लेखण्याची दृष्टी आहे तेथ तेथे मित्रमिन्न 
'बर्गीतील लोकात विचार आचाराचची देवाण-घेवाण चाळू 
. राहणार नाही. जेथे जेथे वर्गावगांत सलोख्याचे व 
आदान-प्रदानाचे संबध नसतात तेथे जातिसंस्थेचे घुणा- 
स्पद स्वरूप दृष्टिगोचर व्हावयास लागते व ही गोष्ट 
-तर लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे. जातिसंस्थेत 
जातीच्या हीनत्वाचा टिळा माणसाला परंपरेने लागतो. 
पाश्चात्य देशातील वर्ग धर्माने व वंरापरंपरेने ठरवीत 
नाहीत. आपल्या देशात जात जन्मतःच प्राप्त होते हा 
'त्या दोहोंमध्ये फरक आहे. | 
वचातुवेर्ण्य पद्धतीत श्रमविमागा'चे तत्त्व असल्यामुळे 
ती लोकशाहीस पोषक आहे असे काही लोक म्हणतात 
पण हे म्हणणे बरोबर नाही. 'चातुवेर्ण्य पद्धतीस केवळ 
र्‍या पद्धतीत केवळ श्रमविभागणी तत्त्व नाही तर 
श्रमिकाच्या विभाजनाचे तत्त्व आहे हे श्रमिकाचे 
बिभाजन वंशपरंपरेने कायम ठेवले आहे त्यात शास्त्र व 
शासित, गुरु व शिष्य यांच्यातील भेद सतत कायम 


- याप्रमाणे जेथे मूल्तःच भेदभाव आहेत अश्या समाजात 


ठेवण्याची व्यवस्था आहे या व्यवस्थेमुळे ब्राह्मण हा , 


सर्व वर्गांचा गुरु मानण्यात आला असून कायदा, धर्म 
व वैधक या क्षेत्रात पुढारीपण त्याच्याकडे देण्यात 
आले आहे. इतर वणांनी ही पद्धती सतत कायम 
ठेवण्यासाठी ब्राह्मणास सतत सहाय्य करावयाचे. आहे. 


लोकशाहीचे तत्त्व आहे असे म्हणणे हास्यास्पद ठरते. 
आदरदीवादी लोक वरील प्रकारचे भडामेद 'चातुवर्ण्य- 
पद्धतीने निर्माण झाले नाहीत, त्याला जनताऱच जबाबदार 
आहे असे म्हणतात. पण चातुवेण्यं व्यवस्था जनतेने 
निर्माण केली नाही व जनतेवर कोणतीही तिच्या 
स्वभावाशी न साजेशी विचारप्रणाली लादली गेली तरी 
जनतेने ती निमुटपणे सहन केळीच पाहिजे असे म्हणणे 
सवथेव अयोग्य आहे. समाजात जोपर्यंत व्यक्‍तीला 


'मोठेपणाःची सत्ता व अधिकार प्राप्त करण्याची लालसा 


आहे तोपर्यंत ती या ना त्याप्रकारे मोठेपणा मिळविण्या- 
साठी प्रयत्न करीत राहणार. व्यक्तीच्या इच्छांना 
कोणत्याही रीतीने दडपले तर व्यक्ती त्याचा कोणत्या 
ना कोणत्या स्वरुपात प्रतिकार करील. समाजावर 
कोणतीही समाजरःचना बाह्यतः लादली गेली की तिन्चा 
परिणाम घातक झाल्याशिवाय राहणार नाही. समाजात 


'स्थेरय रहावे म्हणून बाह्यतः आपण विशिष्ट समाज- 


रचना लोकावर लादतो- पण ती लोकांचे स्वातंत्र्य 
हिरावून नेत असेळ तर लोक तिला अनुकूल होणार 
नाहीत. त्याना जसा अनुभव येइल तसे म्हणजे अर्था- 
तःच मनुष्यस्वमावास भनुसरून त वागतील व समाजात 
बदल होईल. 

गीतेतील चातुर्वण्यंव्यवस्था केवळ समाजधारणेच्या 
उद्देशानेच स्थापन करण्यात आली नाही तर माणसाची 
आध्यात्मिक उन्नती व्हावी असाही उद्देश तिच्या पाटी- 
मागे आहे. 'चातुर्वण्ये व्यवस्थेद्वारे स्वघर्माचे आचरण 
केळे असता . माणसाला गुणातीत होता येते असे 
म्हणण्यात येते. यासाठी प्रत्येक वर्णांच्या माणसाने 
आपापल्या गुणकर्मानुसार शास्त्रोक्त कर्म करीत गेले 
पाहिजे. तरच तो गुणातीत होतो म्हणजे गुणाच्या 
पलीकडे जातो; जेथे कोणताही गुण नाही अशा 
स्थितीप्रत जातो. येथे विचारी माणसास अनेक शोका 
आल्यावाचून राहणार नाहीत. प्रत्येक माणसास तो 
आपल्या शुणाप्रमाणे काम करू लागला तर त्याला 
आपल्या गुणाच्या पलीकडे जाणे म्हणजे गुणातीत होणे 


- अ आपल्या देशांत नवीन घटनेप्रमाणे अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा मानला जात असला तरी लोकमतांत 
आव्यक तो फरक पडला नसल्यामुळे अस्पृश्याबरीळ छळ अजून नष्ट झाला नाही. अस्पृद्यतानाशक कायंदे असले 
तरी प्रत्यक्ष पुढारी ब जनता जणू ते अस्तित्वातच नाहीत अशा वृत्तीने वागताना आढळतात. 


व 


अनुक्रमणिका नळ 
ज्य मरार्ट 


"उत 2 ७ 
दर्ड ऊएअ” 
"-ऐओरञ व 
"नरगपर चच, 
धत दपधता”, 
"-पफनशमटारळवबश 
"चसह४र 


स: महाराष्ट्राचा विकास 


नवभारत 


कसे शक्‍य आहे १ गीता तर वर्णाने आपल्या वर्णाच्या 
अंतर्गत काम केळे पाहिजे अशी शिकवण देते. व 
प्रत्येक वर्ण जर असे करू लागला तर तो आपल्या 
गुणाच्या पलीकडे कधीच जाऊ शकणार नाही. केवळ 
ठराविक चाकोरीतून कामे करणाऱ्या माणसाची त्याच्या 
क्रियेमुळे त्याच्या अंगी असलेल्या गुणावगुणांवरून 
मुक्तता होत नाही. जर माणसाला आपल्या गुणाच्या पली- 
कडे जावयाचे असेळ तर त्याला समाजाने ठरवून दिलेल्या 
काटेकोर दरिस्तीपासून व कर्मबंधापासून विचलित होण्याचे 
स्वातंत्य असले पाहिजे. हे स्वातंत्र्य गीतेत हिरावून 
धेतले आहे यामुळे स्वकम करीत गेळे असता मनुष्य 
गुणातीत होतो असे म्हणणे बरोबर नाही. निदान 
स्वधर्माप्रमाणे आचरण करीत असलेला मनुष्य गुणातीत 
होतो याचे अनुभवाचे प्रत्यक्ष उदाहरण तरी उपलब्ध 
नाही. 

इंग्लंड अमेरिकादि पाश्चात्य देशात माणसाचे वैयक्तिक 
फरक लक्षात घेऊन माणसाल] त्याच्या. लायकी (७]७४1- 
४५०१७) प्रमाणे उद्योग देतात. मनुष्याच्या अंगचे गुणा- 
बगुण ब पात्रता लक्षात घेऊन त्याला आवडीचे काम 
दिळे असता तो स्वतःचा विकास साधू शकतो असा 
तिकडीळ अनुभव आहे व अमेरिकेसारख्या देशात तर 
प्रत्येक मोळ्या शहरी माणसाने त्याच्या पात्रतेप्रमाणे 
कोणते काम निवडावे यासंबंधी मार्गदर्शन करणाऱ्या 
संस्था आहेत. यां गोष्टीने परमावित होऊन काही लोक 
गीतेतील चातुवर्ण्यपद्धती वंदापरंपेरेवर आधारलेली 
नसून ती गुण व कमे याच्यावर आधारलेली आहे 
असे म्हणतात. या मताप्रमाणे माणसा'ची ज्याप्रकारची 
योग्यता असेल त्यावरून तो कोणत्या वर्गाचा आहे हे 
ठरविले पाहिजे म्हणजे एकाच कुटुंबात निरनिराळ्या 
गुणाच्या व्यक्ती असल्यास त्यांना निरनिराळी . कामे 
निवडण्यास मोकळीक आहे अक्याप्रकारे 'चातुर्वण्यंसंस्था 
पूर्णपणे शास्त्रीय आहे असे समजण्यात येते. 
व्वातुर्बण्योचा लावला जाणारा व्यापक अर्थ 

ब विरोधी वस्तुस्थिती 

आता 'ातु्वर्ण्यंपद्धतीत जर प्रत्येकास त्या'ची पात्रता 
व आवड यांच्यानुसार काम करण्या'ची सुभा असेल 
तर या पद्धतीला सहसा कोणालाच विरोध करता येणार 
'नाही पणं वस्तुस्थिती मात्र याप्रमाणे दिसत नाही व 
यारीतीने कार्य केळे .अंसता आपला. बिकास लवकर 


होतो हे त्याना स्पष्ट दिसळे ब माणसाला आपल्या 
लायकीप्रमाणे काम करण्याची संधी मिळाली तर अक्ी 
संधी तो सहसा गमावणार नाही, अक्या परिस्थितीत 
त्याला “ हे तुझे कर्तव्य आहे ते तू कर? असे 
सांगण्याची गरज भासणार नाही. तो केव्हाही आपल्या 
आवडीची कामे करील हे निश्चित. मात्र कधीकधी त्याला 
मोह झाल्यास गोष्ट वेगळी. प्रत्येकाने आपली आवड व 
पात्रता यानुसार कामे करावी यासाठीच जर गीतेची 
शिकवण असेल तरु ती जवळजवळ अनावदयकच समजली 
पाहिजे, कारण माणसाने झआापलळी आवड व पात्रता यांना 
अनुसरून काम करणे त्याला कसे हितकारक आहे ही 
गोष्ट त्यास साध्यारीतीने व अनुभवाने पटवून देता येईल. 
त्यासाठी गीतेसारख्या ग्रंथाने आध्यात्मिक उपदेश 
करण्याची आवद्यकता नाही. 


मात्र गीतेच्या एकंदर र्चनेकडे पाहिळे असता 
अजुंनाने युद्धात भाग ध्यावा याची श्रीकृष्णास अतिशय 
निकड लागली होती यासाठीचं त्याला निरनिराळ्या 
प्रकारे उपदेश करून युद्धात भाग ध्याबयास प्रवृत्त 
करण्यात आले असे दिसते. अजुंनाला आपल्या गुण- 
कर्मानुसार युद्ध करणे उचित होते. यासाठी युद्ध करणे 
व्यावहारिकदृष्ट्या त्याच्या स्वतःच्या गुणविकासास कसे 
आवदयक आहे एवढेच सांगितल्याने पुरे झाले असते. 
त्याने युद्ध करावे यासाठी सांख्य योगाची, कर्म 
योगाची शिकवण बा अन्य विविध प्रकास्ची कारणे 
देण्याची आवदंयकता नव्हती पण गीतेतील या सर्व 
मुद्यांचा विचार केल्यास माणसाचे करतय त्याच्या 
जन्मानेच निश्चित होते. हेच दर्शविण्याचा श्रीकृष्णाचा 
हेतु असावा असे वाटते, माणसाने आपल्या आवडीनुसार 
काम करावे हे पटवून देण्यासाठी त्याला कोणत्याही 
तत्वप्रणालीची व श्रद्धेची आवश्‍यकता भासू नये. 

वरील मुद्दा वगळल्यास गीतेतीळ चातुर्वण्यपद्धती 
माणसाच्या जन्मावर आधारलेली नसून गुणावर 
आधारलेळी आहे हे दाखविण्यास गीतेत पुरावा नाही. 
माणसात सत्व, रज, तम यापैकी कोणताही गुण प्रामु- 
ख्याने असतो, असे गीता म्हणते, तसे पाहिळे असता 
माणसात असंख्य गुण आढळतात, तेव्हा माणसात 
आढळणाऱ्या असंख्य गुणांचे सत्व, रज, तम अद्या गुण- 
समुच्चयात विभाग पाडता येतील असे म्हणणे जास्त 
समजुतीचे दिसते. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, व शूद्र या 


गीता आणि समाजरचना 


चार वर्णांपैक्री प्रत्येक वर्णाचा माणसात कोणता गुण 
विद्षेषतेने आढळतो हे गीतेत सांगितलेले नाही. येथे 
श्रीकृष्ण मी व गुणकर्म यांच्यानुसार चातुवण्ये निर्माण 
केळे एवढेच सांगतात पण त्यावरून काही विशेष 
बोध होत नाही. आता माणसाचे त्याच्या गुणावरून 
विभक्तीकरण केळे आहे व ते जन्मभर टिकवून ठेवा- 
वयाचे आहे असे मानळे तर मनुष्याने आपल्या जीव- 
नात स्वतःच्या सुधारणेची कितीही घडपड केली तर 
त्या घडपडीचा काही उपयोग होणार नाही. जन्मास 
आल्यावर जे गुण आपल्या अंगात येतात तेच कायम 
राहतील, माणसाला सुधारणेची आवड जन्मापासून 
असते. एखाद्या ब्राह्मणाने स्वतःच्या सुधारणेचे भरपूर 
श्रम घतले तर तो चांगला ब्राह्मण होईल पण एखाद्या 
वेश्‍याने किंवा शयद्राने स्वतःस सुधारण्याचे श्रम घेतले 
तर तो चांगला वैदय किंवा चांगला शूद्र होईल पण 
द्रास किंवा वेश्‍्यास ब्राह्मण होता .येणार नाही 
यावरून माणसाने कितीही प्रयत्न केले तरी बाह्यपरि- 
स्थितीमुळे आपल्या मूळ स्वभावात विशेष फरक पडू 
शकत नाही असे दिसते. पणं ही गोष्ट विचारास 
पटण्यासारखी नाही. मानवी स्वभाव, व्यक्ती व समाज 
यांच्या परस्पर संब्रंधापासून निर्माण होतो. याचा 
आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो. पूर्व वयात 
गरीब व . दुसर्‍याची चाकरी करण्यासाठीच आपण 

म पांवलो आहो असे मानणाऱ्या मनुष्याला पुढे 
संधी प्राप्त झाली असता तो आपल्या कत्रृत्वाने श्रीमंत 

व्यापारी होतो. उलट गुणांनी जन्मजात व्यापारी 
वृत्तीचा मनुष्य परिस्थिती बदलली की मोठा त्यागी 
बनू दाकतो. पूवे वयात केवळ व्यापारी वृत्तीने जीवन 
जगणारा रॉकफेलर पुढे ब्राह्मण वृत्तीने वागू लागला व 
त्याने आपल्या वैद्यवृत्तीस शोभणार नाही अश्या 
रीतीने आपल्या संपत्तीचे वाटप करणे सुरू केले, खरो- 
खर गीता म्हणते त्याप्रमाणे माणसाचे जीवन हा मोक्षा- 
कडे नाणारा अखंड प्रवाह असेल तर माणसाचे गुण हे 
स्थिर राहू दाकणार नाहीत, गीतेत अमिंप्रेत असलेली 
माणसाच्या उत्क्रांतीची कल्पना जर खरी असेलं तर 
माणसाचे गुण हे. सतत बदलणारे असतील,, अशा 
परिस्थितीत प्रत्येक . माणसास परंपरेवर आधारलेला व 
जन्माने निश्चित केला जाणारा विशिष्ट असा धंदा. नेमून 
देता येणार नाही. 


1) 


गीतेत सांगितल्याप्रमाणे प्रत्नक वर्णाचा . मनुष्य 
आपल्या वर्णाला अनुरूप असा फक्त. एकच उद्योग 
करू शकेल, त्यास दुसऱ्या वर्णाचा धंदा करता येणार 
नाही ही गोष्ट व्यावहारिक दृष्टीने अशक्य दिसते. 
सध्याच्या काळी माणसाने करता येणाऱ्या धंद्याची 
संख्या अतोनात. वाढली व धंदेही अतोनात गुंतागुतीचे 
झाळे आहेत. आतां कोणत्याही माणसाला आपल्या 
वर्णाच्या धंद्यावरून दुसऱ्या वर्णाच्या धंदयाकडे 
वळता येते किंवा एकच मनुष्य निरनिराळ्या वर्णाच्या 
घंद्यावद्दल आवड वाळगून त्यांच्यासाठी लायकी संपादन 
करू शकतो. उदा० चातुवेर्ण्यानुसार शिक्षकाचे कामास 
लायक असणारा एक त्राह्मण जितका गणितात पारंगत 
अंसेळ तितकाच विक्रीकळेनही तो निष्णात असू दाकेल' 
पण तोच मनुष्य रसायनशास्त्र किंवा जीवशास्त्र यात 
अगदीच ढ असेल, कायंदेपांडित्यही ब्राह्मणाच्या क्षेत्रा-. 
तीळ गोष्ट आहे व सैन्यात काम करणे हे क्षत्रियाचे 


'काम आहे. पण एक ब्राह्मण वर्गाचा मनुष्य कायदे- 


शास्त्रात जितकी आपल्या बुद्धीची चमक दाखवील 
तितक्राच रणांगणावर सैन्याचा अधिकारी म्हणून तो 
आपल्या अंगच्या गुणाची चमक दाखवू दाकेल, 
याशिवाय दुसऱ्याही एका दृष्टीने या मुद्याचा विचार 
करणे आवदयक आहे. संध्या आपले उद्योग इतके 
गुंतागुतीचे झाळे. आहेत की आता एकाच घेद्यात 
निरनिराळ्या गुणाच्या माणसाची आवश्‍यकता असते. 
आधुनिक काळात रेतीसारख्या धंद्यात रसायनशास्त्रज्ञ 
जीवक्यास्त्रज्ञ, संशोधक, विक्रेता, व्यापारी. याप्रमाणे 
निरनिराळ्या वर्णाच्या माणसाचे साहाय्य लागते; यामुळे 
निरनिराळ्या धद्यांचे केवळ चार गटात वर्गीकरण करणे: 
डॉक्य नाही. आता दोतीस वेशयगुणाचाच मनुष्य 
लागतो असे म्हणणे बरोबर होत नाही शिवाय आता 
मुंनुष्य केवळ एकाच वर्णाचे काम करू शकतो असे 
नाही. एकच मनुष्य दोन किंवा अधिक क्षेत्रात प्रवीण 
होऊ शकतो. उदा० एकं मनुष्य उत्तम दिक्षक, उत्तम 
शेतकरी, उत्तम व्यापारी अस्‌ शकतो. असा मनुष्य 
शिक्षकांचे काम करीत असेल तोपयेत तुम्ही त्यास ब्राह्मण' 
म्हणाळ पण तो शेतीचे कॉम कराबयास लागल्यावर त्यास 


वेर्य म्हणावे लागेल, तसे. म्हणण्याची तयारी जर आपण 
ठेवली नाही तर आपण सुधारलेल्या मता नुसार चातुवेर्ण्य 


मानतो असे म्हणण्यांत काही अर्थ राहणार नाही. 


नवभारत 


माणासाचे गुणावगुंग पाहून व्यावसायिक मार्गदशन 
करण्याची पाश्चात्याची तऱ्हा ब आपल्याकडील चातु- 
वेण्ये व्यवस्थेचे तत्व यात आणखी काही महत्त्वाचे 
लक्षात ठेवण्यालायक फरक आहेत. पाश्चात्य देशात 
माणसाचा बुद्धिमूल्यांक त्याच्या आवडीनिवडी 
तपासून त्याने कोणते काम करावे याबद्दल मार्गदर्शन 
करतात. एकाच धंद्यातील कामाच्या दर्जावरून निर- 
निराळ्या बुद्धीच्या व गुणाच्या माणसास निरनिराळी 
कामे वाटून देण्यात वेतात पण चातुवेण्ये व्यवस्थत 
त्याप्रकास्ची कोणतीच सोय नाही. येथे काही झाट 
स्त्रयास अत्येत निदेयतेने ' वागविण्यात आले. झू 
कोणत्याही कामास लायक नाही म्हणून त्याला नोकराचे 
काम देग्यात आले पज सध्याच्या नोकरात निरनिराळ्या 
बुद्धिमूल्यांकाची व आवडीनिवडीची माणसे लागतात. 
उदा०- रोडेओचा धंदा घेतला तरी त्यात रोडेओ 
विक्रेता, रोडेओ मेकॅनिक, हिदेबनीस यासारख्या 


निरनिराळ्या बुद्धीच्या व निरनिराळ्या गुणांच्या माण- ' 


सांची गरज आहे, व हे सर्वच लोक रोडेओच्या व्यापाऱ्या- 
कडे नोकर म्हणून काम करीत असले तरी यावरून 
त्याचा दर्जा श्यद्राचा आहे म्हणजे ते कमी बुद्धीचे 
आहेत किंवा मोलमजूरी करण्याशिवाय त्याच्याने 
कोणतेही काम करण्यासारले नाही असा त्यावरून 
कोणाला अर्थ लावता येणार नाही. आता अत्यंत 
बुद्धिमान मनुष्य व अत्यंत कमी लायकीचा मनुष्य हे 
दोन्ही नोकराचे काम करू शकतात. 
एका मिलचा मॅनेजर व एक चपराशी हे सर्वच 
नोकराचे काम करीत असतील पण त्यामुळे त्या सर्वांची 
शूद्रात गणना करणे युक्त होणार नाही. याचा .अथ 
एवढाच करावयाचा की, माणसाचे चार वर्णात केलेले 
वर्गीकरण हे सध्या तरी वस्तुस्थितीस धरून नाही, 
त्याचप्रमाणे प्राचीन संस्कृतीत शूद्र व तत्सम लोक हे 
केवळ कोणतीही चाकरी करण्यास उपयुक्त म्हणून त्यांचा 
निदेश करण्यात येतो ही गोष्ट केव्हाही उचित नाही. 
प्राचीन संस्कृतीत श्यद्ठाला दिलेळे स्थान. त्या संस्कृतीचे 
भ्रेष्ठपण दर्शविणारे आहे असे कोणालाच म्हणता 
येण्यासारखे नाही. गीतेने, अशी मूर्ख माणसे शूद्वत्वास 
प्रात.होतात असे म्हणून झूद्रांवर अन्याय केला आहे, 
आधुनिक विचाराप्रमाणे केवळ एखादा मनुष्य आळशी 
दिसतो म्हणून त्यास तुच्छ ळेखता येणार नाही, मनुष्य 


टॅ क 


वतो 


एकतर अनुवंशिकतेमुळे आळशी असेल किंवा बाह्य 
परिस्थितीच्या परिणामामुळे त्याच्यात आळक्ीपणा 
आला असेल त्याच्या आळसाची कारणे शोधून काढून 
ती जर नष्ट करता आली तर आळशी दिसणारी 
माणसे अगदी चिकाटीने काम करताना आढळतात. 
सध्याचे काळी आळशी माणसाच्या आळसाची कारण 
मीमांसा शोधून काढणाऱ्या मानसशास्त्रज्ञाना आळशी- 
पणाची अनेक कारणे असू शकतात हे आढळून आलें 
आहि. घरची संघष निर्माण करणारी स्थिती, चांगल्या 
अन्नाचा अभाव, न आवडणारे व्यवसाय करण्यास 
भाग पाडणे, मनावरील दडपण हौ आळसाची कारणे 


असू शकतील, म्हणून बाह्य परिस्थिती व्यक्तीच्या 
विकासास कसा प्रा 


तित्रेध करीत आहे या गोष्टीचा 
या गोष्टींचा 
विचार न करता कोणास मूर्ख आळशी म्हणन त्याची 
केवळ शूद्रात म्हणजे प 
म्हणजे हूलकी कामे करणारात गणना 


णो बर 
करणे बरोबर ठरत नाही, पाश्चात्य देशातील चांगल्या 


शाळात आळशी दिसणाऱ्या मुलांवर तेथील मानसो- 


पचार तशाकडून उपचार करण्यात येतात, आळशी- 


पणाची अनेक कारणे असू शकतील, त्याचे अनुवेरि- 


कता हे ज्याप्रमाणे कारण असू शकते त्याचप्रमाणे घरची 
सघषे निमिणारी स्थिती 


व चांगल्या अन्नाचा अभाव 
ही सुद्धा आळसाची कारणे असू शकतील. म्हणून 
माणसाच्या बुद्धिमूल्यांकाचा, त्याचा बाह्य परिस्थितीचा 

मनुष्य कोणत्या वंद्यास उपयुक्त आहे या गोष्टीचा 
पुरता विचार न करता कोणास मूख व आळी 
म्हणून त्याची श्यूद्रात म्हणजे हलकी कामे करणारात 
गणना करणे हे बरोबर ठरत नाही. 


सध्याच्या परिस्थितीत ह्या चातुवैर्ण्यांच्या कल्पनेने 
समाजात बराच गोंधळ उडवून दिला आहे. चाठुर्वर्ण्य 
जन्मावर आधारलेले आहे असे मानणारे लोक 
ज्याप्रमाणे समाजात आढळतात त्याचप्रमाणे चावुर्वरण्य 
हे माणसाच्या जन्मजात गुणावर आधार 


ठेळे आहे असे 
म्हणणारेही लोक आढळतात, यांपैकी पाकी 
ज्यांना चा चमळत मान व प्रतिष्ठा आहे अद्या लोकांनी 
राउवण्य पद्धती आपल्या स्वार्थास मदत करणारी आहे 
म्हणून तिचा प्रचार केला तर त्याबद्दल कोणासही आश्चर्य 
वाटण्यासारखे काही नाही पण जेव्हा चातुवैर्ण्य गुणावर 
आधारलेे आहे असे म्हणणारे लोक केवळे तोंडाने 
म्हणतात; पण आपल्या म्हणण्याचा खोळ अर्थ लक्षात 


गीता आणि समाजरचना 


घेत नाहीत व योग्य लोकमत निर्माण करून सर्वाना 
समान संधी मिळेळ ब सवजण आपल्या लायकीप्रमाणे 
काम करू दाकतील अद्यी परिस्थिती निर्माण करण्यास 
पुढे येत नाहीत तेव्हा त्याच्यावद्दल आश्चर्ये वाटल्या- 
शिवाय राहत नाही. सध्याच्या काळात औद्योगिक 
मानसशास्त्रज्ञांनी जी तत्वे शोधून काढली आहेत ती 
आपल्या पूर्वजानी हजारो वर्षापूर्वी काढली होती असा 
वृथाभिमान प्रगट करण्यापलीकडे त्यांना या तत्वा- 
बद्दल विशेष आस्था वाटत नाही. त्या सर्व लोकानी 
जर आपले बुद्धिमूल्यांक व आपल्या सवयी तपासून 
पाहिल्या तर ब्राह्मण म्हणून गणल्या गेलेल्या जातीतही 
सवे बुद्धिमूल्यांकाची व क्षत्रिय, वैइय व झरूद्र वर्णाची 
मंडळी आहेत हे दिसून येईल व मग ब्राहाण ज्ञातीतील 
क्षत्रिय, वैश्य, किंबा झूद्र वर्णाचे लोक आपापल्या 
वर्णाचे काम करण्यास तयार होतील काय ? 

चातुवेर्ण्य व्यवस्थेचे, वर्गीकरण हे जन्मावर आधार- 
ळेळे असो किंवा गुणावर आघारलेळे असो. वरील 
एकंद्र विवेचनावरून चातुवेण्य व्यवस्थेचे वर्गीकरण हे 
जन्मावर आधारलेले आहे हे दिसून येईल. सर्वसाधारण 
मनुष्य ते जन्मावरच आघारलेळे आहे असे समजतो. 
गीतेत श्रीकृष्णाने हे चातुवेर्ण्य गुणकर्मानुसार निर्माण 
केले आहे व त्याचा मी कर्ता असूनही कर्ता नाहो असे 
बिचारवंतानाही संभ्रमात पाडणारे उद्‌गार काढले 
आहेत. सामान्य लोकास तर वण ईंश्वरानेच निर्माण केले 
आहेत असे वाटते व एकदा ही विचारसरणी मान्य केली 
की सर्वेच गोष्टीकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्या- 
ऐवजी आध्यात्मिक म्हणून मानल्या गेलेल्या विश्वासावर 
मदार ठेवून अंधश्रद्धेने वागण्यास मनुष्य तयार होतो. 
उलट चातुवेर्ण्याचे वर्गीकरण स्वाभाविक ब मानस- 
शास्त्रीय आधाराप्रमाणे आहे असे काही लोक म्हण- 
तात. त्याप्रमागे मानळे तर त्याचे सध्याच्या काळातील 
महत्व ओळखून त्याप्रमाणे कृती करण्याचा मार्ग 
मोकळा होतो. कारण मंग आपण प्रयोगकर्थ्यांची 
भूमिका स्वीकारू शकतो मग सृष्टीच्या नियमाचे 
जिंतक्या चांगल्या तऱ्हेने आकलन होईल तितक्‍या 
जास्त प्रमाणात चातुर्वण्ये व्यवस्थेतील गुणदोष आपल्या 
लक्षात येऊ रकतील. आजसुद्धा माणसाचे चार वर्णात 
केलेले विभाजन केवळ वरवरचे आहे हे आपणास वर 
सांगितलेल्या मुद्यावरून समजण्यासारखे आहे. हे वर्गी- 


न, भा. २ ९ 


करण मुख्यत्वेकरून प्राची काळी त्यावेळी उपलब्ध 
असलेले मानसद्यास्त्रीय ज्ञान लक्षात घेऊन केलेले होते 
ही गोष्ट जर आपण ओळखली तर चातुवैर्ण्याच्या गुण- 
दोषाची यथाथ मीमांसा करता येते. मग सध्याच्या 
समाजात आपल्या सध्याच्या गरजा लक्षात घेऊनच 
समाजरचनेत बदळ घडवून आणले पाहिजेत हा मुद्दा 
मान्य होण्यास अडचण पडणार नाही. एवढे मात्र खरे 
की हे वर्गीकरण ईश्वराने केळे व काम केले पाहिजे हा 
विश्वास यापुढे टिकू शकणार नाही व हा विश्वास 
आपल्या गुणाच्या पलीकडे नेण्यास समथेही होणार 
नाही. 

सध्याच्या काळी आपण लोकशाहीच्या जगात रहात 
असल्यामुळे आपले धंदे लोकशाहीला पोषक अशा 


तस्वांनुसास्च निवडले गेळे पाहिजेत हे अगदी उघडं 
आहे. उद्योग निवडताना उद्योग ब जीवनाचे उद्दिष्ट 
याची फारकत होऊ देऊ नये. धंद्याच्या निवडीत रूढी, 
प्रतिष्ठेच्या भ्रामक कल्पना व आप्षेष्टांचे दडपण याना 
महत्त्व देऊ नये. आपल्या आवडीनिवडी व योग्यता 
याच्यावर आधारलेला उद्योग निवडून आपले जीवन 
सुखी व समृद्ध कसे. होईल. या एकाच गोष्टींचा विचांर 
आपल्यासमोर असावा, केवळ यंत्रवत काम करीत राहि- 
ल्याने जीवन खऱ्या अर्थाने समृद्ध होणार नाही. त्या- 
साठी एकंदर जीवनाचे उद्दिष्ट व आपल्या धंद्याचे त्या 
उद्दिष्टाच्या पूर्तीतील महत्त्व याचाही विचार झाला 
पाहिजे. आवडीचा धंदा निवडूनही केवळ समाजयंत्रा- 
तील एका चाकाप्रमाणे आपले जीवन रूक्ष गाहिळे तर 
आपल्या जीवनाचे साफल्य झाले असे आपणास म्हणता 
येत नाही. मनाचे अंतःप्रवाह्‌ व अंगंचे गुण अविचल 
आहेत.असे आपण समजू नये. आवडीनिवडी बद- 
लल्या तर त्यानुसार आपला धंदा बदलविण्याची आपली 
तयारी असावी, 

चातुर्वण्यव्यवस्था माणसाच्या गुणकर्मानुसार असून 
सांप्रतकालळीन ओद्योगिक मानसशास्त्राच्या कल्पनेशी 
जुळणारी असती तर तिला आदर्श मानता आले 
अतते व सध्याच्या काळी औद्योगिक मानसशास्त्रा- 
प्रमाणे स्वतःस आवडणारे धंदे निवडून काढण्याचे 
स्वातंत्र्य जरी प्राप्त होत असले तरो तेबढ्यावरून 
समाजाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत संधी मिळेलच असे 
म्हणता येणार. नाही, यामुळे फक्त एकच बाबतीत 


-चफनश्ध$सरळनश 
- कसह [ळछत 


नवभारत 


म्हणजे धंद्याच्या निवडीत काही प्रमाणात. स्वातंत्र्य 
मिळेळ असे आपण म्हणू शकू. पण जोपर्यंत मनुष्य 
स्वार्थी व संग्रहपर आहे व आपल्या कर्माची फळे तो 
स्वतःच उपभोगू इच्छितो, जोपयंत संपत्तीची साधने 
वदापरंपरेने एकाच वर्गाकडे असावी यासाठी माणसाचे 
प्रयत्न चाळू आहेत. तोपर्यंत सर्वांना समानसंधी प्राप्त 
होऊ रकत नाही. कारण माणसाची संग्रहपरता कायम 
असताना तो जे जे काही करतो ते स्वतःचा स्वार्थ 
वाढण्यासाठीच करतो. सध्या धंदे निवडण्याचे बाबतीत 
घटनेने जरी स्वातंत्र्य दिलेले असले तरी खऱ्या अर्थाने 
आपणास अजूनही स्वातंत्र्य नाही. बेकारी, बाह्यपरि- 
स्थितीचा दुःसह्य परिणाम ह्यामुळे अजूनही आपणास 
कोणती तरी नोकरी कशीतरी प्राप्त करून ध्यावी लागते 
व कायद्याने आपणास आवडीचे धंदे निवडण्याचे 
स्वातंत्य जरी. मिळाळे असले तरी माणसाच्या संग्रह- 
परतेमुळे व हे मनाजोगे धंदे आपल्याला मिळतीलच 
असे नाही. जोपर्यंत मनुष्य आपली सत्ता व संपत्तीचा 
केवळ स्वतःसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, जा तित्रांधवां- 
साठी उपयोग करू इच्छितो तोपर्यंत जातिसंस्था किंवा 
भांडवलशाही वा तत्समान राजकीय, आर्थिक सत्ता- 
गटाचा तो दास राहील. त्याच्या क्रिया स्वयंकेंद्रित 
( 5! ०९01९16 ) राहातील. सर्वाच्या हिताचा तो 
विचार करणार नाही. सांप्रत अमेरिकेत धंद्याबद्दल मार्ग- 
ददन करण्यात येत असले तरी तेथे सर्वांना समान संधी 
मिळण्याच्या बाबतीत आवदयक प्रगती झाली नाही. 
यामुळे धदा निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले की सर्वांना 
सव क्षेत्रात समानसंधी प्राप्त होत नाही हे स्पष्ट होते. 


सारांश, गीतेत वर्णव्यवस्था गुण व कर्म यावर 


आधारित आहे. या मनुष्याचा अर्थ काहीही असे. 
सध्याच्या काळात वर्णव्यवस्थेचे जी तरफदारी करण्यात 


- १० 


येते की अनाठायी-असून तिच्यामुळे व्यक्तीच व समा- 
जाचे प्रश्न सुटू शकत नाहीत हे उघड आहे. जोपयत. 
आपण प्रत्येक माणसाच्या गुणानुसार त्याला उद्योग 
मिळेळ यासाठी तसेच त्याची आत्मकेंद्रित वृत्ति नष्ट 
करण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही तोपर्यंत व्यक्तीचा व 
त्याचबरोबर समाजाचा विकास होणार नाही व हे. 
व्हावयाचे असेल तर सध्याच्या असंख्य जाती ब घातक 
रूढ्या यांचा नारा केलाच पाहिजे व वंदपरंपरागत 
ठराविक जातीकडे चालत आलेली मक्तेदारी दूर झाली 
पाहिजे. पूर्वींच्या चातुर्वण्ये व्यवस्थेत ही मक्तेदारी दूर 
करण्याची काहीच सोय नव्हती व म्हणून 'चातुवेर्ण्यावर 
आधारलेला समाज विस्कळीत राहिला. 'धर्माच्या भीतीने 
काही काळपर्यंत हा समाज कदाचित टिकाव धरून 
राहिला असेल पण आधुनिक जगात तो आता पूर्वीच्या 
तत्त्वावर व विश्वासावर टिकून राहणे शक्‍य नाही, 
वरील विवेचनावरून एवढे स्पष्ट होते की, माणसाने 
कोणते कार्य करांवे हे त्याच्या गुणावरच ठरविले 
पाहिजे. जन्मावरू्न आधारलेली समाजरचना ही 
समाजाचे अधःपतन करील. माणसाने कोणते काम 
करावे हे त्याच्या गुणावरून ठरविले पाहिजेच पण 
समाज अशाप्रकारचे व्यक्तीच्या आवडीनुसार काम 
देण्यास समथ झाळा म्हणज असा समाज स्थिर होईल 
असे म्हणता येणार नाही. असा समाज सतत गतिमान 
राहील, 'सथ्याच्या समाजात लोकशाहीची समता, 
स्वातंत्र्य व विश्वबेधुत्व ही मूल्ये रुजविण्याचा प्रयत्न 


. होत आहे. हा प्रयत्न यास्वी होण्यासाठी पूर्वीच्या 


समाजातील जीणे रुढ्या व समजुती त्यागल्या पाहिजेत. 
सध्याच्या काळात अनुरूप अक्या तत्त्वानुसार व्यक्तीच्या 
सर्वागीण विकासास आवदयक असे फेरफार करण्यास 
आपली तयारी असली पाहिजे, 


“करेळगपर 
"रढडटण४तथदधन ” ०८5 
--पफबशम' एळरळवध 
"चसह४ळाश 

| 


श्री. माधव देशपांडे 


कणभाराचा शाकात्म नायक--कण 


लक्षः्छोकात्मक अशा प्रचंड महाभारताच्या सर्वे- 
स्पर्शी, बहुरंगी व बहुढंगी अद्या कथेतील कणे हे एक 
उपेक्षित व्यक्तिमत्व आहे. या उपेक्षित झालेल्या कर्णा- 
वर, संस्कृत वाड्ययातील आद्य नाटककार महाकवि 
'भास याने लिहिलेली क्णभार ही एक शोकात्म ब 
शोकान्त अद्यी एकांकिका आहे. कर्णाने इन्द्राला दिलेले 
कवचक्रुंडलांचे*दान ही घटना त्या एकांकिकेत चित्रित 
करण्याचा भासाने प्रयत्न केला असला तरी त्या घटनेची 
कर्णाच्या साऱ्या जीवनात खोलवर रुजलेली बीजे आणि 
त्यांचे झालेले दारुण परिणाम यांचेच रंग या नाट्यात 
प्रामुख्याने प्रतित्रिंबित झाळे आहेत. हा कर्णाचा कवच- 
कुंडलांचे दान करण्याचा निर्णय त्याच्यो जीवनातील 
सार्‍या अनुभवांचे अंतिम पर्यवसान आहे. त्यामुळे या 
दानात निर्माण झालेली शोकांतिका ही पर्यायाने कर्णाच्या 
जीवनाचीच शोकांतिका आहे. असे आपल्याला 
म्हणावेसे वाटते 
कर्ण हा कुंतीला तिच्या अविवाहित अवस्थेत प्राप्त 
झालेला पुत्र होता. कोमार्यातील असत्य म्हणून कर्णाला 
जन्मापासूनच परित्यक्त व्हावे लागले, एका वराची 
प्रचीती पाहण्याची कुंतीला इच्छा झाली. तारुण्याच्या 
भरात असतानाच त्या इच्छेचा अत्यंत विपरीत परिणाम 
झाला. काय होणार हे समजल्यावर शेवटी तिच्या भीति- 
ग्रस्त मनाच्या आक्रैदनाविरुद्ध तिचा सूर्याशी दरीर- 
संत्रंध घडून आला, यामुळे अभावित-पणेच कर्णाला 
या कुमारी-मातेच्या पोटी जगात यावे लागले, कग हा 
सूर्यपुत्र होता. जन्मतःच सोन्याच्या कांत्रीसारले अस- 
लेळे त्याचे शरीर सूयेतेजाने तळपत होते. त्याचवेळी 
त्याला पित्याची देणगी म्हणून प्राप्त झालेली कवच- 
'कुंडळे ही त्याच्या विजयी भवितव्याची साक्ष होती 
परंतु जन्मापासूनच कर्णाच्या मस्तकावर नियतीचे चक्र 
भ्रमण करू लागले, कुंतीने मोठ्या दुःखित मनाने 
लकर्णाचा त्याग केला, आणि एका सारथ्याने त्याला 
नदीच्या प्रवाहातून काहून घरी नेले. कर्णाच्या जीवना- 
'तील प्रवाहाला इथेच सुरुवात झाली. इथेच सूर्याचा 
आणि कुंतीचा असलेला कर्ण हा सूतपुत्र झाला, 


कर्णाच्या साऱ्या जीवनातील उपेक्षेचा उगम अशा 
प्रकारे त्याच्या आयुष्याच्या उगमातच झाला. 


आयुष्याशी खेळ करीत राहिलेले दुदैव ! 
समाजाने ज्याला दूर लोटले होते असा तो कणे, 
राघेचा पुत्र म्हणून वाहू लागला. स्वाभाविकपणेच त्याचा 
काहीही अपराध नसताना त्याचा अत्यंत निदयपणे 
परित्याग करणाऱ्या भावश्रून्य समाजाबद्दल त्याच्या 


.मनात एक तिरस्कारयुक्त अशी सूडभावना रोवली 


गेली. कर्णाची ही सूडाची भावना त्याच्यापासून धन, 
मान, सारे काही. हिरावून घेणाऱ्या पांडवांविषयी 
निर्माण झाली. कणे हा निरपराध होता आणि पांडवही 
निरागस, निष्पाप होते. कठोर आणि कुटिल अक्ी 
जर कोणी असेल तर ती केवळ नियतीच होती. पांड- 
बांच्या साऱ्या वैभवाचे द्रोपदी म्हणजे मा[्तमंत प्रतीक 
होते. तिच्याविषयी तर कर्णाचा क्रोध फारच उफाळता 
होता. ती द्रौपदी खरोखर त्याची राणी झाली असती. 
परंतु समाजाने केलेला त्याचा परित्याग तिथे आडवा 
आला, त्यामुळेच तो स्वयंवरात भाग घेण्यास लायक 
ठरू शकला नाही. आंतरिक ऊर्मीने कर्णाने अस्त्र- 
विद्वेत अजुनाखेरीज इतर साऱ्यांवर मात केली. येथे 
अजुन हा त्याच्या क्रोधाचा विषय बनला. राज- 
पुत्रांच्या चढाओढीत कर्णाने अजुनाला द्वंद्राचे जाहीर 
आव्हान दिले. परंतु कण सूतपुत्र असल्याने त्याचे 
अजुनासारख्या राजपुत्राश्शी द्वंद्र होऊ शकले नाही, 
शेवटी कणे आत जळतच राहिला, त्याच्या मृत्यूपर्यंत 


'तो उपेक्षित राहिला, यामुळे मात्र कण ब अजुन यांचा 


१९ 


संघर्ष टळू शकला नाही, तर तो केवळ पुढे ढकलला 
गेला, कोरवांच्या सेनासागराचा सरसेनानी म्हणून ज्या 
वेळेस कणे अजुनापुढे उभा ठाकला तेव्हा हा संघष 
पुन्हा अधिकच प्रकर्षाने उपाळून आला. या वेळेस ती 
हस्तिनापुरातील राजपुत्रांची चढाओढ नव्हती तर 
प्रथक्ष मृत्यूचेच स्वयंवर चाळू होते, > 

मधल्या काळात कर्णाचा भौतिक उत्कषे फर वेगाने 
होत गेला त्याच्या दुखावलेल्या मनाला दुर्योधनाच्या 


"व्हस्डगपन| ८ र्य ञ्त ८; ट्र 
"रदरऱटण्ण व्य 


नवभारत 


ठिकाणी मायेचा ब सहानुभूतीचा ओलावा मिळाल्या- 
मुळे तो स्वाभाविकपणेच दुयौधनाकडे आकर्षित झाला. 
कर्णाच्या भौतिक वैभवाने शीग गाठली आणि तो 
दुयोधनाचा खडूगहस्त म्हणून वावरू लागला. 
आपल्या सूडाची पूतता करण्यासाठीच जणु त्याने 
दुर्योधनाच्या पक्षाचा स्वीकार केला. तरीदेखील 
त्याच्या मनातील न्यूनतेची भावना मात्र कायमच 
राहिली. त्याला अपमानाचे कढ र्चिवावे लागले. 
दुयीधनावर प्राणांतिक प्रेम करूनही शावटी त्याला 
“ क्षमाक्षमत्वे तु मवान्‌ प्रमाणं संग्रामकाळेषु वयं सहायाः' 
असे म्हणावे लागले. “ पापप्रियस्तव कथे गुणिन 
सखा5यम्‌. ' अद्या उट्गारांनी कर्ण आणि दुर्योधन 
यांच्या मैत्रीची देखीळ निंदा करण्यात आली, अु- 
नाचा प्रबळ प्रतियोद्धा म्हणून दुर्योधनाने कर्णाला 
प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला 
परंतु कर्णाला दरबारात मान कधीच मिळू शकला 
नाही. दुर्योधनाच्या प्रयत्नाला प्रतिक्रिया तर ' अहो 
हास्यः खलु तपस्वी कणः ! ' * अद्यीच मिळाली, कण 
शेवटी ' बिचारा ? ठरला. भीष्म आणि अश्वत्थामा या 
सारख्या वीरांनी कर्णावर ममभेदी वाकप्रहार करण्यास 
मागेपुढे पाहिले नाही. 


आणि अशा प्रत्येक प्रसंगी कर्णाचे मानी मन भड- 
कून उठले, कर्णाचे पोरुष खवळून जागे झाले, आणि 
त्या अतिददय उपरोधी बोलण्यांना कर्णाने तितकीच 
कठोर प्रत्युत्तर दिली, कर्णाच्या हृदयातील सूडाचा 
अभि शांत झाला नाही, तो धुमसतच राहिला. द्रोपदी- 
विषयीची सूडाची मनीषा कर्णाने तिच्या विटेबेनच्या 
प्रसंगी शांत करून घेतली, महाभारतीय युद्धाच्या आधी 
कुंतीने कर्णाची मुद्दाम भेट घेतली, कण हा खरा कोण 
याची तिने त्याला स्पष्ट जाणीव करून दिली. परंतु पांड- 
वांचा पक्ष स्वीकारून युद्धाचे पारडे किरविण्याची 
तिची विनंती त्याने मान्य केळी नाही. आपला त्याग 
केल्याबद्दल तिची भरपूर निर्भत्सना करून कण आपल्या 
आश्रयदात्यावरील श्रद्धेत अचल राहिला. 

कर्णाची ही जीवनगाथा पाहिल्यावर महाकवी 
भासाने लिहिलेल्या कणभार या एकांकिकितीळ शोका- 


१, पब्चरात्रम्‌ २, वेणीसंहारम्‌ ३. दूतघटोत्कचम्‌ ४. महाभारतातल 


सेनाउतित्वाच्या बेधनात आहे. 


१र 


न्ताची तोब्रता अधिकच मनास जाणवते. एखाद्या 
चित्रकाराने ल्हानशा कलाकृतीत जर आपले सारे 
सामथ्ये केंद्रित केले तर त्यातूनही भव्यतेची आणि 
दिव्यतेची प्रतीती येऊ राकते. इवल्याशा ' आकारातही 
इंद्रधनुष्याचे सारे रंग प्रति्रिबरित करण्याचे भासाचे 
सामथ्ये कर्णभारात दिसून येते. विचारात घेण्याची 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाभारतातील कण व करण- 
भारातील कण यामध्ये असलेला फरक- महाभारतीय 
कथेत, पांडव वनवासात असतानाच कवचकुंडलाहर- 
णाचा प्रसंग घडून येतो. क्णभारात मात्र कण हा सेना- 
पती म्हणून अजुंनाशी युद्ध करावयास. निघाला अस- 
ताना ही घटना घडते, या बदलामुळे कर्णाचे व्यक्तित्व 
परिणामी पुष्कळ अंशी वदळळे आहे.* त्यामुळेच निर्माण 
होणाऱ्या द्विविध प्रतिक्रियांचा विचार नंतर करावयाचा 
आहे, असामान्य दातृत्व व त्याचाच विपरिणाम होऊन 
ओढविळेळा सर्वस्वविनाश या दोनही गोष्टी भासाने 
एकाच त्रात 1 ..त्रित केल्या आहेत. त्यापुळे शेवटी 

नामत्तमात्रे भव सव्यसाचिन्‌ ? असा कृष्णाने उपदेश 
केढळा अजुन हा कर्णाच्या विनायाळा निमित्तमात्रच 
आहे असे वाटू लागते. 


अननुभूनपूव अश्या विषण्णतेची दाट छाया पसरली 
असतानाच कण रणागणावर पाऊल टाकतो शोकान्ति- 
केची सुरवातही अशा प्रकारे शोकपूण स्वरांच्या धाग्या- 
तच गुंफली जाते. ज्या अमंगळ व कातर विचारांचा 
स्पशही रणांगणाच्या उसळत्या उ साहात होऊनये ते 
सारे विचार कर्णाच्या मनात कोळ करतात. शेवटी 
कणे हा कुंतीचाच पुत्र होता आणि आता युद्ध करा- 
वयाचे होते ते देखीळ स्वतःच्या धाकट्या भावाशीच. 
ज्या समराच्या काळी शास्त्रांची धार आणि आाहूचचे 
सामथ्य आंधकच स्फुरण पावायळा हवे त्याच वेळी 
हास्त्रांच्या विफलतेची जाणीव कर्णाला व्याकळ करते. 
ज्या वेळेस सारी बंधने झुगारून दात़वर ज्ञेप घ्याव- 
याची त्याच वेळेस कुंतीने मागितलेले वचन त्या 
डुदँबी कुंतीपुत्राच्या पाणावल्या नजरेसमोर येऊन 
उभ टाकते. कर्णाचा हा खरोखर वित्रादयोग आहे 
असंच म्हणावे लागते. विषण्ण अर्जुनाचे समाधान 


1 कण मुक्त आहे; कणेभारातटा 


*“-पप्फन स रळुनश 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


कर्णभाराचा शोकात्म नायक- कर्ण 


करावयास कृष्णाचे सारे तत्वज्ञान तत्पर होते. परंतु 
कर्णाची विकळ अवस्था अजुंनापेक्षा निराळी होती. 
कर्णाला आधार देण्यासाठी तितक्‍याच विकल झालेल्या 
* शल्या शिवाय अन्य कोणीच नव्हते. आपल्या 
अस्त्ञांची हकीकत शब्याला सांगून आपले दाटलेले 
मन मोकळे करावे असा कर्णाने विचार केला, पण 
परश्थुरामाच्या शापाचा वृत्तांत कर्णाने जेव्हा सांगि- 
तला तेव्हा ' स्निग्धजनसंविभक्तं हि दु.खं सह्यवेदनं 
भवति ' याप्रमाणे त्याचे दुःख कमी होण्याऐवजी 
वाढत जाते. सारी शास्त्र आणि अस्त्र त्याला निव्य 
दिसू लागली. अश्वाच्या गतीतही मंदता जाणवू 
लागली. आणि मदोन्मत्त गजराजाच्या चालीतूनही 
त्याला पराभवांच्या चिन्हांचा भास होऊ लागला. ज्या 
गल्याने कर्णाला आधार द्यावयाचा तो शल्यच गलित- 


गात्र होऊन म्हणू लागला- *भोः कटं। किं नु 
स्ल्विदम्‌ । ) 
कर्णाचे खरे घेय़ इथे उफाळून येते. ' जिंकलो तर 


दा मिळेल आणि मेलो तर स्वग॑ मिळेल? असे 
म्हणून कर्णाने स्वतःचा उत्साह परत मिळविला आणि 
आपल्या मनातरोबरच त्या विकल झालेल्या शल्यालाही 
सावरले, अशा रीतीने मन स्थिर केल्यावर, उत्सा* 
हाच्या भरात, कर्णाच्या दृष्टीला तेच चित्र वेगळे दिसू 
लागले. ज्या गोष्टीतून त्याला खिन्नतेचा आविष्कार 
प्रतीत होत होता त्यातूनच कर्णाला उत्साहाच्या उदंड 
सरिता ओसंडताना दिसू लागल्या. दोवटी साऱ्या 
त्रिभुवनाच्या मंगळाबरोबरच कर्णाने ' युद्धाला निघा- 
लेल्या माझेही मंगळ होवो ? अस म्हणून शाल्यराजांना 
आज्ञा केळी- ' दाल्यराज ! जिकडे तो अजुंन असेल 
तिकडेच माझा रथ घेऊन चला, 
सेनापतीचे कर्तव्य आणि दातृत्वाची ऊर्मी 
परंतु तो कर्णाचा उत्साह त्या दुष्टमती नियतीला 
पाहवला नाही. त्या साऱ्या उत्साहावर ख्रिन्नतेचा साज 
चढविण्यासाठी नियती पुन्हा सन्नड़ झाली. तिने इंद्राच्या 
रूपाने कर्णाचा घास घेण्यासाठी प्रवेदा केला, ' दुःख- 
संवेदनायिव कर्णे चेतन्यमाहितम्‌? ही अनेक वेळा सिद्ध 
झालेली गोष्ट पुनः एकदा दिसून आली. कवचकुंडले 
अंगावर असेपयंत समोरासमोर युद्ध करून कर्णाचा 
पराभव करणे शक्यं नव्हते. पांडव हे माऊ आहेत असे 
सांगून किंवा द्रोपदीच्या व राज्याच्या आमिषरांन कर्णाचे 


मन वळविणे ही तर एक दुःसाध्य गोष्ट होती. शेवटी 
नियतीने एक आगळाच डाव टाकला. दानशूरता हे 
कर्णाचे सत्वच होते. कवचकुंडलांचे दान मागून निय- 
तीने त्या सत्वालाच आवाहन केले, कर्णाने देऊ केलेली 
प्रत्येक गोष्ट इंद्राने नाकारली. व्राह्मणाच्या पदधूलीने 
पवित्र झाल्याच्या अमिनिंवेश्यात कणे एकाहून एक वर- 
चढ गोष्टी देऊ करीत गेला. गाई, अश्व गज, सुवर्ण या 
कद्यानेच इंद्राचे समाधान झाले नाही. कर्णाच्या जीव- 
ना'चाच ग्रास करावयास निघालेल्या निवतीची भूक या 
गोष्टीमुळे कशी भागावी ? प्रथ्वी, स्वर्गाचे फठ आणि 
शबटी स्वतःचे मस्तकही इंद्राच्या झोळीत टाकायला 
कणे तयार झाला, पण कर्णाचा मृत्यू देखील इतक्या . 
सरळ मार्गाने व्हावा असे त्या नियतीच्या मनात नऱ्हते 

कठोर नियतीने मृत्यूच्या पलीकडे जाऊन सत्वपरीक्षचा 
अंतिम क्षण गाठला, ज्याला केवळ देणेच माहीत होते 
अक्शा त्या कर्णाने अज्ञानाच्या धुंदीत मोठ्या ओदार्याने 
सांगितले- “ एवढेच काय ! मी माझी कवचकुंडले 
देखील आपल्याला द्यावयास तयार आहे.” आणि 
इंद्राने तेवढ्याच कवचकंडलांची मागणी केली. कर्णाचे 
जीवन ओरबाडून घेण्यास नियतीला श्रम पेंडले नाहीत. 

तिने कर्णाच्या जीविताचे दान त्याच्याच हातून स्त्रीका- 
रले. प्रजानुरंजनासाठी * यदि वा जानकीमपि ? असे 
म्हणणाऱ्या रामावर ज्या नियतीने त्याच सीतेचा परि- 
त्याग करण्याचा दुधर प्रसंग आणला होता तीच नियती 
कर्णाच्या प्राणांचे दान घेऊन पाषाणह्ूदयीपणाने खद- 
खदा हसत होती. 

त्याच क्षणी कणाच्या मनात लख्ख उजेड पडला. 

“ एष एवास्य कामः ' असे म्हणणाऱ्या कणाला इंद्राचे 
मनोगत संपूर्णपणे समजन चुकले. आजवर कृणाकृत्येच 
करून ज्याने आपले नाव साथ केले त्या कृष्णाची काळी 
बुद्धी कर्णाला स्पष्टपणे दिसून आली, आणि या इथेच 
कर्णाच्या मनातील द्वंद्वाला सुरुवात झाली. आपल्या 
पित्याने स्वप्नात येऊन केलेली दान नाकारण्याची विनंती 
मान्य करून प्राण वाचवावेत का प्राणापेक्षा प्रतिज्ञेचे 
मोळ अधिक ठरवून त्या प्रतिज्ञेच्या पूततेपायी आपले 
प्राणच इंद्राच्या स्वाधीन करावेत १ कृष्णाची कपटबुद्धी 
आणि इट्राची अभिलाषा समजूनही * ब्राह्मणाला 
काहीही न नाकारण्याची ? प्रातिज्ञा साथे कराब्री, का 
त्या कपटाला शह देण्यासाठी आपले दातृत्व बाजूला 


१३ 


क 2020) 0-2: आाही 
करेनगपड[ नऊ 


नवभारत 


ठेवावे १ आपला मृत्यू म्हणजे पांडवांचा जय हे उम- 
गूनही वैऱ्याला आपल्या जिवाचे दान द्यावे का दुर्यो- 
धनाने घातलेला सेनापतिपदाचा भार सांभाळण्यासाठी 
आपल्या दातृत्वाचा भंग करावा ? कणे क्षणभर बाव- 
रला होता. परंतु त्याने पुन्हा मनाशी निश्चय केला 
आणि कवचकुंडले काढून इंद्राच्या स्वाधीन केली. हा 
एकच क्षण, याच क्षणात कर्णाचे सारे जीवन सामावले 
होते. कणे यदास्वी झाला का अयदास्वी झाला हे 
देखील याच क्षणाने ठरविले होते, या क्षणाच्या, रसि- 
काच्या मंनावर होणाऱ्या भावनिक आणि वैचारिक 
प्रतिक्रियांमधूनः'च कर्णाची शोकांतिका प्रवास करते. 

कर्णाच्या पुढे ' जगावे का मरावे हा प्रश्न उभा 
राहिला. या जगण्याला आणि मरण्यालाही केवळ एकच 
अर्थ राहिला नव्हता. जिथे कर्णाची दोन व्यक्तिमत्त्वेच 
निराळी होती, तिथे त्या प्रत्येक व्यक्तिमत्त्वाचे जगणेही 
निराळे होते आणि मरणेही निराळे होते. ' कतत्यं रण- 
शिरसि प्रियं कुरू्णाम्‌ असे म्हणून कोरांचे प्रिय 
करावयास निघालेला, कौरव सेनासागराचा सरसेनापती 
असा एक कणे होता, कौरवांचे प्रिय करण्यासाठी कर्त- 
व्याच्या बैधाने बांधल्या गेलेल्या या सेनानी कर्णाच्या 
दृष्टीने दान देणे हे मरण होते; तर कतेव्यापुढ दातृत्व 
झुगारून देणे हेच जगणे होते. दुसरा कणे म्हणजे दाता 

कर्ण, “ हतेषु देहेघु गुणा धरन्ते ? असे म्हणणाऱ्या या 
दाता कर्णाच्या भूमिकेतून दातृत्वाचे रक्षण करण हेच 
जगणे होते. मग त्यासाठी भोतिक मरण आले 
तरी दाता. कणे त्याची पर्वा करीत नाही, युद्ध 
जिंकण्यासाठी दातृत्वाचा. त्याग करणे हे दाता 
कणे मरण मानीत होता, दाता कणे दातृत्वावर जगत 
होता. पण या युद्धाच्या क्षणी हवा होता तो सेनापती 
करण. कौरवांच्या शिबिरातून बाहेर पडला तो सेनापती 
कण आणि दोवटी अमर झाला तो मात्र दाता कण 
क्तेव्यनिष्ठ, सेनापती कर्णाचा त्या दानाच्याच क्षणी 
अंत झाला, मग राहिले ते केवळ त्या सत्वशून्य कर्तव्यं 
पराड्मुख अक्या सेनापती कर्णाच्या देहाचे मरण. दाता 
कणे त्याच्या दातृत्वाची अमर विजयपताका फडकावत 
उभा राहिला, तो सेनापती कर्णाच्या, कर्तब्यनिठ्ठेच्या 
शावावर पांय रोवूनच, 

सेनापतीचे कतब्य आणि दातृत्व या दोन निष्ठांचा 
विरोध त्या क्षणी कर्णाच्या मनात निर्माण झाला होता. 


१४ 


सेनापतित्व ही कर्णाची निष्ठा इह 


लालसेने नव्हे. 


त्यासुळे कर्णाच्या दानाचा विचार करताना या निष्ठांचा 
विचार करणे आवरबक आहे. निष्ठा या नेहमीच 
सापेक्ष अततात. परंतु ज्या निष्ठेची व्याप्ती अधिक ती 
निष्ठा अधिक महत्त्वाची तर ज्या निष्ठेची व्याप्ती कमी 
ती कमी महत्त्व असलेली ठरते. या निष्ठेच्या व्याति- 
विघयक विचारातही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. 
लोकिक होती आणि 
दातृत्वाच्या निष्ठेमागे परलोकाचा विचार होता असे 
जरी म्हटले तरी इहलोक काय किंवा परलोक काय या 
दोन्ही लालसाच. परंतु निष्ठेचा विचार करताना तिच्या- 
मागे लालसेचा विचार करणे अयोग्य आहे. निष्ठेची 
परिपूर्ती निष्ठा म्हणूनच करावयाची असते; कोणत्याही 
“ दातव्यमिति यद्दानं दीयते5नुपकारिणे 
अश्शा प्रकारच्या दातृत्वाच्या निष्ठेची परिपूर्ती देखीळ 
कोणत्याही अपेक्षेने करण योग्य नाही, म्हणूनच निठ्ठेच्या 


-व्याप्तीचा विचार करताना तिच्याबरोबर स्वाभाविकपणे 


येणाऱ्या जत्ाबदारंचचा विचार करावयास हवा, ज्या 
निष्ठेब्ररोबर येणारी जबाबदारी अधिक ती निष्ठा अधिक 
ब्यापक समजली पाहिजे, सेनापतिपदाबरोबर येणारी 
जत्राबदारी ही दातृत्वाच्या प्रतिष्ठेच्या जबाबदारीपेक्षा 
खचितच अधिक आहे, आणि ' कतेब्यं रणशिरसि प्रिय 
कुरूणामू ? असे म्हणून दुर्योधनाच्या चरणावर ती सेना- 
पतिपदाची निष्ठा सवभावाने अर्पण केल्यावर कणे त्या 
निष्ठेसाठी जगत होता, दातृत्वासाठी-व्यक्तीसाठी नव्हे. 
म्हणूनच  विप्रतिष्रेधे परं कार्यम्‌ ' या न्यायाने दातृत्व 
आंणि सेनापतित्व या दोन निष्ठांचा एकाचवेळी परस्पर- 
विरोध आल्यानंतर जी पर किंवा अधिक व्यापक निष्टा 


_ तिचाच कर्णाने स्वीकार करावयास हवा होता; पण 


दान देण्यात कर्णाने जगवळे काय ? ञ्या निष्ठेसाठी 
सध्या तो जगत होता ती सेनापतित्वाची व्यापक निष्टा, 
का व्यक्तिगत, संकुचित असे औदार्य ? कणीने जगविळे 
ते ओदाय आणि खऱ्या निषठ्ठेचा तिथे अंत झाला. 
जगण्यासाठीच जगणाऱ्या एखाद्या प्राण्याने जर 
जिवासाठी निष्ठेचा त्याग केला तर तो कदाचित्‌ 
दोषी ठरणार नाही, पण निठ्ठेसाठी जगणाऱ्या माण- 
साने जगण्यासाठी निष्ठेचा त्याग करावा यातच 
खरा दैव-दुर्विळास आहे. 

कर्णाच्या मनश्चक्षंसमोर याचक्षणी सारे जीवन उभे 
राहिले असेल, ' देवायचं कुळे जन्म मदायचं तु पोर्षम 


3£5-आ एड 
करडंगपन[चेछ व्लॅथञ” 


० पद्धत”, ०.< 
. 


कर्णभाराचा शोकात्म नायक- कर्ण 


असे म्हणणाऱ्या कर्णाच्या जीवनात पोरुपं आणि उदार- 
'पणा (४९०९-०७६४) यांचा संघर्ष अविरतपणे 
चाळू होता. उफाळत्या पोरुषाने कर्णाच्या मनात सूडाचा 
अथ्नि सतत धगधगता ठेवला होता. त्या अमीच्या 
ज्वालापासून आपल्या व्यक्तित्वाच्या भव्यंतेला वाघा 
होऊ नये म्हणून कणीने निर्माण केळेळे बाह्य आवरण 
म्हणजे औदार्य होते, कगीच्या जीवनातील उदात्तता व 
भः्यता त्या ओदार्यानेच वाढत होती, कर्णाच्या जीव- 
नात अनेकदा त्याचे पोरूष ठफाळळे आणि त्यांने 
औंदार्यावर मात केली. उदार कण त्या त्या क्षणी 
माणुसक्रीच्याही पळीकडे गेला आणि तिथे त्याच्या 
सूडाच्या अय्नीतून प्रकट झालेली पाशवी वृत्ती दिसून 
आली. प्रस्तुत दानाच्या क्षणी-मात्र कणे पराधीन होता. 
कोरबांचे सेन|पतित्व स्वीकारून ज्या वेळेस कर्णाने दुर्यो- 
धनाचे प्रिय करण्याची जत्राब्रदारी अंगिकारली त्याच 
वळेस त्याचा स्वतःवरील अधिकार हा संपला होता. त्या 
क्षणी औदाय देखील प्रसंगी बाजूस टेवून, पौरुषाचा 
कौरवांच्या विजयासाठी विनियोग करणे हेच अगत्याचे 
होते. कौरवांच्या हिताविरोधी कोणतीही गोष्ट करणे 
कर्णाच्या दृष्टीने अयोग्य होते. कण हा सेनापती होता. 
कतब्याकडे खेचणारे पौरुष आणि प्रतिज्ञेची पूर्तता 
मागणारे औदार्य यांच्या चिमट््यात कर्णाचे मन सापडले 
आहे. परतंत्र अवस्थेत जर एखादे क्म करणे अशक्य 
असेल तर ती व्यक्ति दोषास्पद ठरत नाही, कणीने जर 
कर्तय करावयाचे ठरविले असते तर ' भगवन्‌ पखानयं 
जनः प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व मे? असे म्हणून तो 
त्याच्या वचनातून निर्दीषपणे मुक्त होऊ दाकला असता. 

पण यामुळे कदाचित्‌ सारे महाभारत बदललेही 
असते, कणे मात्र असांमान्य ठरला नसता, त्याच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचा जो ' रक्षक-गाभा :- औदार्य तो टर- 
विल्यामुळे कदाचित्‌ कणे त्या महाभारताच्या सार्‍या 
विस्तारात विसरळाही गेला असता. म्हणूनच कते- 
व्याचां मार्ग स्वीकारणे म्हणजे जीवनातल्या दुःखा'ची- 
अपमानाची- भरपाई करणाऱ्या यकद्षाला लाथाडणे 
होते. या मानसिक भाराच्या परमावधीत कॅणे असहाय 
होतो. त्या दोलायमान अवस्थेत खऱ्या कतेब्याचा 
कर्णाला विसर पडतो, स्वतःला पूर्णपणे न ओळखल्याने 
भलत्याच कर्तव्याच्या आहारी जाण्याची कर्णाला भुरळ 
पडते. शेवटी त्याचा तोळ कतेब्याकडून यशाकडे 


झुकला. त्या ओदार्याचे आवरण त्याने अधिकच 
आपल्याभोवती घट्ट आवरून धरले आहे. “हुतं च 
दत्तं च तथेव तिष्ठति? असा उद्‌गार काढणाऱ्या कर्णाच्या 
मनात ते अमर यश मिळविण्याची अभिलाषा आहे. 
गुणांचा अतिरेक झाल्यावर गुणांची देखील परिणती 
दोप्रात होते. गुण ही एक अशी गोष्ट आहे की गुण 
नसल्यास किंवा त्यांचा. अतिरेक झाल्यास मनुष्याच्या 
दोनही बाजूस अधःपाताच्या भीषण दऱ्या पसरलेल्या 
असतात. कर्णाच्या दातृत्वाचा अतिरेक होऊन त्याचे जणू 
व्यसनाच्या धुंदीत रूपांतर झाळे आहे. कर्णाच्या मरणा- 
तही दानाचा मद आहे. दातृत्वाच्या या अतिरेकानेच 
कणे कठेव्यापासून वंचित झाला. आणि या दानाच्याच 
क्षणी कर्णाच्या कतेव्यनिष्ठेचा अंत झाला आहे. 
कणोने प्रजेची ब स्वत:ची फसवणूक केली ? 
* कर्णभाराःतील शांल्याला झालेले दुःख आणि 
सहानुभूती ही देखील या दृष्टीने अतिशय सूचक आहे. 
आदर्शाच्या भलत्याच व अयोग्य अक्या दर्दीनात 
गुरफटलेल्या कर्णाची व्यवहाराच्या दृष्टीने वंचनाच 
झाली आहे. हे राल्याने ओळखले. म्हणूनच ' अंगराज | 
वश्चितो भवान्‌ ? असे म्हणताना त्याचा स्वर गदगदून 
आला, युद्धासारखा व्यवहार करायला निघालेल्या मनु- 
ष्याने व्यावहारिक विवेकाचा स्वीकार करावयास हवा 
होता. गीतेंचा सारा खटाटोप यासाठीच नव्हता काय १ 
पण व्यावहारिक भूमिकेतून आणि अव्यवहारी तत्त्व- 
ज्ञानाच्या दृष्टीतून एखाद्या गोष्टीची विचिकित्सा करून 
निर्णय देणे ही काही एखाद्या क्षणात साध्य होणारी 
गोष्ट नव्हे. अर्जुनाला खऱ्या तत्त्वज्ञानाचा बोध करून 
द्यावयास अठरा अध्यायातील तत्त्वज्ञान सांगण्याइतका 
अवधी होता. पण कणे स्वतःच्या देवाने निर्माण 
केलेल्या परिस्थितीच्या कचाट्यात सापडला होता. 
स्वतःच्या चुक्रीचा फायदा घेऊन का होईना, एकदा 
इंद्राने दान मागितल्यावर त्यांला हो म्हणणे किंवा 
विन्पुख पाठविणे हा निणय कर्णाला केवळ काही क्षणा- 
तच करावा लागला. साऱ्या विरोधी विचारांचे मनात 
तुंबळ युद्ध माजळे, आणि स्वाभाविकपणेच कणांच्या 
भव्यतेला आकार देणाऱ्या त्या दातृत्वाने उसळी घेतली. 
साऱ्या जीवनातील अपमानांचा, अमर होऊन बदला 
घेण्याच्या इध्येने त्या दातृत्वाने कतब्याच्या विचाराला 
दडपून टाकले. ' धिक्‌ अयुक्तमनुशोचितुम्‌ * या उद्‌- 


१५ 


2: 


स्वि 


नवभारत 


गारातून, कड्याची फसवणूक होत असल्याची जाणीव 
तितक्याच जोराने दडपण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून 
येतो. “ पश्चात्ताप करणे अयोग्य आहे. घिकार असो 
माझा. ' असे म्हणणाऱ्या कर्णाला का होईना पश्चा- 
स्ताप झाला होता. एक मानसशास्त्रीय सत्य इथे ध्यानात 
घ्यावयास पाहिजे की जितक्या जोराने मनुष्य एखाद्या 
बिचाराचा धिक्कार करतो तितक्‍याचं जोराने तो विचार 
आधी मनात निर्माण झालेला असतो, जितकी जोराची 
क्रिया तितकीच जोराची प्रतिक्रिया असते, कर्णाच्या 
मनात निर्माण झालला पश्चात्तापाचा विचारही इतकाच 
तीव्र होता. पण प्राप्त परिस्थितीत कर्गाने पश्चातापा- 
वरूनच स्वतःच्या काल्पनिक विजयाचे आवरण चढविले 
आहे. कर्तेब्याच्या मरणावस्च कणीने दातृत्वाच्या अमर- 
त्वाचा साज चढविला आहे, प्रजापालनाची जाणीव 
मला आहे असें सूचित करणाऱ्या, “ तस्मात्प़जापालन- 
मात्रबुद्धया हतेषु देहेघु गुणा घरन्ते ? असे म्हणणाऱ्या 
कणाने स्वतःच्या प्राणांचे दान दिले खरे पण ती जाणीव 
मात्र हरली असल्याचे स्पष्टपण दाखवून दिले. एका 
ब्राह्मणाचे क्षम साधण्यासाठी साऱ्या प्रजेची ' सेनापति ! 
क्रणीने एका अर्थाने फसवणूक केली आहे. केवळ देणे 
हाच घम मानणाऱ्या कर्णीने दातृत्वाच्या बेहोप्रीत प्रजेचे 
आणि आपल्या पक्षाचे हित त्या फसव्या ब्राह्मणाच्या 
हाती दिळे आणि ते देखील ती फसवेगिरी जाणून, 
इथेच प्रज्ञच्या फसवणुकीबरोबरच कणाने स्वतःचीदेखील 
फसवणूक केली आहे. 

पण यानंतर मात्र दातृत्वाच्या विजयाच्या उन्मादात 
कण कतेव्याचा पराभव विसरला. ही पराभवाला विजय 
मानण्यात झालेली स्वतःची वंचना न समजावून घेता, 
कर्ण “ मीच इंद्राला फसविले? असे म्हणत राहिला. 
वंचनाविरहित व खऱ्या दानाचा आनंद हा सात्विक 
असतो. कर्णाला दानानंतर झालेला आनंद सात्विक 
नाही. ' मया कृताथेः खळ पाकशासन: ? असे म्हण- 
ताना, स्वतःच्या वंचनारूपी रक्ताळलेल्या जखमेकडे 
दुर्लक्ष्य करून, खदखदा हसणाऱ्या कर्णीच्या मुखावर 
दानाचा उन्मांद ओसंडत आहे. ( स्वतःच्या शरीरा- 
चेच, पण सात्विक दान करणाऱ्या शिबिराजाच्यां 
मुखावरही असा दानाचा उन्माद ओसंडळा नसेल, ) 
या वंचनत॑ सेनापती कर्णाचा जणू अंत झाला आहे. 
केवचकुडलांच्या ल्पाने भोतिक मरणही त्याने अर्शु- 


१६ 


नाच्या हाती सोपविळे आहे. ' जिकडे तो अजुन असेल 
तिकडे माझा रथने ' या कर्णाच्या अज्ञितूनही मरणाच्या 
दिदोने चाललेला त्याचा प्रवास दिसून येत आहे. 
शेवटी कर्ण मनानेही खचला आहे. त्यांचे दान 
सात्विक असते तर तो तसा खचला नसता. युद्धावर 
निघालेल्या अजुनाचा तो अपार उत्साह आगळाच 
होता. तो म्हणतो --- 
“ मा तावन्मम शरमागलक्षभूताः 

सम्प्रा्ताः क्षितिपतयः सजीबदोषा: । 

कतेव्यं रणशिरसि प्रिय कुरूणाम्‌ 

द्रष्टथ्यो यदि स भवेत्‌ घनज्ञय़ो मे॥॥ ? 
अलुंनाला मारण्याचा जणु विडा उचलून निघालेला कणे 
शेवटी बदलला आहे. अस्त्रांच्या विफलतेवरोबरच त्याचें 
सारे मनोधेये जणू स्त्रचत चालळे आहे. अज्ञुनाच्या 
सामर्थ्याची त्याला जाणीव होऊ लागली आहे. ही 
त्याच्या मनाला झालेली जाणीवच खचलेल्या मनाची 
निद्शक आहे. पराभवाळा विजय मानून समाधान 
केलेल्या मनाचा उत्साह त्या पराभवाची आतून टोचणी 
राहिल्यामुळे मावळत चालला आहे. कर्णही शेवटी 
चालला आहे- कुठे १ 


कर्णभाराचा शोकान्त नायक- कर्ण | 


अश्शा रीतीने भासाच्या कर्णभारामधील कर्णाने . 


केलेल्या दानामध्ये कण चुकळा आहे असे आपल्याला 
वाटू लागते, कर्णावर त्याच्या दुदैवाने निर्माण केलेल्या 
भयावह दडपणामुळे त्याहा हा निर्णय ध्यावा लागला 
असे जरी मान्य केले तरी त्या निणेयात निःसंशय चूक 
होती असा विचार मनात येतो. परंतु हा सारा विचार 
झाला तो आपल्या व्यवहारी मनात दडलेल्या तार्कि” 
कोच्या भूमिकेतून, या विचारांनी आणि या निर्णयाने 
मनाचे संपूण समाघान घडून येऊ शकत नाही. मनात 
कोठेतरी वैचारिक अपूर्णतेची जाणीव सलत राहिली 
आहू असा भास होतो. असे वाटू लागते की आपल्या 
सामान्य तर्काची झेप कर्णाच्या त्या पातळीपत्रैत जाऊ 
शकेळ का ! कर्णाच्या मनाचा मागोवा घेणे खरोखर 
आवश्यक आहे. आणि यानंतरच कर्णाने ज केले ते 
खरोखर अयोग्य केले का योग्य केले हा निर्णय आप- 
शास करता येईल, यातूनच विचारांचा दुसरा प्रवाह 
उगम पावतो, “ नेत्रा तकेंग मतिरापनेया ” 


ल डा. 
“नरजगपर चघ्जकतन, 


जळी 
द2- गर्त द्धन” 
"-पषनशम' 
चस 


| *) 


नश” | 


कर्णभाराचा शोकात्म नायक- कर्ण 


भावनात्मक श्रद्धा या विचाराचे उगमस्थान आहे. 
कणभाराचा एक वेगळाच रंग हळूहळू दिसू लागतो 
कणाच्या औदायोचा अर्थ 

कर्णाच्या औदार्याला एक निराळाच अर्थ आहे 
का १ ते ओदार्य म्हणजे काय होते १ समाजाने केलेल्या 
त्याच्या निष्ठुर परित्यागामुळे व मनातल्या मनात 
जळत राहिलेल्या अपमानांच्या दुःखामुळे निर्माण 
झालेल्या सूड भावनेची ती एक अत्यंत विरुद्ध प्रतिक्रिया 
होती. क्रियेइतकीच प्रतिक्रिया देखील प्रबळ असते. 
म्हणूनच प्रतिक्रियार्प ओंदार्य केवळ वरवरचे राहि- 
लेले नव्हते. कधी कधी जरी कर्णाच्या सूडभावनेने 
त्याच्या ओदार्याची सीमा ओलांडली तरी त्याच्या 
जीवनाला आधार देणारे, व्यक्तिमत्वाला आकार देणारे 
आणि साऱ्या आयुष्याला व्यापून. उरणारे होते ते 
ओदार्यच, कर्णाने आपल्या आयुष्यात जिद्द केवळ 
एकच धरली होती आणि ती म्हणजे अजुंनाशी 
लढण्याची. मोठ्या उदारपणाने त्याने शेवटी कुंतीला 
वचन दिळे- “ माते ! तुझे पाच पुत्र शेवटी 
जिवंत राहातील, एक मी तरी जगेन नाहीतर 
अजुन तरी जगेल. ” आपल्या औदार्याचा अगणित 
वर्षाव करून त्याने अजुनाखेरीज प्रत्येक पांडवाला एके- 
कदा जीवदान दिले. आपल्या. मित्रावरील, दुर्योधना- 
वरील एकनिष्ठ प्रेमासाठी कृष्णाने दाखविलेले हस्तिना- 
पूर्चा राजा होण्याचे आमिष त्याने नाकारले. या 
साऱ्या गोष्टी करताना त्यांना कारणीभूत असलेले 
कर्णाचे औदार्य स्पष्टपणे दिसून आले. 

महाभारताच्या प्रचंड कथेत केवळ कर्णाची अशी 
एकच व्यक्तिरेखा अत्यंत तडफदारपणाने आपल्यापुढे 
उभी राहते की जिच्या विफलतेला व सहनशीलतेला 
तोड नाही. गुरूपासून कष्टाने मिळविलेली सारी विद्या 
व्य्थ व्हावी; सूर्याचा व कुंतीचा पुत्र असूनही राघेचा 
ब सारथ्याचा मुलगा म्हणून जन्मभर अपमान केला 
जावा; क्षत्रियांचे वीये शरीरात उफाळत असतानाही 
स्वयवरातील संधी नाकारण्यात यावी; जो हस्तिना- 
पूर्चा स्वयंसिद्ध राजा व्हावयाचा त्याला दुर्योधनाच्या 
कृपेच्या आश्रयाने “ अंग ? राज व्हावे लागले. या गोष्टीं 
पैकी प्रत्येक घटना अश्शी आहे की जिच्यात साप- 
डलेल्या मनुष्याची काय गती होईल याची कल्पना 
करवत नाही, कर्णाच्या आयुष्यात तर या साऱ्या गोष्टी 


न.भा, ३ 


त्यांचे सारे सामर्थ्य एकवटून उभ्या राहिल्या होत्या. 
कर्णाशी दैवाने जो कूर खळ खेळला त्याला उपमाच 
नाही. कर्ण मात्र कधीच डगमगला नाही. त्याचे मन 
विकल झाले नाही. प्रबळ औदार्यातून जन्मलेल्या अतु- 
लनीय अश्या सहनशीलतेने कर्णाने सारे आघात सहन 
केले. मनाची शांतता टिकविण्याचा त्याने अमाप प्रयत्न 
केला. कृष्णाने त्याची ओळख पटवून दिल्यानंतरही 
त्याची शांती भंगली नाही. सूतांच्या परिवारात आपण 
नाही हे ओळखूनही तो त्यांच्यात समरस झाला, आई- 
सारखी माया करणाऱ्या राधेला कर्णाने केव्हाच आई- 
पेक्षा वेगळे मानले नाही. सूतांच्या कन्यका असलेल्या 
आपल्या भायांबरही त्याने तितकेच प्रेम केळ, आणि हे 
सारे झाले ते कर्णाच्या औदार्यामुळेच. 

मनुष्य व्यवहारीपणाने वागतो म्हणजे तरी काय १ 
कर्णासारख्या व्यक्तीच्या जीवनात एक असे ध्येय असते 
की ज्याचे महत्त्व इतर साऱ्या गोष्टींच्या महत्त्वापेक्षा 
अधिक असते. जीवनातल्या साऱ्या घटनाचे तडाखे 
मनुष्य जोवर त्या ध्येयाला सुसह्य अश्या रीतीने सहन 
करतो तोवरच तो व्यवहारी राहू दकतो. परंतु ज्या 


वेळेस ते आघात असह्य होतात आणि ते ध्येयच 


नाहीसे होण्याचा प्रसंग येतो. त्याच क्षणी नित्य व्यव- 
हाराच्या बंधनांना तोडून त्या पलीकडे जाण्याशिवाय 
त्या व्यक्तीला गत्यंतर राहात नाही. आणि अशा व्यव- 
हारापलीकडे लेल्या घटनेचे तर्क कोणत्याही दृष्टीने 
स्पष्टीकरण करू दाकत नाही. व्यवहार ही तकाची 
मर्यादा आहे. त्या क्षणी जिवंत राहते ते घेयेप्रद ध्येय 
आणि इतर साऱ्या गोष्टी तशाच विरघळून जातात. 
जेव्हा अश्या जीवनव्यापी निष्ठेची जीवनसमस्या उभी 
राहते तेव्हा सारा व्यवहार गळून जातो व त्याच बरोबर 
सामान्य व्यवहारात ज्यांना जबाबदाऱ्या म्हटले जाते त्या 
साऱ्या लौकिक गोष्टींची लौकिक बंधनेही पार तुटून 
जातात, त्यामुळे त्या क्षणी, त्या ब्यवबहारातीत अवस्थेत 
निष्ठेवरील जबाबदारीचे बंधनही निघून जाते. व्यक्ति 
आणि निष्ठा यांचे शेवटी अभेद्य समीकरण होऊन जाते. 
जीवनाला व्यापणाऱ्या त्या औदार्यांचा जन्म जरी 
सूडभावनेच्या प्रतिक्रियेतून झाला होता तरी तीच एक 
कणांच्या व्यक्तिमत्वाला आधार देणारी जीवनव्यापी 
निष्ठा होती. सेनापतिपदाची निष्ठा जरी मोठ्या 


जबाबदारीची होती तरी ती काही क्षणांची होती. 
१५ 


४.2: 7) :492:-- ज्चव्न” 

"टरब्शः करर 

*-चयफट ब्युभ़म" व 
"यासह ळत 


नवभारत्त 


औदार्य हे व्यावहारिक दृष्टीतून जरी जबाबदारीचे नसले. 
तरी कर्णाच्या दृष्टीने ही निष्ठा सेनापतित्वाच्या निष्ठे- 
पेक्षा अधिक विद्याळ होती. कण हा क्षणाचा सेनापती. 
होता पण अनंतकालाचा दाता होता. म्हणूनच. व्यव- 
हाराच्या मर्यादेत असेपर्यंत कण सेनापती राहिला. 
व्यवहाराच्या. पलीकडे गेल्यानंतर मात्र तो निराळा 
झाला. औदार्य-निठ्ठेच्या अनुसंधानानेच राज्याचा त्याग 
करणाऱ्या कर्णाने इथे त्याच निष्ठेसाठी सेनापतीच्या.लोकिक 
जत्राब्रदारीचाही त्याग केला. त्या “्यवहारातीत? क्षणी ते 
औदार्व तळपत राहिले. ज्या ओदार्यासाठी ज्या औओदा- 
याने कर्णाने साऱ्या भौतिक गोष्टींचे आघात सहन केले, 
त्याच औदार्यासाठी भौतिक जबाबदारीचा त्याग करून 
कर्णाने मोख्या सहनशीलतेने भोतिक मरणाचा स्वीकांर 
केला. अजेय्यत्व आणि अमरत्व यांपकी क्षणभंगुर 
अजेय्यत्ब दूर लाथाडून कर्णाने अमरतब स्वीकारले; 
किंबहुना ते त्याला प्राप्त झाले. 
। अरे ! मीच इंद्राला फसवले ! 

कर्णाच्या दृष्टीने शक्राचीच वंचना झाली. “ करण ? 
व्यवहारातच गुरफटेल असे त्याला वाटले पण घडले ते 
मात्र निराळेच. त्या औदार्याच्या तेजाने इंद्र दिपून 
गेला, जीवनाच्या उगमापासून त्याचे सववस्व गिळ 
पाहणाऱ्या नियतीची देखील इथे वंचना झाली आहे 

अरे | मीच इंद्राला फतविले ' अस्त म्हणून कण खद- 
रंबदा हसला. भासाचे हास्य इथे एका निराळ्या स्वरू- 
पात उमटले. कर्णाच्या हास्यातही एक निराळा भाव 
इथे दिसू लागतो, कण हसला तो कीती मिळविल्याच्यां 
उन्मादामुळे नव्हे. कणे हा उन्मत्त कधीच झाला नाही 
कण हसला | लाजेने चूर झालेल्या नियतीकडे पाहून 
हसला. त्याच नियतीने त्याला राघेय केळे होते; त्याच 
नियतीने त्याला अपमानाचे कडू कढ आतल्या आत 
दडपायला लावले होते. आणि येथे सेनापतीच्या 
जताजदारीत अडकलेल्या कर्णाला पाहून नियतीने त्याचें 
सवेस्व गिळण्याचा प्रयत्न केला होता, इथे मात्र कण 
विजयी ठरला आणि नियतीने मान खाली घातली. 
नियती कर्णाचे कर्णत्व हिरावू शकली नाही, कण अमर 
झाला, या विजयाचे, या उपरोधाचे ते हास्य होते. 


शट 


त्याच्या जीवनात वाट्यास आलेली कटुता या हास्या- 
तील उपरोधात उतरली तर त्यात काहीच अनपेक्षित 
नाही 


जीवनाच्या दुरन्ततेचा क्षणभर प्रत्यय आणून देणे 
हेच खरोखर शोकान्तिकेचे प्रयोजन आहे. रसिका:च्या 
भावनेचा कल दात्या कर्णांकडे झकतो तर विचारांची 
पावले सेनापती कर्णाकडे वळतात. दान देण्यात कण 
चुकला व आपल्या कतंब्यापासून पराड्मुस्य झाला 
असे आपला विचार. आपणास सांगतो; तर त्या चुकी- 
साठी कणाला जे मोल द्यावे लागले त्यामुळे व्यथित 
झालेली आपली भावना कर्णीविष्रयीच्या . आद्राला 
यत्किंचितही कमी होऊ देत नाही, “ तकोपळीकडे 
काही विश्व आहे असे मानणाऱ्या सश्रद्ध भावनेला 
कणांच्या दानात उदात्ततेचा, भः्यतेचा साक्षात्कार 
होतो. सहृदयाच्या मनात कर्णाविषयी अनुकंपाच 
निर्माण होते. भव्य आणि धीरोदात्त चाखियाच्या 
कर्णीळा परिस्थितीच्या, कचाट्यात सापडल्यामुळे भांब्रा- 
वून जाऊन केलेल्या चुकीचा इतका शोकमय परिणाम 
भोगावयास लागावा ही गोष्ट मनास चटका लावून 
जाते. सनापतित्वासारख्या ऐहिक जबाबदाऱ्यांना कणे 
स्वाथ समजतो तर दातृत्वाच्या उदात्ततेळा त्याच्या 
मनात अधिक मानाचे स्थान आहे. हे कर्णाचे तत्वज्ञान 
आपल्या व्यावहारिक निकप्रावर पडताळून पाहता 
येणार नाही. ल्यासुळे स्वाथ आणि उदात्त औदार्य 
यांच्या स्पर्धेत स्वार्थाचाच पराभव झाला. स्वार्थ 
उंचावता येतो पण अमरयीदपणे नव्हे. मर्यादेपलीकडे 
जाताच त्या स्वाथांचा बुडबुडा फुटून जातो. उदात्त- 
विचारांची शुंखलाच ही मर्यादा आहे. या उदात्ततेत 
स्वार्थ विरघळतो. स्वार्थाच्या निबैळ बाजवर त्या 
उदात्तेने आपले सारे सामथ्ये केंद्रित. केल्यावर 
स्वार्थाचा पराभव होतो. मानवी व्यक्तित्वातील हे युड 
अविरतपणे चाळू आहे. अक्या रीतीने भावना ब विचार 
यांनी द्विधाचित्त झालेल्या रसिकाला कणे हा द्विधा 
दिसू लागतो, या द्विघा-भूत कर्णाच्या व्यक्तिरेखेचे 
वर्णन आंपणास भासाच्याच शब्दात करता येइल - 


यथा नभसि तोये च चन्दलेखा द्विघाकृता । ” 


सॅनगघर[चेछ वसजन, 
-रदरडण'*तथयदधन 
"““पफनभरभ*सरळलनश 
“चस प्ठ 


उग मर 


: . : प्रा. भाऊ मांडवकर 


3 (१ ०. द र ह 
कोलामी भाषेत गाणी नाहात ? 


यवतमाळ जिल्ह्यात व त्या जिल्ह्याच्या सरहद्दींना 
लागून असलेल्या भागात कोलाम नावाची एक 
आदिवासी जमात राहते. ही जमात अतिशय मागासलेली 
आहे. या' जातीची भाषा द्राविडियन असून ती फार 
प्राचीन आहे. तिला लिपी नाही व कोलमांचे लिखित 
वाहूमयही नाही. 

कोलामी भाषेतील काही शब्द हेग, हिस्लॉप, हिरा- 
लाल, रसेल सुधीभूषण भट्टाचाय व टी, ब्यूरो यानी 
गोळा केले. सेतुमाधव राव पगडी यांनी कोलांमी भाषेचे 
एक व्याकरण इंग्रजीत लिहिले व. या भाषेवर डॉ. 
एमेन्यू यांनी इंग्रजीत "एक प्रबंध लिहिला. 'परंतु यांपैकी 
एकानेही कोलामी भाषेत गीते असल्याची माहिती 
दिली नाही. कोलामीत गाणी नाहीत, हा समज सेतु- 
माधव राव व डॉ. एमेन्यू यांनी करून घेतला, डॉ. 
केतकरांच्या “ ज्ञानकोशा त कोलामांची गाणी मराठी 
असल्याची माहिती दिली. या सर्वामुळे कोलामीत गीते 
नाहीतच, .असा समज भाषाभ्यासूंचा झाला, 
- परंतु कोलामीत गीते नाहीत, ही समजूत खोटी 
असल्याचे मळा आढळून आले. कोलाम लोक अग- 
दीच बुजरे असल्यामुळे शिक्षितांमध्ये मिसळत 
नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गाण्यांची माहिती इतरांना होणे 
कठीणच ! त्यांच्यात आत्मीयतेने मिसळल्यावरच ते 
गीते सांगू राकतात, असे दिसून आले. कोलामांची 
गीते मराठीत आहेत, हाही एक गैरसमज आहे. 
त्याची मूळ गीते त्यांच्याच भाष्रेत आहेत. अर्थात 
अश्शा गीतांचा आढळ कमी झाला. कारण गोंडी, 
मराठी गीते तर त्यांनी उचलली आहेतच, परंतु गोंडी 
कोलामी.व मराठी कोलामी अशी संमिश्र गीतेही त्या 
त्या प्रसंगोंना धरून त्यांच्यात पूर्वीपासूनच तयार झालेली 
असली पाहिजेत, असे काही गीतांच्या रचनेवरून 
वाटते, दिवाळीत :दूंडारी नाच मराठीभाषिकांच्या घरी 
करण्याची रीत कोलामांमध्ये आहे. आता या दंडारींमध्ये 
मराठी किंबा मराठी कोलामीच गीते गायली जावीत 
हे उचितच होय. तेव्हा तसल्या प्रसंगी गावयाची. गाणी 
निव्वळ कोलामीत नसली तर त्यात आश्चय वाहू नये ! 


कोलामी भाषेत गाणी आहेत हे सत्य आज पहिल्यां- 
दाच प्रकाशात येत आहे. येथे काही कोलामी गीतांचे 
नमुने देत आहे - 
[१] 


- कोलामांना लाठ्यांच्या व भाल्यांच्या साहाय्याने 
शिकार करण्याचा फार नाद आहे. हरणे, डुकरे, पक्षी 
इत्यादींची शिकार करण्याचा त्यांचा एक व्यवसायच 
आहे. मोहडोंबरी,-फगमोडी व होळी. हे कोलामांचे सण 
शिकार करूनच साजेर होतात. या शिकारीच्या वेळी 
कोलाम-लोक जी मजेदार गीते गातात; त्यापैकी पुढे 
एंक दिले आहे -- 
कोलामी भाषेत ( शिकारीचे ) गीत-- 
गुड़ीने लोवाग लामनी सेद्दीने' 
-: गुंडीने लोवाग लामनी सेद्दीने 

ए॒ देवा लाला ! गुड़ीने लोवांग लामनी सेद्दीने ॥ 
घोआकुने गुड्डी तिनादे 
घोबाकुने गुड्डी तिनादे 

ए देवा लाला ! घोबाकुने गुड़ी तिनादे ॥ 
धोबाकेका लामनी वेंका ये 
घोबाकेका लामनी वेंका ये 

ए॒ देवा लाला ! घोबाकेका लामनी वेंका ये ॥ 
ढोग्गे ढोग्गे टामनी तुलादे 
ढोग्गे ढोग्गे लामनी तुलादे 

एं देवा लाला |! ढोग्गे ढोग्गे लामनी तुलादे | 
घोबाकेका लामनी वेंका ये 
धोबकेका लामनी वेंका ये 


'ए देवा लाला ! धोबाकेका लटामनी वेंकां ये ॥ 


13 2) 3 
सुर्मंग सेद्देन ते तोका पुत्तिन ! 
गोलेगं येना सेद्देन ते मोडा किनितिन !! 
ए देवा लाला ! गोलेग येना सेद्देन ते मोडा किनितिन ! ! ! 
बरीळ कोलामी गीताचा मराठी भावानुवाद 
: अस्वलाच्या दरीत मोरे गेला 
--. “अस्वलाच्या दरीत मोरगेला  - 
हे माझ्या देवा ! असलाच्या दरीत मोर गेला ॥। 


१९ 


द 


वट ००20799-::: 
टण! षि 
पफबयनशम' ---: तन$ा 


"धसह४ळला 


अनुक्रमणिका राज्य नन नज न्नुन्य 
ज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


नवभारत 


अस्वल खाते आजोबाला 
अस्वल खाते आजोबाला | 
हे माझ्या देवा ! अस्वळ खाते आजोबाला ॥ 
आजोबाच्या मागे मोर आला 
आजोबाच्या मागर मोर आला 
हे माझ्या देवा ! आजोबाच्या मागे मोर आला || 
लांब टांगा टाकीत मोर धावला 
लांब टांगा टाकीत मोर धावला 
हे माझ्या देवा ! लांब टांगा टाकीत मोर धावला || 
आजोबाच्या मागे मोर आला 
आजोबाच्या मागे मोर आला 
हे माझ्या देवा ! आजोबाच्या मागे मोर आला ॥ 
धरायला गेले तर शेपटी तुटली ! 
मारायला गळे तर काठीच मोडली ! ! 
हे माझ्या देवा ! मारायला गेले तर काठीच मोडली 11! 
२] 
मोहडोबरी या सणाच्या आगमनाची वाट कोलाम 
मोठ्या आतुरतेने पाहत असतात, था भावनेचे प्रतीक 
म्हणजे पुढील संवाद-गीत-. 
कोलामी भाषेत- 
स्त्रिया; सावडी बोद्देन तानी केरीकेरी ? 
पुरुषः- तोल्लीने वुरीं आंडा 1। 
मराठी भाषेत अनुवाद-- 
स््रिया:- चावडी पुढील अंगणात केशाचा गलबला ? 
पुरुषः- मोहडोंबरी आहे उद्याला | । 


कोलामांचा सर्वात मोठा सण म्हणजे गावबांधणी | 
या सणात रात्रभर नाचणे व गाणे यांचा कार्यक्रम 
होतो. ठृत्यांसोबत म्हणावयाचे देवीचे एक गीत- 
कोलामी- 


माहुरता देवी तांदुन बात्तिना तांदुन तोदा ? 

बारा महिनेला पुंजा तिने वात्तिन | 1 
मराठी ख्पांतर- 

माहूरची देवी कशाला आली नि कशाला नाही ? 

बारा महिन्यांची पूजा ( एकदम ) घ्यायला! 
कोलामी- 


माहुरता पोलेगाम तांदुन बात्तिना तांदुन तोदा ? 
आरा महिंनला पुंजा तिने वात्तिन | 


» क पेला. .पो 


२० 


लगाम हे आडनाव असावे, माहूरच्या भक्ताला 


“> 


मराठी रूपांतर- 
माहूस्चा पोळेगामा ' (१) कद्याला आला नि 
भौ कश्याला नाही ? 
बारा महिन्यांची पूजा ( एकदम ) घ्यायला ! 
कोळामी- 
माहुरता पोलेगामा उद्देन सुळेंग तांग 
अनांग कादा तान तोदा ? 
बारा महिनेला खुशिक काक्केंग वात्तिन ! 
मराठी रूपांतर- 
माहूरच्या पोेगामा ! कशाळा ऊठबस ( करतोस) 
नि कशाला नाही 
वारा महिन्यांचा आनंद ( एकदम ) ढटायला ! 
कोलामी- 
आडरा पिलाकुळ इउरा बालाकुल 
तांदुंग कुळतेरा तांदुंग तोदा ? 
सात्ती ओलेंग वात्तेव ! 
भराठी रूपांतर- व 
त्या गावच्या वायापोरी, या गावचीं पोरेबाळे 
कशाला जमली नि कशाला नाही १ 
* गावबांधणी ? पाहायला जमली | 
[४] | हा 
गावबांधणी सणाच्या * जागती त ( रात्रीच्या जा 
रणात ) कोलाम लोक ' भगता 'ची टिंगळ कशी क 
वितात, त्यासंबधीचे गीत- (* भगत? हा कोला 
मांच्या धार्मिक जीवनातील महत्त्वाची व्यक्ती आहे- ) 
कोळामी भाषेत-- 
नेवली भेटे कावे मियादा 
ताने मियादा ताने तोता 
13 13 3 
सुपारी सावे सेद्दीना 
मिया तिरगाद्‌ येनार 
मराठी रूपान्तर- 
नदीच्या थडीवर कासव चरत आहे ! 
काय चरते आणि काय नाही, माहीत नाही ! 
र्ड शू जा 
“* भगता 'चे पोट खोल गेले ! 
चरत फिरतो म्हणतात, बापा !! 
( चरत फिरण्यात डुकराची प्रसिद्धी आहे ! ) 
उद्देशून तर ते नाही ? 


टरडटप्ण! ल, क्क 
< ७६. यरतनश 
'"षसशकल्छ् व 


कोलामी भाषेत गाणी नाहीत ? 


[५] काहीच खरं55नाही बाबू ! 
पुढील कोलामी-मराठी ( बऱ्हाडी ) गीत दिवा- कोलामांची बोली समजेना !! . 
'ळीत कोलामेतरांच्या घरी नाचताना म्हणतात, या मूळ गीताचे २ रे कडवे- । 
गीतातील ' कुणबी ' हा शब्द * कोलामेतर ? “ शेत- कोळावार मन्ते कूटे 
करी * या अर्थाने वापरलेला आहे. गीताची लकत कुनबी मन्ते गाय 
वऱ्हाडी पद्धतीची आहे - तानेंग तोदे बाबूलाल ! 
*मराठी-कोलामीतील मूळ गीताचे पहिले कडवे - कोलावार गोट्टी समजेना !! 
कुनब्री मन्ते बेळ या कडव्याचे पूर्ण मराठीकरण - 
कोलावार मन्ते हेड कोलाम म्हणतो कूटे ( कूटे-गाय ) 
तानेग तोते बाबुलाल कुणबी म्हणतो गाय 
कोलावर गोडी समजेना ! - काहीच खरं55नाही बाबू 
:या कडव्याचे पूर्ण मराठी ख्पान्तर- - कोलामांची बोली समजेना ! ! 
कुणी म्हणतो बेळ? [ अशा तऱ्हेने निरनिराळे शब्द घालून हे गीत 
कोलाम म्हणतो * हेड ? ( हेड-बैल) वाढवितात ] 
कमा यामता 


७७ ४७५/७ ४0 ४9 ४9७ धी ४ करच धी) ७ीन कर 9४५७ कर्ज अ ४9 ४७ ४४ ४४ ७५ ७४ ४४ ४0 ५ ७ ४ ४ीण कील की कील ४ की ७ “४ ७ णं क ४ /७ ०० 


कुटी प्पपपणयण्या्यपण्ययण 000000 


प्राज्ूपाठशाळा मण्डळ-गयन्थप्रकारान 


३ €”> 


वेदिक संस्कृतीचा विकास 
ठेखक- त्केतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी. 
वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय 
संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या स्वरूपाचे वणन या पुस्तकांत प्राधान्याने 


केलें आहे. बैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. 


किंमत ६ रु, 


प्रकाशक : व्यवस्थापक, प्राज्ञषपाठकछाळामडळ 
वाई ( जि० सातारा ) 


आ. कृ. मो. शेंबबणेकर क | 
श्रीगणेशरहस्यदशेन : २: 


मागील लेखात केलल्या विवेचनावरून लक्षात येईल 
की गणेश हे देवत विष्णुशिवांच्या इतकेच प्राचीन व 
महत्त्वपूणे आहे. आणि त्याची उपासनाही तितकीच 
प्राचीन व तितक्याच मान्यतेला पोचलेली असली 
पाहिजे याविषयी शंका बाळगण्यांचे कारण नाही, देक- 
राचे व त्याचे पितापुत्राचे नाते हे मात्र पुष्कळ मागचे 
व शांकर संप्रदायात कसेत्रसे समाविष्ट केळे गेळे असावे 
असे दिसते. स्वयंभू ब्रह्मा विष्णूपुत्र झाला तर त्याच 
घर्तीवर ओंकारमूळक गणेश शिवपुत्र झाला, पांचरात्रं 


वैष्णबांनी “ ओं नमो भगवते वासुदेवाय ? हा आपला 


परम पवित्र मूलमंत्र केला तसा शैव संप्रदायांनी “ओं 


नमः शिवाय? हा आपला केला अर्थात ओंकारावर दोघां- 


नीही सारखाच हक्क सांगितला. कारण, 'संवे वेदा यत्प- 
दमामनन्ति ) असे ऐश्वर्य असलेला ओंकार कोणाही 
एकाच्या मालकीचा होण्यासारखा नव्हता. फक्त त्या 
. औंकाराचे गणेश्यात रूपांतर झाल्यावर शैवांनी त्याला 
आत्मसात केळे आणि वेष्णव मात्र ओंकारावस्च तप्त 
राहिले. कार्तिकेय शिवपाबतीचा पुत्र होण्यात पुष्कळच 
ओचित्य होते हे पूर्वी. दाखविळेच आहें. र्द्राव्यायात 
रुद्रासच “ सेनानी , ' निषड्ञी ? “ सहमान ? वगरे नामांनी 
भूषविलेळे आढळून येते. “नमो हिरिण्यनाहूवे सेना- 
न्ये', “ नमः सहमानाय निव्याधिने *, इ, वेदोत्तर 
कालात ते सेनानीत्व शिबपुत्राकडें आळे एवढाच 
फरक, गणपतीच्या बाबतीत विचार केल्यास शिवाशी 
त्याचा संबंध, निदान प्रारंभी तरी, नामसाइड्या- 
पेक्षा अधिक नव्हता. कारण शिवाचे गण भिन्न ब 
गणपतीचे गणही त्याहून भिन्न, गणपतीचे गण म्हण्जे 
छंदःसमुदाय, आणि ते बैदिक स्वरूपाचे; अर्थात 
प्राचीनतर, त्याच्या उळट, शिवगण पौराणिक 
स्वरूपाचे असल्यामुळे ते तितक्या प्राचीनतेला पोचत 
नाहीत. वेदोत्तर काळातसुद्धा कार्तिकेयाचे शिवपुत्रत्व 
:. सुप्रतिष्ठित होऊनही त्याला जप; होम, पारायण वगेरे 
? घमक्रियाकळापात स्थान मिळाळे नाही ही गोष्ट लक्षात 


ठेवण्यासारवी आहे. कविप्रतिमा कितीही उज्वल 
असली तथापि धर्मकांडात ती आपला प्रभाव दाखवू 
दकत नाही. आणि त्यामुळे कालिदासाचे कुमारसंभव 
काब्यवाड्य़यात जरी श्रेष्ठ दर्जाचे असले तरी त्याचा 
धर्मकांडाशी काही संबध नाही. ह्या सर्व गोष्टींचा नीट 
विचार केल्यास कार्तिकेयाचे व गणेशाचे परस्पराशी 
बैधुत्वाचे नाते हा केवळ कविप्रतिभिचा. विलास होय. 
वेदातील 'ब्रह्मणस्पती? म्हणजे सुद्धा: मंत्रांचा अधिपती 
असल्यामुळे त्याचे बेदोत्तंरकाळीन गणपतीशी स्वाभा- 
विकच तादात्म्य जमते. आणि * गणपति ? ह्या पदातील 
गणदाव्दावर स्वाभाविकपणे प्रकाश पडतो, तेथे “ गण 
म्हणजे ' अनुचर ? असा अर्थ मुळीच विवक्षित नसून 
“गण? म्हणजे मंत्रसमुदाय असाच अर्थ सायणाचायानी 
ब इतर सर्वांनी केला आहे. ' बृहस्पति ? व ' ब्रह्मण- 
स्पति ? हे दोघे जरी काही वेळा सारखे भासत असले 
तरी त्यांचे तादात्म्य संदिग्धचे आहे. शिवाय, वह” 
स्पतींचा घनिष्ठ संबंध अंगिरसांक्री दिसतो. नेदोत्तर 
कालातही वृहस्पती देवगुरु झाल्यावर त्याचे 'आंगिरस 
हे अमिधान प्रसिद्धच आहे. त्यामुळे तर ते तादात्म्य 
अधिकच संदिग्ध होते,  ब्रह्मणस्पति ? म्हणजे मंत्रांचा 
अधिपती हा अर्थ निश्चित झाल्यावर ओंकाराच्या 
देवताशी त्याचे तादात्म्य सुप्रतिष्ठित होते. एर 
गोष्टींचा विचार करता ' वृहस्पति ? व ' ब्रह्मणस्पति 
हे परस्परांहून भिन्न दिसतात, आणि त्यामुळे वेदकालीन 
व बेदोत्तरकालीन गणपती म्हणजे देवतरूपी ओंकार हॉ 
सिद्धांत निराजाध राहतो. उपास्य दैवतात त्याचे रूपांतर 
झाल्यावर, अर्थातच, बाकीच्या देवांप्रमाणे इतर पुष्कळ 
गोष्टी, नांवे, कथाभाग बंगेरे त्याच्याशी अनुस्यूत 
झोळी, आणि विष्णुशिवांप्रमागे त्याची उपासना, त्रतः 
कैबल्ये वगेरे प्रचारात आली. 
विनायक या नावाचे मर्म 


गणेशाच्या सर्वे नावात ' विनायक ? हे नाव फार 
महत्त्वाचे आहे. अमरकोश्यातही ते प्रथमनिर्दिष्ट आहे 


“२२९ डु 


मराठीचा विकास : महार 
अनुक्रमणिका नुक्र [का राज्य मराठी विकास 


"र्ड ऊर 
-ऐओरओ अक 
"करखगघर चघळत, 
"-रढडंटण 

८ 

-चमसह! 


% 1 
र्तर्ञड्य 


संगणकीकृत 


श्रीगणेशरहस्यदशेन 


< विनायको वित्नराजद्वेमातुरगणाघिपांः ? कोडंकारं 


साधारणपणे, अत्यंत प्रसिद्ध नांवाने सुरवात करतात : 
६ इन्ट्रो मरुत्वान्मववा ?, ' अथ्िवेश्वानरो. वन्हिः ', 

कार्तिकेयो महासेनः !, इ. विनायक शब्दाची व्युत्यत्ती 

विनयतीति विनायकः , ! अत्री आहे. अर्थात, जो 
विनय म्हणजे मुख्यतः ज्ञान व त्याजबरोबर शीळ अथवा 
चारिय, ही देणारा तो विनायक, कोटिल्याने आपल्या 
अर्थक्नासत्रात विनयाचे दोन प्रकार सांगितले आहेत, 


स्वाभाविक आणि कृत्रिम. ' हिविधोहि विनयः 
स्वांभाविकः कृत्रिमश्व *. विद्येने प्राप्त होणोरे जे ज्ञान 


त्याचा अंतर्भाव कृत्रिम विनयात हतो हे उघड आहे 
बौद्धांच्या विनयपिटक नामक ग्रेथातही तोच अथे 
अभिप्रेत आहे. आणि कालिदासाने खघुवंदात * प्रजानां 
विनश्राधानात्‌ विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ *, 
इत्यादी शब्दप्रयोग त्याच अर्थी उपयोजिले आहेत 
गणपतीच्या पक्षी विनायक म्हणजे विद्रेची अधिष्ठात्री 
देवता असा सर्वमान्य अथ आहे. आणि ज्ञानदाता 
देव म्हणजे नुसता देव नसून तो जगद्गुरु असाही अर्थ 
आपोआप यातून निघतो. अर्थात जेव्हा विनय म्हणजे 
विद्यादान किंवा विद्याग्रहण ह्या अर्थात रूढ झाला तेव्हा- 
पासून विद्येचा अधिष्ठाता देवही विद्दजनमान्य झाला 
असला पाहिजे हे सिद्ध होते. बोद्धांनीही विनायक हे 
नाम आपल्या धमेसंस्थापकाला बरोबर त्याच अर्थी 
घेण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. ' षडमिज्ञो दुराबलो- 
इद्वयबादी विनायक: ? परंतु ते रूढ झाले नाही. कारण 
बोद्धवाड्ययातसुद्धा बुद्धाचा त्या नावाने कोणी जयजय- 
कार केलेला आढळून येत नाही. ते कसेही असो, परंतु 
ब्राह्मणी दैवतकांडात विनायक फार प्राचीन काळी 
अग्रपूजेचा मान मिळवून हृढमूळ झाला होता हें त्या 
नावाच्या व्युत्सत्तीवरूनच सिद्ध होते. कारण आन्वी- 
क्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति व इतर अनेक विद्यांचा 
संग्रह विनयात अंतर्भूत होत असल्यामुळे, व त्या विद्या 
खिस्ती शकापूर्वी शेकडो वर्षे सांप्रदायिक झाल्या 
असल्यामुळे विनायकही त्याचकाळी पूर्णपंण उदित झाला 
असला पाहिजें यात संदेह्‌ नाही. प्राचीन.ग्रीक वाड्याचे 
दाखला देखील ह्या प्रकरणी विदोष उद्‌बोधक होईल. 


होमरच्या पूर्वीच कालिओपे% ( 0911९ ) 
आपल्या इतर भगिनीमंडळासमवेत. पूर्णपणे देवत- 
कांडात समाविष्ट झाली होती असे सुप्रसिद्ध ' इलियड 

काव्याच्या प्रारंभीच्या नमनावरून स्पष्ट दिसते. शिवाय 
त्या काव्याच्या मध्येही एके ठिकाणी कवीने * 0 ४९ 
एं शाष्टां]8!? अक्या शब्दांनी त्या सर्वांचा 
गौरवपूण उछेख केलेला आढळतो. पवित्र बेदवर्गात जसा 
ओंकार सर्वप्रथम, तसा इतर विद्याकलापात गणेश हा 
अग्रगामी झाला. आणि त्याचे. स्वरूप ज्ञानदाता; 
बुद्धिदाता, मंगलमूर्ती, असे सर्वेमान्य झाले, याजवल्वेय- 
स्मृतीत व अन्यत्रही अनेक विनायकांचा उलेख आढ- 
ळतो. परंतु तेथ त्यांचे स्वरूप मुख्यतः विञ्ञविनायक- 
की ज्याना नमन पूजन बेगेरे केल्याशिवाय यशःप्राप्ती 
होत नाही-अशा अर्थाचे दिसते. त्यामुळे जसा सूट 
एक, किंवा अकरा, किंबा असंख्य अशी वणने आढ- 
ळून येतात. तश्याच प्रकास्ची अनेक विनायकांची वणनें 
आढळून येतात; * एक एव रद्रो$वतस्थे न द्वितीयः ! 

: सह्रथाणि सहखशो ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌ ? हे जसे 
र्द्राचे वणन, तसेच “ नमः सरवेविन्नविनायकेभ्यः ? असे 
विनायकाचेही एकरूप व अनेकरूप वर्णन दिसून येते. 


याप्रमाण गणेश हा नामांतराने विनोयक झाला, 
आणि त्याचे माहात्म्य खिस्ती रांकांपूर्वी शोकडो वर्णे 


दृढमूल झाले, ओंकाराचे स्थान वैदिक बोड्ययापुरते व. 
वैदिक कममैकांडा पुरते मर्यादित झाळे व वेदोत्तरंकालात 


वाढीस लागलेल्या अनेक विद्यासंग्रहाचे अघिष्ठातृत्व 
ओंकाराचेंच नामांतर किंवा रूपांतर बनलेल्या गणेशा - 
कडे आपोआप आले. विद्या स्वतः मंगलमयी असल्या- 
मुळे विद्यादेव गणेशा, अर्थातच मंगलमूर्ती झाला यात 
नवल नाही. आणि त्यामुळे विद्यादान, विद्याग्रहण वं 
इतर मंगलकार्यारंभी त्याला अग्रस्थान मिळाले, शेव, 


वैष्णव, वगेरे विविध धरमंपंथांनीही ते मांगलिकत्व 


आपापल्या आराध्य दैवताकडे खेचण्याचा आटोकाट 
प्रयत्न केलेला आढळून येतो. परंतु समस्त विद्याकला- 
पांचे आदिंदैवत बनलेल्या विनायकाला तो प्रयत्न 
बाधक झाला नाही. 


- » कालिओपे ही * एपिक ? काव्याची अधिष्ठात्री होती, इतर देवता ट्रॅजेडी, इतिहास वगेरे विद्यांच्या 
चे कलांच्या होत्या आणि त्या जोव्ह देवाच्या सिंहासनाभोवती मंडलांकार विलसत असत असे वर्णन आहे. 


"२३ 


नवभारत 


विनायक वबिघ्नकती ब विघ्नहता कसा झाला ? 

आता विनायक विश्भराज, म्हणजे विच्चकती व विज्ञ- 
हर्ता कसा झाला ते पाहाणे आवश्‍यक आहे. विश्नकती 
हे त्याचे अमिधान लाक्षणिक अर्थाने आहे. म्हणजे 
त्याची उपेक्षा झाली, मग ती कोणत्याही कारणाने का 
होईना, तर विश्ननिवारण होत नाही, आणि म्हणून 
तो एका विशिष्ट अर्थी “ विश्नकती ? ह्या संज्ञेस पात्र 
होतो. आणि ह्या एकाच गोष्टीमुळे तो प्रथमवंद्य आहे 
हे स्पष्ट होते. बिभ्नहर्ता हे त्याचे विशेषण अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण व गूढारथक आहे. विञ्ञत्राहुल्य हे सव धर्म- 
कुत्यात व मंगलकायांत सतत असते ही कल्पना इतकी 
प्राचीन आहे की ती जगाच्या आरंभापासून आहे 
असे म्हटले तरी चालेळ, आणि त्या कल्पनेच्या 
प्रादुर्भावाबरोबरच 'विप्हराचाही प्रादुर्भाव झाला. 
सवे यज्ञामध्ये हविद्रेव्ये दूषित करणारी यातुधाने 
( रक्षःसंज्रक ) मानवी दृष्टीस अगोचर होऊन सतत 
संचरत असतात अशी सनातन कल्पना क्र्ग्वेदात 
आढळते. परंतु तेथे इंद्र हा सवे रक्षोगणांचे मर्दन करणारा 
काळ असेही आढळते “ इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो 
हविर्मंयीनामभ्याविवासताम्‌ । ” याचा अर्थ असा की 
हविद्रेव्यांचा नारा करणाऱ्या रक्षःसमसुदायाचा इंद्र हा 
सर्वनाश करणारा देव आहे. इतरत्रही अशी वणने 
बिखरळेळी आढळतात : “ इन्द्रो वृत्राणि जिध्नते !, 
“ पिशाचिमिन्द्र संभूण । सर्व रक्षो निबहय | ? इत्यादि. 
इतकेच नव्हे, तर आज्यादिकांचे झुद्धत्व राखण्याकरिता 
अभिघारणादि ज्या विशिष्ट क्रिया सांगितल्या आहेत 
त्यांच्या प्रसंगी रक्षोध्न सूक्तांचे पठन सांगितले आहेः 
* रक्षोध्नेन व्याघारयेत्‌ ' म्हणजे चरूवर आज्याचा 
साव रक्षोध्न सूक्ताने किंबा मंत्राने करावा. क्रग्वेदात 
मुख्यतः इंद्राचेच प्राधान्य असल्यामुळे तोच विध्नहर्ता 
देब अशी तेथे प्रतीती भासते, परंतु वेदोत्तरकालात 
इंद्राचे स्वरूप पार बदलले. महाभारत, रामायण व 
पुराणे वगेरे ग्रंथात तो देवराज, शचिपती तपस्वी- 
जनांच्या मार्गात अप्सरांचे मोहजाल पसरून स्वपदाचे 
रक्षण करणारा, व तेवढ्या कारणासाठी वित्ञकर्ता ह्या 
पदवीस पात्र झालेला असाच सामान्यपणे दिसून येतो, 
विज्ञहता हे त्याचे स्वरूप अजीबात टत झालेले दिसते, 
परंतु विज्ञबराहुल्य हे अनुभवसिद्ध . असल्यामुळे द्व्वी 
साहाय्याची गरज पदोपदी भासते. अर्थात, इन्द्र नसेल 
तर उपेंद्र, किंवा दुसरा कोणता तरी देव विभ्तहर्ता 
म्हणून त्या पंदावर अधिष्ठाता मानावा लागतो. आणि 


अनुक्रमणिका 


२४ रड र पत” 


वेदमंत्र हे ज्याचे स्वरूप तो ' ब्रह्मणस्पति ! अथवा 
ओंकार कालांतराने गणेदा अथवा विनायक ह्या 
अभिधानाने प्रकट झाल्यावर विश्तहतृत्व त्याच्याकडे 
आपोआपच गेले. कारण मंत्र हेच स्वतः पावन 
असल्यामुळे मंत्रमूती देव अपवित्रत्व दूर सारून 
पावनत्व आणणारा-अंधार घालवून प्रकारा करणारा 
जणू सूर्य- विघ्नराज व विध्नहर ह्या विशेषणांचे 
विशेष्य बनला, भक्तजनांच्या संकटसमयी जरी त्याचा 
उपास्य देव त्याच्या मदतीस घावून येतो असे अनुभव 
असले, व अश्शी वर्णने असली, तरी अनपेक्षित विघ्ने, 
हविद्रेव्यांना अश्युद्द करणाऱ्या रक्षोगणाप्रमाणे, सत्र 
सतत वावरत असतात अश्शी समजूत अत्यंत प्राचीन 
काळापासून दृढमूल झालेली होती, आणि अशा विध्न- 
राशींपासून आपल्या मंगल कार्याचे व॒ आपले रक्षण 


. व्हावे म्हणून सिद्धिविनायकाचे आरंभी स्मरण ब पूजन 


आव्यक कार्यभाग मानला गेला आणि तो तसाच 
अजूनही आहे. र 
बुद्धिदाता, ज्ञानदाता ब विघ्नहर्ता हे गणपतीचे 
स्वरूप सुप्रतिष्ठित झाल्यापासून किती दीथचे काळ लोटला 
ते निश्चितपणे ठरविता येत नाही. तथापि, पूर्वी दाख- 
विल्याप्रमाणे शेववेष्णवादी पंथ ज्या काळी परिणंता- 
बस्थेस पोचळे त्याच कालखंडात गजाननाची उपासना 
रूढ होऊन तो विष्णुशिवाप्रमागे दैवतकांडात समाविष्ट 
झाला याविषयी मतभेद असण्याचे कारण दिसत नाही. 
अर्थात शेववेष्णवादी पंथ जर खिस्तीशकापूर्वी पुष्कळ 
शतके अस्तित्वात आळे- आणि आम्ही अनेक नामा. 
कित मारतीय ब युरोपीय पंडितांची मते पूर्वी देऊन 
ते सिद्ध केळे आहे- तर गाणपत्य संप्रदायही तितकाच 
प्राचीन धरावा लागतो, आणि हे सर्वही संप्रदाय कोण” 
त्याही ऐतिहासिक कालखंडांपासून किंवा राजवंश” 
पासून सर्वथा अलिप्त आहेत. कोणत्याही धर्मपंथाचे 
माहात्म्य त्याच्या त्याच्या आध्यात्मिक तेजोबलाने 
संपन्न असलेल्या सिद्धपुरुषांच्या परंपरेने वाढते हॉ 
ज्ञागतिक सिद्धांत आहे. रामानुजांच्या व रामा” 
नंदांच्या शिष्यपरेपरेने वैष्णव संप्रदाय बलशाली 
हे प्रसिद्धच आहे. महाराष्ट्रातही पंढरपुस्चे माहात्म्य 
शानेश्वर, नामदेव, तुकाराम वगेरे भगवदूभक्तांनी फॉर 
वरच्या पायरीस पोचविले हेही तितकेच प्रसिद्ध आर्ट” 
आणि हे आचार्य व साधुसंत राजाश्रयावर ४४ 
आल्याची उदाहरणे नसून उलट त्या त्या काळचे रॉ 
त्या सिद्धपुरुषांचे शिष्य किंवा अभुयायी बनल्यांची 


डोऊ्क” ० 
च्स्नसन? ग 


“नरंंगघन चळ 


श्रीगणेशरहस्यदशेन 


पुष्कळ उदाहरणे देता येतील. फक्त कवी व ग्रंथकार हे 
राजाश्रयाची अपेक्षा करणारे असत, परंतु सिद्ध व पंडित 
हे दोन वर्ग परस्परभिन्न होत हे सांगण्याची जरूरही नाही. 
गणपतीचे गजबदनत्ब व एकदंतत्व 
गणपतीचे गजवदनत्बही फार प्राचीन असले पाहिजे 
यात शंका नाही, जर नरसिंह, म्हणजे अर्धा नरदेह व 
सिंहवदन असा विष्णूचा चोथा अवतार महाभारता- 
च्या काळापासून प्रतीतिगोचर होतो तर गजानन 
गणपतीसुद्धा त्याच धतीवर उत्पेक्षाविषय होऊन दैवत- 
वर्गांत समाविष्ट झाला असला पाहिजे हे ओघाने प्राप्त 
होते. महाभारतातील नारायणीयोपाख्यानात अव- 
तारांचा नामनिर्देश प्रसंगवशात केला आहे :- 
हंसः कूमश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तमाः | 
वाराहो नरसिंहश्च वामनो राम एब च ॥ 
रामो दाशरथिश्चेव सात्वतः कल्किरेव च । 
आणि शाकुंतल नाटकाच्या सातव्या अंकातही ' पुरुष- 
केसरिणश्व पुरा नखेः? ह्या शब्दांनी दुष्यंताची उज्वल 


संभावना करणाऱ्या कालिदासाने ती अवतारपरंपरा फार 
प्राचीन, अखिल्जनमान्य व अतएव पूज्य. असल्याचे 


सुचविळे आहे. कारण कवि हा स्वतः धर्मसंप्रदायप्रवतेक 
नसून विद्दजञनमान्य धर्मकथांचा काव्यात तो प्रसंगोचित 
उपयोग करून घेणारा असतो हे कोणीही कबूल करील, 
ओंकारांच गजमुखाशी कसे व किती साम्य आहे त्याचे 
दिग्दशन पूर्वी केलच आहे. गजमुखाचे रहस्य असे की 
लक्ष्मी ऊफ श्रीदेवी ही “ हस्तिनादप्रबोधिनी म्हणजे 
हत्तीच्या शब्दाने प्रातःकाळी जाणत होणारी देवी असे 
श्रीसूक्तात वर्णन आहे. श्रीसूक्त हे क्र्ग्बेदाच्या रिल- 
सक्तवगांत अंतभूत असल्यामुळे त्याची प्राचीनता मोठी 
व संदायातीत आहे हे सांगण्याची आवदयकताही 
नाही. त्यामुळे विनायक अथवा गणेश हा फार प्राचीन 
काळीच गजानन, म्हणजे जसा विद्यादेव तसाच सिंद्धि- 
दाता व समृद्धिकर्ता म्हणून उदयास आला असला 
पाहिजे हे उघड होते. द्वेमातुर, म्हणजे दोन मातांचा 
पुत्र हे त्याचे नाव विशेषसे प्रचारात असल्याचे दिसत 
नाही. तथापि ज्याअर्थी कोशकारांनी ते संग्रहीत केळे 
आहे त्याअर्थी ते केव्हातरी - अर्थात फार प्राचीन- 
काळी- थोडे तरी रूढ झाळे असावे असे दिसते. 
ओंकार अथवा ब्रह्मणस्पतीच जर द्वैमातुर होत असेल 


तर द्यावांपृथिवी किंवा उषासानक्ता, म्हणजे दिवस 
० तट तिक गी जरा क 


% दइयावीर्‌ कृष्णवर्णा; अरुषी>्‌ प्रकाशस्पा, 


न, भा. ४ 


आंणि रात्र, ह्या त्या दोंन माता असे मानणे युक्त होईल. 
कारण, ओंकाराचा जन्म अथवा उच्चार ह्या दोहों- 
मध्येच होतो. आणि द्यावाएथिवी व उषासानक्ता ह्या 
दोन्ही द्वंद्वदेवता म्हणून वेदात प्रसिद्ध आहेत * श्यावी 
च यदर्षी च स्वसारौ ? असे दिवस व रात्र यांचे वर्णन 
आहे.* दोव संप्रदायाने गणपतीस शिवपुत्र बनविल्या- 
मुळे कातिकेयाप्रमाणे गणेश स्वाभाविकपणे गोरीकुमार 
बनला. परंतु त्याची द्वैमातुरत्वाची उपपत्ती दुरापास्त 
झाली. गोरीपुत्रत्वाची एखादी कथा कोठेकोठे आढळते. 
परंतु ती इतकी बालिश व बैंगरूळ आहे की तिचा उगम 
कोणातरी उदरंभरी मंदप्रज्ञ पुराणिकाच्या सुपीक मेंदूत 
असावा असे दिसिते. ती कदाचित बरीच जुनीसुद्धा 
असेल, परंतु तेवढ्याने तिला उजाळा चढत नाही. गणे- 
शाच्या उलट कार्तिकेयाचचे शिवनेदनत्व स्वेप्रकार सुलछिष् 
मासते, आणि त्याची उत्पत्तिकथा जितकी उदात्त व 
हृदयंगम आहे तितकीच प्राचीनही आहे. आणि ते 
कोणीही नाकबूल करू शकणार नाही. शिवपुत्रत्वामुळे 
गणपतीस प्रथमनमनाचा मान मिळाला हीं गोष्ट श्रद्धा- 
जाड्याशिवाय क्षणभरही ग्राह्मकोटीत बसण्यासारखी नाही. 

गणपती गजवदन म्हणून कसा सुप्रतिष्ठित झाला 
त्याचे दिग्दन पूर्वी केळे, आता त्याच्या एकदंतत्वाची 
उपपत्ती कशी लावावयाची तेवढाच प्रश्न शिछूक रहातो 
माघ कवीने शिद्युपालवध नामक आपल्या महाकाव्याच्या 
प्रथम सर्गात शिद्युपाळ हा पूरवेजन्मीचा रावणच अक्षी 
कथा नारदाच्या मुखाने कृष्णास ऐकवून रावणाने 
देवांना दिलेल्या अनेकविध पीडांचे सुरस वणन केले 
आहे. त्या वणनात विनायकाचे एक दंतविष्राण रावणाने 
उपटून काढळे व ते अजूनही नवीन फुटत नाही 
असे काव्यमय भाप्रेत सांगितळे आहे. परंतु तो सवे 
कविप्रतिमेचा विलास दिसतो. रघुनाथ पंडिताने 
ज्याप्रमाणे आपल्या काव्यात नलराजाच्या घोड्याने जी 
चैद्रावर लाथ उडवली तिचा ठसा अजूनही डाग म्हणून 
शिल्लक राहिला आहे-- ' तो चंद्रमा निजतनूवरि डाग 
लाहे | ! - असे रणभरित वर्णन श्रोत्यांस सादर केले 
आहे, त्याच ध्तींचे माघ कवीचेही प्रतिभाविलसित 
काव्य रसिकास आदरणीय आहे एवढे सांगितले म्हणजे 
पुरे. माघ कवीने ज्याअथी हे कवित्व परिसवळे आहे 
त्याअर्थी इ. सनाच्या सातव्या शतकापूर्वी गणपतीचे 
एकदंतत्व सवेश्रुत असल्याचा दाखला मिळतो. 
कारण माघ कवीच्या काव्यातील रछोक आनंद्व्धनाच्या 


२५ 


-पफनभम' ्ष्व्पि न 
"-पसा्४कळ्यत्त 


नवभारत 


वन्यालोकात, बाणकवीच्या हषेचरितातील गद्य उतार्‍्यां- 
प्रमाणे, दिलेले, आढळतात, परंतु विनायकाचे अति- 
प्राचीनत्व पूर्वी बलवत्तर प्रमाणांनी सिद्ध केळेळे असल्या- 
मुळे अंसल्या पश्चात्कालीन पुराव्याचे क्राही महत्त्व 
शिछुक राहात नाही एकदेतत्वाची उपपत्ती कदाचित 
अक्षी लावता येईल की ऑंकारापैेकी जो अकार त्याच्या 
वरच्या फाट्यापेक्षा खाळचा फाटा अधिक लांत्र असतो 
हे सर्वप्रसिद्ध आहे. आणि ते दोन फाटे गजाननाचे 
दोन सुळे अक्षी प्रारंभी उपासकानी श्रद्धा धरून 
एकदंत गजाननाची उत्पेक्षा केली असावी; आणि एकच 
दंत प्रामुख्याने पुढे दिसत असल्यामुळे एकदंत अशी 
संज्ञा दिली गेली असावी, असे अनुमान करणे अन्थक 
होणार नाही. ज्ञानेश्वरांनी अकार हे चरणयुगुळ धरले 
आहे हे पूर्वी त्यांच्याच शब्दात दिळे आहे. तथापि 
असल्या विष्रयात अनेक आन्नायांच्या अनेकविध 
उत्प्रेक्षा असतात हेही. तितकेच खरे आहे. यापेक्षा एक- 
दंत या अभिघानाची अधिक मीमांसा येथे करता येत 
नाही. 


गजाननाच्या मूर्ती व देवालये 


आता गजाननाच्या मूर्ती व देवाल्ये विष्णुशिवांच्या 
मृतींपेक्षा व देवाल्यांपेक्षा कमी आहेत हे खरे आहे 
डोंकराची देवालये विशेषतः अत्यंत विख्यात अज्ी 
सोमनाथ, महाकाल, रामेश्वर वगेरे ज्योतिलिंगे- अत्यंत 
भब्य अज्ी होती ब आहेत अस आढळून येते, त«. 

ती अखिल भारतवर्षांत फार पुरातन काळापासून 
सुप्रतिष्ठित झाली असल्याचा पुरावा मिळतो, हही तित- 
केच खरे आहे, वेष्णव मंद्रिही तितकीच प्राचीन व 
अनेक नावांनी-लक्ष्मीनारायण, विट्ठल, श्रीरंग, वेकटेवा 
मुरलीधर, राधाकृष्ण, राम इत्यादि- सर्व देदाभर 
विखुरलेली आढळून येतात. त्यामानाने गणपतीची 
मोंद्रे संख्येने बरीच कमी आहेत. त्याचे मुख्य 
कारण असे की, पूर्वी दाखविल्याप्रमाणे, गणपती अथवा 
नामांतराने विनायक, हे मुख्यतः ब्राह्मणी दैवत 
असल्यामुळे त्याची पूजाअर्चा वगेरे फार झुचिभूतपणे 
करण्याचा परिपाठ चाळू होता व आहे. तसे न केल्यास 
वि्नास निमंत्रण दिल्यासारखे व्हावयाचे ही भीती 
आणि दुसरे कारण असते की ब्राह्मपवगे हा बुद्धिजीवी 
अल्पसंतुष्ट जनांचा वर्ग, तो क्षत्रियांप्रमाणे सत्ताधीशांचा 


वर्ग - नव्हता, किंवा वेड्यांप्रमाणे घनकनकरसंपन्न 
लोकांचा वग नव्हता. त्यामुळे गणपतिमेदिरि संख्येने 
तर कमीच, आणि भव्यतेतही उपरिनिर्दिष्ट शववेष्णव 
मंदिरांच्या तुलनेस बसण्यासारवी नव्हती व नाहीत. 
ब्राहणी कामाचा मोठेपणा सांधपणातच दिसून येतो. 
त्यामुळे विवाहादि मंगलकृत्यात गणपतीचे आवाहन 
फक्त विडा किंवा सुपारी अश्यासारख्या साध्या वस्तूवर 
करण्याची परंपरा आजमितीस चाळू आहे. फार काय; 
पण आपल्या घरमैकृत्यास अत्येत आवदयक जे पंचांग 
त्यावरही गणपतीचे चित्र- फार प्राचीन काळापासून 
काढण्याची परंपरा चाळू असून त्याची पूजा करण्याचा 
रिवाज होता. त्या पंचांगातील वर्षफलांचे जे निवेदन 
केळे जाते त्याचा आरंभ “ सञजयति सिंदुखदनो 
ह्या गणपतीच्या नमनाने होतो हे सव आवालदृद्धांस 
सुपरिचित आहे. ह्या एकाच गोष्टीवरून गणपती पूजनाचा 
साधेपणा जसा दिसून येतो तशीच त्याची प्राचीन- 
ताही सुव्यक्त होते. कारण पंचांगपरंपरा अतिप्राचीन 
आहे हे कोणीही नाकवूल करणे शक्‍य नाही. 


आता देवाल्ये व त्यातील मूर्ती यांच्या प्राचीनेतचा 
विचार करणे जरूर आहे. यज्ञवागादी श्रोतकमे यथा- 
सांग करणे हाच ज्याकाळी धर्माचा मुख्य भाग होता 
त्याकाळी, म्हणजेच वेदकाळात, मूर्तिपूजा अस्तित्वात 
नव्हती असे सव विद्वानांचे मत आहे. आणि त्यात्ात्र 
तीत कोणी शेका घेईल असे वाटत नाही. परतु वेंद्काल 
संपून वेदोत्तरकाल सुरू झाल्यावर धर्माचे स्वरूप आस्ते 
आस्ते बदळत गेळे. आणि यागीय दैवतांचे उपास्थ 
देवतात स्पांतर होऊन दोवंवेष्णवादी 'वमपंथ उदयास 
आले हे पूर्वी एकवार सांगितळेच आहे. देवतायतन, 
देवांच्या मूर्ती, व त्याविषयी जरूर असलेले स्थापत्य” 
विज्ञान व शिल्पकला, ह्या गोष्टींचा उगम व विकास 
ही सवे त्याकाळी प्रसार पावून वेगाने परिणतीस पोचली 
असली पाहिजत याविषयी सर्वांचे ऐकमत्य होईल असे 
वाटते. वेदांगकालात वरील गोष्टींचा उगम होऊन 
त्यानंतरच्या पुष्कळ शतकात ही उत्क्रांती दृढ झाली 
असावी असे दिसते. कारण. यास्काने निरूक्ताच्या 
दवतकांडात इंद्र इत्यादि देवतांचे स्वरूप ज्याअर्थी 


साकार म्हणजे देहधारी, व निराकार म्हणजे केवळ , 


शब्दरूप, असे वदातच उभयरूप दिलेळे आढळत 


२६ 


"रर" चे क. एक” 
.'--2)>.!! 


“करंंगपन चस, 
भ न दधन“ 


श्रीगणेशरददस्यद्रीन 


त्याअथी त्या देवता उभयरूप मानाव्या असा निर्णय 
दिला आहे. पाणिनीच्या अष्टाध्यायीत तर ' जीविकाथे 
चापण्ये । ' हे तद्धित प्रकरणातील एक सूत्र असे आहे 
की ते प्रस्तुत प्रश्नावर चांगलाच प्रकाशाचा झोत फेक्ते. 
वैयाकरणांचा त्यावरील स्पष्टीकरणाचा छोक प्रसिद्ध 
आहे तो असा- 
* रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकाथे 
विक्रीणीते यो नरस्त॑ च घिग्धिकू । 
अस्मिन्पद्रे यो5पशाब्द्‌ न वेत्ति 
व्यथप्रशं पण्डित त॑ च धिग्घिकू ॥ 

- ह्या 'छोकात ज्याचा धिक्कार केला आहे तो मूर्ख 
कोण १'तर जो * रामं विक्रीणीते ', म्हणजे राम विकतो 
तो. परंतु प्रत्यक्ष तसे काही होणें अशक्‍य, आणि 
रामाची मूर्ती असे जव्हा म्हणावयाचे असते- आणि 
तोच अर्थ विवक्षित आहे-- तेव्हा 'रामकं' “सीतिकां? 
असा दाब्दप्रयोग करणे उचित आहे. ह्यावरून पाणि- 
नीच्या काळी, म्हणज खिस्ती शकापूर्वी निदान आठ 
शतके तरी, काष्ठपाषाणादिकांच्या मूर्ती बनविण्याचा 
प्रचात पडला होता असे स्पष्ट दिसते. मनुस्मृतीत 
देवळातील पुजारी हे श्राद्वास अप्ररास्त ब्राह्मण असे 
सांगितले आहे. अर्थात हे निषेधवाक्य देवळांचे त्या 
काळी अस्तित्व स्पष्टपणे सिद्ध करते. आणि देवळे 
म्हणजे देवाळ्ये, म्हणजे देवांच्या मूर्तींच्या पूजेची 
स्थाने, एवढे सांगितले म्हणजे पुरे. ह्या सर्व गोष्टींचा 
नीट विचार केला म्हणजे खिस्ती शकापूर्वी पुष्कळ 
शतके मृर्तिपूजेची प्रथा अखिल भारतवर्षात रूढ 
झाली असावी असे निःसंदिग्ध अनुमान सुप्रतिष्ठित 
होते. आणि वैष्णव मंदिरे अवतारमूर्तीसह, श्षैवमंदिरे 
लिंगरूपात किंवा सपरिवार उमामहेश्वर, तांडवयत्य- 
कारी वगेरे रूपाने, आणि इंद्र, सूर्य, मदन, कुबेर 
इत्यादी देव स्वस्वरूपाने ज्या काळलंडात विग्रहधारी देव 
म्हणून देवाळ्यात सुप्रतिष्ठित होऊन राहिले त्या काळी 
फक्त गणेशाची मूर्ती किंबा देवालय नसावे ही कल्पना 
क्षणभरही विचाराच्या कसोटीस टिकण्यासारखी नाही. 
मूर्तीच्या बनाबटीसंत्रेंधाने वराहामहिराने जे सविस्तर 
प्रकरण दिळे आहे ते पाहिले म्हणजे त्याच्या प्राचीन- 
तेची सहज खात्री पटते. कारण त्या मूर्तींपेकी काही 
पुष्कळ शतकांपूर्वी प्रचारातून गेल्या आहेत. रतिमद- 


नाची मूर्ती किंवा मंदिर आता फक्त संस्कृत नाटकात 
आढळते. 


भभ मूर्तिखंडांच्या उपलब्धीवरून एखाद्या देवाच्या 
किंबा देवीच्या प्राचीनतेची कल्पना बसविणे हे कितपत 
सयुक्तिक आहे त्याचा आता जाता जाता विचार करू. 
जे राष्ट्र अथवा जी जमात आपल्या इतिहासासह समूळ 
नष्ट झाली आहे तिच्या अवशेषांवरून काही व्यवस्थित 
अनुमाने काढली तर ती मान्य होण्यास काही प्रत्यवाय 
नाही. परंतु जे राष्ट्र आपली धार्मिक परंपरा अव्याहत 
चालवीत व स्पष्टपणे दाखवीत आले आहे, ज्याला त्या 
परंपरेविषयी नितांत आदर व अभिमान वाटतो, ज्याच 
तद्विषयक वाडूमय समृद्ध व सुसंबद्ध आहे आणि ज्याची 


" पुरातन संस्कृती स्वतःसच काय, पण परकीयांस सुद्धा 


आदरणीय वाटते त्या भारतवर्षातील विद्वानांनी भम 
मूर्तिखंडांवरून विचित्र अनुमान परंपरा रचणे हे जितके 
अप्रयोजक तितकच अनुकंपाहैही आहे. उपास्य दैव- 
तांची अद्या तऱ्हेने कुल्परेपरा. शोधून काढण्याचा 
प्रयत्न करणे म्हणजे एकाद्या गुंतागुंतीच्या दोरखंडाच्या 
जाळ्यात कोठेतरी हात घाळून ते नीट करण्याचा व्य 
सायास करण्यासारखेच होय. एकाद्या ताज्या सोललेल्या 
नारळावर त्याच्या आकर्षक रंगवासादी गुणांमुळे लुब्ध 
झालेला मुंगळा जसा परिभ्रमण करताना करचित आढ- 
ळतो त्याचप्रमागे असल्या दुर्बोध विषयात * संद्योधन 
करणाऱ्यांची उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. परंतु 
ती देण्यात काही खारस्य नाही म्हणून न दिलेली बरी, 
आपल्या प्राचीनतेचा अपक्ष काही पाश्चात्त्य विद्वा- 
नानी असूयाबुद्धीने किंवा अज्ञानाने केलला पाहूनही 
पुष्कळ भारतीय पंडितांना त्याजविषयी. विषाद वाटू 
नये ही एक नवलाची गोष्ट आहे. परंतु त्याहीपेक्षा त्या 
पाश्चात्यांना गुरुस्थानी लेखून त्यांच्या सूत्रात्मक अतु- 
मानांवर भाष्ये, आणि तीही भारतीयांनी, स्चलेळी 
पाहाणे हे अधिक उंद्वेगकारक होय, 

शेवटी ज्यांच्या कृपाप्रसादाने हे श्रीगणेशरहस्य- 
द्दीन अंशतः तरी वाचकांस घडविण्यास स्फूती 
मिळाली त्या ज्ञानेश्वरादि. पूर्वाचायीस नमन करून ही 
वाड्ययी पूजा येथे संपवितो, श्रद्धाळू » भक्तिमान, व 
सत्यान्वेषणाकांक्षी मराठी वाचकांस जर ह्या लेखाचे 
वाचनाने त्या त्या गुणोत्कर्षांत काही साह्य झाले तर 
छेखकास निश्चित कृताथेता वाटेल, 


>>><>**० ४7 


७ 


“२०३ विक 
-पफनभम४यसरतंबश 
"-चसह४०"छरत 


रळ ढी रळ डळ ळर ळी 


॥ा४०,5 


८000500805 6०08०68७०0%७०१७ ०७०४५६०४०७ 


-& 


च 


र्ट 


& 


शं 


डॉ. इंदुमती पारीख 


भारताची लोकसंख्या 


[ * दि व्हॉइस ऑफ अमेरिका ' वरील जगाची लोकसंख्या या मालेतील डब्ल्यू . पारकर मॉल्डिन यांच्या 


भाषणाचा अनुवाद || 


थोड्या वर्षापूर्वी भारत म्हणजे राजे महाराजे व 
त्यांचे जडजवाहीर, हत्ती; वाघ, नाग, गारुडी, मुंगूस 
इत्यादि गोष्टी डोळ्यासमोर उभ्या राहात. तेथील 
नागरिकांबद्दळ काहीच माहिती आपल्याला नव्हती, 
भारत म्ह०्जे अलोट गर्दी, कोट्यवधी लोकांची 
खच्चून भरलेली दाहरे, रस्त्यातील अफाट गर्दी, 
गंगेच्या घाटावरील जनसमुदाय, लोकांचा महासागर ! 
भारत म्हणजे आ वारुणोरे दारिद्य, फाटके तुटके कपडे 
अंगांवर असलेली, मोडक्या तोडक्या घरात किंवा 
रस्त्यावर, राहणारी प्रजा, घाण, दुगेधी, व दुःख ! हे 
दुर्दैग्री चित्र आता बदलू लागले आहे. दारिद्य, अज्ञान 
व सनातनी रीतिखिाजांच्या बाहेर पडण्याची प्रचंड 
घडपड भारतात सुरू झालेली दिसत आहे. 

भारताची सध्याची लोकसंख्या कल्पनेनेसुद्धा अज- 
मावे कठीण आहे. तेथे - 

_ सर्व आफ्रिका खंडातील प्रजेपेक्षा जास्त लोक 

राहातात. 

_ उत्तर व दक्षिण अमेरिका यांच्या एकत्रित लोक 

संख्येपेक्षा जास्त लोक आहेत. 

सप्र युरोपच्या लोकसंख्येइतकी प्रजा आहे. 

_ रशिया व अमेरिका मिळून होतील त्यापेक्षाही 

जास्त लोक राहातात. 

मार्च १९६१ साली घेतलेल्या खानेसुमारीचे वेळी 
भारताची लोकसंख्या ४२.९ कोटी होती. आतापर्यंत 
सती ४६ कोटी झाली असून १९६७ सालपयेत ती 
"५० कोटीवर जाईल, म्हणजे या एकाच ददाकात 
१० कोटी लोकसंख्या वाढेळ. सध्याची लोकसंख्या 
चाढीची गती पुष्कळच आहे व ती आणखीही 
वाढण्याची पुष्कळच शक्‍यता आहे. 

१९६१ साली, पाच वर्षावरील लोकात साक्षरतेचे 
प्रमाण ३० टक्के होते. पुरुषात ४१ टक्के तर स्त्रियात 


१५ टक्के. गेल्या काही वर्षात हे प्रमाण वाढत असले 
तरी एकंदरीने प्रगती फारच मंद असून प्रश्‍न फार बिकट 
आहे. शिक्षणाच्या उपल्ध सोई इतक्या अपुऱ्या 
आहेत की, १९५० साली पंधरा वर्षाखालील वयाची 
४.७ कोटी मुळे शाळेत जाऊ शकली नाहीत. प्रत्येक 
शाळेतील मुलांची संख्या खूप वाढवूनही तिसऱ्या 
पंचवार्षिक योजनच्या शेबटीही हा प्रश्न सुटेळ असे 
वाटत नाही. कारण या योजनेच्या काळाचे दोवटी 
म्हणजञ १९६५ ते ६६ सालपर्यंत, शाळेत. जाणाऱ्या 
मुलांचो संख्या कितीतरी वाढून बसेल. या योजनेत 
ठरविलेल्या सवे शाळा सुरू झाल्या तरी पंघरावर्षा- 
खालील ४ कोटी सुळे शोळशिवाय राहतील, १९५० 
नंतर ६ ते ११ वर्षाच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांची 
संख्या प्रत्येकी १० मुलातील ४ वरून ६ वर गेली. व 
११ ते १५ वर्षाचे मुलांची संख्या प्रत्यको आठातील 
एकावरून दोनवर गेली. १९६६ पर्यंत प्राथमिक 
दाळेच्या वयाच्या मुलातील प्रत्यक च!रातील तीन 
व ११ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलातील ३० टक्के मुले 
शाळेत जावीत अश्शी योजना आखली होती. दुय्यम 
शाळातील मुलांची आकडेवारी तर यापेक्षा फास्च 
भग्रेकर आहे. १४ ते १७ वयाच्या मुलात शाळेत 
जाणारी मुले १९०५० साली पांच टक्के होती, १९६० 
साली ती ११.५ टक्के झाली व १९६६ साली ती 
१६ टक्‍्क्यापंयत जाईइंल अशी अपेक्षा आहे. 


१९६० साली माणशी वार्षिक उत्पन्न २३० रुपय 
म्हणजे ७० डॉलस॑ इतके होते, जीवनोपयोगी वस्तूंच्या 
किंमती लक्षात घेतल्यास प्रत्यक्षात १ रुपया म्हणज 
१ डालर असे मानण्यास ह्रकत नाही. 


खालील 


गोष्टींवरून भारताच्या मागसपणाची 
कल्पना येईल, 


२९ 


नवभारत 


(१) ७० टेके कामगारशक्ती शेतीवर खच 
करण्यात येते. गेल्या सबंध शतकात यात थोडाही 
बदल झालेला नाही. 

(२ ) दरमाणशी दररोज सरासरी २००० कॅलरीज- 
पेक्षाही कमी अन्न मिळते. 

(३ ) शेतकी वस्तूंची निर्मेती अत्यंत मंदगतीने 
होत असून त्यात होणारी वाढ त्यापेक्षाही मंद आहे. 

(४) शेतकीप्रधान देश असूनही दरसाल कमीत- 
कमी २ कोटी टन धान्य आयात करावे लागते, 

(५) एक लाखातील फक्त १९६ लोकच उच्च 
शिक्षण घेत आहेत. 

(६ ) देनिक वतेमानपत्रांचे वाचन हजारी फक्त 
११ लोक करीत असतात. 

(७) हजार लोकसंख्येस रोडिओची संख्या फक्त 
७ आहे. 

(८) चार टकक्‍्क्‍्यापेक्षाही कमी गावात वीजपुर- 
वठा आहि. 


लोकसंख्येची वाटणी 


लोकसंख्येची घनता-- १९६१ साली दर चोरस 
मेलास ३७० लोक राहात असत. प्रत्येक पाच माणसा- 


तीळ एक माणूस शहरात राहात असला तरी अनक 


ठिकाणी याचे पेक्षाही जास्त दाट लोकसंख्या आढळून 
येते. दक्षिणेस केरळ, उत्तरेस गंगाखारे ब पश्चिमेस 
बंगाल या तिन्ही ठिकाणी लोक खच्चून भरलेले 
आहेत. या प्रांतातून दर चोरस मेलास ५०० पेक्षाही 
जास्त लोकवस्ती आहे. कित्येक ठिकाणी हा आकडा 
१००० पर्यंत गेढेला दिसून येतो. या ठिकांगी ग्रामीण 
भागातील लोकसंख्येची धनतासुद्धा युरोपच्या दुप्पट 
आहे. भारतातील दोन तृतीयांश लोक उपजीविकेसाठी 
शेतीवर अवलंबून आहेत तर युरोपातील फक्त एक 
तृतीयांश लोकच शेतीवर जगतात, भारतात दर माणसी 
एक एकरापेक्षाही कमी जमीन बास्यास येते. 

ग्रामीण व शहरी लोकसंख्या-भारतात ८२ टक्के 
लोक खेड्यातून राहातात, व उरलेले १८ टक्‍के लोक 
शहरात राहातात. १८८१' ते १९४१ या साठ 
वर्षांचे काळात नांगरी लोकसंख्या ९ टक्क्यावरून 
१३ टक्क्यावर गेली, पण त्या नंतरच्या दशकात ती 
२७ टक्‍क्यावर जाऊन पोचली, नवीन खानेसुमारीप्रमागे 


:३० 


१९५० च ददाकात सर्वसाधारण लोकसंख्या २१५. 
टक्‍क्‍यांनी वाढली. तर नागरी लोकसंख्या २६ टक्क्यांनी 
वाढली, पण प्रत्यक्षात ती १८ टक्कयावर आली. 
म्हणजे दाह्राकडे धाव घेगारांची संख्या खरोखर कमी 
झाली आहे काय ! नाही. कारण १९५१ मध्ये शहरे 
म्हणून गणल्या जाणाऱ्या ८०० वस्त्यांची नोंद 
१९६१ च्या खानेसुमारीत ग्रामीण भागात करण्यात 
आली आहे. खानेसुमारीतील शहरांची व्याख्या जर 
बदलली नसती तर नागरी लोकसंख्या २६ टक्कयाऐवजी 
४० टक्क्यांनी वाढली असती. 


भारतातील सात ठाहरांची वस्ती दहा लाखाहून 
आधिक आहे. मुंबई, कलकत्ता, दिछी, मद्रास, हैद्रावाद,, 
बगलोर व अहमदाबाद असे त्यांचे नंबर लागतात. 
मुंबईची लोकसंख्या ४० लाख असून कलकत्त्याची तीस 
ब दिल्लीची पंचवीस लाख आहे. मळा कलकच्याच्या 
लोकसंख्येचा ' आकडा उपलब्ध नसून तो मुंब्रईएवढा 
किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त असण्याची रायता 
आहे. एक लाखाहून जास्त लोकवस्तीची १०० शहरे 
असून त्या सर्वांची मिळून लोकसंख्या साडेतीन कोटी 
आहे. आणि तरीसुद्धा भारत देश ग्रामीण आहे. 
कारण तेथील ७.८ कोटी शहरी लोक अल्पसंख्याक 
आहे. ही शहरी वस्ती, जगातील भारत सुद्धा सात 
दड वगळल्यास शिक राहिलेल्या कोणत्याही देशाच्या 
लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. 


लोकसंख्येची वाढ - १९२१ सालपर्यंत भारताची 
लोकसेख्या मंद गतीने व अनियमितपणे वाढत होती. 
पप यानंतर मात्र हा बेग अतोनात वाढला, १९५ 
त ६१ च्या दुवाकात तर हा वेग इतका भरमसाट 
का की त्या वेळच्या खानेसुमारी प्रमुग्वाचे दाब्दात 
' लोकसंख्येनी : मोठी जेपच ? (टा 6७४ 1९91) 3) 
पुढे टाकली, ” १९२१ चे आधीचे बाळात क, 
छुष्काळ व साथीचे रोग यानी भारतास ग्रासळे होते. 
पण त्यानंतर ध्यानात राहाण्यासारला एकच दुष्काळ 
पडला व रोगांच्या साथीही पुष्कळच कमी झाल्या. 
र ८९१ ते १९० १ च्या दशकात दुष्काळामुळे लोक- 
संख्या बिलकुळ वाढली नाही. त्यानंतरच्या दहा वर्षात 
फक्ते ५ टक्क्यांनी वाढली, मुळात २३.६ कोटी असलेली 
सख्या २५.२. कोटीवर गेळी, त्यानंतर इंफ्ल्यु- 


“करंलगघर च्च, र 
गि तथदधन नर 
-पफनभशप४यसरळनश 
“-चसह४कम्छता 


भारताची .लोकसंख्या 


'ऐझाच्या साथीमुळे लोकसंख्या १९२१ पर्यंत होती तेव- 
ढीच राहिली. 


१९२१ ते ५१ च्या कालावधीत लोकसंख्या दर 
साल एक टक्कथापेक्षाही जास्त प्रमाणात वाढली. या 
तीस वर्षात लोकसंख्या ४४ टक्क्यांनी वाढली. त्या 
गंतरच्या दशकात हा वेग २ टक्क्यावर गेला. व लोक- 
संख्या ञ्ट कोटींनी वाढली म्हणजे पाकिस्तान वेगळे 
झाल्यामुळे कमी झालेली लोकसंख्या पूर्णपणे भरून 
निघाली, | 
_ जनन-मरणाचे प्रमाण- जन्म व मृत्यु या 
दाहांचही प्रमाण मारतात पुष्कळच आहे. या 
दोन्हींची नोंदणी बरोबर होत नसल्याने नक्की आकडे 
उपलब्ध नाहीत. या शतकाच्या सुरुवातीस जन्माचे 
प्रमाण द्र हजारी ४५ ते ५० होते. अलीकडे हा 
आकडा ४० वर आला आहे. म्हणजे जन्मसंख्येत 
फारसा बदल झालेला नाही. मृत्युसंख्येत मात्र 
चागलाच बदल झाला आहे, विसाव्या शतकाच्या 
झुरुवातीस दर हजारी ४० ते ४५ मृत्यु होत . असत 
तर आता फक्त २० च होतात. मृत्युसंख्या नक्की कश्या- 
मळे कमी झाली हे सांगणे कठीण असले तरी पिण्याच्या 
पाण्याची सोय, गटारे व सांडपाणी सोडण्यात आलेली 
सुधारणा, डी डी टी सारखी जंतुनादाक औषधे, सल्फा 
थे अटिबोयाटिक्सचा वापर या सर्वांचा परिणाम 
होणे साहजिकच होते. याचा अर्थ प्रजा जास्त निकोप 
व सुदृढ झाली असा नाही. पण सुधारलेल्या परि- 
स्थितीमुळे म्‌त्य्‌चे प्रमाण आणखीही खाली जाणे 
कवा आहे हे मात्र नकी. सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या 
वा भारताची मृत्युसंख्या आजही पुष्कळच 

ह. 


आता आपण भारताच्या ' जननक्षमतेचा विचार 
करू, युरोप किंवा उत्तर अमेरिकेपेक्षा भारतीयांचा 
जननवेग पुष्कळच जास्त असला तरी तो लॅटिन 
अमेरिका ब पाकिस्तान यापेक्षा कमी आहे. भारताची 
जननक्षमता जास्त असण्याची कारणे म्हणजे -- 

( १) स्त्रियांची लन्ने फार लवकर होतात. व त्या- 
तील बहुतेक सर्वीना मुळे होतात. 


(२) हिंदु घर्मात मुळाचे महत्त्व फार असून मरणो- 
त्तर पाणी पाजण्य़ास मुलाची आव्यकता असते. तेव्हा 


३१ 


एकहून.अधिक मुले असलेली वरी असे प्रत्येका 
वाटते. र ् 

(३) पिढीजाद मोठ्या. कुटुंबांना समाजात जास्त 
मान असतो. | | 

(४) कुटुंब नियोजनाची कल्पना या समाजात 
रुजलेली नसून संततिनियमन फारसे कोणी करीत नाही. 

जननक्षमता आणखीही जास्त असावयास पाहिजे 
होती पण- 

_ (१) मृत्यूच प्रमाण बरेच असल्यामुळे स्त्रीची 
जननक्षमता संपण्यापू्वींच एक भागीदार कित्येकवेळा 
मरून जातो. व 

(२ ) विधवा विवाह समाजात रूढ नाहीत. 

(३ ) राहणीचे मान इतके निकृष्ट आहे की काहीं" 
च्यातीळ नैसर्गिक जननराक्ती कपी झालेली असते. 

_ (४) बाळंतपणास माहेरी गेलेली स्री अनेक 
महिने बापाकडे राहाते, व त्यामुळे दोन मुलातील अंतर 
वाढण्यास मदत होते. 

, (५) सणावारी किंवा काही ठराविक दिवशी 
संभोग करू नये अशातऱ्हेचे लोकभ्रम अस्तित्वात 
आहेत. 

(६) अलीकडे ल्य़माचे वय वाढू लांगळे आहे. 
१९०१ साल पासून १९११ साल पयत ते १३ होते 
तर अलीकडे ते १५४ झाले आहे. 

महालनोबिस, दासयुता, कोळ, सरकार, चंद्रशेखरन 
व कामथ या भारतीय लोकसंख्याशातत्र तज्ञांचे मते 
ज्या प्रमाणात राहाणींचे मान सुधारेल, जुन्या रुढी व 
भ्रामक समजुती कमी होतील त्या प्रमाणात काही 
काळ तरी भारतीय प्रजची जननक्षमता वाढत जाईल. 
साधारणपणे राष्ट्र जसजसे सुधारू लागते, त्याचे शेतीवरील 
अवलंबून राहाणे कमी होत जाते, उद्योगधंदे व शिक्षण 
यात प्रगत होऊ लागते तसतशी त्याची जननक्षमता 
कमी होत जाते असा सर्वेत्र अनुभव आहे. भारतातील 
८२ टक्के जनता खेड्यात राहात' असली तरी नागरी 
लोकसंख्येचा आकडा ८ कोटीवर आहे. या लोकांची 
कुटंबे तरी लहान असतात का £ 

डब्हिस यानी उपस्थित केलेले प्रश्न महत्त्वाचे 
आहेत. भारतात मृत्यूंचे प्रमाण घटले असले तरी जनन- 
संख्या मात्र पूर्वीप्रमाणेच पुष्कळ राहिली आहे. व 


कलि अडक न” 


-रढडढप्ण' क्क ह. 
-पफनमुशप॥सरतंनश ” »* 
सहजता वि” क 


नवभारत 


त्याचा परिणाम म्हणून लोकसंख्येत भरमसाट वाढ होत 
आहे. या वाढीस वेळीच आळा घातला जाणार की, 
राष्ट्राला संकटात लोटण्याइतकी ही संख्या वाढत 
जाणार ? मृत्त्युसंख्या वाढल्याखेरीज लोकसंख्या कमी 
होणारच नाही का ? 


कलकत्त्यात पोती यानी केलेल्या चाचणीवरून असे 
आढळून आले आहे की समाजाच्या वरच्या थरात संतति- 
नियमनाचा बराच प्रसार झाला असला तरी खालच्या 
थरास मात्र त्याचा संपकही लागलेला नाही. साधारण- 
पगे खेड्यात राहून वडिलोपार्जित धंदा चालविणारा- 
पेक्षा गाव सोडून जाणाऱ्या प्रजेची जननक्षमता कमी 
झालेळी दिसून येते. रेळे यानी उत्तर भारतात केलेल्या 
चाचणीवरून असे आढळून आले आहे की उच्चवणीय 
हिंदूंची जननक्षमता पुष्कळच कमी असून सवसाधारण 
हिंदूंची जननक्षमता मुसलमान जनतेपेक्षा कमी आहे. 
जननक्षमतेतील फरक दोन गटांच्या ल्य़ानंतरच्या १ ष्‌ 
वर्षाच्या काळाचा विचार केल्यासच ध्यानात येतो. 
उच्चवर्णीय हिंदूत बाळ मृत्यूचे प्रमाण पण कमी आहे. 
त्याच प्रमाणे ते ग्रामीण वस्तीत पण शह्रीवस्तीपेक्षा 
कमी आहे. परंतु दाहरी वस्तीत ते झपाट्याने कमी 
होत आहे. शहरीवस्तीत जनतेची जननक्षमता कमी 
असली तरी घटत्या बालमृत्यूचे संख्येमुळे ग्रामीण 
लोकसंख्येच्या वाढीत व दाहरी वाढीत फारसा फरक 
दृष्टीस पडत नाही. 


शहरातील अनेक जोडपी संततिनियमनाची साधने 
वापरत असून मुलांची संख्या मर्यादित ऊरीत आहेत, 
या वर्गात, सकस अन्न, विधवा पुनर्विवाह व 
काही कारणामुळे जननक्षमतेची पण वाढ झालेली 
दिसून येते, “ भारतीय जनतेच्या जननक्षमतेत सेख्या- 
वाचक बदल होत आहे असे दिसत नाही. पाश्चात्त्य 
देशाप्रमाणे नैसर्गिकरीत्या किंवा सामाजिक कारणानी 
ती कमी होण्याचा पण प्रश्न उद्‌भवत नाही. 
श्री. सिन्हा यांचे म्हणणे आहे. 
लोकसंख्येची बाढ ब आर्थिक बिकास 

भारताचे उदाहरण घेऊन मागस देशांच्या आर्थिक 
विकासाचा व त्यांच्या लोकसंख्येचा परस्पर संबंधाचा 
कौल व हूव्हर यानी फारच व्यवस्थित व संवेकषर 
दृष्टीने विचार केलेला आहे. गेल्या दहा. वर्षात प्रामु- 


ड्तर 


असे 


३२ प उड पॅ” 


ख्याने दोन गोष्टीमुळे य्रा देशाच्या विकासाकडे सर्वे 
जगाचे लक्ष वेधले गेळे, एकतर या देद्यांच्या प्रत्यही 
वाढणाऱ्या आशा-आकांक्षा, त्यांच्या विकास योजना, 
त्यांची राष्ट्रीय उत्पन्न व राहणीच मान वाढविण्याची 
घडपड व दुसरे म्हणजे अनेक कारणामुळे कमी होणाऱ्या 
मृत्युसंल्येमुळे होणारा या देद्यातीळ लोकसंख्येचा 
स्फोट-- 1०७1101 ९210108107, 

भारताची लोकसंख्या मुळातच खूप आहे. उत्पादन 
साधनांचे मानाने तर ती कितीतरी जास्त आहे. ती 
भरमसाट वाढत असल्याची चिन्हेही आहेत. या देशात 
आपल्या आर्थिक विकासाचा प्रश्न देशातच सोडवावा 
लागणार आहे. आन्तरराष्ट्रीय व्यापार किंवा प्रजेची 
निर्यात करून हा प्रश्‍न सोडवणे शक्‍य नाही. त्यामुळे 
द्रुतगतीने वाढणारी लोकसंख्या व मंद गतीने वाढ” 
णारी लोकसंख्या या दोन्हीतील निवडीवर आर्थिक 
विकासाचा प्रश्न अवलंबून रहाणार आहे. असे कोळ 
व हूव्हर यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे 
१९५१ ते६१ चे दरम्यान मृत्यूच प्रमाण हजारी 
२१ वरून २९ वर येणार म्हणजे लोकसंख्या वाढीचे 
प्रमाण १.२ टक्कयावरून २ टक्कयावर जाणार ( त्यांचे 
उस्तक १९५८ साली प्रसिद्ध झाळे आहे. ) इतर काही 
तशांचे मते ते १.२ टक्कयावरून १.४ टक्यावर जाईल. 
१६६१ च्या खानेसुमारीवरून ते दोन टक्कथापेक्षाही 
जास्त वाढलेळे दिसून येते. 


भारतीय लोकसंख्याबाढीबद्दल तीन अंदाज निर 


निराळ्या लोकांनी केळे आहेत. या तिन्हीतही मोठ्या 


प्रमाणात लोकसंख्या दुसरीकडे जाणार नाही व म्रत्यु- 
सख्या सध्याचे प्रमाणातच कमी होत जाईल ही गीत 
कृत्ये धरलेळी आहेत. 


(१) सध्या अस्तित्वात असलेली जननक्षमतेची 
पातळी तेवढीच उंच राहील. 


(२) १९५६ ते १९८१ चे दरम्यान जननक्षमतेत 
५० टक्‍क्‍यांनी घट होईल. 
(३) १९६६ ते १९८१च द्रम्यान जेननक्षमतेत 
५० टक्यांनी घट होइल 
*_ न्य 
११ हू काही निश्चित अंदाज नव्हत. आर्थिक 
विकास कोणत्या पाश्वभूमीवर करावा लागणार याकरता 
कलेले हे ठोकळ अंदाज आहेत. परंतु यापँक्री कोणताही 


द. 


भारता'ची 'ठोकसंख्या 


अंदाज खरा ठरल्यास नजीकच्या भविष्यकालात 
भारताची लोकसंख्या पुष्कळच वाढणार हे निश्चित, 
- ( १) जननक्षमतेत बदल झाला नाही तर १९८६ 
साली दरसाळ २.६ टक्‍क्‍यांनी वाढणारी. लोकसंख्या 
७७.५ कोटीपर्यंत जाइल. म्हणजे २७ वर्षात किंवा 
जवळजवळ एकाच पिढीत लोकसंख्या दुप्पट होईल. 
(२) १९६६ पासूनच्या पुढील पंधरा वर्षात 
जननक्षमता जर ५०७ टक्क्यांनी कमी झाली तर 
पहिल्या अंदाजापेक्षा १४ कोटींनी कमी म्हणजे ६२४ 
कोटी लोकसंख्या होईल. 


(३) १९५० सालापासूनच जननक्षमता कमी 


होऊ लागली असती तरी सध्या पहिल्या अंदाजापेक्षा 
१८. कोटींनी कमी म्हणजे भारताची लोकसंख्या 
५९ कोटी झाली असती. 

हे स्वेच आकडे भीतिदायक आहेत. पण त्याचा 
आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम तर भयेकरच 
आहे. कारण-- 

- लोकसंख्या मूळातच फार मोठी आहे. 

- ती भरमसाट वाढत आहे. 

- सर्वत्र दाटीची वस्ती आहे. 

- त्यात ल्हान मुलांचे व अवलंबिताचे प्रमाण जास्त 
आहे, म्हणजे काम करणारे हात थोडे आहेत. 

--काम करण्याच्या वयातील लोकात बेकारी व अल्प 
घेतनाबर काम करणारांची संख्या मोठी आहे. 

-- जनता दरिद्री आहे; माणशी उत्पन्न कमी आहे; 
उत्पादनसाधनात गुंतवळे जाणारे भांडवल कमी 
असल्यामुळे ती अपुरी ब मागसलेली आहेत. ' 


, मोठ्या लोकसंख्येपेक्षा, झपाट्याने वाढणारी लोक- 
संख्या हा भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातील 
मोठा अडथळा आहे. कारण माणसी उत्पन्न वाढवा- 
बयाचे म्हणजे वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन 
झपाट्याने बिकास पावणारी आर्थिक योजना आखण्यास 
त्स उत्पादनसाधने उपलब्ध पाहिजेत. वाढत्या 
लोकसंख्येमुळे असा कोणताही फायदा होण्याची 
शक्यता नाही, अ व ब असे दोन सारख्याच लोक- 
संख्येचे गट आहेत असे समजा. अ गटाची लोकसंख्या 
दरवर्षी एक टक्क्यांनी वाढत आहे तर बज गटाची 
३ टक्क्यांनी, दोन्ही गटांचा भांडवली संचय व राष्ट्रीय 


न. मा. ५ * | ३३ 


उत्पन्न यांचे प्रमाण -३-१ असल्यास माणशी उत्पन्न 
कायम ठेवण्याकरता अ गटास उत्पादनातील २ टक्‍के 
रक्‍कम पुन्हा भांडवलात गुंतवावी लागेळ तर ब गटास 
तसे करण्यास ९- टक्के रक्‍कम गुंतवावी लागेल. वाढत्या 
लोकसंख्येच्या गरजा पुऱ्या करण्यास त्याच. त्याच 
गोष्टीत जास्त भांडवळ गुंतविण्याची जरूर पडते व 
प्रत्येक कामगारामागे खर्च होणाऱ्या भांडवलाचे प्रमाण 
कमी होते. त्यातच भारतासारख्या देशांचे भांडवलही 
मर्यादित आहे. 


मोठी लोकसंख्या व तिच्यात होणाऱ्या वाढीच्या 
गतीप्रमाणेच कोणत्या वयगटात किती लोकसंख्या आहे 
याचाही परिणाम आर्थिक विकासावर होत असतो. 
जननक्षमतेत बदल झाल्यामुळे लोकसंख्येत होणाऱ्या 
बदलाचा, निरनिराळ्या वयगटावरही परिणाम होतो. 
परंतु मृत्युसंख्येत झालेल्या बदलामुळे होणाऱ्या बद- 
लाचा त्यावर विशेष परिणाम होत नाही. ' भारतीय 
जनतेची जननक्षमता पुष्कळच असून मृत्युसंख्या 
अलीकडे पुष्कळच घटली आहे. त्यामुळे या लोक- 
संख्येच्या निरनिराळ्या वयगटाच्या आकड्यात काहीही 
बदल झालेला आढळत नाही. म्हणजे या लोकसंख्येत 
काम करणाऱ्या वयगटातील माणसांची संख्या कमी 
असून त्याचेवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या मात्र 
वाढत आहे. जननक्षमता जास्त असलेल्या समाजात 
५८ टक्के लोक कार्यक्षमता असलेल्या वयगटात -अस- 
तात तर कमी जननक्षमता असलेल्या समाजातून हा 


- आकडा ६५ ते ७० टक्कथापर्यंत असतो. 


कौळ व हूव्हर यांचे म्हणण्याप्रमाणे “ आणखी काही 
दरके तरी जननक्षमता कमी झाली तरी भारतात 
लोकसंख्या वाढतच राहील. त्याच प्रमाणात कार्यक्षमता 
असलेल्या वयगटातील संख्यापण वाढत जाइल. या 
गटावर कमी झालेल्या जननक्षमतेचा फारसा परिणाम 
होणार नाही. परंतु ही जननक्षमतेतील घट दीधैकाळ- 
पर्मंत सतत चाळू राहिल्यास मात्र देशाच्या कामगार- 
शक्तीवर त्याचा परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाही, 
जननक्षमता खरोखरच घटत गेली तर राष्ट्राचा आर्थिक 
विकास नक्कीच जास्त झपाट्याने होईल, वेगाने वाढ- 
णाऱ्या लोकसंख्येत जीवनोपयोगी वस्तूंची गरज असले- 
ल्यांची संख्या मंद गतीने वाढणाऱ्या लोकसंख्येतील 


नवभारत 


लोकांपेक्षा साहजीकच अधिक असणार व हा फरक 
दरसाल वाढत जाईल, म्हणज झपाट्याने वाढणाऱ्या 
लोकसंख्येत थोड्याश्या जीवनोपयोगी वस्तू अनेकांच्यात 
वाटाव्या लागतील, १९८६ साल्पर्यंत जननक्षमता 
घटत गेल्यास प्रथक माणसास लागणाऱ्या जीवनोपयोगी 
वस्तू ४० टक्कयांनी जास्त मिळतील. त्याचप्रमाणे दहा 
वर्षानी जननक्षमता कितीही झपाट्याने कमी होऊ 
लागली तरी त्यामुळे आर्थिक फायदा ताचडतोव सुरू 
होणाऱ्या जननक्षमंततील घटीमुळे होणाऱ्या फायद्याच्या 
निम्माच असेल हे विशेष आहे. ? 

हे हृदयद्रावक चित्र भारतीयांच्या डोळ्यासमोर 
आहे व म्हणूनच त्यांनी कुटुंबनियोजनाचे कार्य व्यापक- 
स्वरूपात हाती घेतलेले दिसून येते. 
ळोकसंख्येविषयी धोरण 

सरकारी नोकर, राष्ट्रीय ब सामाजिक पुढारी व लोक 
संख्याशास्त्रज्ञ या सर्वाना वाढत्या लोकसंख्येबद्दल चिंता 
वाटत असल्याचे दिसून येते. १९५२ साली पहिली 
पंचवार्षकयोजना राष्ट्रासमोर मांडताना पंत प्रधान 
नेहरू म्हणाळे की, “ भारतीय व्यवहारावर लोक- 
संख्येचा ताण एवढा मोठा आहे की आर्थिक विका- 
साच्या मार्गातील तो एक मोठा धोंडा आहे. राहणीचे 
मानातील सुधारणा व शिक्षण- विशेषतः स्त्रीशिक्षण- 
यामुळे लोकतेख्याबाढीची गती कमी होण्याची दाक्‍यता 
आहे. परंतु अत्यंत जोरदार प्रयत्न करून कुटुंबनियो- 
जनाची कल्पना व त्याची साधने यांचा प्रसार करणे 
आवदयक आहे. ”? 

कुडंबनियोजनाचा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर हाती 
घेणार भारत हे पहिलेच राष्ट्र आहे, पहिल्या योजनेत 
कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमावर ६५ लाख रुपये खर्च 
झाले, दुसऱ्या योजनेत या कार्याचे बजेट ५ कोटी झाले 
तर तिसऱ्या योजनेत ५० कोटी रुपयांची तरतूद 
करण्यांत आळी यावरून सरकारी दृष्ट्या या प्रश्नाचे 
गांभीर्य लक्षात येईल, परंतु १९५६ सालपर्यंत यां 
कार्यास फारशी गती आली नाही. सर्वसामान्य 
माणसास याविषयी काहीच माहिती नव्हती. त्यामुळे 
कार्यकारी, संस्था व संघटना तयार करण्यात बराचसा 
काळ घालवावा लागला. जगातील इतर कोणाही 
देशाचा अनुभब या कामी उपयोगी पडण्यासारखा 
नव्हता, कारण पाश्चात्य राष्रे या कामी फारच पुढे 
गेळेळी आहेत. वाढळेळे राहाणीचे मान, दिक्षण, 
स्त्रियातील जागृती, शेतीवर अवलंबून न राहणे, 


औद्योगिक प्रगती या सर्वामुळे तेथीळ सर्वच वातावरण 
वेगळे झाळे आहे. तेथे कुडुंबनियोजनास विरोध कर 
णाऱ्या संस्था पण पुष्कळच होत्या. चर्च, कायद्यात, 
वैद्यकीय व्यवसाय, वृत्तपत्रे फार काय सरकारखुद्धा 
विरोधी असताना सामाजिक जागृतीने तिथे लहान 
कुटटब्ने अस्तित्वात आली, कुटुंबनियोजनाचा प्रसार 
हस्तपरहस्ते झाला. 

' भारतीय सरकारचा सर्वासच कुडुंबनियोजनाची 
माहिती व साधने पुरविण्याचा उपक्रम स्तृत्यच 
म्हणळा पाहिजे. या राष्ट्राचा दारिद्यातून वर डोके 
काढण्याचा हा फार मोठा प्रयत्न आहे. त्यात सर्वांना 
अशानशुखला तोडण्याची व आपल्याला पाहिजे तसे 
कोडुंबिकजीवन जगण्याची संधी आहे. रि 

पण हा कार्यक्रम कितपत यदस्वी होत आहे ! 
आतापर्यंत १८०० कुटुंबनियोजन केंद्रे स्थापन करण्यात 
आली आहेत. गेल्या पाच वर्षात १९५००० लोकांच" 
वर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. लोकसंख्या- 
शास्त्राची ब संततिनियमनाची संद्योधक केंद्रे स्थापन 
करण्यात आली. त्यात कार्यकते निर्माण करण्याचे काय 
पुरू झाळे आहे. खेड्यापाड्यापर्यंत कुटुंबनियोजनाचे 
लोण पोचविण्याकरता मध्यवती कुडेंबनियोजनसंस्था 
स्थापन करण्यात आढी आहे. या कार्याचे यक्षापयदा 
मोजणे मोठे कठोण आहे. दहा वर्षांत जननक्षमता 
कमी होणे हे यशाचे महत्त्वाचे लक्षण समजले पाहिजे. 
जननसंख्या सध्या दर हजारी जी ४० आहे ती २० 
बर आल्यास मर्यादित प्रमाणात का होईना पण हा 
कार्यक्रम यशस्वी होत आहे असे म्हणावे लागेळ. 
दुर्दैवाने हा कार्यक्रम १९५६ पर्यंत अंमलात येण्यास 
उखात झली नाही ब दुसऱ्या योजनेत बाजूस ठेवलेली 
खकम पण खर्चे होऊ दकली नाही. म्हणजे हॉ 
कार्यक्रम पैद्यामुळे अडलेळा नसून मनुष्य व संघटना 
बळ कमी पडत आहे हे स्पष्ट होते. 

तिसऱ्या योजनेत कुटुंबनियोजनावरील खच दसपट 
वाढविण्यात आला आहे. भारत सरकारला लोक- 
सख्यावाढीचे भथकर दुष्परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. 
यांचा लोकसंख्या नियंत्रणाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा 
१ दूरगामी स्वरुपाचा आहे. या कार्यक्रमास ल्हान 
पमाणात सुरवात झाली असली तरी लवकरच तो मूळ 
रळ ब फोफावेल ब या राष्ट्राच्या जीवनात मूलभूत 
पदळ घडवून आणील अशी आह्या करण्यास बरीच 
जागा आहे, 


१४७ 
अ 
अड क डु ब 
-नार्यापर्म रकन 
-२८इदण कि दधन 


२ढरंटण्ण 
-पफबशशसररनश 
“-चसह४म्छत्ता 


ना. जगन्नाथ शंकरशेट यांच्या चरित्रामुळे अली- 
कडच्या वाचकांना पुन्हा एकदा ढळढळीतपणे माहीत 
झालेले व्यासंगी चरित्रकार श्री. पु. वा. कुलकर्णी 
यांनी मागील वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या 'मामा परमानंद 
आणि त्यांचा कालखंड' या ग्रंथाला चरित्रविभागातील 
प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक यंदा (सप्टेंबर १९६२ 
पर्यंतच्या एक वर्षातील कालामधील) राज्यसरकारा- 
कडून मिळाले असल्याचे वृत्त सर्वांना ठाऊकच आहे. 
श्री. कुलकर्णी यांची तपस्या मोठी आहे, विनय खर्‍या 
शालीनतेचा द्योतक आहे, चरित्रविषय झालेल्या 
व्यक्‍तीवद्दळचा पूज्यजाव असाधारण आहे, आणि 
ज्या कालखंडाविषयी ते लिहीत आहेत त्याबद्दलच्या 
बऱ्याचशा तपझ्लीलाचे ज्ञानही सर्वकष आहे. आपल्या 
अंगीकृत कार्याचे गांभीर्य त्यांना पदोपदी प्रतीत होते 
असे स्वच्छ दिसते. ज्या शब्दात त्यांनी ग्रंथारंभी 
आपले हूद्गत व्यक्‍त केले आहे ते शब्द या चरित्र- 
लेखनाची पार्वभूमी उत्कृष्टपणे समजावून देणारे 
असून वाचकाच्या मनात काही काळ तरी खळबळ 
निर्माण केल्याखेरीज राहाणार नाहीत. ही भावोत्कटता 
चरित्रलेखनात अनेकवेळा प्रत्ययाला येते. 


अज्ञात असे क्षेत्र चरित्रलेखकाला मिळण्यात काही 
फायदे असतात हे खरे असले तरी निव्वळ तेवढ्याच 
भांडवलावर चरित्रलेखन यशस्वी होणार नाही हे उघड 
आहे. मामा परमानंद यांची माहिती प्रथमच एवढ्या 
विस्ताराने महाराष्ट्रीय वाचकांना उपलब्ध झाली 
म्हणून या ग्रंथाची महती आहेच; तथापि ही माहिती 
चरित्रकाराने अतिशय व्यवस्थित स्वरुपात मांडली 
आहे व पाल्हाळ शक्‍य तितका कमी करण्याचा यत्न 
केला आहे. अजूनही तो कमी करता आला असता 
असे काही ठिकाणी वाटले तरी चरित्रलेखनाचे उद्दिष्ट 
भनाशी आणल्यास तो खपण्यासारखा वाटतो. द्रा. गो. 
वैद्य यांनी चंदावरकरांचे चरित्र लिहिले आहे त्यात 
रखमाबाईचा खटला विस्ताराने दिला आहे त्याच- 
प्रमाणे याही चरित्रात तो दिला आहे. तो संक्षपाने 


9 (५ *्* 
मृतम | ७-4 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकार व्र आ 
ग ८. ४ «, 
राज्य मराठी विकास संस्थटा क 2 १. र 
जजपाठणाळामंडळ, वा 


श्री. मु. गो. देदापांडे 


मामा परमानंद यांचे चरित्र 


दिला असता किंवा मुळीच न देता चरित्रदृष्ट्या 
आवश्यक भागच तेवढा दिला असता-तरी विघंडले 
नसते असे म्हणण्याजोगे आहे. परंतु मामा परमानंद 
यांनी स्वतःचे नांव प्रसिद्ध न होऊ देतां बॉम्बे गॅझेटमध्ये 
रखमाबाईबद्दळ सहानुभूती दशविणारे पत्र लिहिल्या- 
नंतर या पत्राचा लेखक कोण हे जाणण्याची उत्सुकता 
रखमावाईस वाटू लागली व तिने संपादकांकडून ते 
समजून घेण्याची इच्छा प्रदशित केली हा परमानंदांच्या 
चरित्राच्या दृष्टीने महत्वाचा भाग असल्याने तो 
सर्वे तपक्षील लेखकाने दिला असावा. 


परमानंदांचे चरित्र एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्त- 
रार्धांतील अनेक महत्वाच्या सामाजिक घडामोडींशी 
निगडित आहे; व विशेषतः प्रार्थनासमाज, सामाजिक 
सुधारणा, संस्थानी राज्यकारभार, सत्य्योधक समाज 
व दलितांचा उद्धार, स्त्रीदास्यविमोचन, राज्य- 
कारभारातील लांचलुचपत, वृत्तपत्रांची कतंव्ये, 
मराठी भाषेतील ग्रंथर्निमिती वगैरे बाबींशी आणि 
भारतीय स्वातंत्र्याची सनदशीर चळवळ निर्माण 
करणाऱ्या काँग्रेसची स्थापना करणाऱ्या व्यक्तींशी 
निगडित आहे हे वाचकांच्या ध्यानी आणून देण्यात 
श्री. कुलकर्णी यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे अद्यापपर्यंत 
ज्या गोष्टींचे दुवे नीट जुळले नव्हते त्यापैकी काही 
दुवे या प्रकाशनामुळे जुळले जातील असे जरी इति- 
हासाच्या अभ्यासकाला म्हणता आले नाही तरी परमा- 
नंदांच्या व्यक्‍तिगत थोरवीविषयी व त्यांच्या चरित्र- 
लेखनाच्या कसलीही शंका उरत 
नाही.आणि मलबारी यांच्याबद्दलची हकीकत वाचल्या- 
नंतर वेडरबर्न, ह्यूम व प्रिन्सिपल वर्डस्व्थ हे भारता- 
च्या जाग॒तीसाठी झटणारे इंग्रज पुढारी बालविवाह 
आणि असंमत वैधव्य या प्रश्‍नांना गौण लेखत होते;अशा 
लहान प्रश्‍नांवर मलबारी सारख्यांनी वर्षानुवर्षे आपली 
सर्वे शक्‍ती केन्द्रित करावी याबद्दल हकूम यांना नवल 
वाटतं होते; तर उलट मॅक्समुल्लर यांना या प्रश्‍नावर 
मलबारींना सुरवातीला माघार घ्यावी लागली हे 


३५ 


व ८--/आर 
"उर ऊएऑ” 


"करंजगपरचघछजेसञन, 


व तगदपषन” व च 
-पफमणप४सरतलबश »* 
४ हि” 


संगणकीकत 


नवभारत 


समजल्याने फार वाईट वाटले होते. त्यांनी इंग्हंडातीळ 
स्त्रियांपुढे हा प्रश्‍न मांडावा अज्ञी मल्वारींना 
सूचना. केली व त्याप्रमाणे मलवारी या ध्येयपूर्तीसाठी 
इंग्लंडला गेले; हे सर्वे वाचल्यानंतर टिळकांच्याबद्दंल 
विचार करणार्‍या विवेचकाला काही मजकूर तरी 
नवीन मिळाला आहे असे खासच म्हणता येण्यासारखे 
आहे. 

संमतिवयाच्या कायद्याच्या संदर्भात खुद्द इंग्लंड- 
मध्ये एक खटला तेव्हा गाजला होता त्याचा उल्लेख 
करावासा वाटतो. सन १८८० मध्ये एक चमत्कारिक 
खटला कोर्टापुढे आला. ब्रॉडले नावाच्या इसमाने सात 
वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केला अशी फिर्याद होती. 
ब्रॉडलेने सांगितले की या कृत्याला मुलीची संमती 
होती. लीस्टरशायर मधील सेशन्स कोर्टाच्या प्रमुखाने 
अशी भूमिका घेतली की सात वर्षाच्या मुलीची संमति 
ही मान्य होण्याजोगी नाही. ब्रॉडलेळा १२ महित्यांची 
सकत मजुरीची शिक्षा दिली पाहिजे. या खंटल्यावर 
अपील करण्यात आले तेव्हा अपीलकोर्टाने हा निर्णय 
रदद ठरविला व ब्रॉडलेने संमती मिळविली होती ही 
गोष्ट कायद्याच्या दृष्टीने पुरेशी मानली. दहा जन 
१८८० रोजी, पीटर टेलर या लीस्टरच्या प्रतिनिधीने 
पालेमेंटमध्ये अँटर्नी जनरल सर हेन्री जेम्स यांस 
याबाबत प्रश्‍न विचारला. सर हेन्री म्हणाले, 'अमक 
वयाच्या आत संमती दिली जाऊ शकत नाही अशी 
काही वयोमर्यादा सध्याच्या आपल्या कायद्याच्या 
तरतुदीमध्ये नाही. ' याबद्दल सर हेन्री जेम्स पुढे 
असेही म्हणाले की, 'बलात्काराच्या असल्या खटल्यांच्या 
बाबतीत संमतिवय म्हणून काही कायदेशीररीत्या 
ठरविले जाणे अगत्याचे आहे व शक्‍य तेवढ्या लवकर 
यासंबंधी तरतूद करणे सभागृहाने मनावर घ्यावे. 
पालंमेंटच्या त्याच अधिवेशनात एक कायदा पास झाला 
व वयोमर्यादा ठरविण्यात आली. ही हकीकत पॅटिक 
होवर्थ यांनो लिहिलेल्या 'क्‍्वशचन्स इन दि हाऊस 
(ब्रॉडले हेड) या पुस्तकात पृष्ठ १७७ वर दिलेली 
आहे. ठे 

या प्रश्‍नावर मलबारी, चंदावरकर, रानडे, नूलकर 
आणि परमानंद एका बाजूला तर मंडलिक, नाना 
मोरोजी, वगैरे मंडळी दुसर्‍या बाजूला असे दृव्य दिसते. 
मंडलिक वारले तेव्हा त्यांच्या जागी नूलकर हे व्हाइस- 


२६ 


'रायच्या कौन्सिळवर नेमले गेले. ज्या मंडलिकांच्या 
'नेटिव ओपिनियन' या साप्ताहिकाची संपादकीय 
जबावदारी परमानंदांनी १८६४ ते १८६६ प्त 
सुरुवातीच्या दिवसात सांभाळली त्याच मंडलिकांच्या 
सनातनी धोरणाविरुद्ध बालविवाह व संमतिवयाचा 
कायदा या विषयावर परमानंदांना लढावे लागले 
याचा परमानंदांच्या मनावर काही परिणाम घडला 
किंवा नाही हे श्री. कुलकर्णी यांच्या चरित्रलेखनावरून 
मुळीच समजून येत नाही. अद्या मानसिक आलेखाची 
उणीव आपल्याकडील बहुतेक सर्वच चरित्रलेखनात 
आढळत असल्याने व सामाजिक प्रश्‍नांच्या व राजकीय 
प्रनांच्या धुमशचक्रीत एकदा या बाजूला तर एकदा 
त्या बाजूला अशी स्थिती वहुतेक मोठ्या व्यक्तींची 
झालेली असल्याने त्यांची व्यक्तित्वे अद्यापि खर्‍या 
अर्थाने उलगडली गेलेलीच नाहीत. ती तपासण्याच्या 
प्राथमिक तयारीसाठी जी सर्वांगीण माहिती उपलब्ध 
झाली पाहिजे ती परिश्रमपूर्वक जमा करणे व संगत- 
वार रीतीने मांडणे हेही काम. फार महत्वाचे आहे 
आपण करीत असलेला व्यक्तित्वाचा उलगडा वरोबर 
असेलच अशी शंभर टक्के खात्री कोणताही असा 
भाष्यकार किंवा कलावंत चरित्रकार देऊ शकणार 
नाही. इतरांना कदाचित्‌ ते चित्र अन्यायकारक झाले 
आहे किवा अवुरे उठले आहे किवा भडक झाले आहे 
वाटेल. अज्ञा वेळी एकंदर चरित्रठेखनाला आधारमूत 
असलेली सामुग्री पुन्हा ढवळून पाहावी लागते. म्हणून 
श्री. कुलकर्णी यांनी परमानंदांच्या किवा जगच्याश 
शंकरशेट यांच्या चरित्रलेखनाच्या कामी जे दीर्घ 
परिश्रम घेतले आहेत व वाचकांपुढे बरेचसे साहित्य 
माडले आहे त्याचे मोल फार आहे. 


हे चरित्र वाचून बाजूस ठेवल्यानंतर परमार्नदर 
कोण होते या प्रश्‍नाला उत्तर देणे एकदम थोडेसे कठीण 
आहे. अनंत काणेकर लिहितात, 'मामा परमानंद हे 
माझ्या आईचे चुलते म्हणजे माझे आजोबा असू. 
मछासुद्धा त्यांची फारशी माहिती नव्हती. शिक्षण 
सपल्यानंतर मी लेखन वाचन करू लागलो, 
रानड, तेलंग, भांडारकर ,टिळक, आगरकर इत्यादींची 
"छा चांगलीच माहिती झाली....आम्ही मामा परमा” 
नंदांचा फोटो पाहात असू. त्यांच्या काळात ते कुणी" 
तरी मोठे होते असे आमच्या घरातल्या माणसांच्या 


> प ब न 
“उड ऊएकऑ” १. * 
“-ऐओ की औञा” डी व. कि. 
-करनगपर[चच्ञडञन', क 
आटव्डढणतयदधत , 
"पफबभम॥२ चच र्न 
“बसह४कळध्त्त 


मामा परमानंद यांचे चरित्र 


तोंडन मधून मधून ऐकत असू, पण त्यांनी काय कार्य 
केले, याची फारशी कल्पना आम्हाला नव्हती....... 
हे चरित्र वाचल्यानंतर परमानंद यांच्या सामाजिक 
वाष्ठया प्रगतिपर विचारसरणीची कल्पना येते; 
इंदुप्रकाश, नेटिव ओपिनियन, स्पेक्टेंटर वगैरे मधील 
वृत्तपत्रलेखनातून त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीची 
कल्पना येते; सुबोधपत्रिकेची त्यांनी जी सेवा केली ती 
ध्यानी येते; प्राथनासमाज, रमाबाईंचे शारदासदन, 
ज्योतिवा फुले यांचे कार्य-या सर्वांसाठी त्यांनी जी 
झीज सोसली ती मनासमोर येते; मित्रत्वाला जागून 
मामांनी अनेकांना जी अवबोलपणानें अमोल मदत:केली 
तीही आठवू लागते आणि अखेरीस त्यांचा पराकोटीचा 
विनम व समतोल वृत्ती यांचेही प्रत्यंतर येऊ शक- 
णारे दाखले एकामागून एक पुढे उभे राहातात. 
भ्रसिद्धिपराडमुखता हा परमानंदांचा फार मोठा 
विशेष गुण आहे याचीही खात्री पटते. 

हकक एवढे सगळे मान्य करूनही परमानंद ही व्यक्‍ती 
यापंगोवुडे साकार होते असे मात्र घडत नाही असे 
म्हणणे भाग आहे. सयाजीरावांनी परमानंदांच्या 
आजारीपणात त्यांना भेटण्याची इच्छा प्रदशित केली 
असता माझ्यासारख्या गरीब माणसाच्या घरी येण्याने 
रस्त्यावरील गर्दीत. मात्र विनाकारण वाढ होईल हे 
परमानंदांनी म्हणणे; किवा ज्योतिवा फुले यांच्यासाठी 
सयाजीरावांजवळ आर्जवे करणे या गोष्टींची परिणती 
व्यक्तित्व साकार होण्याच्या दृष्टीने साहाय्यकारी 
ठरणारी आहे. परंतु अशी ठिकाणे थोडी आहेत. स्वामी 
आनंदाश्रम वगैरेंच्या सहकार्याची गाथा त्यादृष्टीने 
निव्वळ माहिती पुरविणारी आहे. माहितीला जिवंत- 
पणा आणून देणारा गुण त्यात नाही. असेच बरेच 
ठिकाणी झाले आहे. 


परमानंदांनी नेटिव ओपिनियनमध्ये जी तीन वर्षे 
'घालविली त्याबद्दल लिहिताना, किवा त्यांच्या जागी 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांची रिपोर्टर ऑन दि नेटिव 
भेस म्हणून नेमणूक झाली त्याबद्दल लिहिताना आणि 
त्यांच्या सरकारी नोकरीतील मानखंडनेबद्दल लिहि- 
ताना श्री. कुलकर्णी यांचा व्यक्तिपूजनाकडे आधीच 
झुकलेळा कळ संपूर्णपणे ढळला आहे| असे म्हटले 
पाहिजे. त्यानीच या चरित्रात जागजागी विनायक 
नारायण भागवत या परमानंदांच्या सहकाऱर्‍्याबद्दल 


लिहिले आहे. हे विनायक नारायण भागवत नेटिव 
ओपिनियन साप्ताहिकाचे पहिले संपादक होते व 
व्यवस्थापकही होते ' असे गं. दे. खानोलकर यांनी 
त्यांच्याबद्दल अर्वाचीन मराठी वाडमयसेवक खंड ४ 
यामध्ये जे लिहिले आहे त्यावरून स्पष्ट दिसते. 
नारायण महादेव परमानंद यांची मुदतही तीन 
वर्षांची होती व त्यांनी १ मार्च १८६७ पासून 
नेटिव ओपिनियनमधीलळ कामाची रजा घेतली 
होती. स्वाभाविकच या चरित्रात जे म्हटले आहे 
की 'नेटिव ओपिनियन' च्या पहिल्या अंकापासूनच 
परमानंद हे संपादकीय जबाबदारी पाहू लागले 
होते ते तितकेसे बरोवर वाटत नाही. श्री. 
कुलकर्णी लिहितात की पहिल्या अंकाच्या वेळी 
परमानंदांना मुंबई सोडून जायचे असल्याने त्यांनी 
सर्व व्यवस्था करून ठेवली होती व व्यवस्थापक 
भागवत यांना सूचना देऊन ठेवल्या होत्या. खानोलकर 
लिहितात की, 'नेटिव ओपिनियन' चे संपादक म्हणून 
परमानंद हे काही दिवसांनी आले. अर्थात भागवत 
आणि परमानंद यांचा स्नेह दृढ होता हे मात्र 
कुलकर्ण्यांच्या चरित्रावरून कळून येण्यासारखे आहे. 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांची नेमणूक कदी झाली 
याचा उलगडा करताना अधिकारी वर्गाने परमा- 
नंदांची नेमणूक करावयाचे ठरविले असताही ककहॅम 
प्रकरणात परमानंदांनी कडक लिहिले होते म्हणून 
त्यांना वाजूस सारले असे कुलकर्णी म्हणतात. परंतु 
कृष्णशास्त्र्यांवर तर इंग्रज अधिकाऱ्यांचा परमा- 
नंदांहून अधिक राग होता हे ते विसरतात. कृष्ण- 
झास्त्री यांनी मिशनर्‍यांच्या प्रचाराला आळा बसावा 
म्हणून ' विचारलहरी ' हे मासिक सुरू केले होते. 
१८६८ मध्ये त्यांची रिपोर्टर ऑनःंदि नेटिव प्रेस 
म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर विष्णुशास्त्री चिपळूण- 
करांच्या निबंधमालेवर लिहिण्याचाही प्रसंग कृष्ण- 
वास्त्र्यांवर आलेला होता. 

याच संदर्भात आणखी एकदोन उदाहरणे नमूद 
करण्यासारखी आढळतात. तीही पुढे देतो. अशाकरता 
कौ चरित्रलेखनाच्या कामी तत्कालीन इतर घटना 
व परिस्थिती यांचा विचार उपकारक ठरावा. 
गं. दे. खानोलकरांच्या अर्वाचीन मराठी वाडमय- 
सेवक, भाग ४ यामध्ये नारायण हरि भागवत यांज- 


३७ 


1: 

टळटटण तथवधना 

“पफबभम' ल्ण्चि ठं न 
-चसर छत 


नवभारत 


विषयी ज. र. आजगांवकर यांचा लेख आहे. 
आजगांवकर त्यांच्याविषयी लिहितात, “मुंबईतील 
बहुतेक सावेजनिक- चळवळीत भागवतांचे अंग असे. 
ते फार.निःस्पृह असत; व कोणत्याही मोठ्या माणसा- 
'विरुद्ध बोलण्याचा प्रसंग आला असता, ते विलकूल 
माघार घेत नसत. सरळ व स्पष्ट दिसेल ते वोलावयाचे, 
कोणाची भीड ठेवावयाची नाही, हा त्यांचा स्वभावच 
होता. सरकारी नोकराने वर्तमानपत्रात लिहू नये असा 
नियम आहे; तथापि नारायणराव हे 'वार्ताहर' 
पत्राचे सात वर्षे संपादक होते! व ही गोष्ट 
त्यांच्या वरिष्ठांसही ठाऊक होती; परंतु त्यास 
नोकरीची फारशी पर्वा नसल्यामुळे, त्यास त्या 
बावतीत काही बोलल्यास, ते एकदम राजीनामा 
देतील या भीतीने त्यांचे वरिष्ठ, तिकडे दर्लक्ष 
करीत असत.” दुसरे उदाहरण अगदी ठळक आहे. 
ते लोकहितवादींचेच. मुंबईच्या 'प्रमाकर' साप्ताहि- 
कात इ. स. १८४८ ते १८५० मध्ये त्यांनी शतपत्रे 
लिहिली तेव्हा ते अवघे २५ ते २७ वर्षे वयाचे तरुण 
होते. परंतु या शतपत्रांच्या मालिकेनंतर फक्त दोनच 
वर्षांनी त्यांना वाई येथे मुन्सफ म्हणून नेमण्यात आले. 
लोकहितवादी यांच्या शतपत्रात हिंदुस्थानातील 
भोळसट, अंधश्रद्ध आणि भेकड व आळशी जनतेवर 
ज्याप्रमाणे ताझेरे आहेत त्याचप्रमाणे ब्रिटिश 
राजवटीमुळे हिंदुस्थानची पिळवणूक घडते त्याचेही 


निःसंदिग्ध दर्शन आहे. अशा उदाहरणांवरून लक्षात 
येते ते एवढेच की, श्री. कुलकर्णी यांनी परमानंदांच्या 
चरित्रात 'कठोर कततेव्यनिष्ठेचे वक्षीस !' हे जॅ 
प्रकरण लिहिले आहे ते अंतर्गत माहितीच्या दृष्टीने 
जरी वाचनीय असले तरी आपल्यावर कोणाची तरी 
इतराजी होईल किंवा आपली आथ्रिक हानी होईल 
हा विचार मनासमोर येण्यासारखे प्रसंग अनेकांच्या 
आयुष्यात येत असतात. केव्हा खरोखरीच आपल्या 
वाट्याला येऊ शकणारे भाग्य हिरावले जाते त्याला 
हा निःस्पृहपणा कारणीभूत होतो.; केव्हा त्याला 
इतरही आणखी काही कारणे अस्‌ शकतात. 


खुद्द परमानंदांना हे किती उत्तम रीतीने माहीत 
झालेले होते ते त्यांच्या पितू-बोध या टिपणात व्यर्कत 
झालेळे आहे. परमानंदांसारखी गंभीर प्रकृतीची 
माणसे एकोणिसाव्या शतकाची खास निमिती 
आहे हे विस्ताराने सांगण्याची आवश्यकता नाही. 


: या क्तंव्यनिष्ठ, ईश्वरपरायण, श्रद्धायुक्त अंत:- 


करणांतून निघालेल्या उद्‌गारांची महती श्रद्धेला तर्ड 
गेलेल्या आजच्या मनःपिडाच्या माणसांना पटो वा 
न पटो. परंतु इतर अनेक आयुष्यक्रमात आढळणारा 
दुटप्पीपणा परमानंदांच्या व्यक्तित्वात कोठेही विशेष” 
करून आढळत नाही हे त्यांचे फार मोठे वैयक्तिक 
यश. 


नन---<२-५०५४०---- 


वसगगसळ््य्य 


या ७०७७८ ०७"७%८/००"३५५८”२०९७%८>-० "१८"३५%८८०२७३/%८/०) ७९५%८”०% ७३५१५८० 


काकोक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 


9 मिळण्याचे ठिकाण - 
> 


- लेखक - र 
2 


प्रा, सदाशिव आठवले 
किं. ३ रु. 


न 

चिटणीस , प्राज्ञषपाठयाळा मंडळ, वाई, : 
[ जि. सातारा ] ट्ठ 

९.>५५९-०९.०९ ० ९.०९-००९.>०/९-०५९४ 


"करंखगपर निघता 
-रढरटण 


व्् 
-पफनभसरतनश् । 
"-चसह४ळ्यत्ता 


डो. र. चिं. बडवे 


मानवी ज्ञानाचे स्वरूप 


1 
डि एप्रिल व॒ ऑगस्ट महिन्याच्या 
ल श्री, बऱ्हाडपांडे व श्री. देशमुख यांचे पर- 


स्पर स्व ०८. नि. 1. फा > पै 
क जाळा क करणारे लेख वाचून सखेदा श्रर्य वाटले. 
्वीही एकदा नवभारतातीळ लेखात असाच अतिरेकी 


कळो ह आल होता. त्यावेळी प्रा. अ. मि. शाह 
लिहिल्या बेल जक तीत्र नापसंती व्यक्त. करून तोल सोडून 
जू ता लेखावर टीका केली होती व असे 
आरवावे क मूळ लेखकाकडे पुनठेखनासाठी 
होती. पा संपादकांना विनंतिवजा सूचना कली 
ह आळ मीक प्रसिद्ध झालेल्या काही अंकात क्वचित 
दोषा त चा मजकूर आलेला असला तरी ती 
ता त खल्पाची . होती. परंतु उपयुक्त दोन 

षा पहाता श्री. शहांच्या सूचनेची पुनरुक्ती 
ते प्रसंग आलेला आहे असे वाढू लागते. 
ह. द्‌ कातही चिखलंफेकीचा प्रचार मधून मधून 
दृष्टोत्पत्तीस येतो हे खरे परंतु दैनिकातील लिखाण 


सामान्यपणे अत्यल्पायुषी असल्याने तिकडे थोडाफार_ 


कानाडोळा करणे कदाचित क्षम्य ठरेल. परंतु नवभार- 
ताची स्थिती निराळी आहे असे मला निश्चितपणे 
वाटते, नवभारताचे लेखकच काय परंतु बहुसंख्य वाच- 
कही बौद्धिक दृष्टीने उच्च क्षेत्रातील असल्याने नवभार- 
ताच्या माध्यमाचा परत्पर चिखलफेक्रीसाठी उपयोग 
अक्षम्यच मानावे लागेल, अन्य मासिकांचा या कामी 
उपयोग करण्यास हरकत नाही असे मात्र येथे अप्रत्य- 
क्षही सुचवावयाचे नाही हे अर्थातच वाचकांच्या 
सहूज लक्षात येऊ शकेल. विविध क्षेत्रातील उच्च 
दर्जाच्या अभ्यासक अथवा संद्योधकात मधून मधून 
द्सून येणारी ही धुळवड पाहिली म्हणजे नुसत्या 
क अथवा निषेधांन या वृत्तीस पायबंद घाल- 

य॒त्न करण्याएवजी अथवा अशा प्रयत्नाना 
व म्हणून या प्रश्नांची विशेष चिकित्सा करून 
झोत या बुडाशी काय आहे हे शोधण्याची गरज उतनन्न 
होते ब हेच करण्याचा या लेखाचा उंदेश आहे; कारण 


१ 
र त »«% 
०२“ 
अनुक्रमणिका जळ क र्‍ | मु 
कनकेक, जरनल क: स्का ४. ३ * 
मराठी विकास संस्शेटारं ह." - : 


नुसत्या कोरड्या उपदेश्ापेक्षा हा मार्ग अधिक विधायक 
व परिणामकारक होण्याचा संभव आहे. असा शोध 
घेतल्यास आपल्याला असे आढळून येईल की 
आपापल्या विषयात. अधिकाधिक खोळ अवगाहन कर- 
ण्यात मम्न वा मश्गूल उच्च असलेली ही थोर व विद्वान 
घंडळी निरनिराळ्या विषयातील मानवी ज्ञानाचे मूल- 
भूत स्वरूप काय असते हे समजूत घेण्याचेच विसरत 
असावीत अथवा आपापल्या विषयाचे अधिकाधिक 
ज्ञान सैपादन करण हेच फक्त आपले काम आहे व 
“ज्ञान ही संज्ञा ज्याला लावली जाते त्याचे स्वरूप 
साधणे व समजावून घेणे अन्य तत्त्ववेत्यांचे कर्तव्य आहे 
असे समजून तिकडे हेठपुरस्सर दुलंक्ष करीत असा- 
वीत. निदान त्याच्या लिखाणात काही काही वेळेला 
दिसून येणाऱ्या चिखलफेकीवरून तशी जअर शांका तरी 
मनात नकीच उत्पन्न होते. खाजगी व सार्वजनिक 
बादांच्या सूक्ष्म अवलोकनानंतर ही शंका दृढमूल होते 
म्हणून ज्ञानाचे स्वरूप काय आहे अथवा असेत हे 
थोडक्यात पाहू. 
ज्ञानाचे पूर्ण खरूपात आकलन 
होण्याच्या आड येणाऱ्या गोष्टी 

उच्च क्षेत्रातील व उच्च दर्जाचे ज्ञान हे खरे पाहता 
काही थोडे अपवाद सोडता दभर टक्के सिद्ध असे ज्ञान 
नसून थोड्याफार उपल्ब्ध पुराव्याच्या आधाराने 
रचलेल्या सिद्धांतकल्पना ( प्र १०७९४९४ ) अस- 
तातव या कल्पनांचे खरूप पण ती ती कल्पना 
रचणाऱ्या विद्वानांच्या दृष्टिबिंदूवर अवलंबून असते. 
म्हणज अस की संद्योधनांनिमित्त पुरावे गोळा करताना 
अमुक पुरावा महत्त्वाचा म्हणून स्वीकार्य ब अमुक 
बिनमहच्त्वाचा म्हणून त्याज्य असे वर्गीकरण करून 
महत्त्ताच्या पुराव्यावर स्पष्टीकरणात्मक सिद्धांतकल्पना 
स्वण्यात येते. परंतु कोणता पुरांबा महत्त्वाचा व कोणता 
ब्रिनमहत्त्वाचा हे निश्चित करण्याची अंतिम कसोटी 
संशोधकाचा तत्सैबंधींचा दृष्टिबिंदू हीच असते, बिषय- 


३९ 


तना 


७३७००३ 


नवभारत . 


वस्तू व विविध विषयातील संशोधनात्मक परंपरा 
यांचाही.या कामात वाटा असतो यात इांका नाही 
'परंतु .दृष्टिबिंदूचा वाटा अधिक असंतो यातही रांका 
नाही, यामुळेच एकाच प्रकारच्या पुराः्यावरून निर- 
निराळे विद्वान वेगवेगळ्या कल्पना करण्यास प्रधत्त 
होतात. या अनेक कल्पनांपेकी कोणतीही कल्पना दभर 
टक्के सत्य बहुधा नसते परंतु प्रत्येकीत सत्याचा कमी- 
अधिक अंद बहुतेक असतोच. चित्रकलाविषयक एका 
साध्या उदाहरणावरून हा मुद्दा कोणाच्याही लक्षात 
सहज येऊ राकेल. चित्रकला शिक्षकाने वर्गाला द्याव- 
थोंच्या पाठांपैकरी एका पाठाची रचना अशी असते की 
मध्यभागी एखाद्या मेजावर अथवा खोक्यावर एक 
वा अनेक वस्तू व्यवस्थित लावून ठेवावयाच्या व 
विद्यार्थ्यांना त्या मेजाभोवती गोलाकार व एकमेकां- 
पासून थोडथोड्या अंतरावर बसवून प्रत्येकाने समोरील 
वस्तूंचे आपल्याला दिसत असेल तसे हुनेहूब चित्र 
काढावयाचे. अश्शा तर्‍हेने विद्यार्थ्यांनी काढलेली चित्रे 
एकत्रित करून पाहिली म्हणजे आपल्या ताबडतोब 
लक्षात येते की चित्रित केळेली वस्तू मूलतः एकच असली 
तरी कोणतीही दोन चित्रे अगदी सारखीतर नसतातच 
परंतु परस्परांसमोर बसलेल्या विद्यार्थ्यांची चित्रे अनेक 
बात्रतीत परस्परविरोधीहदी असतात याचे मुख्य कारण 
म्हणजे विद्यार्थ्यांचे स्थानभिन्नत्व. वस्तू तीच असली 
तरी स्थानभिन्नत्वामुळे प्रत्येक विद्य 
उण्या प्रमाणात इतरांपेक्षा वेगळी 
वस्तू कोणासच दिसत नाही, ज्ञानाच्या बाबतीतही 
नेमके असेच घडत असते. ज्ञेय एकच असले तरी 
शात्यांच्या दृष्टिबिंदु-मिन्नत्वामुळे निरनिराळ्या शात्यांना 
ती निरनिराळी दिसते, यात कोणाचाही वैयक्तिक 
स्वरूपाचा दोष नसतो. ज्ञान प्राप्त करताना शेयाची 
एकच बाजू समोर दिसते व ती बाजूही व्यक्तिसापेक्ष 
दिसते. व त्यावरच आधार घेऊन शाता सिद्धांत- 
कल्पना रचीत असतो, यामुळे कोणत्याही सिद्धांताचे 
आपल्याला सम्यग्रान झाले आहे असे कोणत्याही 
विद्वानाने मानण वा इतरांना सांगणे म्हणजे अजाणता 
का होइना पण आत्म वा परवेचना करणेच होय 
श्ानसाधकाने व्यक्तिनिरपेक्ष बनून, स्वतःचे पद 
अथवा दृष्टिबिंदू बाजूला सारून शानसाधना केली तर 


हा दोष टळेल व शान शंभर टकके सत्य होईल यात तर 


दिसते व सं पूण 


अनुक्रमणिका 


र्थ्याला ती अधिक 


शांका नाहीना असे कदाचित कोणी विचारील. त्यावर 
उत्तर इतकेच की अशी व्यक्ती अस्तित्वात असण्याचा 
अथवा येण्याचा संभव बहुतेक नाहीच. मनु 
निरपेक्षतेचा. अगदी प्रामाणिक व कसून . प्रयत्न 
केला तर त्याच्या ज्ञानातील एकांगीपणाचा अथवा 
सापेक्षतेचा दोष थोडाफार कमी होऊ दकेळ परर 
तो पूणपणे दूर होणे जवळ जवळ अदवक्य आहे- 
याचे कारण असे की व्यक्तीमध्ये जोपर्यंत व्यक्तित्त 
आहे ,(व व्यक्ति जिवंत असेपर्यंत ते राहाणारच ) 
तोपयंत काहीना काही बरावाईट अनुकूल प्रतिकूल 
दृष्टिबिंदू अथवा पूर्वग्रह तिच्यामध्ये राहाणारच, 
पूवग्रह कदाचित नाहीसे होऊ शकतील परंतु दृष्टिबिंदू 
नाहीसा होगे अशक्य, कोणत्या तरी प्रकारचा इष्टिबरि् 
असल्याखेरीज ज्ञानसाधनेची सुरवात होणेच कठीण 
असते, प्रत्येकाचा सुरवातीचा दृष्टिबिंदू अखेरपर्यंत 
कायम बा स्थिर असतो असे मात्र नाही. ज्ञानर्सपा” 
दनाबरोबस्च दृष्टिबिंदूतही फेरफार होण्याचा सैमव 
असतो, दृष्टिबिंदू अस्तित्वातच नाही असे मात्र घट 

चे 
शकत नाही, यामुळेच एकाच ग्रंथाचे अथवा घटत 
वेगवेगळे अर्थ कसे लावळे जातात हे यावरून स्पट 
होइल, या सर्वांचा विचार करता शंभर टके सत्य ह 
सद्ध शान ही किती :दुर्मिळ वस्तू आहे माता 
चेटकन उमज पडेल, दृष्टिबिंदूच्या या मिन्नत्वा क 
कोणतीही सिद्धांतकल्पना । रचण्यापूर्वी उच्च कनात 
बिद्वान अन्य विद्ठानांबरोबर प्रत्यक्ष अथवा लेख, 
इत्यादीद्वारा परोक्ष विचारविनिमय करण्याची वाळणे | 
घेतात, कारण त्यामुळे विषयाच्या अन्य ब्राजू क्षार - 
येऊन एकांगीपणाची तीत्रता कमी होण्यास मदत हीते. 
शानाच्या क्षेत्रात एकांडे शिलेदाराला श्रेष्ठ स्थान प्र 
होण्याचा प्रसंग अपवादात्मकच होय. 


ज्ञान मद्यासारखे चढू लागले तर 


दुसरे असे कौ ज्ञानसाधना अथवा ज्ञानसंशोष 

सेतत चालणारी प्रक्रिया असल्याने प्रत्येक शै 
नेवनवीन माहिती, पुरावे व दृष्टिबिंदू उपलब्ध हीर 
असतात ब प्रत्येक संशोधकाला त्या सर्वाचा तत 
उपयोग करून आपापले सिद्धांत ( म्हणजेच तिक श्र 
केस्पना ) तयार करावे लागतात अथवा . पूर्वी ह 
पादलेळे सिद्धांत तपासून घ्यावे लागतात व जरूर 


४० व 52 


"कखगधर नियमन, 
“रढडटण' व्ष प 

-चफनभम रतन 
“चबमह४कळ्ततत 


मानवी ज्ञानाचे स्वरूप 


व च अथवा पुनधटन करावे लागते. 
नकर गतेच क्षेत्र असे नाही की ज्यात पूर्ण माहिती 
1 संपूण पुरावा उपलब्ध होऊन गेला आहे. नवीन 
ह सर्वच क्षेत्रात सतत उपल्ब्ध होत आहे ब होत 
व क तराधळ कोणत्याच ज्ञानशाखेला परिपूर्ण स्वरूप 
त नाही व कल्पनीय भविष्यकाळात होणारही 
व शिळ | स्थिती असताना आपल्या ज्ञानाची 
यया वि त्याहून निराळे ज्ञान प्रतिपादन करणाऱ्या 
अथाने ह क मूर्खात काढणारे विद्वान हे खऱ्या 
बागाचा बय त्रीपु आ |दृढ्राच ९ विसरतात त्यांच्या 
०. चे स्वरूप येते व त्या मद्याचा कैफ चढून 
प्रवृत्त ह सन अद्वातद्वा प्रकारची शेणमारी करण्यास 
घदेचे याची झा वर्षीच्या, भारतीय इतिहास परि- 
यानी नाली दान अध्यक्ष हैद्राबरादचे प्रा. शेरवाणी 
वस्तूबददळ क म्हणून मानल्या जात असलेल्या अनेंक 
श्री शी रोळा विचार आधार देऊन मांडणाऱ्या 
(स्त यांच्यावर निष्कारण आग पाखडून त्यांचे 
ह र चुलीत घालण्याच्याच फक्त योग्यतेचे आहेत 
वि व खंडन न करता व कोणताही शः वा 
तर दुसर धन वडी हे दारूच्या तारेतील बरळणे नव्हे 
खरा विद्वान होर अद्या तास्पाचून दूर राहाणारा हाच 
ग्य. ठे ह्य हे सर्वानीच लक्षात घ्यावयास हवे, 
वेगळे ब पुरावे देऊन प्रतिपक्षीयांचे खेडन करणे 
मुद्दे डी त गी | गालीप्रदान करून आपापले 
या दोन्हींची वा _विनाधार सिद्ध करणे वेगळे. 
तर सवेच का होऊ देता कामा न्ये. विद्वानांनी 
व्हावेत ही & ता इतके तरी संस्कार व्यक्तीवर 
बाबतीत एॉ धक अयोग्य कशी म्हणता येईल ! या 
शानकोशकार वे. उदाहरणे जाता जाता लळा, घेऊ, 
उत्पत्तीसंंधी जा डा व्य. केतकर यांनी जातिभेदाच्या 
दाताच्या झा न काळापासून प्रचलित असलेल्या 
द जातिभेदा बरोबर उलट असा सिद्धांत सपा 
कवळ डल र या इंग्रजी ग्रंथात मांडला, 
पणीत अथ कांनी गीतेचा श्री आद्यरकरांचाच 
बद करणा अमान्य करून स्वतःचा सुवतत ञ 
इ करण्यासाठी गीतारहस्य हा ग्रंथ लिहिला. 


शो 

ळी केल्यास अश्ी आणखीही उदाहरणे मिळू 
ल, लक्षात घेण्यासारखी बाब ही आहे की कै. 

न. भा, ६ ४१ 


केतकर वा टिळक यांनी स्वमत प्रतिपादनार्थाच्या 
आहारी जाऊन इतरांना मूख ठरविले नाही. फक्त 
आपापल्या दृष्टीने त्यांची चूक दाखविण्याचा प्रयत्न 
केळा व तोही त्यांच्याबद्दल संपूर्णादर बाळगून, खऱ्या 
विद्वत्तेचे लक्षण हे आहे. चुरचुरीत भाषेतील चिखल- 
फेक हे नव्हे. श्री. वऱ्हाडपांडे व देशमुख यांनाही 
आपापली मते. परस्परांबद्दद आदर बाळगून किंवा 
किमानपक्षी अनादर न दर्शविता निश्चितपणे व्यक्त 
करता आली असती यात मुळीच संदेह नाही. त्यांनी 
तसे केळे नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट होय. 'विद्या विनयेन 
शोभते ! हे क्चन पूर्वी कोणत्याही संदर्भांत आलेले 
असो, सध्याच्या विद्वानानी श्ानाचे उपयुक्त स्वरूप 


लक्षात घेऊन त्या वचनाचे नीट मनन करणे ही 


तातडीची गरज झाली आहे. नहून विद्धत्तेच्या क्षेत्रा- 
तही राजकारणाप्रमाणे गुंडगिरी _ अरमान घाळू लांगेळ व 
तिच्या ज्वाळांनी ज्ञानच भस्मसात होण्याचा प्रसंग 
गुजेरेळ असो. 


ज्ञानाचा एकांगीपणा, सापेक्षता व अंदासत्यता या- 
अधिक उण्या प्रमाणात 


विषयी वर उछेंखळेळे विचार 

सर्वच ज्ञानक्षेत्रात लागू होतात. विवेचनाच्या सोयीसाठी 
या क्षेत्राचे तीन चढत्या क्रमाने भाग कल्पून त्यांपैकी 
प्रत्येकाचा आता थोडक्यात विचार करू. हे तीन भाग 
म्हणजेः (१) कोणतीही वस्तु वा घटनेसंबंधीचे 
सामान्य व्यावहारिक ज्ञान (२) सामाजिक व मानसिक 
शास्त्रात अंतभूत होणारे ज्ञान (२ ) पदार्थविज्ञान, 
रसायन इत्यादी भौतिक विज्ञानातील शान. 


(१) व्याबहारिक ज्ञान 

खाजगी अथवा सार्वजनिक व्यवहारांतील कोणतीही 
वस्तु अथवा घटना प्रत्यक्ष पाहिलेल्या अनेक व्यक्तीं- 
कडून त्या वस्तु अथवा घटनेचे वर्णन ऐकले म्हणजे 
ही सापेक्षता अथवा एकांगिकता प्रत्ययात येते. याचे 
कारण म्हणजे प्रत्येकजण ती आपापल्या इष्टिकोनावून 
पाहात असतो. उदा. एकाच व्यक्तीबद्दल निरनिराळे 
लोक निरनिराळी मते. व्यक्त करतात. सार्वजनिक 
क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींबद्दल तर हे फारच 
मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. एकाच म वृत्तांत 
प्रतिस्पधी वर्तमान पत्रात परस्पर धी पंहा- 
वयास मिळतो. अपघाताची कारणमीमांसा वेगवेगळे 
लोक बेंगवेगळी करतांना आढळतात. सरकारी बा अन्य 


"ज्ञ पाक ७ 
*डर्फड४%ऊएऊॉ” 
कीड... 3४... 23 
वरंडगघर चघव्तचत्य” 
“२ढडडण्ण' यं 


नवभारत .-: 


संस्थांच्या धोरणासंत्रंधी संस्था चालक ब सेवक यांची 
मते अनेकदा परस्परमिन्न असतात. वस्तूचे स्वरूप व 
किंमत यासंत्रंधी व्यापारी व गिऱ्हाईक याचे एकमत 
कचितच होते. घरातील भांडणाबाबत पतिपत्नी एक- 
मकांवर दोषारोपण करीत असतात. अनंत उदाहरणे 
देता येतील, थोडक्यात इतकेच म्हणता येईल कौ 
महाजळेश्वरावरून खाली येणारा व वाईपासून वर जाणारा 
अक्षी दोन माणसे रस्त्यात ( घाटात ) एकाद्या ठिकाणी 
भटली तर त्या ठिकाणी हवेचे उष्णतामान एकच 
असूनही एकास थडी वाजते ब दुसऱ्यास उकडते या 
मागील जी कारणमीमांसा तीच मीसांसा व्यवहारातही 
लागू असते व म्हणूनच व्यावहारिक ज्ञान एकांगी 
वैयक्तिक व सापेक्ष असते, 


(२) सामाजिक व मानसिक शास्त्रांत ज्ञान 
हे ज्ञान शास्त्रीय स्वरूपाचे असल्याने तुलनात्मक 
दृष्टीने व्यावहारिक ज्ञानापेक्षा यात एकांगीपणा'चा 
अथवा सापेक्षतेचा दोष कमी प्रमाणात असतो. परंतु 
तो असतो यात शंका नाही. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तट- 
स्थता चांगली की अन्य देह्यांच्या समूहांपैकी एकाद्या 
समृहाचे सदस्यत्व स्वीकारणे चांगळे, रंगमेद अथवा 
अस्प्रइयता पाळणे इष्ट की अनिष्ट, व्यक्तीची 
आनुवंशिक असते की बाह्य वातावरणावर अवलंबून 
असते, “ जशास तसे ? अथवा ' हठ प्रति शास्यम्‌? 
हा सिद्धांत बरोबर की * शां प्रति सत्यम्‌ ? हा बरोबर: 
उपयुक्ततावाद श्रेष्ठ की आदरशांबाद, विवेकी वर्तन योग्य 
कौ 'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत? हे योग्य, स्वार्थ हेच आपले 
ध्येय असळे की परा्थ मानवी स्वभावात सात्विक 
भाग मोठा असतो की दृष्ट व तामसी, उत्पादनाची 
साधने खाजगी मालकीची असावीत की समाजाच्या 
इत्यादी अनंत प्रश्न या शञानात येतात व त्यापैकी बहु- 
तेक कोणत्याच प्रश्नावर विद्वानात एकमत आढळत 
नाही, प्रकृतिवेचित्र्यानुसार निरनिराळी उत्तरे दिली 
जातात. प्‌कॉिं प्रकारच्या पुराव्यावरून भिन्नभिन्न 
सिद्धांत प्रतिपादुळे जातात. म्हणजे हेही ज्ञान एकांगी 
व सापेक्ष असते. 
(३) भौतिक शास्त्रातील ज्ञान _ 


या शास्त्रात सूक्ष्म निरीक्षण 
यांचा पूर्णत्वाने उपयोग करण्या 


योग्यता 


1 वे काटेकोर प्रयोग 
त येत असल्याने व 


त्यासाठी ज्याच्या सत्यतेबद्दळ शांका उत्पन्न होण्याची 
शकयता नाही अद्या गणित्यात्राची मदत घेण्यात 
येत असल्याने तश्निमित ज्ञान १००.|' सत्य असते 
अशी सबसाधारण समजूत आहे. परंतु थोड्याशा 
विचाराअंती ही समजूत पूर्णीशांने खरी नाही अते 
सहज इृष्टोपत्तीस येईल, निरीक्षण व प्रयोग यामुळे 
पस्ठुस्वल्पासंबंधीच्या ज्ञानात अधिकाधिक पूर्णता येत 
जाते हे निर्विवाद होय. परंतु हे ज्ञान पूर्ण असते असे 
मात्र म्हणता येत नाही. नवीन प्रयोगानंतर वस्तूच्या 
युणधमांचे नवीन नवीन पळू दृष्टोत्पत्तीस सतत येत 
असतात. याचाच अथ असा की ज्ञान परिपूणे बनत 
जाते. परंतु सध्याच्या ज्ञानात भविष्यकाळली काही भर 
पडणार नाही असे कोणीही म्हणू शकत नाही किंवा 
तसी ज्ाश्वती मिळू शकत नाही म्हणूनच हे ज्ञानही 
एकांगीपणाच्या दोघापासून सर्वस्वी मुक्त नाही. सामा” 
जिक शास्त्रातील ज्ञानापेक्षा या ज्ञानात दोषाची तीव्रता 
आणली कमी होते इतके मात्र खरे. तात्पर्य असे की 
सामाजिक शास्त्रे व भौतिक श्ञासत्रे यातील फरक गुणा” 
(मक नसून परिमाणात्मक (१९४1७९ ) आहे. सामा- 
जिक शास्त्रात प्रायोगिक अभ्यासाचे क्षेत्र अतिदाय 
मर्यादित असल्यानच मुख्यतः हा फरक पडतो. 
वणनात्मक ज्ञान व स्पष्टीकरणात्मक ज्ञान असे 
सानाचे दोन प्रकार कल्पिल्यास सापेक्षतेचा दोष स्पष्टी 
करणावमक शञानात अधिक प्रमाणात लागू पडतो अस 
दिसून येईल, वर्णनात्मक ज्ञानात वस्तू अथवा घटनेचे 
बरोबर स्वरूप काय आहे याचे वर्णन असते. स्पष्टीकर" 
गात्मक ज्ञानात मुख्यतः कार्यकारणभाव शोधण्याचा 
प्रयत्न असतो. पैकी वर्णनात्मक ज्ञानाची सापेक्षता 4 
एकांगिकता आयण पाहिली, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञान त्र 
विशेषेकरून सिद्धांतकल्पनेच्या स्वरूपाचेच असते. 
मानवी कल्यनेची भरारी मोठी असल्याने एकाच 
घटनेच्या स्पष्टीकरणार्थ अनेक विद्वानांकडून अनेक 
कत्पना सुचविल्या जातात. स्वाभाविकपणेच वर्णनात्मक 
सानापेक्षा स्पष्टीकरणात्मक ज्ञानात सापेक्षतेचा दोष 
मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. अगदी काटेकोर ज्ञानाची 
प्रतश्ञा घेतलेल्या भौतिक विज्ञानातही स्पष्टीकरणात्मक 
शानाची हीच स्थिती आहे. म्हणूनच दीडदोनरो वर्ष 
"माण म्हणून मानल्या गेलेल्या गुरुत्वाकर्षणाच्या निय” 


माढा आइन्स्टाइनच्या सापेक्षतावादाने मुरड पडली 


४२ 


क पाप? 22--- ज्य” क 

"रडणार स्क्ि हि क! 

"पफबयशप४यसरतंवश 
-चसह४ळ्खतताा *९* 


|) क्र »* 
मराठीचा ठिकार - 1 प ह 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 


मानवी ज्ञानाचे स्वरूप 


व श्री 1 रळ डू ढ 
. जयंत नारळीकरांच्या संशोधनाने आता. : 


10 गाती 1 दुरस्ती करण्याचा योग 
त मा 
0080. ९०४ ) व तरंगवाद  ( ७०५४९ 
कती, यामधील दंद्र प्रसिद्धच आहे. अन्य 
वा येतील. या सवे विवेचनाचा 
कोणत्याही क की शान कोणत्याही क्षेत्रातील अगर 
व शंभर टक्के रचे असो ते परिपूर्ण कधीही नसते 
शानसाधनेचे सत्यही नसते. परिपूर्णता. व. सत्यता हे 
र् आदर्दां असून त्याकडे ज्ञानाची दौड चाठू 
आहे. आदर्श जवळ ये वह क मयी 
तसेच आहे असे त असल्याचे दिसते, प्रलक्षहा 
आदर्शाप्रत पो म म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. परतु 
येणार नाही नळया हक्क मात्र कोणासही सांगता 
स्थिती जाणून च्चि पातळीतील विद्वान ही कस्त 
संभंधी आग्र दोधधाताच मायुतच आपल्या श्ञाना- 
हतीपरनाधाठी. पु नकी असताही विनम्र असतात. 
पूर्ण लक्षात असते कळसे क्षेत्र बाकी आहे हे. त्यांच्या 
आहे अते सांगणा- वाळूच्या कगाइतकेंच माज ज्ञान 
समोर ठेवणे ऱ्या न्यूटनचा आदश सर्वच विद्वानांनी 
अज्ञानी ह होईल, सर्वच जण माझ्यासारखेच 
नाची जाणीच इफरक इतकाच की मला माझ्या अह 
आहेत. असे बच व इतरांना मात्र ते स्वतः ज्ञानी 
सत्यतेचा वैदारजाळ या सेंकरेटिसाच्या उक्तीत एक महान 
सांगण्याची न कन मिळतो हे विद्वानांना 
यां जरूरच आहे काय ? 
व क त चा 
व्यक्तवून हा भरत झालेल्या विषयासंबंधी काही विचार 
त्यामुळेच जेव संपवू, आपल्या परिसरात असलेल्या 
न. दा जापज्याठॉ परिचित असलेल्या व्यक्‍ती; 
अभ्यास वनय संस्था पंचमहाभूते इत्यादींचा 
शानही जर [सामाजिक व भोतिक शास्त्रातील 
त जव अर्थाने एकांगी, अपूण ब सान्क 
रनांबद्दळचे रानी समोर. मॅ झढलेल्या ऐतिहासिक 
रणासाठी मुन ज्ञान किती अपूर्ण अंठेल, उदा" 
ओं ।र॒ दूर जावयास नको. नवभारताच्या 
या यं अंकात तर्केतीर्थानी के ब्रि. का. राजवाडे 
मंडळी र व्यक्‍तीच्या ( की ज्या व्यक्‍तीला पाहिळेळी 
जन्मसाला य्राप मोठ्या संख्येने हयात आहेत ) 
बेहूलच्या मतभेदाचा उलेख केला आहे. 


ि 


आपल्यासमोर घडलेल्या घटनेंबरद्दह : जर इतकी अनि- 


श्वितता प्रत्ययास येते तर हजारो वर्षांपूवी वेद- 
कालात घडलेल्या घटनांब्रद्वढ केंढी गेलेली निश्चित 
स्वरूपाची विधाने सिद्ध म्हणून कशी मानता येतील ! 
ती विधाने सिद्धांतकल्पनेच्या स्वरूपाची होत याबद्दल 
बाद असू. नये. वेदग्रंथांत उल्लेखिलेल्या घटनांच्या 
सत्यत्वाबद्दळ पुरावा म्हणजे खुद्द वेदग्रेंय व उत्खनने 
वगरे द्वार मिळलेली माहिती हाच होय. वेद्ग्रंथ 
अपौरुबेय आहेत असे आपली परंपरा मानीत असली 
तरी शास्त्रीयद्ृट्या ते कोणातरी एक वा अनेक 
व्यक्तींनीच स्चलेळे. असणार व त्यामुळे त्यात स्वाभा- 
विकपणेच लेखकांच्या. कल्पनाशक्तीचा विलास काही 
अंशी तरी असणास्च. उत्त्नननाद्वारे प्राप्त झालेल्या 
प्राचीन वस्तूंचा अभ्यास करून त्यावल्न काढळेटी _ 
अनुमानांचीही स्थिती अगदी अशींचे आहे. यामुळे 


तत्कालीन घटनांबद्दल विद्वान लोकांकडून अगदी 


परस्परविरोधी सिद्धांत कल्पना मांडल्या जाणे यात 
स्थितीत प्रत्येकाने 


आश्चर्यकारक काहीच नाही. अशा 
आपापल्या सिद्धांतास पूरक ठरणारा व इतरांचे 
सिद्धांत खोटे ठरविणारा पुरावा वाचकांसमोर मांडणे 
इतकीच विद्वानांकडून आपेक्षा असते. परस्पर गाली- 
प्रदान, हेत्वारोप, उख्लाळ्यापाखाळ्या काढण्यास येथे 
काही जागा आहे असे दिसत नाही. प्रतिकूल मतांचे 
लंडन जरूर करावे कारण त्या योगेच विचारमंथन 
होऊन सत्यासृत हाती लागण्याचा संभव प्रात होतो 
परंतु खंडन सिद्धांताचे हवे व्यक्तीचे नव्हे इतका संयम 
राखला जाणे जरूरीचे आहे. नहून ' मिक्षुको भिक्षुक 
दृष्ट्या श्वानवत्‌ गुगुरायते भ्ही स्थिती विद्वानांची व्हाव- 
याची. विद्वानांकडून जनता वैचारिक सुकाळाची अपेक्षा 
करते परस्पर लाथाळीची नव्हे. | 
शेवटी एकच खुलासा करावयाचा आहे. तो असा 
की श्री. बऱ्हाडपांडे व श्री, देशमुख या विद्वद्दयांनद्दळ 
मळा काहीही म्हणावयाचे नाही. तसेच ज्या विषया- 
बरून त्यांच्यात वाद माजला त्या विषयावर कोणतेही 
मत प्रतिपादण्याचाही या लेखाचा उद्दश नाही. हा 
छेख लिहिण्यास या उभयतांचे ल्ल हे फक्त निमित्त 
झाले आहे इतकेच. हे. लक्षात घेऊन ते दोघे किंवा 
अन्य वाचक को 
अशी अपेक्षा व्यक्तवून 


_-->*५५८४४ 


गैरसमज करून घेणार नाहीत 
हा लेख संपवितो. 


४३ 


श्री. गजानन गणेश भावे 


हह. “हा 


हिजत्वाचा संस्कार : उपनयन 


भारतातील बहुतेक सर्व ब्राम्हण जातीत मुलांचा 
उपनयन नावाचा एक संस्कार करण्यातं येत असतो. 
ही गोष्ट सर्वांस माहिती आहे. फार पूर्व काळी हा 
संस्कार, सवं त्रेवाणिकांना, म्हणजे, ब्राम्हण, क्षत्रिय 
आणि वेव्य यांस, आवश्यक मानला जात असे. हा 
संस्कार स्त्रियांचाही करावा अशी काही 


हो स्मृतिवाक्‍्ये 
आढळतात. गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी इत्यादि प्राचीन 
ब्रम्हवेत्त्या स्त्रियांची, प्राचीन उपनिषद्ग्रंथात 
जागोजागी नावे चमकतात त्याअर्थी त्याकाळी 
स्त्रियांना, वेदपठण आणि क्रम्हज्ञान यांपासून वंचित 
केले जात नसे, असे उघड अनुमान करण्यास 


अडचण नाही. “ कूलियुगात ब्राम्हण आणि शाद्र 
असे दोनच वर्ण रहातील; क्षत्रिय आणि वैश्य या 
दोन वर्णाचा कलियुगात लोप होईल " अशी भविष्य 
व इतर पुराणात कलिवर्णनात वाक्ये आहेत. . या 
वाक्यांना मूळ आघार कोणता, हे सांगणे आता 
कठीण असले तरी, नेवनंदाच्या नि: पातावरोवर, 
देशातील क्षत्रिय वीजच नष्ट 

या समजुतीच्या मुळाशी 
क्षत्रियकुलम्‌ ” अशी 


आहेच. पण त्याचा 


उघड उघड दासीपुत्र. त्यामुळे नवनंदाचा नि:पात 
झाल्यानंतर तो गादीवर येताच नन्दांच्या 


प्र करावा, हे अगदी 
* त्यांतून आर्य चाणक्य स्वतः 

तरी, त्याने. खाजगी देषाचा सड 
नंदांचा नि:पात करून चन्द्रगुप्ताला ा गादीवर आणले 
होते, हा इतिहास सर्वांच्या । 
सर्व गोष्टी विचारात घे 
घटनेच्या विरुद्ध, फार 


असला पाहिजे, असे मानावे लागते ! अर्थात , त्यानेच 


चन्द्रगुप्ताला संभावित लोकमताचे ७ य प्त 
नये, या इराद्याने, 'मूळे कुठारः या यी 
क्षत्रिय वर्णच राहिला नाही, असा, फतव कली 
त्याची नोंद, स्मृती व पुराणातून हल ् 
असल्यास आडचर्य नाही ! कारण, 
नाही तरी, लेखणीने देशात क्रांती पडका पण 
त्या काळात ब्राम्हणाना अधिकार तर र पुराणे 
सामथ्येही होते, असे मानण्याला स्मृती या 
यात भरपूर आधार आहे. अक्षा रीत आधाराने 
वर्णाचा अंत झाल्यावर, व्याज्याच 
राहाणाऱ्या वैद्यवर्गाची - समाजातील र्ण अथर 
नष्ट होऊ लागली, आणि हे दोन्ही नी 
संस्कारलोप होऊन दूद्रांशी एकर्प ह बवाजते 
असे मानावे लागते. आज आपणास , जोब 
भराम्हण व शूद्र असे दोनच वर्ण माक री 
अथ असा की, देज्यात काही विशिष्ट रळ 
राजकीय क्रांति घडून आल्याने, रम््टते- 
क्षेत्रिय आणि वेश्य या दोन वर्णांना तीत 
मुळे नामझ्षेष व्हावे लागले, आणि अशा न्हा 
भारतीय समाजाच्या पायाचे चिरे 
इतिहास लक्षात घेणे प्रथम अवब्य आहे. 
आश्रमव्यबस्थेची मर्यादित कक्षा त हीपरा 
वर्णाश्रम-धर्म-संस्थेतील वर्ण-व्यवस्थेची ही. 
डे पाहिल्यानंतर आता आपण प स्थेपरमाणे - या 
केडे वळू. भारतीय जीवनात वर्णे माजलेले होते. 
आश्रमव्यवस्थेचेही वरेच स्तोम नच 
हितार्थ आखलेली कोणत ली 
किवा व्यवस्था, एखाद्या समाजात दुढमूल मजीकको 
केव्हा मानावयाचे? त्या समाजातील तेव्हाच 
भाग जेव्हा त्या योजनेप्रमाणे तंतोतंत चालेल म्हृणजे 
नाही ? ञआणि असा विचार केला क दासाच्या 
आश्रमव्यवस्था तरी भारतीय समाजात, इतिह 
एक्वाद्या कालखंडात, कधी मोठ्या प्रगत 
होती, असे दाखविता येईल काय ? दुदेवान हजारी 
त्मकच उत्तर द्यावे लागेल! दोकडो आणि मव्यव्थे- 
स्मृती आणि धमंग्रंथांनी वर्ण आणि तरी, 
संबंधी कोट्यवधि वचने लिहून ठेवली असली 


'.* 


चार्ट 


द्रिजत्वाचा संस्कार: उपनयन 


. शिलोत वरच्या थरांना पुसट पुसट तरी 
र हे” मनुष्याला त्याचा गंधही नसे! 
ज्ञान-संपादनाचे मही क >. 
र १6. १0 स दरवाजे बंद; वरच्या वर्गाच्या 
क चज कजी नाही; अशा स्थितीत ही वचने 
वं भवन तून वरपर्यंत पोचावी कशी ? 
त वर्गाचा आपण प्रश्‍नच सोडून 
वगत म क्षत्रिय आणि वेश्य, या वरच्या 
सता , ' आश्रम व्यवस्था सुप्रतिष्ठित झाली 
की. किवा काय, याविषयीही शंकाच आहे ! 
क कधी बर्‍याच मोठ्या . वर्गाला सवे 
तर चे पालन करून आश्रमव्यवस्थेचे ध्येय 
ता शक्‍य झाले असेळ; कारण ज्ञानसाधन 
325 संपत्तिपराळुमुखता या दोन गोष्टी त्यांच्या 
यासा येत असून, . इतर व्यवसायच 
नव्हेत तर जीवनावश्यक गरजा भागविण्याकरिताही 
ह कवक करण्याची आवद्यकता नसेल असाही 
म जळ गृहीत धरू. पण शस्त्रधारी क्षत्रिय 
क विल्ट चियाऱ्या' सगे लागलेला वैद्य, यांची 
कब जुही आश्रमधर्माचे काटेकोरपणे पालन 
नाही अनुकूल होती, असे मानता यंत 
ही. आणि म्हणूनच सर्व पुराणे धुंडाळली तरी, 
राज्याचे व्यवहार सोडून, वानप्रस्थाश्रमाचे पालन 
करण्याकरिता वनात गेलेल्या क्षत्रियांची नावे 
र वयेर औ बोटावर मोजता येतील इतकी तरी 
मक डळतात; पण संन्यासाश्रम र क्षत्रिय 
ति आढळत नाही ! आणि वैद्य तर गृहस्या- 
ता सोडीत नाही! तात्पंये असे वी. की, 
तो ज्यांच्याकरिता त्या 
प वर्णांना आश्रमव्यवस्था झेपण्यासारखी नाही, 
ठरल्यानंतर, आधीच एकंदर समाजात शेकडा 


त्रिकालाबाधित सत्य होय. अश्या व्यवस्था समाजा- 
पुढे ठेवण्यात तत्कालीन क्षि चुकले असे मात्र 
नव्हे. तत्कालीन समाजाची ती व्यवस्था हीच 
कदाचित गरज असेल. तत्काली समाजश्ासनांची सूत्रे 
ज्यांच्या हाती होती त्या क्षिवर्याना  समाज- 
स्थितीचे नीट आकलन झाले नाही, असेही म्हणता 
येईल! असो. 

आतापर्यंत वर जे वर्णाश्रमधमेव्यवस्था व तिचे 
ऐतिहासिक स्वरूप यांचे थोडक्यात विवेचन केले, 
त्यावरून एक गोष्ट वाचकांच्या लक्षात आली 
असेल व ती ही की, या समाजव्यवस्थेला सर्वे 
भारतीय समाजाचा, इतिहास काळात देखील 
कधीही पाठिंबा नव्हता, आणि सध्या तर या 
इमारतीच्या पायाचे कोपर्‍याचे आधारभूत असे 
दोन दोन चिरेच निखळून पडलेले आहेत! चार 
वर्णांपैकी फक्‍त ब्राम्हण आणि शूद्र असे दोनच क्ण 
राहिले असून चार आश्रमांपैकी ब्रम्हचर्य आणि 
असे दोनच आश्रम- आणि तेही एका 
ब्राम्हूण वर्णात- अवशिष्ट राहिले आहेत! आपल्या 


चाल विषयाचा संबंध केवळ ब्रम्हचर्य याच एका 
संस्कार फक्‍त 


ब्राम्हणातच राहिला 
क्षेत्र ब्राम्हण वर्ण आणि ब्रम्हचर्याश्रम इतक्यांपुरतेच 
मर्यादित आहे, ही गोष्ट सहज 
वेदकालात उपनयनविधी होता काय ९ 
वेदकाली उपनयन संस्कार जर होत असला 


तर तत्कालीन 34 टन ऑन कोठेतरी 
उपलब्ध झाला पाहिज. पण वेदसंहि तो 
कोठेही दिसून येत नाही. त्याचप्रमाण ब्राम्हण व 
आवि संस्काराची ओळख कोठे 


आरण्यके यात पण या सं बात ठे 
पटत नाही. सर्वत्र संस्कारवि त्रोटक वर्णने 
ती सत्रे व स्मृतिग्रंथातून स्त्र 


टक्केही नसलेल्या ब्राम्हणांपैकी, चार दोन 
इसमांनी ह्‌ सल्ल्या ब्राम्ह १ प्रथम र र भनिष्योते 
त्या वार ती जरी तंतोतंत पाळल्य़ाचे दिसले तरी ग्रंथाचा काळ, रर. पू. १५०० ते ५०० > 
रज व्यवस्थेला, विराट्‌ अश्या भारतीय समाजाच्या तो. बहुतेक 'थ त्याहूनही अलीकडचे, 
गोवनाचा पाया म्हणन येईल, हा एक ह 
प 1 म्हणून कसे म्हणता यईल, हा एक &दाचित काही त्याच काळातील मानावे लागतील. 
आणि ३. अर्थातच, ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य “चा काळ फार तर आणखी पाचदो वष 
बंमाषे ह णेव्यवेच्या जशी पोथीबंद, त्याच- न 1 संस्कारांचे विधी विस्तारपूर्वक 
ब्रम्हचर्य र संन्यास मागं न्यावा लागंल स्‌स्क स्मतिग्रथ १ व्य 
द आ गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास देण्यात आहेत ते काही तून, पण बरेचसे 
कात वी पण पोथीबंद, असे मानावे निबंध ग्रंथातून हे तिबंध ग्रंथ बहुतेक सर्व गेल्या 
-] | गेथीबंद योजनांचे : री ् निर्णयसिधु न घर्मसिंधे 
केतीहो कौतक [अक्षायापे योजनांचे मनातून ,७० वर्षातीलच र यु, वु, 
चेष्ठ्त्वाबह्दल दाब तुक करावेसे वाटले, आणि संस्काररल संस्कारकौस्तुभ, प्रयोगपारिजात, वब 
कितीही इतरांची खात्री पटविण्याकरिता काटी तऱ्हेचे इतर सर्वे ग्रंथ अगदी अलीकडल्या 
दृष्टीनें कंठशोष केला तरी, समाजोच्नतीच्या € न . महाराष्ट्रात तरी सनातनी 
रु्टीने त्याला काडीइतकीही किमत नाही हे. कालातील ६ 
४५ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


समाजाच्या मनावर त्यांचाच पगडा अधिक आहे. 
देशाचा फार मोठा विस्तार व त्यामुळे उत्पन्न 
झालेले प्रांतीय भेद, या गोष्टी विचारात घेतल्या 
म्हणजे, सर्व देशाला सामान्य असे स्मृतिग्रंथ किवा 
निबंध ग्रंथ का नाहीत या गोष्टीचा सहज उलगडा 
होतो. धर्मासंबंधी व्यवस्था सांगणारे धर्मशास्त्रा- 
संबंधी ग्रंथ किवा नित्य व्यवहारातील कतेव्या- 
कततंव्यासंवंधी निर्णय देणारे कायद्याचे ग्रंथ, त्या 
त्या धार्मिक वा व्यावहारिक प्रश्‍नात आज्ञापक 
स्वर्पाचे असतात, असा एक फार मोठा आपल्या 
देशात गैरसमज प्रचलित आहे. परंतु वस्तुस्थिती 
अशी आहे को, वव्हंशी हे ग्रंथ आज्ञापक स्वरूपाचे 
नसून, केवळ समाजात तत्काली प्रचलित असलेल्या 
चालीरीतींचे अथवा लोकसमजुतींचे प्रतिविव 
त्यात उमटलेले असते इतकेच फार तर म्हणता 
येईल. कोणत्याही काळी स्थानिक राजसत्ता 
काही प्रसंगी कायदे करून अश्ांपैकी काही गोष्टींना 
निर्वधाचे स्वरूप देते, त्यावेळी त्या गोष्टीशी 
समाजाच्या आथिक व्यवस्थेशी एकतर संबंध येतो 
असे मानावे अथवा राज्याच्या सुरक्षिततेझ्ी त्या 
गोष्टीचा संवंध पोचतो असे मानावे! इतर 
वावतीत राज्यपद्धति एकमखी 


व धा ( कैप0टा'टप ) 
असो वा मुखी (19611001७४ ) असो राज- 


सत्ता फार करून अशा प्रश्‍नात कधी ढवळाढवळ करीत 
नाही, असा सामान्यपणे नियम मानण्यास अडचण 
नाही. अश्या स्थितीत या स्मृतिग्रंथांना आणि निबंध 
ग्रंथांना घामिक वाबतीत देखील परिस्थितिसापेक्ष 
असलल्या समाजाने किती मान द्यावयाचा हा एक 
मनच नव्हे का? “ शुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिनिर्णा- 
यिकी मता” असा एक पूर्वाचार्यांचा संकेत प्रसिद्धच 
र -. 

आहे. आणि त्याचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे श्रृति आणि 
स्मृति यांत विरोध आढळल्यास श्रतीचा म्हणजे 
त्यातील प्राचीनतर ग्रंथाचा निर्णय वे 

समजावा, असाच केला पाहिजे. 


वेदवाडमयात उपनयन संस्काराचे 
अर्थाने-उल्लेख आढळत नाहीत, असे 


म्हटळेच आहे, पण त्याकालीही अध्ययनाचा व. 
ब्रम्हचर्याचा आरंभ काही विशिष्ट न 
असला पाहिजे हे उघड आहे. उपनिषदातून दीत 
वाक्ये आढळतात ती पाहता, जञानसाधनाकरिता 
गुरूकडे जाणारा इसम, ग न 
असो, हातात समिधांचे 


आणि स्वतःच्या गोत्र-प्रवरपूर्वक ; 


करून “मला अमुक विद्या क्रिकवा' अशी विनंती 
करीत असे, असे दिसून येते. नंतर गुरूही, त्याचे: 
वय, त्याची पुर्वीची प्रगति व इतर गोष्टी लक्षात 


घऊन त्यास काही कालपर्यंत ब्रम्हचर्य 
करण्यास. सागून ठेवून घेत अथवा प्रश्‍नाचे स्वरूप 


सामान्य असेल तर त्याचे समाधान करून गो 
रवानगी करीत. छांदोग्य उपनिषद्‌ अध्याय ४ खं 


याक, (> एक कथा र 
६ मध्ये सत्यकाम जावालाची एक कथा आलि 
आहे. . सत्यकाम हा ७८ वर्षे वयाचा जबाला 


नावाच्या एका मोलकरणीचा मुलगा. तो आपल्या 
आईचा धंदा वास्तविक पहाता पुढे चालवावयाचा, 
पण आई आणि मुलगा दोन्हीही क्रपीच्या एका 
आश्रमसंघात रहात असल्यामुळे, क्रपि-कुमारा 
प्रमाणे आपणही विद्यासंपादन करावी, ल वा 
मुलाला वुद्धि झाली आणि तो हारिद्रुमत गोतम 
नावाच्या क्रषीकडे गेला. क्रूषीने त्यास येण्याचे कारण 
विचारल्यावर, ते सतेज व चुणचुणीत वालक क. 
ध्ययनाच्या उद्देशाने आल्याचे कळताच त्यांस र 
कौतुक वाटले. पण त्या काळी अशा प्रसंगी च प 
असलेले संकेत पाळणे तर अवब्यच होते. गौतमा 
त्या मुलास त्याचे गोत्र आणि बापाच्या नावासंबर्थी 
माहिती विचारली. पण वाप आणि गोत्र या 
दोन्ही शब्दांचा अर्थ त्या विचाऱ्या निरागस मुल 
लक्षातच येईना ! त्याच्या कानावर ते शब्द क 
आलेच नव्हते! बालक चटकन घरी परतले आणि ॥ 
घडळेली सवं हकीकत त्याने आपल्या आईल 
सांगितली. त्यावर त्याची आई जवाला 
म्हणाली असेल असे वाटते? ती म्हणाली, “ वार्ट/ 
शप म्हणजे काय, गोत्र क्याला म्हणतात, त्री 
गोष्टी तुझ्यासारख्या अल्पवयी अर्भकाला मत 
केशा समजावून देणार ? मी जे सांगते तेवढेच ६ 
आपल्या गुरूंना जाऊन सांग ; म्हणजे तेवढ्यात | 
सव समजतोल! त्यास म्हणावे, आई म्हणते, 
रुण्यात असता अनेक कषींकडे कामाला ऱ्ह 
“हा स्थितीत तुझा जन्म झाला. मी तुझे न 
सत्यकाम. ठेवळे आहे आणि माझे १... आ” 
आहे. मला तुम्ही सत्यकाम जावाल म्हणा म्हण 
झाले ! 7? असे धगधगीत सत्य अनार्य-संमवाच्या 
शखातून निघणार नाही असा निर्णय घेऊन डा 
हाळा ठेऊन घेतले! पुढे तोही एक मार 
नह्षी झाला; पण या सर्वे घटनेत सत्यकामा 
उपनयन झाल्याचा कोठेही उल्लेख नाही, ही ग 
लक्षात आल्याशिवाय रहात नाहो. 


द्विजत्वाचा संस्कार: उपनयन 


ह -& क 
पनयनविधीस प्राप्त झालेले जल्ह़ाचे स्वरूप 


आज ब्र 
'एक पवे पानात उपनयन म्हणून जो 
चाटू आहे की ठू आहे तो खरोखर संस्कार म्हणून 
एक  वर्णाचार ' कुलाचार अथवा देशाचाराप्रमाणे, 
विचार कर म्हणून चालू आहे हाच खरोखर 
त्याला रला प्रश्‍न आहे. कारण सध्या 
वियांच्या या ल स्वरूप पाहिले म्हणजे कुटु- 
याहून णी करावयाचा एक जलसा, 
त गांभीय॑ भासण्यासारखे त्यात 
ल्ल शो त 
म्हणूनच कान व. र तो एक गृह्य संस्कार 
आहे गोर या अशी सावेत्रिक समजूत मात्र 
संस्कार हो 1 अह्या या समजुतीमुळे उपनयन 
अडचणीची एक गरीब मनुष्याला सांपत्तिक 
उपनयन ड किक वाव होऊन राहिली आहे ! 
च्युत होतो, असे न झाल्यास ब्राम्हण्यातून मनुष्य 
राहिल्याने त संस्कार आजपर्यंत मनावर होत 
पातिणे जवे तो यथाविधी पार पडलाच 
ज्यावेळी वश 
ने वण 
तेव्हा सं विभाग समाजात स्थिर झाला नव्हता 
नाही. त वाय ब्राम्हण्य प्राप्तच होऊ शकत 
त्यामुळे ते व की सार्वत्रिक समजूत असेल व 
असेलही पा प्रत्येक व्यक्तीवर अवश्य बंधन 
त संस्कार र त्यावेळी तो एक विनखर्चाचा सामान्य 
लेरे पहाता पा. ही गोष्टही तितकीच खरी आहे. 
किवा पनयन संस्कार म्हणजे गायत्र्युपदेश 
हिदुत्वाशी ह धकाराचा तो एक विधी असून 
संव पोचत ७ ब्राम्हण्याश्ी त्याचा काडीचाही 
इतरांना वेद क्ति समाजातील भिक्षुकांव्यतिरिक्‍त 
असण्याची य ह वा इतर धरमंग्रंथांची आता ओळख 
शेषेच ! बम्हण्य कता राहिलेली नाही, है सांगणे 
जोत्मान ये ता कर्मजात राहिलेले नसून 
बनले आहे ! उपनयन विषि झाला 
चिन झाला तरी ब्राम्हणाचा 
ड़ मानळा ह्‌ मुलगा आता 
हातात पळी भीती राहिलेली नाही --.. 
णो. जया घेऊन भिक्षुकी करणारा ब्राम्हण 
हेण या आत दोस जोड्यांची वखार घालणारा 
सारखी 1 दोहोंची योग्यता 
आहे. जाता ग्यता सामाजिकदृष्ट्या 
व ् टू - उपनयन संस्काराची आव" 
हो त ३०. गोठे ? ब्राम्हणाचा मुलगा सोळा 
नि गेपनीत राहिल्यास तो पतित-सावित्रिक 


तं असे 
, तीने पिढ्या आइवलायन मळ कि तर 
शहिळे ते एखादे ब्राम्हणकुल 

, ते वर्णभ्रष्ट अथवा पतित होत नाही, 


से 
प्रत्येकास वाटत असते. प्राचीन काळी ' 


असे पारस्करगृह्मसूत्रात स्पष्ट वचन आहे. यावख्न 
असे उघड होते की, ही परस्परविरुद्ध वचने त्या त्या 
सूत्रकाराच्या तत्तत्कालीन प्रांतीय समाजाच्या 
समजुतींचे आविष्करण करतात इतकेच! धर्मेबंघन 
या दृष्टीने त्याना काडीचीही अग्ता- किमत नाही. 1 
त्याचप्रमाणे ं झाल्याशिवाय पुरण 
विवाहाला अधिकारी होऊ शकतं नाही, या 
खुळचट समजतीचेही स्पष्ट निराकरण वरील पार- 
स्कराच्या वचतावरून होते. वर्सक्षात्त निव्धयाचे 
अधिकार, सोवळ्यात गुरफटलेल्या वृं& संत्यासी 
विधवांकडे गेल्यामुळे प्रथम या व अशा इतर अनेंक 


वेडगळ आणि मूर्खपणाच्या कल्पनांना वाव मिळाला, 


आणि  'प्रजापतिः ' प” “असे बिनधोक 
म्हणण्याइतकी संस्कृत ज्ञानाची ज्यांची ' प्रगति व 
इतर धमंग्रंथांची 


वरील निबंधंग्रंथाव्यतिरिक्‍त 

नावेही माहिती नसलेला पुरोहित 
समजुती दुढमूल करण्यास हातभार १ 
सामान्य ब्राम्हण वर्गाच्या तहिषयक औदासिन्या- 
मळेच समाजावर ही धर्मापत्ती कोसळली' आहे 


असेच म्हणावे लागते. 


हित वर्ग, यानी अशा 
न ] 


इत्यादी कोणत्याच 
ण्याचे कारण नाही. म प 
नसेल तर एक विधात जाणणारा पुरोहित बोळावू- 
योग्य संभावना करण्यास लागेल तेवढाच 

र. हाक्लपक्ष व साधारण आुभ तिथी- 
गोष्टी, दिवस 


-पफनशम' त्ष्व्हि - 
चस्का 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


यंगणान्माकन 
| कोकत 


नवभारत 


सूत्रोक्त संस्कारविधीशी तुलना करण्याकरिता सत्रात 
- चालू गोष्टींपकी कोणकोणत्या नाहीत त्यांची यादी 
दिल्यानेही, आज असोत्र व म्हणनच अवैध असे कोण- 


कोणते प्रकार आपण करतो याची वाचकांस कल्पना 
येईल. 
आडवलायन गृह्यसूत्र हे क्रग्वेदीयांकरिता आहे 
इतर वेदांची गृह्मसत्रे आम्ही सर्व पाहिलेली नार्ह 
पणे पुढ जी असोत्र अतएव अवेध विधींची आम्ही 
यादो देत आहो ती इतर सूत्रांच्या बावतीतही 
- तशीच लागू पडेल अशी आमची समजत आहे 
सूत्रांनी सांगितलेल्या 
नाही, अग्निसिद्ध नाही 
पूजन-नांदीश्रादट नाही 
प्रतिष्ठा ब देवके नाहीत, बर मुंडन नाही, मात- 
भोजन . नाही, ६घरटिकापात्र आणि जोशी यांची 
लुडबुड नाही. मुंडावळ्या नाहीत मंगलाष्टके आणि 
अन्तर्पाट नाही, मिक्षावळ नाही, आणि मिरवणकी 
नाहात, व आणखी काही प्रकार चाळ असले तर 
- तेह्ये नाहीत! सामान्य माणसाच्या दृष्टीने वरील 
यादीत दिलेळे विधी उपनयन संस्कारातील आव- 
श्यक धर्मविधी समजळे जात असल्याने उपनयन 
सस्काराचा विधी कशास म्हणावयाचे, हाच 
त्याच्यापुढे प्रश्‍न उत्पन्न होईल हे खरेच! खरोखर 
गायत्र्युदेशश हाच एक फक्त विधि असन तोही 


विधीत, घाणा भरणे 
पुण्याहवाचन-माठका- 
ग्रह्यज्ञ नाही, मंडप- 


वदग्रहणाच्या अधिकारसिद्धोकरिता आहे आणि 
ता घरातल्या धरात एक दोन तासात खर्चाशिवाय 
हाऊ शकतो. सूत्रयंथातून गायत्र्यपदेणाबरोवरच 


ज्यास पुढे ब्रम्हचर्य पालन करून वेदाध्ययन चाळ 
ठेवावयाचे असेल त्यांच्याकरिता, अजिन व 
दण्डधारण, मौंजीबंधन, भिक्षा व अग्निहोम इत्यादी 
काहा आचारधर्म सांगितले असून त्यांच्या योग्य 
पालनाविषयी काही आदेश दिले आहेत सध्याच्या 
ब्राम्हणांचा ब्रम्हचयंपाकळन आणि वेदाध्ययन या 
दोन्ही गोष्टींशी संबंधच पोचत नादी 


ठ॒ आता 
सर्वांस - माहिती आहेच! आणि मोंजीबंधनच 
नसल्यावर सोडमुंजीचा प्रश्‍न राहतच नाह हे 
काय निराळे सांगावयाला पाहिजे ? 


जानव्याबिषयी थोडेसे--- 
वरील सव विवेचनात उपनयन सस्क|राशी 
जिचा अत्यंत निकट संबंध असल्याविषयी सर्व- 


साघारण समज आहे, अशी एक बाब अनुल्लेखित 
राहिली असल्याचे वाचकांच्या लक्षात येईल. ती 


म्हणजे यज्ञोपबीत किवा ' जानवे ही होय. यज्ञोप- 


छट 


वीत आणि ब्राह्मण्य यांचा अत्यंत घनिष्ठ 02 
ही गोष्ट आजकालचा देखील एखादा 3 


ब्राह्मण चटकन कवूल करील. एक काळ असा होता की, 
ब्राह्मण आणि जानवे हे दोन शब्द जणू पला 
समजले जात ! आता इतर जातीचेही पुष्कळ 
जानवे घालतात आणि ब्राह्मणातील रला 
गळ्यातून ते आता गळून पडलेले आहे 
अत्यंत आदचर्याची गोष्ट अशी की 1. 
गृह्मसूत्रांत तरी, उपनयन संस्काराचा विथी देताना! 
साध्या ब्राह्मण्याचे आव्यक चिन्ह म्हणून 
नव्हेच, पण ब्रह्मचर्ययाळनाला अवश्य म्हणून 
दिलेल्या, अजिन, दण्ड, मेखला इत्यादी साहित्या 
वरोबर, यज्ञोपवीत धारणाचा मात्र विधी नाही, € 
गोष्ट विचारात घेण्यासारखी आहे, असे वाटते 
वेदकाळी उपनयन विधीच सुप्रतिष्टित झाल्याचे 
दिसत नाही तेव्हा नंतरही म्हणजे सुत्रकाली देखील 
त्याला नेबंधिक (19008४० ) स्वरूप आल 
नसल्यास त्यात आश्‍चर्य कसले ? सूत्रांत यज्ञोपा 
ताचा उल्लेखच नाही, असे मात्र नव्हे. कारण पुढ 
ब्राह्मणाच्या नित्यबामिक दिनचयेतील. आवर्द्यक 
विधी देताना “ यज्ञोपवीती नित्योदक:सन्व्यामुपा 
सात । ' ( यज्ञोपवीत धारण करून आणि जल्पात्र 
जवळ ठेवून संध्येची उपासना करावी. ) असे र्क 
वाक्‍य दिलेले आहे. सध्यावंदनाच्या प्रसंगी यज्ञॉर 
पवीत धारण करावे, म्हणजे फक्त धार्मिक विध 
चाळू असतील तेवढ्याच प्रसंगाने ते घालावे, यांचा 
अथ इतर वेळी ते खंटीला अडकावन ठेवावे 
होता ! आणि त्याचे ' यज्ञोपवीत ' हे नाव आहे ही 
गोष्ट विचारात घेतली म्हणजे तसे असणेच युर्कत 
वाटते 
व धामिक कृत्ये करण्यास योग्य नाही असा फार 
प्राचीनकाली समज असावा पवीत म्हणजे दुस 
वस्त्र आणि य॒ज्ञ-बर्मकार्य-प्रसंगी धारण करावयाचे 
ते यज्ञोपवीत. यज्ञोपवीत हे एकदा केव्हातरी वरी 
आर्थाने ब्राह्मणाच्या गळयात येऊन पडले ब नंतर तै 
त्याच्या जातीचे ' वर्म ' होऊन बसले ! कारण 
लोकांच्या आठवणीत असेल की, लहानपणी ब्रादार्र 
मुठे व इतर जातोची मले यांच्यात बोलाचाली 

झाली म्हुणजे इतर जातीची मले ब्राह्मणांच्या, 
मुलाना विचारीत, '* बामणा तुझे वर्म काय 
आणि "कापसाचे जानवे? असे त्याचे उत्तर मिळे 
आणि खरेच संपत्त-पराडमखता हाच ब्राह्माण 
जातीचा गेल्या पाचशे वष पूर्वीपर्यंत 


ध्द 
अगावर एकचे वस्त्र असळेला मनष्य शु 


प्रमख गुर्ण 


2: क च व ५.3 
जा य य ब्र %. ण न्य ब 3 
१ स्वा १०४... स्याच्त र 
र मकती दच 4 
-पफनशम' अमृतमहोत्सवी १ ५.३ 
प्‌ कष्ठर *९*- 


र २“ की 
पराळीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास क :- > 
पराठीचा विक *-/ >» ५ % 
पच संखररे "8 
राज्य मराठी सस्थद्ध ढ 
हार 


ट्विजत्वाचा' संस्कार: उपनयन 


अंसल्यामळे ₹ तील 9 
बीन, श्व वर्गातील फार मोठ्या वर्गाची गावात 
मिक्षकिरि वाच १ नाही, बापाची कमाई नाही, 
णु हक्काचा असा दुसरा धंदा नाही, 
कळ वाता तर. भांडवल नाही, आणि धंद्याची 
रिण लाही गी, नोकरी करावी तर तदतुरूप 
वशिबोे 1 असले. तरी सरकारी नोकरीत 
र महर: वाव नाही, आणि खासगी नोक- 
् द अंगी मुरलेला नसल्यामुळे 
स्थिति होती ! नाही, अशी जवळ जवळ देशात सववत्र 
कमकुवतपणा र वर्म ' याचा अथे नाजूक भाग किवा 
च य मुत सा असेल तर ब्राह्मणाच्या बाबतीत 
स पाड न होत हर तार आणे 
य त्या स्थती पालटत जाणार हे निरिचित. 
का गळ्यातील जानवी गळून पडू 
जावा जा आणि इतर जाती जानवीच घालू 
(आ, असे नाही तर ब्राह्मण जातींची आडनावेही 
कणात नावापुढे जोडू लागल्या आहेत ! यात 
क नी भावी य क चिन्हे दिसत असतील 
ग्र त बापडी ? पण आम्हाला तर चालू कलि- 
युग संपून पुढे येणाऱ्या कृतयुगाची ही नांदी आहे, 
ला वाटते ! वणंश्रेष्ठ्याच्या युगपर संगतीवर 
क. विश्वास ठेवावा असे आमचे म्हणणे नाही; 
रण' तसा तो आमचाही नाही. पण पु 
अखेर एकच ,्रूद्रवणे राहाणार, व कृतयुगात सर्वच 
पुन्हा ब्राह्मण होणार; या पौराणिक समजुतींना 
क गोष्टी घडून येण्याची चिन्हे दिसतील त” 
| उदारमनाने स्वागत करण्याचे औचित्यहा 
आपण ब्राह्मणवर्गाने दाखवू नये, हे बरे नव्हे ! 
बदूचे मुंडन आणि बाप-मुलामधीळ अंतःपट ! 
वर एका ठिकाणीं सध्या संमाजात प्रचलित अस- 
लेल्या असौत्र व अवैध विधींची जी यादी दिली 
के त्यातील काहीबद्दल जाता जाता थोडा खुलासा 
केल्याशिवाय लखणी खाली ठेववत नाही. उपनयन- 
ेस्काराला सध्या सामाजिक समारंभाचे स्वरूप 
जिल्यामुळे. संस्का्य मुळे वयाने मोटी असतात आणि 
क केश सर्वेच्या, सर्व काढवून * गोटा न 
केरवून घेण्यास ती तयार नसतात. जुन्या माणसांच्या 
उआग्रहामुळे तसे करावे लागल्यावर पुढे दोन दोन 
.टिवस अज्ञी मुले रडत. राहतात. आणि त्या स्थिती- 
पच व माळा (? ) उरकावा लागतो, अश्ली 
उदाहरणे आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलेली आहेत. तेव्हा 
.त्यांच्यावर आणल्या जाणार्‍या या आपत्तीचे धनी 
कोण, याचा 'विचार॑ केला पाहिजे. सूत्रकारांनी, 


या बाबतीत मुंलारसंबंधीं सांगताना, “ अलंकृतं कुमारं 


करवावे असे 


कुशलीकृत शिरसम्‌ “- मुलाला अलंकार घोळून 
वं त्याचे मस्तकं सुंदर दिसेल असे करवून- असे 
शब्द घातले आहेत. यांत गुळगुळीत गोटा करण्याचा 
अर्थ कसा व कोठून निघतो ते आम्हास तरी समजले 
नाही ! वर आम्ही एका ठिकाणी म्हटलेच आहे की 
वृद्ध संन्यासी विधवा आणि अध्ययनहीन पोटभरू 
भिक्षुक वर्ग, यांच्या हाती धर्मशास्त्र निर्णयाचे 
अधिकार गेल्याने ही आपत्ती ओढवली आहे. “कुशली 
कु” हेच क्रियापद सूत्रकारानी चौलंकमं संस्कारात 
नापिताला आदेश देतांना उपयोगात आणले. आहे; 
व तो आदेश असा आहे. नापितं शिष्याच्छीतोष्णां- 
भिरवर्थ कुर्वाणो कुशली कुविति “- थंड व 
उन पाणी पाहिजे तसे घेऊन मुलाला त्रास न होईल 
अशा रीतीने कौशल्यपूर्वक मुलाचे मस्तक सुंदर दिसेल 
असे कर-” पण यात देखील तुकतुकीत गोटा 
कर, असे कोठेच सांगितल्याचे दिसत नाही. कारण 

ह. मिय 


त्या पुढचेच वाक्‍य “यथा कुलघर्म केशवेशान्कारयेत्‌ 
कुलाचाराप्रमाणे केशवेश ( पळा 1710697) 


आहे तेव्हा गोटा करण्याचा अर्थ कोठून 
व कसा निघाला असेल ते सहजच ध्यानात येईल ! 


संस्कारात बटूचे सक्तीने मुंडन करविण्या- 
पेक्षाही अधिक. अप्रयोजकपणाचा प्रकार म्हणजे 
गरु व तिष्य, अर्थात बहुतेक प्रसंगी बाप आणि 
मलगा, यांच्यात अन्तःपट धरून व. पाच सात 
मिनिटे मंगळाष्टके या सदराखाली शार्दूल विक्री- 
डित वृत्तातले येतील ते कसलेही इलोक म्हणून 

य मुर्हर्तावर त्यांची दृष्टादृष्ट घडवून आण- 
प्याचा ! वधू-वरांची विवाहपूर्वी दृष्टादृष्ट होत 
नव्हती अशा काळात विवाहविधीत धुसडून दिलेला 
हा प्रकार, समाजाच्या चांगला पचनी पडला, असे 
अनभवाला आल्यावर बहुधा, उपनयन संस्कांरातही 
करून पाहाण्याचा कोणा धूत 
कल्पना सुचली आणि गेल्या २००1२५० 


अंत:पाट टा 
मंगळाष्टके हा विधि महाराष्ट्राबाहेर- नाही. 
त्याचप्रमाणे या दोहोचीही माहिती सूत्रकारांना तर 
नव्हतीच; पण गेल्या पाचशे वर्षात लिहिल्या 
गेळेल्या. निबंध ग्रंथकारांनाही या प्रकाराची माहिती 
होती, असे दिसत नाही. कारण निबंध ग्रंथांतही 
यांचा धर्भसत्रकारांनी आपल्या 


त्यांचा उल्लेख नाही. पत्रक 
संस्कारविधीत ज्योतिष व मुहुर्त, यांना फारसे 
पाहन, मानवी जीवनांतील 


महत्त्व दिले नाही, असे पाहून, 


४८ अ 


9८ 4 
राज्य ल जशी... 
पेस्थेटारे ?) १५. 9 
गणकोीकत मल्ल माक द 
रा प्राज्ञपाठशाळामं 


का... - 12) ४:11: क र 
करस्लगघर चघव्तचन” »., 
-रुव्टर्य र्र तथद्धन“ 7 
कनअम रळ -” चा 
“चमर ४मछत 


--). 
्ष्ठ्श्त 


नवभारत 


प्रत्येक बावतीत ज्योतिषाची लुडबुड चाललीच 
पाहिजे, अश्या ईषेला पेटलेल्या धूर्त ज्योतिष्याची 
ही कारवाई असून, मानवी मनोवृत्तीचा कमकुवत- 
पणा लक्षात घेऊन, त्या वर्गाने समाजावर आपले 
जाळे टाकले, व त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे समाजातील 
सर्वे वर्ग या जाळयात अडकले ! एका ठिकाणी 
मुंजघरी लेखक. पानसुपारीकरिता गेला असता, 
यजमानाची व त्याची गाठ पडताच, यजमानानी 
मुंज वेळेवर लागल्याबद्दल समाधानाचा सुस्कारा 
सोडल्याचे पाहिल्यावर, दोघात जो संवाद झाला 
तो थोडा मजेदार असल्याने येथे दिल्याशिवाय 
राहावत नाही. 

लेखक :-- काय ? लागली एकदा मुंज ? 

यजमान :- हो अगदी वेळेवर लागली. आमचे 
भटजी आणि आम्ही पहाटेपासून धडपड केली 
तेव्हा एकदा वेळ साधली. 

भटजी :- आता काही गडबड नाही. साहेब 
आपण दोन तास खुशाल विश्रांती घ्या. थोडा होम 
आणि जाणवे, मुंज, अश्या थोड्या गोष्टी राहिल्या 
आहेत. त्या काय जेवणाच्या पूर्वी अर्ध्या घंट्यांत 
उरकतील. 

लेखक :- म्हणजे ? गायत्र्युपदेश, ब्रह्मचयंदीक्षा 
इत्यादि महत्त्वाच्या गोष्टी अजून व्हावयाच्याच 
आहेत का ? मग मुंज लागली म्हणजे झाले काय ? 

यजमान :- मुंज लागली ! आणखी काय व्हाव- 
याचे ? अगदी वेळेवर -- 

लेखक :- अहो, पण असं सांगा. घटका, पळं 
विपळं मोजून तुम्ही चांगली वेळ ठरवली. त्या 
वेळेवर तुम्ही -- 

यजमान :- अहो; तेच तर सांगतो. मुंज अगदी 
वेळेवर लागली. वेळ मुळीच चुकली नाही! भटजी! 
खरं ना? याना जरा समजावून सांगा. 

भटजी:- अहो, मुंज वेळेवर लागली. आणखी काय 
बोडके तुमचे समजावून सांगू ? 

लेखक:- अहो; इतका चांगला मुहूर्त तुह्मी निवडून 
काढला; त्याचा उपयोग काय केला, असा माझ्या 
ह्ाणण्याचा अर्थ ? 

भटजी :- आडचर्यच आहे एकेक! मी घसा फोडून 
मुंज अगदी ठरलेल्या मुहुर्तावर लागली म्हणून सांगत 
आहे; तरी यांचे आपले पुन: तेच! तुम्ही लेखक 
आहा, नाही का? सर्वे ठिकाणी नाक खुपसण्याची 


तुम्हाला सवयच! चोरीच्या आणि मारामारीच्य़ा 
बातम्या तुम्ही छापाव्या! मृंजीच्या या धार्मिक 
कार्यात तुम्हाला हो काय कळते? माझे केस पिकलें 
मुंजी लावता लावता! तुमच्या वडिलांची मुंज 
देखील मी पाहिलेली आहे, म्हटलं? ह 

यजमान:-- वरोवर! खरेच पाहिली असेल! त्यांना 
काय कळतं हो? जाऊ द्या? 

अझाप्रसंगी लेखकाने निमुटपणे वाट धरली असेलं 
हे सांगावयास नको. 


रा 

या लेखात उपनयनसंस्कारासंबंधी जे महत्वाचे 
मुहे मांडण्यात आले आहेत, ते असे :- (१) शर्मन 
शास्त्राच्या दृष्टीने विचार करता भारतीय समाजात 
सध्या ब्राम्हण आणि शूद्र असे दोनच वर्ण राहिले 
असून, नाममात्र का होईना, पण आश्रमही ब्रम्हचर्य 
आणि गृहस्थ असे दोनच राहिले आहेत. (२) वणे 
पद्धती आणि आश्रम व्यवस्था या दोन्ही गोष्टी सर्व 
समाजात मोठ्या प्रमाणावर कधीच चाळू नसल्या" 
मुळ त्यास हिदू समाजाचा पाया असे. म्हणता येणार 
नाही. (३) उपनयन संस्कार हा ब्राम्हण्याचा किवा 
हिंदुत्वाचा संस्कार म्हणून कधीही नव्हता व तो तसा 
आताही नाही. (४ ) ब्राम्हणत्व सध्या वर्णविशिष्ट 
नसून जातिविशिष्ट झाले असल्यामुळे ते आता गुणा- 
धिष्ठित नसून जन्माधिष्ठित आहे ही गोष्ट विचा 
रात घेतली पाहिजे. (५) सूत्रानी सांगितलेले 
सस्कार त्रेवर्ण्यावर अधिष्ठित आहेत. वर्णव्यवस्थाचं 
“ग नष्ट झाल्यावर कोणत्याही जात्यघिष्टित 
तया गावे बंधन राहात नाही ( भी 
ञ्युपदेश, ब्रम्हचर्य व १ मनच डळ आहेत 
आजच्या जातिनिष्ट व मु तीन्ही 
स साती ब्राह्मणाचा या तीन्ही 
त्य कधी संबंध येत नाही. नित्यकर्म 
वी करावयाची नसल्यामुळे .गायत्री मंत्रग्रहण 


श्यक होते; 
पुरे होईपर्यंत अविवाहित 


जन्मात 


कसलेही अध्ययन हा वेदग्रहणाचा पर्याय 

हे प्राचीन पद्धतीचे नवे अवतार, असे मात” 

सवय लावण्यास उपनयन विधी" 

समाजाने ह त्याही सौत्रविधीचे नसते स्तोम माजवून 

नाही, असे “के खर्चात पडण्याची आवश्यकता 
हा, असे स्पष्टपणे म्हणावेसे वाटते. 


४ट्ब 


अनुक्रमणिका 


ककवा हा हा 1.11: अ 


व्र 


४८0-%6-40-260:200:20:20:200:20:2:>20:20:>0:>6::260:260::260:>60:260:260:920::266:24:->ई0:260:>6:240:2<0:>6-22& 


येत्या दिवाळीतील -- 
-- नवभारतांचा “7 व 
_ -4 नेहरू विशेषांक £- 


नोव्हेंबर १९६४ चा नवभारत अंक हा दिवंगत प. जवाहरलाल 


न् विशेषांकाचे महत्त्व 
नेहरू यांच्या जन्मदिनानिमित्त निघणार आहे. या विशेषांकाचे त्त 


असे की-- 


& १... ७. ्श २ 
: * पं, नेहरूंच्या जीवनावर * राजकारणावर साहित्यावर 


१ र त्यांनी र 
* विदेशी राजकारणावर * पॅतम्रथान या नाल्याने 


विचारप्रवतक लेख 
केलेल्या कामगिरीवर समीक्षणात्मक बिचार 


संकलितपणे यावयाचे आहेत. 
नं कळून, येईल: 
* पं. नेहरूंच्या पश्चात्‌ नेहरू कसे दिसतात हे या अंकावरून कळून- येईल. 


ख्य इ. शी मंगेळश |॥ र 
लेखक मंडळीत-- ग्रा, मे. पु. रेगे, श्री. व. भ. पिका भा ककती 
राजाध्यक्ष, श्री, अ, भि. शाह, प्रा. गोवर्धन पारीख, वि. म. बका 


| र आर. 
इत्यादि नामवंत तज्ज्ञाचे लेख या अंकात येणार आहे 
नियतकाठिक विक्रेत्यांनी व जाहिरातदारांनी -- 
-_: या खुवणे संधीचा जरूर फायदा घ्यावा !- 
प्रकाशक, नवभारत मासिक : 


प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई ( जि. सातारा ) | अ 


र 
४ 
४ 
अ 
शं 


यद्य यर रार्जय 


वाचकांचा पत्रव्यवहार - 


जातिभेद निमूलन : पन्हाळा परिसंबाद 
नवभारतच्या जून, १९६४ च्या अंकामधील जाति- 
भेद निमूलन या विषयावरील पन्हाळा येथे घडलेल्या 
परिसंवादाचे समग्र विवेचन वाचले, जातिभेद निर्मूलना- 
. विषयी अत्यंत सखोल ब व्यापकं अशी चर्चा त्या ठिकाणी 
: झाली असली पाहिजे, असेच हा लेख वाचून वाटते. 
श्री. दादोबा पांडुरंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबईत एक 
“परमहंस मंडळी ? या नावाची 'गुतत' संस्था जातिभेद नष्ट 
करण्याच्या उद्दिष्टाने काढली होती. जातिभेद मानू नये, 
विधवांच्या पुनर्विवाहासंबंधी संमती असावी, मूर्तिपूजा 
करू नये ही त्रिविध उद्ष्टि या मंडळीसमोर होती; या 
गोष्टींची आठवण वरील लेख बा'चताना झाली, 
आज जञातिमदाकडे पाहिळे तर मानवाची मती 
कुंठित झाल्याशिवाय रहाणार नाही. या जातिभेदाची 
'मयांदा आता इतकी अमयीद झाली आहे की तिची 
“ लक्ष्मण रेषा ' आखणे अशक्य कोटीतील दुरापास्त 
गोष्ट झाली आहे. वरून जरी काही द्रिसत नसले तरी, 
“पडद्यामागे, ज काही चाळले आहे, त्याच्या जाणिवेचा 
स्प उतलंत राष्ट्रनिष्ठेच्या मनाला होणे सहज शक्‍य आहे. 
जातिभेदामुळे राष्ट्रमावनची इतकी प्रचंड हानी याअगोदर 
केव्हाही झाली नव्हती इतकी आता यापुढे होणार आहे; 
अशी साधार भीती आजच्या सामाजिक, राजकीय व 
आर्थिक घडामोडींकडे पाहताना होते. जातिभेदाचा हा 
प्रचंड अश्वशक्तीचा अणुब्रॉम्ब कधी भारतीय जनतेवर 
कोसळेल हे सांगणे अत्यंत कठीण वनले आहे. राजकारणी 
लोक जञातिभेदाचे कितपत निर्मूलन करू शकतील 


० 


याविषयी भयंकर साशंकता निर्माण होऊ लागली आहे. 


समतेच्या तत्त्वाची व्याप्ती वाढविणे हेच या काळात : 


भविष्यास ठरणारे वरदान आहे. समत्व बुद्धीच्या 
अध्यात्मव्रत्तीतन . आजच्या ' राजकारणाचा प्रवाह 
अखंडितपणे संचार करू लागला पाहिजे. 
या परिसंवादात डे. मुरंजन यानी आंतरजातीय 
विवाह वरच्या पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात घडवून 
आणण्यार्‍चा उपाय सुचविला, त्याची मी येथ “दाद 
देतो. किंबहुना मी. तर असे म्हणेन को सरकारने 
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांनाच सरकारी नोकऱ्या 
, उपल्ध करून द्याव्यात; किंबा त्याना शासकीय 
नोकऱ्यामध्ये अग्रमागी स्थान द्यावे. तसे जर झाळे तर 

- ड्रॉ. मुरंजन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे विवाह 
पातळीवरून होण्यास जास्त काळ लागेल असे निश्चि- 
. तच म्हणता येणार नाही, ० जवाहर मुथा 


विहिर 


- पुस्तक परिचय 


उत्क्रांतिवाद : लेखिका - इंदुमति पारीख, समाज, 
प्रबोधन संस्था, पुणे २, प्रकाशन: १४, १९६३, 
किंमत: रु, १.६०. 


जीवोत्त्पत्ती : लेखक - प्रा. रा. वि. सोवनी, प्रका- 
रन: १५, १९६४, किंमत : रु. १.००, 

विवरचना : लेखक- ना. वा. कोगेकर, प्रकारान : २५ 
१९६०, किंमत: रु. १.२५. 

अंतरोक्ष प्रवास : ललक- ना, वा, कोगेकर, प्रका- 
शन: ७, १९६२, किंमत: रु. २.००, 


वरील विश्ञानविषयावरीळ चार पुस्तके पुण्याच्या 
समाज प्र्रोधन संस्थेने प्रसिद्ध केली आहेत. सर्वसामान्य 
वाचकांना उपयोगी पडतील अशा विज्ञानावरील 
पुस्तकांची मराठीत मोठीच वाण आहे. विज्ञान- 
विषयावर लिहिणाऱ्या लेखकांना परिभाषेची एक मोठी 
अडचण असते. पण यापेक्षा मोठी अडचण या 
विषयावर लिहिणारे लेखक फार कभी आहेत ही आहे. 
पाश्चात्य देशात सर्वसामान्य बाचकाना विज्ञानाची सोप्या 
भाषेत ओळख करून देण्यासाठी -- ळोकिक विज्ञानावर 
लिहिणारा - खास लेखकतररी निर्माण झाला आहे. 
आपल्याकडे या दृष्टीने म्हणाबा तसा प्रयत्न झाळेला 
नाही. पुणे येथे शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन झालेल्या समाज प्रबोधन संस्थेने विज्ञान- 
विषयावर पुस्तके प्रसिद्ध करण्याचे ठरविळे आहे ही 
आनंदाची गोष्ट आहे. 


उत्क्तांतिवाद- हे इंदुमति पारील्ल यानी लिहिलेले 
उत्तक सहा प्रकरणांचे आणि ७५ परष्ठांचे आहे. 
पुस्तकाचे डाविनपूबेकाल, डार्विनकाळ व डारविनो” 
तरकाळ असे तीन स्वामाविक काळविभाग पडेठे 
असून प्रत्येक कालविभागाला दोनदोन प्रकरणे खर्ची 
पडली आहेत. डाविननंतर्च उत्क्तांतिबाद॒ उदयांस 
आला अशी सववसामान्य कल्पना आहे. पण डार्विन” 
च्याही पूर्वो हजारो वर्षापासून उत्कांतीची कल्पना 
मानवाळा होती याची कल्पना पहिले “ प्रास्ताविक न 
पकरण वाचून वाचकांना येईल, अर्थात्‌ डाविनपूव 
विचाखेतांचा उत्तांतिवाद केवळ कल्पनाविळासी होता» 
डाविनचा उत््नांतिवाद मात्र विस्तृत निरीक्षणावर १ 


५० 


पुस्तक-परिचय 


य ता असल्यामुळे त्याला शास्त्रीय बैठक 
ली आहे, परमेश्वरावरील श्रद्धेला धक्का देणारा 
हाळ मप डार्विनची मात्र परमेश्वरावर 
कड हिज हे विशेष होय. या दृष्टीने तो ग्रीक 
डाळे च्याही बराच मागे होता असे म्ह्ट्ठे पाहिज, 
ची कही नव्हे तर अस्वरिळ जगताचेच मूळ 
का ल्या हुडकण्याचा प्रयत्न ग्रीकानी अडीच 
पूर्वी केला होता. क्रग्बेदात विश्वनिर्मितीच्या 
ळच कल्पनेचे पुसट अस्तित्व दिसत असले तरी 
व सूनच हिंदूंचा पिंड धार्मिक होता असे 
यास हरकत नाही, हीच गोष्ट खिशत्नन व 
1. तीला लोकांची, स्वाभाविकपणे याविष- 
चे अ्रेसरत्व ग्रीकांच्याकडे गेळे. लेखिकेने पहिल्या 
प्रास्ताविक प्रकरणात याविषयी उद्‌वोधक माहिती 
दिली आहे. 


“ग्रीक विचार" या पोटमथळ्याखाली ग्रीक विचार- 
बंतांच्या जीवशास्त्रीय कल्पनांचा लेखिकेने स्वतंत्र विचार 
फेड आहे. डाविनच्या सिद्धांतातील मूलभूत कल्पनांची 
बीजे दोन हजार वर्षापूर्वी होऊन गेलेल्या एंपिडॉक्लोस 
या ग्रीक तत्ववेच्याच्या लिखाणात आढळून येत असल्या- 
मुळे त्याचे विचार लेखिकेने थोड्या विस्ताराने 
समजावून सांगितळे आहेत. ( एंपीडॉछलीसच्याही पूर्वी 
होऊन गेलेल्या अर्नक्झीमैंडर या थेल्सच्या शिष्याच्या 
लिखाणातही उत्क्रांतिविषयक विचार सापडत असल्या- 
मुळे त्याचाही उल्छेल्र करणे उचित झाले अतते. ) 
असरिस्टॉटळची जीवशास्त्रीय कामगिरी विस्तृत आणि 
महत्वाची असल्यामु> लेखिकेने त्याचेही विचार विस्ता- 
राने सांगितले आहेत. 

: डार्विनच्या संशोधनाची पार्श्वभूमि) या दुसर्‍या 
प्रकरणात युरोपीय पुनरुल्षीवनकालापासून डार्विनच्या 
काळापरयंतचे उत्क्रांतीसंबंधीचे विचार सांगितले असून 
करर. क वातावरण कसे अनुकूल होते हे 
ह्मावपरेतच्या अते प्रकरणात फ्रान्सिस ब्रेकनपासून 
विषयक सिचार सोमित ल्हान थोर शास्त्रज्ञांचे उत्क्रांति- 

र लें आहेत. त्यांचे सर्वच विचार 
बरोबर नसले तरी त्यापैकी अनेकजण या ना त्या स्वरू- 
पात उत्तांतिवादाचे कसे. पुरस्कर्ते होते हे लेखिकेने 
दाखवून दिले आहे. उत्क्तांतीचा पहिला शास्त्रीय 


सिद्धांत मांडणारा शास्त्रज्ञ म्हणजे ठॅमाक होय. लेखिकेने 
त्याचे चार सिद्धांत मुद्दाम वेंगळे काढून सांगितले 
आहेत. यांपैकी चौथा उपार्जित (००५१7९१ ) 
गुणांच्या आनुवंशिकतेचा सिद्धांत फारच वादग्रस्त 
झाला. या सिद्धांतामंधीळ फोलपणा आता सामान्यपणे 
मान्य करण्यात आला आहे, 


: डार्विनचे विचार? या तिसऱ्या प्रकरणात डाविंनचा 
सिद्धांत. विस्ताराने समजावून सांगितला आहे. या- 
विषयीचे लेखिकेचे विवेचन बरेच उद्‌बोधक झाले 
आहे. स्थलमर्यादेमुळे उदाहरणे देणे लेखिकेला शक्‍य 
झालळेळे दिसत नाही. पण अनेक सामान्य विधाने 
करण्यापेक्षा उदाहरणावर भर दिळा असता तर विषय 
समजण्यास अधिक सुलभ झाला असता असे वाटते. 
तथापि जुळते घेण्याची प्रक्रिया समजावून सांगण्यासाठी 
लेखिकेने दिलेळे घोड्याचे उदाहरण उल्लेखनीय आहे. 
? या पोटमथळ्याखाली केलेली चर्चा 
जजबी झाली आहे. नव्या जातीच्या 

उद्ब्रोधक झाले असून 
हा पोटविभागही वाचनीय 


६ हंगिक संवरण 
मात्र त्रोक आणि जु 
निर्मितीसंबंधीचे विवेचन 
* व्यक्तीची प्रगल्मता 
झाला आहे. 


*>_ 


[त विषय कालक्रमाने समजावून सांगितला 
निर्माण झाला आहेः डाविनच्या 
सिद्धांताचे विवेचन डार्विनर्नंतर लागलेल्या महत्त्वाच्या 
शोधांचा विचार न करता करावे लागले आहे. त्यामुळे 


या प्रकरणातील * अंतर्गत बदल्शाक्ति ?, ' जगण्यासाठी 
विक्र संवरण ? ( ४७9) 


लढा ? व स्वाभाविक 
8९०७४०७ ) हे दाब्दप्रयोग डार्विनच्या अर्थाने घ्यावे 
लागतात. हली मात्र या शब्दातील अर्थ बराच 
बदलला आहे. अंतर्गत बदलशाक्ति (.ए०१०१ ) 
या दाब्दप्रयोगाला डार्विनच्या काळी विशिष्ट 
अर्थ नव्हता. नंतरच्या जननशास्त्रातीळ शोधामुळे 
यावर प्रकाश पडला असून या दाब्दाला 
निश्चित अर्थ प्राप्त झाला आहे. तसेच “ जगण्या- 
साठी लढा? या द्राब्दप्रयोगातील “लढा? हा 
दाब्द हलली केवळ अलंकारिक अर्थानेच खरा आहे. 
( डार्विनंच्या काळी मात्र त्याचा शब्दशः अथ॑ 
घेतला जाई. ) त्याचप्रमाणे : स्वाभाविक ' संवरण ? 
हे डार्विन समजत होता त्याप्रमाणे हली निरपेक्ष व 


या पुस्तक 
असल्यामुळे एक दोष 


५१ 


नवभारत ”. 


सर्वकष्र तत्त्व राहिलेले नाही. मात्र डार्विनची उत्क्रांति- 
विषयक मूलभूत तत्वे आजही अब्राधित असल्यामुळे 
सांमान्य वाचकाला - आजसुद्धा जननरशास्त्रातील 
शोधांचा आधार न घेता डार्विनंचा उत्क्नांतिवाद 
समजावून सांगता येतो हे खरे आहे. 


, चौथ्या प्रकरणात “ उत्क्ञांतिवादास पुरावा ' सांगि- 
तला असून हे प्रकरण अनेक आकृतीनी व.उदाहरणानी 
नटले आहे...या प्रकरणात प्रस्थरीभृत प्राणिशास्र, 
गभशास्त्र, शिलकी अवयव, शरीररचनाशास्त्र, रक्‍त- 
परीक्षा, रोग इत्यादि निरनिराळ्या क्षेत्रातून पुरावे 
दाखल केळे असून हे प्रकरण सर्वात भव्य झाले आहे. 
प्रकरणाच्या शेवटी मानवाच्या उत्क्तांतीमधील ज्या 
पायऱ्या सांगितल्या आहेत त्याची सामान्य वाचक्राच्या 
दृष्टीने फारशी आवश्‍यकता होती असे वाटत नाही. 

: डा्विननंतर ' या पाचव्या प्रकरणात डार्विननंतर 
जननशास्त्रात लागलेल्या शोधांची माहिती दिली आहे. 
या शोधांचा व डार्विनच्या उत्क्ञांतिबादाचा कोठे संबंध 
पोचतो याची कल्पना सुरवातीस वाचकास येत 
नाही. ( वर म्हटल्याप्रमाणे विषय कालक्रमाने समजा- 
वून दिला असल्यामुळे असे झाले आहे. ) मात्र 
प्रकरणाच्या शेवटी 'उत्क्ांतिवादाची आधुनिक रूपरेघा? 
या पोटमथळ्याखाली हा संत्ंध स्पष्ट करण्याचा लेखि- 
केने प्रयत्न केला आहे. पण जनन्शासत्रातील हे कार्य 
इतके विस्तृत आहे की त्याची स्परेषासुद्धा एवढ्या 
मर्यादित जांगेत देणे जवळजवळ अशक्य आहे. आणि 
म्हणून “ डाविनच्या विवेचनात व संश्योधनात कच्चा 
राहिलेला आनुवंशिक गुणांचा प्रश्न बराच सुटत आला 
आहे व त्यातही महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा प्रश्न 
सुटत असताना उत्कांतीस लावलेले स्वाभाविक संवर- 
णाचे तत्त्वच जेनेटिक उत्क्तांतीस लागू पडते ही होय !? 


अशा एका विधानात शेवटी लेखिकेने हा बिषय 
आटोपला आहे. 


“ मानवाचे पुढे काय १ हे प्रकरण स दृष्टीनी 
वाःचनीय झाळे आहे. या प्रकरणात उत्कांतीचा मानवी 
अर्थ समंजावून सांगितला असून मानवाची उत्तांति 
जाणिवेच्या पातळीवर आली असल्यामुळे मानवाला 
भीतीची कशीं आवडयकता आहे हे स्पष्ट केठे 
या नवीन पातळीवरील उत्क्ञांतीमध्ये व्यक्तितविकासाला 


ष्र 


सह ळर ठसा ७ मू 
3 ह 
एराठींचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ति 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थंटट री 


मिळालेळे अनन्यसाधारण महत्व लेखिकेने स्पष्ट केले 
आहे. हली राजकीय मतप्रणालीच्या दृष्टीने जगाचे जे 
तट पडले आहेत त्याचा लेखिकेने उछेख केला असून 
मानवाच्या प्रगतिपथावरील ही धोंड नाहोशी कर 
ण्याची, आवरवकता प्रतिपादिळी आहे. शोबटी ज्युलि- 
यन हक्‍्स्लेधरोबर विश्वसंस्कृतीचा-वाद्यवृदी संस्कृतीचा 
पुरस्कार करून हे प्रकरण संपविले आहे. 

उत्क्तांतिवाद हा फार मोठा विषय आहे. विदोषतः 
डाविंनोत्तर कालात जननशास्त्रात लागलेल्या शोधामुळे 
तो बराच किचकट आणि व्यापक बनला आहि, हा 
नव डार्विनियन उत्क्तांतिवाद समजावून द्यावयाचा 
झाल्यास मंडेळवाद आणि डार्विनवाद यामधील 
संबंधाचे सविस्तर विवेचन आव्यक ठरते. पण त्य र 
ग्रंथाचा विस्तार वराच वाढतो पण वर म्हटल्याप्रमाणे 
डार्विनची मूळ्भूत तत्त्वे अत्राधित असल्यामुळे ती 
समजावून दिली तरी सवैसामान्य वाचकाच्या दृष्टीने 
पुरेसे आहे. आणि हे डार्विनचा उत्क्तांतिवाद समजा- 
वून देण्याचे मर्यादित उद्दिष्ट या पुस्तकात उत्तमच 
साधळे आहे, एकंदरीत ' उत्क्रांतिवाद ? या पुस्तकाने 
मराठी शास्त्रीय वाड्मयात एक मोलाची भर पडली 
आहे असे म्हणण्यास प्रयवाय नाही. 


जीबोत्पत्ति-- 


ही प्रा, रा, वि, सोवनी यानी लिहिलेली पुस्तिका 
सात प्रकरणांची आणि सुमारे ४० पृष्ठांची आहे. 


मानवाची उत्तांति निस्गनियमानुसार ख्ाभोविकपणे 
झाली आहे ही 


गोष्ट डाविनने प्रस्थापित केल्यानंतर 
इथ्बोबरीह पहिल्या जीवाची उतपत्तीसुद्धा भोविर्क 
नियमानुसार स्वाभाविकपणे झाळी असली पाहिजे या 
कल्पनेला चालना मिळाली, पण याविषयीच्या गमीर 
शात्रीय चर्चेला ब प्रयोगाला अलीकडेच म्हर्णज 
शब्या शतकातच सुरवात झाली आहे. अशा 
मकारच्या अजून बाल्यावस्थेत असलेल्या या विषयाची 
अत्यंत त्रोटक माहिती या पुस्तिकेत द्लि आहे; 

- अगदी प्राचीन काळी जीवोतपत्तीसंबंधी निश्चित मर्द 
आढळून येत नाही, लेखकाने "काही पारंपरिक विचार 
मो पहिल्या प्रकरणात हिंदु धर्मातील म्हणून ज्ञ विचार 
सांगितले आहेत ते वस्ततः जीवोत्पत्तीसंबंधींच न्यत 

पत्तीसंबंधीच जा जीबाच्या स्वयंस्फूत [नि 


पुस्तक-परिचय 


ग का ९००७7६०0 01 111९ 3 
ताया माळ असून ती डेमेक्रिटीस व असिस्टॉटल 
पाश्चरने या क. मंचेलि, लो: उले गलत 
'फोलपणा स म र्दत निर्मितीच्या कल्पनेतीळ 
शतकाच्या प्रयोग सिद्ध केल्यानंतर म्हणजे १९्व्या 
हातवारे प्रथ्वीवरील प्रढिल्या जीवाच्या 
वात झाली हन कल्पुनांच्या खऱ्या इतिहासाला सुरु- 
शतकातील यं म्हणावयास हरकत नाही, हा १९ व्या 
इतिहास वक वरील जीवोत्पत्तीसंबंधीच्या कल्पनांचा 
शतकातील मक गतितणात सांगितला आहे. * विसाव्या 
यांच्या विच विचार' या तिसऱ्या प्रकरणात फक्त हाल्डेन 
मिहान चोरांची संक्षिप्त ओळख करून दिली आहे. 
प खील थ विसाव्या शतकात जीवोत्पत्तीसंब्रंधी विचार 
नव्हे नळ फक्त हाल्डेन हा एकटाच आहे असा: 
सी खकाळा पुढील सवे प्रकरणात ओपॅरिनच्या 
तीचा 1 ओळख करून द्यावयाची असल्यामुळे इतर 

'स्त्रशांना लेखकाला अगोदर निकालात काढा- 
ताचे आहे. आणि म्हणून हे काम हाल्डेनला त्या 
क प्रतिनिधि मानून या प्रकरणात घाईने उरकले 


र जीवोतपत्तीसंत्रंधी पेहिला विस्तृत शास्त्रशुद्ध सिद्धांत 
ला गी. ओपॅरिन या रक्षियन शास्त्रज्ञाचे जीवोतपत्ती- 
ल पुस्तक १९२४ साळी प्रथम प्रसिद्ध झाले. त्याचे 
य त कार्य बरेच विस्तृत असल्यामुळे लेखकाने 
ता, त्याच्याच कह्पनांची माहिती या पुस्तकात 
देली आहे. या माहितीला चौथ्या प्रकरणापासून सुरु- 
वात होते. अजेवि च्परि 3८ 
नदा क पदार्थापासून जैविक पदाथ निर्माण 
1. ते उत्पत्ति अवलंबून असल्याने सर्वात 
» र क्रियेने 
ण जञविक पदार्थ-हायड्रोकार्जन्स- अजैविक प्र 
0 कपात हे लेखकाने चौथ्या प्रकरणात 
प्रंथीनजरे आहे. पाचव्या प्रकरणाचा मथळा 
क पदार्थाची 3. क. १ हि 
यावरून प्रारेमि शिरत. “चात 
निर्मिति य घरथ्वीवर प्रथीनजनक पदार्थांची 
कअ चाडे, ह क हे लेखकाला सांगावयाचे आहे 
ह नर जी प्रत्यक्षात प्रथीन रेणूंच्या स्चनेची व 
घटनेची तेवढी माहिती त्यात आढळते, प्रकरणाच्या 
शेवटी मात्र. सागराच्या तळाशी असलेल्या प्रचंड 
«6 दाबामुळे काही अमिनो आम्लांचे प्रथीन निर्माणे 


करणारे पदार्थ झाळे असावेत ” असे एक. वाकय: 
आढळते. हीच गोष्ट काही अशी * कोलायडल द्रवा'ची; 
निर्मिति? या पुढील प्रकरणाची आहे. प्रकरणाच्या शेवटी 
यासंब्रवीची चर्चा € एथ्वीवरील घडामोडी - या पोट- 
मथळ्याखाली अगदी त्रोटकपणे केली आहे. तसेच 
पांचव्या प्रकरणाच्या शेवटी “ प्रथीनजनक पदार्था- 
पासून पुढे प्रथीने कशी निर्माण होतात. हे आपण 
पुढील प्रकरणात पाहणार आहोत,” असे म्हटळे आहे. 
प्रत्यक्षात मात्र पुढील प्रकरणात “ अद्या प्रकारचे (प्रथीन- 
जनक पदथीचि ) विविध समूह सागराच्या पाण्यात अस- 
ताना ते एकत्र येण्याची संधि निश्चित आली असेळ आणि 
म्हणूनच . . . त्यांचेही मोठे समूह बनले असावेत ” या 
थाविषयीची कसलीच चर्चा आढळत 


एका वाक्याखेरीज र | 
नाही. जीवोत्पत्तीच्या विषयाची चर्चा लेखकाने 


मुळात फारच ओट॒कपणे केली आहे. अर्थात्‌ हा 'विषय 


बाल्यावस्थेत असून तो सर्वसामान्य वाचकास समजा- 

वून द्यावयाचा झाल्यास प्रथीन म्हणजे काय ? कोला- 

यड म्हणजे काय ? हें प्रथम समजावून दिले पाहिजे. 
झाली आहि. 


९ 


आणि नेमके यातच सवे जागा खच 
: जीवनाची पहाट? या. प्रकरणात 
“ ज्ञविक समूहां “ची पुढील प्रगति- म्हणजेच प्रत्यक्ष 
जीवाची निर्मिति” कशी झाली हे सांगितले आहे. 
या प्रकरणातील चर्चा उद्बोधक झाली आहे. माज 
ज्यांचे विचार प्रामुख्याने लेखकाने या पुस्तकात 
सांगितेळे आहेत त्या ओऑपॅरिनच्या मते रासायनिक 
उत्कांतीची स्वाभाविक परिणति म्हणून जीवाची 


हे. पण उत्क्रांतीची ही कल्पना 


उत्पत्ति झाली आ 
पुस्तकात कोठेही आढळून येत नाही. लेखकाने उत्क्रां- 
तीची ही कल्पना गृहीत घरलेळी दिसते. पण ती स्पष्ट 


करणे- नव्हे तीवर भर देणे जरूर होते. 


त्यत्तीचा विषय क्लिष्ट असून त्याची यथाथे 
कल्पना येण्यासाठी वाचकांना अंगोदर रसायन व 
जीवश्ास्त्रातील मूल्यूत तत्वांची ओळख असावयास 
पाहिजे. ही ओळख करून द्यावयाची झाल्यास व मूळ 
विषयालाही बाधा येऊ द्यावयाची न्‌सेळ तर प्रस्तुत 
पुस्तकापेक्षा मोठेच पुस्तक लिहावयास पाहिजे, तथापि 
प्रस्तुत पुस्तकाने जरी वाचकास जीवोत्पत्तीरंत्रंधी 

थेऊ शकली नाही तरी शाक्वज्ञ हा 


व्या 


शेवटच्या 


जीवनो 


व >>< 4 टं 
ह या 
_"ऐओञो यी औक 
वरलगघर चच्च्सञ, 


वड मर द्घन” म क. 


रुनश “ 
ळणष्ठताा 


-पफनभम' 
पसर 


पा विकास गा 


राज्य मराठा वकास सस्थद्वार 


संगणकीकत 


:“ नवभारत . 


प्रश्न यशस्वीरीत्या हाताळीत .आहेत याची त्यांना 
निश्चितच . कल्पना येते. आणि हाच या पुस्तकाचा 
उद्देश आहे असे समजले पाहिजे, 


विशवरचना हे पुस्तक ना. वा. कोगेकरांनी लिहिले 
असून ते ६५ एष्ठांचे आहे. कोगेकर हे मराठी नियत- 
कालिकातून शास्त्रीय विषयावर लेख लिहीत असल्या- 
मुळे बाचकाना परित्षित आहेत. प्रस्तुत पुस्तक्रात 
विश्वाविषयी आजवर मानवाने मिळविलेल्या ज्ञानाचा 
इतिहास सांगितला आहे. 


पुस्तकात एकूण सात प्रकरणे आहेत. पहिल्या 
प्रकरणात विश्वस्चनेचा अभ्यास म्हणजे काय हे 
थोडक्यात सांगितळे आहे. भारत, 
निरनिराळ्या देशातील लोकांच्या विश्वविषयक प्राचीन 
कल्पनांची ओळख दुसऱ्या प्रकरणात करून दिली 
आहे. इतर क्षेत्रापरमाणेच या क्षेत्रातही पहिल्या तकेथुद्ध 
विचाराचा मान ग्रीकांच्याकडेच जातो. ल्लकाने 
€ विश्वसंस्थेत्रद्दळ प्राचीन ग्रीक तत्त्वांच्या कल्पना ? 
या पोटमथळ्याखाली ग्रीक तत्त्वेत्तयांच्या कल्पनांचा 
विचार केला आहे. मात्र या पोटविभागात एक चुक्रीचा 
उल्लेव आढळतो. “ चंद्रग्रहणाच्या वेळेस पडणाऱ्या 
शृथ्वीच्या छायेच्या रुंदीवरून हिपार्कस या ग्रीक 
शास्त्रज्ञाने चंद्राची त्रिज्या व त्याचे एथ्वीपासूनचे अंतर 
यांचे गणित मांडले? असे लेखकाने विधान केळे आहे, 
वस्तुतः या पद्धतीने चेद्राची ज़िज्या व त्याचे परश्वी- 
पासूनचे अंतर मोजणारा शास्त्रश 
होय, ( हिपार्कस हा पथ्वीचा आस बदलत असल्याचा 
शोध लावल्याबद्दल प्रसिद्ध आहे. ) तसेच हिपार्कस हा 
ग्रीक नसून अलेक्झांडयन होता. मध्ययुगातील 
विचित्र परिस्थिति? या पोटमथळ्याखाली लेखकाने 
युरोपातील मध्ययुगाचाच तेवढा विचार केला आहे. 
पण याच काळात आर्थभडट्ट, ब्रह्मगुत्त इ. भारतीय 
शास्रशांनी महत्त्वाचे शोध लांबले होते हे विसरून 
चालणारं नाही. 

तिसऱ्या प्रकरणात विश्वविषयक ज्ञानातील वाढ कशी 
होत गेली हे कोपर्निकस, गॅलीलियो, न्यूरन इ शास््र- 
श्ञांच्या शोधांची माहिती देऊन स्पष्ट केले आहे. या 
प्रकरणात. पॅलोमार पर्वतावरील जगातील सर्वात मोख्या- 
२०० इंच व्यासाच्या दुर्बिणीची सचित्र माहिती दिली 
आहे. : 


इजिप्त, ग्रोस इ. . 


म्हणजे ऑसिस्टार्कस , 


हृछीच्या आपल्या विश्वविषयक ज्ञानाच्या वाढीस 
सहायभूत झाळेली दोन मुख्य साधने म्हणजे वर्णादश 
आणि रोडयो दुर्बीण होत. या दोन्ही साधनांची माहिती 
चौथ्या प्रकरणात दिली आहे. * तेजोमेघ व प्रसरणशील 
विश्व? या पाचब्याः प्रकरणात विश्वविष्रयक सविस्तर 
माहिती दिली आहे. तेजोमेघांची आकाह्यातील वाटणी 
कशी झाली आहे, व त्याचा वेग व अंतरे कशी ठर 
वितात याविषयीची माहिती या प्रकरणात सांगितली 
असून ती उद्बोधक झाली आहे. तेजोमेघ परस्परा- 
पासून बेगाने दूर जात असल्याचा शोध लागल्यानंतर 
प्रसरणशीळ विश्वाची कल्पना उदयास आली. ही कल्पना 
आईन्स्टाईनच्या सिद्धांतामध्ये सामावून घेण्याचा 
शास्त्रशानी कसा प्रयत्न केला आहे हे लेखकाने चांगल्या 
रीताने समजावून सांगितले आहे. 


' आधुनिक कालातील विश्वस्चनाश्यास्त्र? या सहाव्या 
प्रकरणात अलीकडे विश्वोत्यत्तीविषयी शास्त्रज्ञानी मांड- 
लेल्या दोन उपपत्तींची माहिती दिली आहे. विश्वोत्सत्ती- 
विषयी मांडलेल्या या दोन सिद्धांतांचे निगनात्मक व 
निगमनात्मक असे केळेले वर्णन सार्थ आहे, या प्रकरणात 
आणखी एक खुकीचा उलेख आढळतो. लेण्काने ढमेत्र 
यास फेंच शास्रज्ञ म्हटळे आहे. पण तो वेल्जियन 
शासत्रश़ आहे. 


शेवटच्या प्रकरणात आतापर्यंत केलेल्या चर्चेचे 
समालोचन बेले आहे, या समालोचनाचे शेवटी लेख- 
नु! शास्त्रशांनी विश्वोत्पत्तीचा पक्ष सोडविण्यासाठी 
त्सया दोन परस्परविरुद्ध सिद्धांताविषयी लिहिताना: 
ब्र विश्वस्चनाशास्त्रशानी या बाबतीत आपल्या कुवती" 
पक्षा जरा जास्त झप घेतली आहे?” असे म्हटले आहे. 
य द गा सोडविण्यासाठी शास्त्रज्ञानी चालविलेल्या 

"वेश्रांत घडपडीचे अत्यानंदाने कोतुकच केले 
पाहिजे > असे ( टॉलमनबरोबर ) पुढे लगेच उद्‌गारही 
र आहेत या दोन विधानांची संगति लावणे कठीण 


7 ऐस्तकात ळेखकाची आकड्यांच्या बाजतीत 
गोठीच गत झाळेली दिसते. उदा. प्र्ठ ४९ वर 
आज्या पसरणाचा काल हबल आणि ह्युमैसन यानी 
र ल्क कोटि इतका ठरविला असे म्ह्टले आहे, 
यामध्ये दुहेरी चूक झालेली आहे. वस्तुतः हबळ आणि 


५४ 


रर क". 
वा :?)>..1 उ प्पञा 
-नरखगपघळ विकी 
"रब्डटणातयदधनत 
"-चपफनशप र 


८०५७२, 


र्‍राठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका व्र ) | ) ज्य मराठी विकास सस्थद्वार 


पुस्तक-परिचय 


हछमसन यानी ठरविलेला काल १.७ अब्ज वर्षे इतका 
आहे, दुसरे असे की १ लक्ष कोटि हा आकडा लेखकाने 
रर अब्ज या अर्थाने वापरलेला दिसतो. कारण. त्याच 
रष्ठावर ए्थ्वीचे ( व पर्यायाने विश्वाचे) वय सुमारे 
५ लक्ष कोटि वंष आहे असे लेखकाने म्हटले. आहे. 
वस्तुतः पृथ्वीचे वय ५ अन्ज वर्षे आहे. .म्हणज 
क १ लक्ष कोटि (१० ) म्हणजे १ अब्ज 
डुबिंगीतून व्यि आढळून येते. लेखकाने पॅलोमार 
मु लो पि सर्वात दूरच्या तेजोमेघाचे वय 

वषे आहे असे म्हटले आहे. वस्तुतः 
हा आकडा २ अन्ज वेष असा पाहिज होता. ( हीच 
चक २३ पृष्ठावर पुन्हा आढळते. ) तात्पये लेखक 
र लक्ष कोटि ही संख्या १ अब्ज या संख्येच्या 
अर्थाने वापरतो. याविषयी कसलीच शंका राहत 
नाही. संख्येच्या बाबतीत लेखकाचा हा गेरसमज 
होण्याचे कारण असे संभवते की इंग्रजी 8111100 
या संख्येला दोन देशात दोन निरनिराळ्या किंमती 
आहेत. या संख्येची अमेरिकन किंमत १ अब्ज आहे 
तर इंग्ल्हि किंमत १. लक्ष कोटि आहे. लेखकाने 
अमेरिकन पुस्तकातील आकडे उचलले आहेत आणि 
त्यांची इंग्लिश किंमत घेतली आहे हे उघड आहे ! 
शास्त्रीय विषयावरील पुस्तकात काटेकोरपणाकडे. विदोष 
लक्ष पुरवावे लागते. आणि म्हणून आकड्याच्या 
बाबतीत लेखकाची झालेली ही चरक अक्षम्य म्हटली 
पाहिजे, | 


पुस्तकात तेजोमेघांचे दोन प्छेट्स व काही ठिकाणी 
आकृति व चित्रेही दिली आहे. यामुळे पुस्तकाच्या 
आकर्षपंणात भर पडली आहे. 


श्री. कोगेकरांचे अंतरीक्ष प्रवास हे पुसतक मात्र 
सरस बठळे आहे. अलीकडे अंतराळ क्षेत्रात रद्िया 
व अमेरिका यानी मिळविलेल्या यक्यामुळे सामान्य 
मनुष्यामध्ये याविषयी खूपच कुतूहल निर्माण झाले 
आहे. हे कुतूहळ दामविण्यासाठी नियतकालिकातून 
अलीकडे याविषयावर बरेच लिग्वाण प्रसिद्ध होत असते. 
स्वतः कोंगेकरांनी किलोस्कर मासिकात या विषयावर 
पूर्वी ठेखन केळे असून प्रस्तुत पुस्तकांत त्याचा 
उपयोग करून घेतला आहे. ! 


:- या पुस्तकात एकूण सात प्रकरणे असून पृष्ठसंख्या 
१०९ आहे. पहिल्या प्रकरणात अंतरीक्ष प्रवासासंब॑- 
धीच्या लोककथा आणि दंतकथा सांगितल्या आहेत. 
या प्रकरणात ज्यूलव्हन'आणि एच्‌, जी. वेल्स यांचा 
ठेखकाने केंढेला समावेश समर्थनयि .असला तरी 
त्सियल्कोध्हस्की या रशियन शास्त्राचा केलेला 
समावेश. मात्र तितकासा योग्य वाटते' नाही. कारण 
त्सियल्कोव्हस्की हा कादंबरीकार नसून पहिल्या प्रतीचा 
संशोधक होता. ( त्याने अभ्नित्राणामध्यें वापरण्यासाठी 
न्यूटनच्या ति सऱया नियमातील तत्वावर आंघारलेले 
एंजिन. तयार केळे असून हली सर्रास अमलात 
आणल्या जाणाऱ्या इतरही अनेक . सूचना केल्या 
होत्या. ) दुसऱ्या प्रकरणात अंतराळ प्रवासाचा उद्देश व 
त्याचे आर्थिक, लष्करी, व वैज्ञानिक दृष्टीने असलेले 
महत्व सांगितले आहे. वातावरणातील निरनिराळ्या 
थरांची माहिती हा. तिसऱ्या प्रकरणाचा विषय आहे. 
प्रवासाच्या व वसंतिस्थानाच्या दृष्टीने कोणते ग्रह योग्य 
आहेत याचीही माहिती या प्रकरणात दिली आहे. 
चौथ्या प्रकरणात अंतराळ प्रवासाचे जे मुख्य- वाहन 
अम्नित्राण त्याची माहिती दिली आहे. अभ्निजाणाला 
“जादूचा घोडा ? हे लेखकाने दिलेले नांव अन्व्थक 
आहे. पाचव्या प्रकरणात प्रवासमार्गावर फिरती स्थानके 
उभारण्याची गरज स्पष्ट केली आहे. अम्निब्राणांने उप- 
ग्रह कसे पाठवितात व त्यावर नियंत्रण कसे ठेवतात हा 
सर्वांत महत्त्वाचा विषय सहाव्या प्रकरणात चार्चिळा 
आहे. यामध्ये कृत्रिम उपग्रहांचे शास्त्रीय माहिती मिळ- 
विण्याच्या दृष्टीने असलेळे महत्वही सांगितले आहे. 
आजवर रदिया आणि अमेरिका या राष्ट्रांनी 
अंतराळात सोडलेल्या उपंग्रहांची बन त्यांच्या कार्याची 
माहिती सातव्या प्रकरणात दिली आहे. आठव्या 
प्रकरणात अंतराळ प्रवासात कोणकोणते धोके आहेत व 
त्यांना कसे तोंड दिले पाहिजे याविषयी चर्चा केली 
आहे. अंतरीक्ष प्रवासाची तयारी कशी करावी लागते 
ब॑ प्रवाशाला कोणकोणत्या कसोट्यातून उतरांवे लागते 
हे नवव्या प्रकरणात विस्ताराने सांगितले आहे. दहाव्या 
प्रकरणात प्रत्यक्ष चंद्रावर पोचल्यानंतर कोणकोणत्या 
अडचणींना तोंड द्यावे लागते व त्यातून निभावण्या- 
साठी कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याची 


माहिती दिळी आहे. शेबटच्या प्रकरणात शास्रशांच्या 


५५ 


"करंजगपन चवच, 
क द्धात” 


: नव्वभारतः'.. 


या क्षेत्रातील भविष्यकालीन. योजनांची चर्चा केली 
आहे. ' र १ 

एकंदरीत पुस्तक वाचनीय झाळे असून वाचकास 
शेवटपर्यंत कंटाळां येऊ नये याची दक्षता लेखकाने 
घेतली आहे. लेखकाला विषयविवेचनाची हातोटी 
चांगळी साधली असून . भाषाही आकष्रंक आहे. 
पुस्तकाचे नाव ' अंतरीक्ष प्रवास? असे आहे; 
स्वाभाविकपणे लेखकाने प्रवासाला निघण्याच्या तयारी. 
वर विदोध भर दिला असून याविषयीचे. वर्णन मोठ्या 
खुबीने केळे आहे. पुस्तकात भरपूर आकृति आणि 
चिंत्रे असल्यामुळे वाचकास विषय समजण्यास कसलीच 
अडचण पडत नाही. सामान्य मनुष्याला अंतराळ 
क्षेत्रात हछी चोललेल्या वैज्ञानिक प्रयत्नांची यथार्थ 
आणि मनोरंजक पंद्धतीने माहिती देणारे हे पुस्तक 
आहे असे म्हणण्यास काहीच प्रत्यवाय नाही. 


- अट्टयानंद गळतगे 


न. 


कृषि ओद्योगिक समारचजना (' अहवाल र. 
प्रकाशक समाज प्रत्रोधन संस्था प्रकारान ( १३ ) परष 
१२७ किंमत २.६० रुपये. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता सोळा वर्षे होतील. 
आणि आर्थिक नियोजनाला येथे प्रारंभ होऊनही एक 
तप छोटले. देशात विबिध परिवर्तने होत आहेत आणि 
ग्रामीण भारतही त्याला अपवाद नाही, या प्रक्रियेत 
जनजाण्ती आणि नियोजन यांचा हात आहे हे उघड 
आहे. पॅण॑ विकासाची दिशा ठरविण्यात, आपल्या- 
सारख्या वातावरणात इतरही घटकांचा सहभाग आहे 
हे लक्षात धेतले पाहिजे. योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमल- 
बजावणीवर हे इतर घटक ' अनुकूळ प्रतिकूल परिणाम 
घडवून आणतात. ही सम्यक्‌ प्रक्रिया तपासून पाहप्या- 
साठी अशा प्रकारची प्रादेशिक पाहणी उपयुक्त ठरते. 
विशेषतः ग्रामीण परिवंतनाचे निरीक्षण आणि परीक्षण 
करण्याची वेळ आली आहे असे वाटल्याविना राहात 
नाही. समाज प्रबोधन संस्थेने या हेतूने पुणे जिल्ह्यातील 
शिरूर तालुक्याची निवड करून पाहणी केलीवती 
आता यां अहवालाच्या रूपाने उपल्ब्ध झालेली आहे. 
( प्रस्तुत पुस्तक हे मूळ इंग्रजी अहवालाचा अनुबाद 


५ 


: ग्रामीण :परिवतनाळा दिद्या लावणारे जे काही 
भाचार विचार प्रवाह असतात त्यातील काहींचा उगम 
स्थानीय स्वरूपाचा असतो. तर काहीचा त्या क्षेत्राला 
बाह्य असलेल्या परिस्थितीत सापडतो. आणि या 
प्रक्रियेवर कोणाचा अधिक प्रभाव पडतो हे सांगणे 
अवघड होऊन जाते. ग्रामप्रधान अर्भरचनेत, ग्रामीण 
क्षेत्राच्या बिकासाची प्रक्रिया ग्रामवाह्य घटक आणि 
प्रवाह. यांच्या संदमीत दूर दृष्टीने तपासून पाहणे 
आवश्यक आहे. . आपल्या उद्‌घोषित ध्येयाकडे 
जाण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया कितपत सुसंगत आणि 
पोषक आहे हे पाहिळे पाहिजे. तिचा वेग लक्षात 
घेतला पाहिजे, आता पांवेतोचा तरी आपला अनुभव 
असा दिसतो की आपण अत्याधुनिक कल्पनांचा नियो- 
जनाच्या तात्विक मांडणीत अंगीकार केळा असला तरी 
प्रत्यक्ष आखलेल्या कार्यक्रमात आणि खास . करून 
त्याच्या अंमलबजावणीत या कल्पनांचा वासही लागत 
नाही ! ही वस्तुस्थिती जवळ जवळ सर्वमान्य आहे. 
अशा प्रादेशिक पाहणींच्या द्वारा आपल्या व्येयांची बी 
तेथे कितपत रुजत आहेत. 'झथवा ती रुजण्यासाठी 
काय केळे पाहिजे, हे विचारवंत, राजकीय व सामाजिक 
कायकत आणि विविध पातळीवरील शासकीय घटकांना 
वी प मदत होते हा एक मोठाच लाभ म्हटला 
पाहिजे. 


आधी म्हटल्याप्रमाणे 
ताठक्ष्यापुरती मर्यादित होती 
प्शाचा समुचित भाकर कोणता हे निर्णायक स्वरूपात 
सांगणे कठीण आहे. कारण तो पाहणीच्या उद्दिष्टांमुळेही 
निश्चित होतो. कृपि-औद्योगिक समाजरचनेची पाउले 
तपासून पाहण्यासाठी प्रदेशाचा अकार एका खेड्याहून 
मोठा ठेवावा लागल, प्रस्तुत पाहणीच्या दृष्टीने शिरूर 
ताहुका ससुचित प्रदेश मानण्यात आला, याचे कारण 
हेच दिसते म्हटल्याप्रमाणे लोकसंख्येची 
थव्यवहारांची व्याप्ति अधिक असती 
युक्‍त ठरले असते. 
भन स्थिती आढळून. येते. 
यामु विशिष्ट तालुक्‍यातील विकासाचे प्रवाह 
सपूणतया सर्वार्थाने प्रातिनिधिक. समजण्यात अनेक 
कजचणी येतात. या पाहणीतून निघणारे निष्कषे अन्य 
देशांना ढोबळ मानाने छावूच पाहावे लागतीळ.. त्या 


प्रस्तुत पाहणी शिरूर 
« झद्या पाहणीसाठी 


पुस्तक-परिचय 


पी विकासयोजनच्या आखणीसाठी मात्र ही 
क्र बरीच मागंद्राक ठरेल. अथांत्‌ कृषिओद्योगिक 
दाग हो कितपत आकाराला येत आहे. यावाबत 
टळे निष्कषे सवसामान्यपणी मार्गदर्श 
मार्गदर्शक ठरावयास 
हरकत नाही. 


ताहुका आणि त्यां खाळच्या पातळीवर अशा प्रका- 


र्ची 
पाहणी करण्यात किती अडचणी असतात याची. 


कल्पना या अ 
आ व येते आणि जेव्हा असे 
तर | पातळीवरून होतात तेव्हा सामा- 

तो स्थेच्या दृष्टीने ते एक दिव्यच ठरते ! प्रशिक्षित 
ची उर्ण थि न णि 

उणीव, आर्थिक मयीदा आणि खालच्या 

पातळीवर पुष्कळदा -) 
य) द्‌ अनुभवाळा येणारी सरकारी शास- 
सल्या म ती अक्या कार्यातील उदासीनता यातून अशा 
नलीन र्ग काढावा लागतो. निश्चित हवा असलेला 
» झकडेवारी, दस्तर व कागदऐवज यांची उप- 
ळञ्धता समाधानकारक नसते. सुदैवाने प्रस्तुत पाहणी- 
साठी सवंप्रकारचे साहाय्य पुरेसे उपलब्ध होते. पुणे 
विद्यापीठ, गांधीयन इन्स्टिटछट ऑफ्‌ स्टडीज , वाराणसी, 
गोखले अर्थशास्त्र संश्योधन संस्था, महाराष्ट्रराज्य साहित्य 
व संस्कृति मंडळ, महाराष्ट्र सरकारची विविध खाती या 
सवीच्या आर्थिक व तांत्रिक मंदतीसुळे शास्त्रीय पाहणी 
शक्‍य झाली. आणि अहवाल प्रकाशात आला. विशेष 
जनजाग्रतीबद्दळ प्रसिद्ध असलेला महाराष्ट्रातील हा 
प्रदेश असल्याने स्थानीय नेते, कार्यकर्ते यांचे अशा 
पाहणीतीळ सहकार्याचे विरोषच महत्त्व बाटते. कारण 
कृषि-झद्योगिक समाजरचना तेथे अखेरीस स्थानीय 
जनतेच्या बळावरच आकाराला येणार आहे. साधने 
बाहेरून आली तरी मनुष्यबळ स्थानिकच असणार, 


__ याच संदर्मीत प्रस्तुत अहबाळातील “: नेतृत्वा ” 
संबंधीचे म़करण उद्बोधक झाळे आहे. या बिषया'ची 
व्याति अनेक नाजुक परंपरांद्यीही निगडित असल्याने 
माहिती गोळा करण्यात अनेक अडचणी असतात. 
तथापि वैयक्तिक चर्चा आणि मुलाखतींमुळे अनेक 
निष्कषे काढता आले आहेत. या अहवालावरून रिरूर 

तरी असे दिसते की तेथील नेतृत्व हे 
श्रीमंतांच्या हातात केंद्रित झाळेळे नाही. आणि 


सार्वजनिक कामांचा अनुभवही बर्‍याच जणांना 


_ ५९७ 


न, भा. ८ 


आहे. मुख्य लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणज: सँपल 
पद्धतीने निवडलेल्या पंधरा खड्यातील ५७ नेत्यां- 
पैकी फक्त सात- जण राजकीय, पक्ष वा संघटनांशी 
निगडित होते. एकूण विचार आणि मतप्रवांहांबाबत 
अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की; 
“ सर्वसाधारणपणे सहकारी देती, सामाजिक. समता, 
ग्रामदान इत्यादि कल्पनांना विरोध दिसला. ?: पण 
“ सहकाराच्या तत्त्वांबाबत एक प्रकारचा नैतिक आदर 
सगळीकडे दिसून आला. ” 


या सर्व विवेचनात गोळेगावचा विशिष्ट प्रयत्न उडून 
दिसतो. सामाजिक समता आणण्याच्या दृष्टीने हरि 
जनांना गांवच्या विहिरीवर पाणी भरू देण्यास मोकळीक 
असावी हे गावकऱ्यांना समजावून सांगण्याचा काही 
नेत्यांनी व माजी सैनिकांनी प्रयत्न केला होता. इतरत्र अस 
प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. आजच्या परिस्थितीबद्दल 
असलेळे असमाधान सर्वत्रच आढळते. तेव्हा हा प्रदेश 
त्याला अपवाद कसा असेळ £ पण परिवर्तन कसे घड- 
वून आणावे याबाबत आढळून थणाऱ्या अज्ञानास 
हाही प्रदेश अपवादभूत नाही. प्रगतीची जी आद्यास्थाने 
दिसतात ती तुरळक आहेत. . दारूबंदी, छोट्या 
योजना, बचतीचे प्रयत्न, साक्षरता आणि शिक्षणप्रसार 
या संदभीत काही विधायक घडामोडी होत आहित. 
पण गरजांच्या मानाने त्या अपुऱ्या आहेत. 


या अहवालावरून कृषि-ओंग्योगिक समाजरचना निमाण 

करण्याच्या प्रक्रियेतील अनेक आवद्यक पैलू आणि 
घटकांवर पुरेसा प्रकारा पडतो. केवळ शिंरूर ताठक्‍्या- 
पुरेतच बोलावयाचे तरी असे आढळून आले की पुणे 

जिल्याचे औद्योगीकरण आणि शहरीकरण वेगाने होत 
ताढक्‍्याचे मात्र व्यापारीकरण होत आहे. 
बाबतीत हा प्रेदेश माग राहिला 
शातीचे जे खास प्रश्न आहेत त्यातील 
पाणीपुरवठ्याचा मन विशेष महत्त्वाचा आहे. घोड- 
योजना आणि कुकटी योजनांमुळे विकासाचे एक नेव 
पर्व या तालक्‍्यामध्ये सुरू होण्याची आशा वाढीला 
लागली आहे. पण त्यांच्या कक्षेपलीकडील प्रदेशात 
कार्यक्रम हाती घ्यांबा लॉगळ, 


विहीरखुदाईचा 
याखेरीज या प्रगतीला पोषक आणि पूरक असा 


असताना या 
आणि वरील दोन बा 
आहे. शिरूरच्या शेती 


उड कण र एज 
_"ऐजञ जात 27:22 
'करलगपनचघ्स्जःकन" 

ट्‌ व वन तमदधत ”“ 


गु 


नबभारत 


रस्तेवांधणीचा आणि वीज पुरवठ्याचा कार्यक्रम 
दुंकक्षन चालणार नाही अज्नी अहवालाची सूचना 
आहे. हा सर्व कायंक्रम भांडवली स्वरूपांचा असल्या- 
मुळे एकट्या ताळुक्याच्या झेपेतील नाही ह उघड 
आहे. ' बाहर्ची मदत लागणारच. तालुक्‍यातील 
मुख्य व्यवसाय शतीचा आहे. तिच्या उत्यजाठे जवदी 
निश्चितता येत जाईल त्याप्रमाणात स्थानिक बचती 
बाढतीळ आणि बाहेरून आत येणाऱ्या भांडवलाला 
प्रोत्साहन मिळेल, ( येथील काही भांडबळ तालुक्या 
बाहेरही जाईल ). पण आजच्या परिस्थतीचे मागासलेपण 
सुस्पष्ट असताना ताठुक्‍्यात प्रत्यक्ष बेकारी फारशी 
नाही ( पा. १०५ ) हे लक्षात घण्याजोगे आहे. तेव्हा 
इतर उद्योगाना जो मज्र्‌पुरवठा व्हाबयाचा त्याच्या 
मर्यादा स्पष्ट होतात. 


शिरूर तालुक्‍या'चे चित्र या अहवालावरून हे अस 
दिसते. ते वाखाणण्याइतपत सुस्पष्ट आहे. प्रस्तावनेत 
प्रा. गाडगीळ यानी म्हटल्याप्रमाणे, जिल्हा परिषदांचे 
युग सुरू झाल्याने अद्या उपक्रमांचे सर्वत्र स्वागत 
होईल अक्षी आश्या आहे. समाज प्रबोधन संस्थेनेही 
या अनुभवाच्या आधारे “ ग्रामीण] विकास अभ्यास 
विभाग “सुरू केल्यामुळे संस्थेचे हे एक नित्याचे कार्य 
होऊन बसले आहे. अर्थात्‌ संस्थेच्या यापुढील कार्याकडे 
ग्रामीण विकासाबाबत उत्सुक असलेल्यांचे लक्ष लागून 
राहिल्यास नवल नाही. 


- प्रा. गो. स. कामत 


शं 
१ 


य्ख्च्स्व््क्व्क्स्व्स्च्च्व्स्य्त््त्य्् च य्य्च्च्च्य्च्च्ा 
7 स्च्च्त्क््क्स्त्स्त्क््स्स्त्स्त््स्त्क््स्त््व््त््क््त्क्त्च््प्च्च्च्च्च्त्च् 
ऱ्स्व्त्स्व्च््त्त्क्ट 


न 


लेखकांना विनंति 


(१) “ नवभारत ' मासिकासाठी पाठवावयाचे 
ळे कागदाच्या एकाच बाजूवर शाईने 
सुवाच्य लिहावे, 


(२) लेखाची पोंच ताबडतोब देण्यात येऊन 
त्यासंबधी निकाल सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल, न स्वीकारलेला लेख 


परत करण्यासाठी अवइय तो टपालखर्च 
पाठवावा. 


(३) लेखाची मर्यादा सामान्यतः 
हून अधिक नसावी, अनेक अंकातून 


लेखांक देण्यापेक्षा विशिष्ट मुद्यावर स्वतंत्र 
छेख लिहिणे बेर, 


४०८० शाब्दां- 


(४ ) आहायाला वाध न आणंता लेखाची मर्यादा 


कमी करण्याचा अधिकार संपादकमंडळाला 
राहील, 


(५) लेखाबद्दल अल्पस्वल्प मोबदला देण्याचे 
सपादकमंडळाने ठरविठे 


आहे, 


(७) लेल, संपादकासाठी इतर काही मजकूर व 
पुस्तके कार्यकारी संपादकांचे 


अभिप्रायासाठी 
पत्त्यावर मुंबइस पाठविणे, ट 


बन” 
१ >> -- प 
९यरतवश 


.- 
-पफनभम' 
र ५ पज 


धमर 


सार-संकलन 


हिंदीमहासागरातीळ पोकळी-- 
कळ गाणाऱ्या बदलाचे वारे वाहून 
बत अ [य होते ? एडन, ब्रिटिश गिनी किवा 

डि रका या ब्रिटिश साम्राज्यांच्या शिलकी 
त स्वातंत्र्याच्या प्रश्‍नासारखाच हा 

सता पांडित्यपुर्ण वाटतो. १८ फेब्रुवारी 
१९६५ रोजी रॅम्बिआ स्वतंत्र झाला म्हणजे ब्रिटिश 
वसाहतवाद संपुष्टात येण्याच्या अगदी जवळ आला 
असे म्हणावयास ह्रकत नाही. काही लहानसहान 
वसाहती शिल्लक राहाणे अपरिहार्य आहे. पण 
वसाहतींच्या कारभारातून अंग काढून घेताना 
ब्रिटनला पुष्कळ वेळा त्रास सहन करावा लागला 
आहे. राहिलेल्या वसाहती ब्रिटन सोडणार का हा 
प्रश्‍न नसून केव्हा सोडणार हाच प्रश्‍न शिल्लक आहे. 
एडन, गिनी व ऱहोडेशिया ही तीन ठिकाणे सोडली 
तर ब्रिटिश साम्राज्याचे अवशेष काही वबारीक- 
सारीक बेटांवर शिल्लक आहेत. या बेटांना स्वातंत्र्य 
देण्यात मुख्य अडचणी त्यांचा लहान आकार व 
त्याहूनही कमी वस्ती या होत. साम्राज्याच्या 
नि्वेसाहतीकरणाने एकदा घेतलेली गति आपल्याच 
सामर्थ्याने पुढे जात राहिली व त्यामुळे त्या गतीच्यः 
मार्गात आलेल्या कोणासद्टी बाजूला हो यास सवड 
मिळाली नाही. 

१६०७ साली जॉन स्मिथने व्ह॒जिनियात उतरून 
सुरू केलेल्या वर्तुळाचा उलटा फेरा लवकरच पुरा 
होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. मग ब्रिटिशांनी 
हिंदीमहासागरात मोक्याची जागा शोधण्याचा प्रयत्न 
का करावा हा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो. 
आफिरका व आस्ट्रेलिया यांचे दरम्यान दळणवळणाचे 
उत्कृष्ट स्थानक होऊ शकेल असे बेट शोधण्याची 
ब्रिटन व अमेरिका यांची कोशीस चालली आहे हे 
सवेशरुतच आहे. १९४७ साली भारतास स्वातंत्र्य 
देऊन सांम्राज्य-त्यागास सुरवात केल्यानंतर ब्रिटन 
आपल्या लहानशा बेटावरूनच आफरोआणशिआयी 
सल्लामसलत देईल असे सर्वांना 


राष्ट्रांना मदत व गर 
प्रत्यक्षात मात्र शेवटचे युतियन 


वाटत होते. परंतु 


जॅक वसाहतीतून काढून 


आयी भभागातील पारिचमात्य राष्ट्रांच्या हित- 


५९ 


हढन घेतले तरी, आफरोआशि- , 


संबंधास धक्का लागू न देण्याकरता ब्रिटन या 
प्रदेशात -कार्यक्षम राहून येथील कारभारात 
. महत्वाचा भाग घेत राहील हे स्पष्ट दिसत आहे. 


परंतु या ब्रिटनच्या धोरणाबद्दल. आफिरका व 
आशिया खंडात गैरसमज निर्माण होत असून त्याचे 
निराकरण करणे जरुर आहे. त्यासाठी या नव्या 
कालखंडात पदार्पण करीत असताना कमीतकमी 
दोन गोष्टी तरी स्पष्ट केल्या पाहिजेत. पहिली 
म्हणजे, वसाहतवादाच्या कालखंडानंतरच्या काळात 
सुएझच्या पूर्वेकडील देशासंबंधीचे ब्रिटनचे धोरण 
पुर्णपणे बदलले आहे हे स्पष्ट करणे. कारण आफिरका 
व आशिया प्रत्यक्षात काय होते यावरच विदववास 
ठेवणार आहेत. इजिप्त अजून सुएझ प्रकरण 
विसरलेले नाही. म्हणून हे बदललेले धोरण कृतीत 
उतरवून सर्वांची खात्री करून देणे आवश्यक आहे. 
आपली उद्दिष्ट स्पष्ट करण्याची एक रीत म्हणजे 
ती सर्वापुढे स्पष्ट करून मांडणे. हिंदीमहासागरा- 
भोवती पसरलेल्या राष्ट्रातून त्या त्या जनतेची 
प्रातिनिधिक राज्येच अस्तित्वात राहाणे आता 
शक्‍य आहे. दुसर्‍या देशांच्या हस्तकांचा किंवा 
वसाहती संभाळणारांचा टिकाव लागणे शक्‍य 
नाही-हे हस्तक तेलखाणींचे मालक असले तरी- 
वसाहतवादाचा बालेकिल्ला- भारत- ढासळल्यानंतर 
आजूबाजूच्या लहानसहान वसाहतींना चिकटून 
रहाण्यात आता स्वारस्यही नाही व ते व्यवहारी 
राजकारणही होणार नाही. त्यामुळे आफिरकन व 
आशिआयी राष्ट्रांचा विश्‍वास संपादन करून 
सुएझच्या पूर्वेस नवे धोरण आखणे ब्रिटन व अमे- 
रिका यांना शक्‍य होणार नाही याची जाणीव ब्रिटिश 
मृत्सद्यांना आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे. 


पूर्वीचे पालक व पाल्य संबंध आता टिकवावयाचे 
नसून या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांशी मैत्रीचे 
व सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करणे हाच मुख्य 
उद्देश असला पाहिजे. पारिचमात्य उदारमतवाद्यांचे 
दृष्टीने या राष्ट्रात दोन प्रमुख गुण आहेत. एकतर 
या राष्ट्रातीह राजवटी ढोबळमानाने का होईना 
पण आपापल्या जनतेच्या प्रतिनिधी आहेत. काही 


ठिकाणी है प्रतिनिधित्व अगदीच दुरान्वयी असले 


“वकरखंगपर चव” 


वव तथद्धन“ कड नवभारत 
चपफनभम॥अरतवश 9५ 
कह ७ 60 र द 
मराठीचा चा विकास र्र दि 
ज़ 


नवभारत 


तरी साम्राज्यवादी सरकारपेक्षा त्याचे व जनतेचे 


संबंध जवळचे आहेत. व दुसरे म्हणजे लोकशाही- 


वादी पाश्‍चात्य जगातील राज्य उलथून पाडण्याच्या 
घोषणा करणार्‍या इतर अनेक राष्ट्रांपेक्षा ही राष्ट्र 
अनेक दृष्टीने पादचात्य़ांना जवळची आहेत. 

या भूमागातील सर्वच राष्ट्रे या दोन्ही गुणांनी 
युक्‍त आहेत असे नसले तरी वरीचशी राष्ट्रे तशी 
आहेत हे निविवाद. व म्हणूनच या राष्ट्रांना अन्तर्गत 
किंवा बाहेरील शत्रूशी सामना देण्यास मदत करणे 
पाइचात्त्यांचे हिताचे आहे. हे काम खरे म्हणजे 
संयुक्‍त राष्ट्रसंघाचे आहे परंतु संघ नेहमीच ते करू 
शकत नाही. गेल्या जानेवारीत केनिया, टांगानिका व 
युगांडा या राष्ट्रांना अन्तर्गत वंडाळीविरुद्ध मिळा- 
लेल्या मदतीमुळे पूवे आफिरकेतील ही राष्ट्रे अरा- 
जकापासून बचावली. अश्याच तऱ्हेच्या तातडीच्या 
मदतीची हाक इतर तीन चार ठिकाणाहून आज ना 


उद्या येईल हे म्हणणे अतिशयोकतीचे होणार नाही. 


कदाचित सिलोन, ्पाशया किवा, पशियन आखाता. 


तील दुसरे एखादे राष्ट्र, किवा पूर्वआाफिरकेतील काही 
राष्ट्रे यांना मदतीची गरज लागणे अशक्य नाही. 


सिचेलस किवा मॉरिशस समूहातील बेटावर 
कोठेतरी दळणवळणाचे दृष्टीने सोईचे स्थानक 
शोधण्याचा ब्रिटन व अमेरिकेचा प्रयत्न चालू आहे. 
या भागाशी ब्रिटनचे असलेले जुने संबंध व त्यांचे 
त्याबद्दलचे ज्ञान लक्षात घेता अमेरिकेने ब्रिटनची मदत 
घेणे साहजिकच आहे. परंतु त्यामुळेच आफिरकन व 
आशिआयी राष्ट्रांना त्रिटनबद्दल शंका निर्माण होणे 
पण साहजिकच आहे. या भागात शिल्लक असलेले 
वसाहतींचे अवशेष व विदेषत: एडनमधील परि- 
स्थिती हा अविश्‍वास पोसण्यास मदत करीत आहे. 
म्हणूनच वसाहतकाळातील धोरण व आताचे उद्दिष्ट 
यातील फरक वतंनाने स्पष्ट करणे जरूर आहे. 

'हे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर ब्रिटन व अमेरिका 
यांचे या प्रदेशातील घोरण सु एझच्या पूर्वेकडील 
राष्ट्रांना पटण्यासारखेच कसे आहे हे पण स्पष्ट 
करणे जरूर आहे. या प्रदेशातील बहुतेक सर्व राष्टे 
आपणास तंटस्थ राष्ट्रे म्हणवतात. हे 
तटस्थतेचे घोरण अमेरिका व रशिया यांचे संबंध 
तणातणीचे असताना अस्तित्वात आले. परंतु सध्या 


६० 


अमेरिका व रशिया यांचेतील संघर्ष कमी झाला असून 
लालचीनच्या जागतिक आक्रमणाचा काळ सुरू झाला 
आहे. यामुळे कांगोसारखी अन्तर्गत बंडाळीची भीती 
नसल्यास या राष्ट्रांना मुख्य धोका लाल चीन 
कडूनच उत्पन्न होण्याची शक्‍यता आहे. या सर्वे 
राष्ट्रांच्या नेत्यांना क्रुश्‍्चेव्हने मान्यता दिली असून 
माऊ-त्से-तुंग मात्र त्यांना भाडवलदारांच्या हातातील 
बाहुली म्हणून संबोधित आहे. व त्यांना पदच्युत कर- 
णाऱ्या शक्‍तींना मदत करण्याची ग्वाही देत आहे. त्या- 
मुळे तटस्थतेच्या धोरणाचा अर्थ बदलून गेला आहे. 
गेल्या जानेवारीत पूर्वी आफिरकेत माजलेला 
गोंधळ व सध्या कांगोत चाळू असलेले अराजक 
यातील लाळ चीनचा वाटा शोधणे कठीण असले 
तरी अशक्‍य नाही. ब्रिटन व अमेरिकेला, अन्तर्गत 
गोंधळ व लाळ चीनचा हस्तक्षेप या संयुक्‍त संकटा- 
विस्द्ध मागितलेली मदत देऊन या राष्ट्रांचा विश्‍वास 
संपादन करणे कठीण नाही. पण या राष्ट्रांचे 
रश्षियाशी असलेले सलोख्याचे संबंध तोडण्याचा 
प्रयत्न करणे मात्र कठीण गेले असते हे निविवाद. 
ब्रिटिश साम्राज्याच्या अस्तित्वामुळे स्थैर्य 
उपभोगणार्‍या हिढीमहासागराभोवतालच्या राष्ट्रांची 
परिस्थिती सध्या बिकट असून त्यांचेत 
अशांतता आली आहे. या प्रदेशात स्वतंत्र माणसांना 
पटेल अशा मार्गानेच शांतता पुन्हा प्रस्थापित करणे 
जरूर आहे. परंतु तसे न घडले तर निर्माण होणारी 
पोकळी मरून काढण्याचा मोका लाल चीन वाया 
थालवणार नाही. म्हणूनच सर्वांच्या संमतीने हे स्थैयं 
व झांती आणण्याचे काम ब्रिटन व अमेरिकेने करावे 
याची गरज आहे. 

इकॉनॉमिस्ट-ल॑ंडन- 
५-९-१९६४. 

मलेशिया 

शड हि 


संयुक्‍तराष्ट्रसंघाच्या सुरक्षामंडळाच्या नालाच्या 
आकाराच्या चकचकीत टेबलावर स्वयंचलित 
बंदुका, लहान मॉर्टर्स, शिरस्त्राणे, उघडे पॅराशूट व 
इतर लहानमोठी लष्करी सामुग्री पसरून मलेशियाचे 
गृहमंत्री इस्माइल-बिन-दातो-अबदुल रहिमान यांनी 


मोठ्या नाट्यपूर्ण रीतीने आपली बाजू जगापुढे 
माडण्यास सुरवात केली. र 
क 
-कगपमटिफरज, 
"रब्श्टण व््त ध्य 
पफनुशम' 
"“'धस&” 


सार-संकलन 


ही प 

९ सव त्र उ मलेधि 

इंडोनेशियन कजी. लेजियात वुसलेल्या 
होतो भ री गकांकड काघीज करण्यात आली 
र मी या. दांभर इंडोनेशियन सैनिकांना. 
माट घुसवून सोकार्नो यांनी आपल्या न 
सवाचा ह अ.ज दुसरी फळी उभी केली. या 
टसंच्यान ध करण्यात यावा अशी मलेशियाच्या 
<हमेत्र्यांनी मागणी केली. 


या दोषारोपास उत्तर देताना इंडोनेशियाच्या 
शोत ल्या उपमंत्र्यांनी मोठ्या उपहासपूर्वक 
प ब आरोप मान्य केले. ते आपल्या उत्तरात 
हणाले, “ इंडोनेशियातील काही स्वयंसेवक व 
आमच्या लष्कराने शिकवलेले सार्वाक व साबा 
यातील काही तरुण ज्याला मलेशिया म्हणून 
संबोधण्यात येते अश्या प्रदेशात लढत आहेत ही 
गोष्ट खरी आहे. हे काही गुपित नाही. त्याबद्दल 
मलेशियाने एवढा आरडाओरडा करण्याचे कारण 
काय ? सार्वाक व साबा येथे चालू असलेल्या युद्धाचे 
मानाने ही लढाई अगदी किरकोळ स्वरूपाची आहे. 
मलेशियाला आपले अन्तर्गत कलह मिटवता येत 
नाहीत म्हणून आमचे विसद्ध ओरड चालविलेली 


आहे.” 


संयुक्‍्तराष्ट्रसंघ इडोनेशियाला दोषी ठरवून 
मलेशियाचे बाजूने निर्णय देईल अश्ी आह्या 
रल्षिया आपला 


मलेशियाला केव्हाही नव्हती. कारण र 
'व्हेटो' इंडोनेश्ियाचे बाजूने वापरणार हे ठरलेलेच 
होते. परंतु जागतिक लोकमत जागृत करण्यासाठी 


मलेशियाने आपला प्रश्‍न सुरक्षामंडळाकडें आणला. 
जगातील राष्ट्रे मलेशियाच्या मदतीला धावून 


येतील अश्लीही अपेक्षा करण्याचे कारण नाही. 
मलेशियाने आपल्या घटकराज्यात आणीबाणीची 
परिस्थिती जाहीर केली असून मलायात असलेल्या 
न्युझिलंडच्या ब्रिटनच्या गुरखा पलटणींनी इंडोनेशियन 
गनिमांचा पाठलाग करण्यास सुरवात केली आहे. 
मळेशियाला संपूर्ण मदत देण्याचा आपला निर्धार 
कृतीत उतरविण्यासाठी  नाटोच्या 'हाइन 
लष्करातून मुक्‍त झालेली सैनिकांची तुकडी 
ब्रिटनने विमानाने सिंगापूरला पाठविली व भूमध्य 
समुद्रातीहळ आरमार पण मलेशियाकडे पाठविले. 
मलळेशियावर पुन्हा हल्ला केल्यास ब्रिटन त्याची दखल 


घेईल अल्ली लंडनहून घोषणाही 'कस्ण्यात आली- 
या सर्व धामधुमीत डॉ. - सोकार्नो हे -पिकांचा 
विध्वॅस करणार्‍या उंदरांचे मांगे लागले. असून 
त्यांच्या लांबळचक उपपदांच्या मालिकेत आता 
“ऑनररी चेअरमन ऑफ दि अक्शन टु काँग्रेट माइस 
कमिटी ' या नव्या उपपदाची भर घालण्यात आली 


आहे. 


टाइम-न्युयॉक- 

१८-९-६४ 
कांगो कोणाचा? न 

“सुदृढ प्रकृतीच्या तरुणांना तावडतोब नोकरी, 
पगार दरमहा १०० पौंड. सहा महिन्यांची खात्रीची 
नोकरी. खालील टेलिफोन वर फोन करा 
अगेर प्रत्यक्ष भेटा”. जोहान्सबर्ग येथील वर्तमान- 
पत्रातून ही जाहिरात गेल्या आठवड्यात फडकली. 
व नोकरीसाठी गेलेल्या सर्व तरुणांना कांगोमधील 
शोम्वे यांच्या सैन्याच्या परदेशी फलटणीत भाडोत्री 
सैनिकाची नोकरी मिळाली. 

काळ्या आफिरकी लोकांचे दक्षिण आफिरकेतील 
गोऱ्या आफिरिकन्सशी असलेले हाडवेर लक्षात घेता 
हे भाडोत्री गोरे सैनिक कांगोतील बंडाळी शमवि- 
ण्यास कितपत उपयोगी पडतील हाही प्रश्‍नच आहे. 
अँटोन गिझांगा या डाव्या गटाच्या नेत्याने कदाचित 
शोम्बे यांच्या या कृत्त्यामुळेच त्यांच्या सरकारातील 
आपल्या जागेचा राजिनामा दिला असावा. कम्युनिस्ट 
चीनचा पाठिंबा असलेल्या बंडखोरांचे पारिपत्य कर 
ण्यासाठी सर्वतोपरी मदत देण्यास तयार असलेल्या 
अमेरिकेलाही शोम्बे यांनी पेचात टाकले आहे. 

शोम्बे यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे 
याबद्दल वाद नाही. त्यांचे ३५ हजाराचे लष्कर 
बंडखोरांच्या मार्‍यापुढे कोसळून पडले आहे. व याचे 
कारण म्हणजे १९६० साली कांगोला स्वातंत्र्य देताना 
बेल्जिअमने तेथे अधिकार्‍याविरहित लष्कर तेवढें 
शिल्लक ठेवले. व त्यामुळे कांगोच्या सैन्यात 
अधिकार्‍यांचा चांगळाच तुटवडा पडत आहे. 
संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने लष्करी अधिकारी तयार करण्या- 
करता आखलेली योजना निष्फळ ठरली. व गेल्या 
जन मध्ये त्यांनी आपले लष्कर काढून घेतल्यानंतर 


कांगोच्या राष्ट्रीय सैन्यास आधारच उरला नाही. 


६१ 


ग ७... रककध 
“चसह४कळछत 


'नवेभारत 


शोम्बे यांनी गेल्या महिन्यात सत्तारूढ झाल्या- 
नेंतर लष्करात नवा जोम आणण्याचा प्रयत्न केला. 
केटांगाच्या सैन्यातील ४०००. करिस्तवद्ध अधिकारी 
त्यांनी राष्ट्रीय लष्करात भरती केले. परंतु शोम्वे 
यांचे लष्करी प्रयत्न पूर्व व दक्षिण कांगोत अयगस्वी 
झाले असून वंडखोरांशी राजकीय समझोता करण्या- 
तही त्यांना अपयश॒ आले आहे. 

या सर्वाचा परिणाम म्हणून शेवटी शोम्वे हे 
भाडोत्री सैनिकाकडे वळले आहेत. जोसान्सवर्गला 
या सैन्यात दाखल होणाऱ्या तरुणांच्या रांगा 
छागल्या असून कटांगा सैन्यातील भाडोत्री लष्करी 
अंधिकारी पॅट्रिक-ओ-मॅलेहे सैन्य मरतीचे काम करीत 
आहेत. आपला दक्षिण आफिरकन सरकारशी कोठ- 
ल्याही तर्‍हेचा संबंध नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

शोस्बे यांना हवाई -मदत-दक्षिण आफिरकन 
सरकार शोम्वे यांना अनेक तर्‍हेने मदत करीत 
असल्याचे दिसून येते. काळचा आफिरकी राष्ट्रांच्या 
विरोधास न जुमानता गेल्या आठवड्यातच दक्षिण 
आफिरकी, विमानदलाने कांगोमध्ये लिओपोल्डव्हिले 
विमानतळावर वैद्यकीय सामुग्री उतरवली. प्रिटो- 
रियाहून . आलेल्या बातमीवरून दोन्ही राज्यात 
राजनैतिके संबंध प्रस्थापित करण्याची तयारी 
झालेली आहे असेही दिसते. ठुमुम्बा यांचे राजकीय 
वारस गिझांगा यांनी संयुक्‍त लुमुम्वा पक्ष स्थापन 
करून या सर्वे कृत्त्यांचा निषेध केला आहे. व शोम्बे 
हे कांगोचे राजकीय प्रश्‍न सोडवण्यास असमर्थ आहेत 
असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शोम्वे व लुमुम्वा 
या गटातील राजकीय सहकार्य संपुष्टात आळे आहे. 

कांगोबाहेरील काळ्या आपिरकन जगात शोम्बे 
यांचे धोरणाबद्दल अजूनतरी जपूनच बोलले जाते. 
शोम्वे यांनी कटांगा अलग ठेवण्याकरता पण यरो- 
पिअन राष्ट्रांची मदत घेतली होती व त्यामुळेच 
इतर आपफिरकी राष्ट्रे त्यांचेवर नाराज होती. याला 
उत्तर म्हणून शोम्बे यांनी ऑर्गनायझेशन ऑफ 
'आपफिरकने युनिटीच्या परिषदेवर बहिष्कार घातला. 
लाल चींन व अमेरिका आपला वैचारिक लढा 
लढण्याची युद्धभूमी म्हणून कांगोचा वापर करू 
पहात आहेत याबद्दल मात्र अनेक आफिरकन 
राष्ट्रांना चिता वाटत आहे. 


आपल्याबद्दल पसरत असलेल्या गैरसमजास 
मळा घालण्याकरता अमेरिकेने बाहेरच्या कोठ- 
ल्याही राष्ट्राची मदत न घेता निव्वळ आफिरिकन 
राष्ट्रांवर अवलंबून राहण्याचा सल्ला शोम्बे यांना 
दिला आहे. व त्याप्रमाणे शोम्वे यांनी पाच 
आफिरकन राष्ट्रांकडे मदतीची याचना केली आहे. 
या मागणीस पहिला प्रतिसाद इथोपियाकडून 
मिळाळा असून ओ. ए. यू. लष्कराचा भाग 
असलेली आपली सैनिकांची तुकडी पाठवण्यास 
आपण तयार आहोत असे शोम्वे यांना कळविण्यात 
आले आहे. कांगोच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्याकरता 
ओ. ए. यू. ची खास बैठक बोलावण्यात आली आहे. 
कांगोवरील आपला अविश्वास बाजूला ठेवून ही 
आफिरकन राष्ट्रे कांगोतील वंडाळी मोडण्यास 
मदत करतील अशी आश्या व्यक्‍त करण्यात येत आहे. 
अमेरिकेला या आफिरकन राष्ट्रांच्या मदतीने 
कांगोत शांतता प्रस्थापित करता येईल अशी खात्री 
नाही. व म्हणूनच गोर्‍या भाडोत्री सैनिकास मान्यता 
देण्याची त्यांची तयारी आहे असे वाटते. हे गोरे 
ओफिरकन सैन्य काळ्या आपिरिकन सेन्याइतके 
स्वीकारारह्य नसले तरी ते पुरेशा संख्येने मिळाल्यास 
शोम्वे यांना पुष्कळच मदत होईल. परंतु या भाडोत्री 
सैनिकांचे आस्तित्व लाल चीनला, वंडखोरास 
जास्तच मदत देण्यास भ्रवृंतत करून "त्यांना मध्य 
आपिरकेत चांगलेच पाय रोवता येतील अशी भीती 
वाटत आहे. यामुळे अमेरिका आफिरकन व्हिएटनाम 
मध्ये ओढले जाईल. म्हणजेच अमेरिकेला किती व 
काळपर्यंत . कांगोळा मदत द्यावी लागेल हे 
राहील. दुसरे बाजूस गोर्‍या भाडोत्री 
सैनिकास मान्यता दिल्यामुळे काळचा आफिरकन 
राष्ट्रांशी अमेरिकेचे संबंध दुरावण्याची पण शक्‍यता 
आहे. या वादग्रस्त प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर 
सापडणे कठीण आहे. 
साप्ताहिक न्युयॉके टाइम्स 
३०-८-६४. 
भारतीय अन्नधान्यप्रश्नाची राजकीय बाजू 
-->>>>>>:३.-६-ा राजकाय बाजु 


शास्त्रीसरकारपुढे अन्नधान्याच्या बिकट परि 
स्थितीमुळे फार मोठा राजकोय प्रश्‍न उभ 
राहिला आहे. या प्रश्‍नांच्या प्रखरतेबद्दळ व तो 


६९ 


सार-संकलन 


सोडविण्याच्या सरकारी प्रयत्नाबद्दद अनेक प्रवाद 
आहेत. डाव्या गटातील कम्युनिस्ट व समाजवादी 
पक्षांनी व उजवीकडील जनसंघाने सरकारविरोधी 
मोहीम उभी करण्याचा मोका साधला आहे. 
पंडित नेहरू यांच्या निधनामुळे भारतीय सरकार- 
वरील व्यापार्‍यांचा विश्‍वास ढळल्यासारखा वाटत 
असून अन्नधान्याचा प्रश्‍न जास्त बिकट होण्यास 
भावनिक साहाय्य मिळाले आहे असे दिसते. हा प्रश्‍न 
शास्त्रीसरकारळा सोडवावा लागत असला तरी 
याचे मूळ नेहरूंच्या कारकोर्दीत आहे हे विसरून 
चालणार नाही. 

भारतातील डाव्या गटाला शास्त्रींचे आथिक 
धोरण जास्त सनातनी होण्याची भीती वाटत आहे 
कारण स्वतः शास्त्री हे मऊ स्वभावाचे व सनातनी 
प्रवृत्तीचे आहेत, तर उजवे गटास शास्त्रींचे निधर्मी 
राजकारण पसंत नाही. 

अन्नधान्याची परिस्थिती आणीबाणीची होण्याची 
कारणे गेली दोन वर्षे अस्तित्वात आहेत. १९५२३ 
ते ६३ च्या दशकात धान्याच्या किमती २७ टक्‍्यानी 
वाढल्या परंतु या काळात उत्पादनही वाढत 
असल्यामुळे ही भाववाढ आथिक विकासास पोषक 
ठरली. समाजाचे रहाणीचे मानही त्याबरोबर 
वाढले. 

वाढते संकट- १९६२ सालपासून धान्याच्या 
उत्पन्नात घट होऊ लागली. १९६३ सालची पिके 
असमाधानकारक आल्यामुळे गोंधळ होण्यास 
सुरवात झाली. गव्हाच्या उत्पादनावर धान्य- 
पुरवठ्याचा प्रश्‍न विशेष अवलंबून असल्यामुळ 
फेब्रुवारी १९६३ ते एप्रिल १९६४ च्या काळात 
आणखी चार टक्‍्क्यानी भाव वाढले. त्यातच काही 
ठिकाणी थंडीमुळे पिके गारठून गेली व तुटवडयात 
भर पडली. आता परिस्थिती बिघडणार हे लक्षात 
घेऊन नेहरू सरकारने देशाची निरनिराळ्या 
झोन्समध्ये विभागणी केली. व एका झोनमधून 
दुसर्‍या झोनमध्ये अन्नधान्य नेण्यास मनाई केली. 
याचे मागे एकच उद्देश होता व तो म्हणजे उत्पादन 
कमी असलेले प्रान्त वेगळे काढून त्यांना आयात 
केलेले धान्य पुरवावयाचे व टंचाई तेवढ्यापुरतीच 
मर्यादित करावयाची. परंतु प्रत्यक्षात त्याचा 


६ 


परिणाम भयंकर झाला. टंचाई असलेल्या महाराष्ट्र, 
गुजराथ व उत्तर प्रदेशात भाववाढ होत आहे हे 
दृष्टीस पडताच विपुल उत्पन्नाच्या झोन्समघील 
व्यापार्‍यांनी नफ्याच्या लालचीने घान्याचे साठे 
करण्यास सुरवात केली. व टंचाई सवंत्रच भासू 
लागली. असे करण्याने सरकार झोन्स रद्द करील व 
भाववाढीचा आपणास फायदा मिळेल असे व्यापारी 
वर्गास वाटू लागले. 

मे १९६४, ते ऑगस्टपर्यंत १८ टक्क्यांनी 
भाववाढ झाली. साठेवाजीस आळा घालण्याचे 
सरकारी प्रयत्न निष्फळ ठरले व नागरी जनतेस 
चांगलीच झळ बसू लागली. ही भाववाढ संत्र 
सारख्याच प्रमाणात झाली आहे असे मात्र म्हणता 
येणार नाही. 

आतापर्यंत भूकमार कोठेही झाली नसली तरी 
गरीब जनतेला आपल्या उत्पन्नातील जास्त जास्त 
भाग अन्नासाठी खर्च करावा लागतो आहे. हा प्रश्‍न 
जास्त बिकट होण्याचे दुसरे एक कारण म्हणजे 
भारतीय जनता खाण्यापिण्याचे बाबतीत फारच 
सनातनी आहे. जेवणात कोठलाही बदल करण्याची 
त्यांची तयारी असत नाही. भात खाणारे लोक 
गहु खाणार नाहीत तर गहू खाणारांना 'मात 
चालणार नाही. 


सर्वे मोठमोठ्या शहरातून सरकारविरोधी 
निर्दशने होत आहेत. अन्नमंत्री श्री. सुव्रमण्यम्‌ यांनी 
भाववाढ थांबली असून काही ठिकाणी ती है 
टक्क्याने कमी झाल्याची घोषणा केली आहे. अमे- 
रिकेने घाईघाईने पाठविलेली गव्हाची जहाजे मुंबई 
व गुजराथेत उतरवून घेण्यात येत असून तेथील 
परिस्थिती निवळण्यास मदत होत आहे. सप्टेंबरच्या 
जेवटी नवी पिके बाजारात येऊ लागली 
म्हणजे पण परिस्थिती निवळण्यास मदत होईल. 
सध्या तरी परिस्थिती विकट असून आणखी काही 
दिवस तरी ती तशीच राहील अशी चिन्हे आहेत. 
नजीकच्या भविष्यकाळात भात, मका, व ज्वारी 
बाजरीची पिके निघतील. परंतु कॅर्मीरपासून 
मुंबईपर्यंत व उत्तरभारतात सवेत्र गहू हेच मुख्य 
अन्न आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागात भाववाढ न 


ड्‌ सर कडे” '* 
अघज्सन” 
72) न्स नश 
मव्तता” 


नवभारत 


होऊ. देण्याचा एकच उपाय आहे व तो . म्हणजे 
अमेरिकन गव्हाची भरपूर आयात हा होय. 
या वर्षाच्या. शेवटापर्यंत भारतात ६० . लक्ष टन 
गहु पाठविण्याचे अमेरिकेने कवूल केले आहे. परंतु 
इतका गहू व्यवस्थित उतरवून घेण्याची व तो 
साठविण्याची सोय भारतात नाही. त्यासाठी 
अमेरिकेने आपले तज्ञ पण पाठविण्याचे टरविले. आहे. 
दुरगामी योजना-मविष्यकाळचा विचार करून 
येत्या पाच वर्षात भारतात ४-५ खतांचे कारखाने 
काढण्याचा अमेरिकन व्यापार्‍यांचा विचार आहे. 
कारण स्थानिक उत्पन्न वाढविलेल्याखेरीज हा प्रश्‍न 
कायमचा सुटणार नाही. भारतीय मातांनी गेल्या 
दोन वर्षात उत्पादनाचे बावतीत शेतकऱ्यांना मागे 
टाकले आहे. दर वर्षी १ कोटी २० लक्ष बालके 
जन्माला घालून त्या अन्नधान्याचा प्रभ आणखीनच 
बिकट करीत आहेत. तरीपण सरते शेवटी शेतकरी 
जिंकतील अज्ञी आशा करण्यास हरकत नाही. 
शास्त्रीसरकार पुढील प्रश्‍नाचे स्वरूप राजकीय 
व आधिक असून तो चटकन सुटणे अशक्य आहे. 
विरोधी पक्षांची विशेषतः कम्युनिस्टांची निदर्शने जळे 
महिन्यात सुरु होऊन अलीकडे ती जास्त जास्त उग्र 
स्वरूप घेऊ लागली आहेत. काही ठिकाणी लुटालुटीचे 
प्रकार पण झाल्याच्या बातम्या आहेत. या आठ- 
वड्यात ११००० कम्युनिस्ट व त्यांचे अनुयायी 
यांना भाववाढविरोधी चळवळीबहल अटक कर- 
ण्यात आली. कम्युनिस्टांनी शांतपणे सत्त्याग्रंह 
करण्याची गांधीवादी पद्धति स्वीकारली आहे. 
परतु रह॒दारीस अडथळे येणे, बाजार बंद पडणे 
वका व स्टॉक एक्वेंचवर निरोधने होणे व अन्न 
मंत्र्यांचे कचेरीवर मोर्चे जाणे हे प्रकार घडलेच. 
या सर्व चळवळी शहरातून होत असून त्याचा 
मुख्य रोख भूकमारीकडे नसून भाववाढीवर आहे. 
भारतातील १० कोटी जनता शहरात राहाते तर 
३० कोटी प्रजा ग्रामीण भागात पसरली आहे. 
तेथे शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. व त्यामळे 
भाववाढीची झळ त्यांना फारज्ी लागलेली नाही. 
सरकारनेही या प्रश्‍नाच्या, निवडणुकीवर ल्क्ष 
ठवून राजकोय बाजूस जास्त महत्व द्लि आहे. 


सरकारी धोरण सध्याच्या वाढलेल्या किमती क्‌मी 
करण्याचे नसून त्या तेथेच कायम करण्याचे आहे. 
याचा परिणाम शहरातील राहाणीमानावर होणार | 
हे निश्चित. हे रहाणीमान ग्रामीण भागापेक्षा 
कितीतरी चांगले आहे: वाढलेल्या किमतीमुळे शेत- 
कर्‍यांच्या खिशात वी-वियाणास, खतपाण्यास किवा 
जंतुनाशक द्रव्य वापरण्यास अधिक पैसा जाईल 
व तीस कोटी लोकांचे रहाणीमान सुधारू लागून ते 
शहरी जनतेच्या बरोबरीचे होईल. व त्यातूनच 
अन्नधान्याचा प्रश्‍न सुटू लागेल. ग्रामीण भागात 
सुधारलेल्या रहाणीमानामुळे प्रतिष्ठितपणा वाढेल 
व त्यामुळे लोकसंख्या कमी होण्यास पण मुदत, 
होईल. ही परिस्थिती लवकरात लवकर निर्माण 
करण्यासाठी सरकार धान्यवाजारात उतरणार 
असून दळालांचा नफा कमी करून भाववाढ रोख- 
णार आहे. 

अननघान्यावर खर्च होणार्‍या पैशातील ६५ टक्के 
पैसा सध्या ज्ञेतकऱ्यांच्या हातात जातो. तो 
८० टक्क्यावर नेण्याचा सरकारचा इरादा असून 


२० टक्‍्क्यात दलाल व वाटपखर्च वसवावयाचा 
आहे. अमेरिकेत शेतकर्‍याला ४० टक्केच डॉलर्सच 


मिळतात. पग भारतात ग्राहक कोठलाही संस्कार 
ने झालेळे जसेचे तसेच धान्य विकत घेतात. 

हे सरकारी धोरण नुसत्या राजकीय दृष्टया 
नव्हे तर दूरवरचा विचार केल्यास शहाणपणाचे 
वाटते. सरकारचे स्थेयं शेतकर्‍यांच्या मतावर 
अवलंबून आहे. धान्याच्या किमती कमीत कमी 
ठेऊन पुरेसे अन्न निर्माण करणे अजून कोणत्याही 
देशाला जमलेले नाही. भारत हा शेतीप्रधान देश 
असल्यामुळे शेतकर्‍यांचे हित तेच राष्ट्राचे हित 
मानावयास पाहिजे. श्री. सुब्रह्मण्यम्‌ यांच्या म्हणण्या” 
भरभाणे यापुढे मुद्देमालाच्या कारखान्यावरील भर 
कमी करून शेतीकडे जास्त लक्ष पुरविणे जरुर आहे. 
म्हणजे. १९५० ते १९ ६० च्या धोरणाचा पुन्टा 
अवलब करून धान्याचे उत्पन्न सुधारावे लागेल. 

न्युयॉंक॑ टाइम्सच्या 
दिल्लीतील खास प्रतिनिधीकंडून 

३० ऑगस्ट १९६४. 


टन 


६४ 


व 118 2“ 

क्य ऊुएड एक... 

"“ऐजञोर्ञा -०---आी 
“करळडगध चघ 20: 

कह. > ४/८८-०- यरतनशअ 


- ७ वळी 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत हारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कक क क क क काका 


त. योग्य 
आ मेट्रिक परिमाणांत 
6४ खरेदोबिक्री करा 


बहुधा जुन्या बॅजनांचे मेट्रीक वजनांमध्यें सरळ हपांतर करून वसतु मागितल्या जातात. एदाहरणाये पाभेरीराकारता 
२३३ ग्राम मागितऴे जातात, तसेंच ! रंततलाकरितां ४५४ प्राम मागितठे जातात. अशा तऱ्हेने षरतु मागणे दे दशमान 
पद्धतीच्या तत्त्वानुप्तार नाहीं. शिवाय यामुळें जुव्या पद्धतीप्रमार्णेच आपणांस किचकट हिशोब करावा डागतो, प्र 
दशमान पद्धतीचा एक मुख्य हेतु अशां तऱ्हेची छिष्ट आकडेमोड दूर करणें हा आहे. ७... 

वरील उदाहरणांत वस्तु मागण्याची योयय्‌ पदत म्हणजे २१० प्राम, २०० प्राम, ४०० प्राम भगर ५०० प्राम मागें 


_ _ रि. २०. 8. 3177 | नवभारत 
ण 2222222222 वता र 


पूर्वी या मापाने घेत असाल 
१ औंस (> २८ प्राम) 
१ पौंड (> ४५४ ग्राम) 
२ पौंड (> ९०५७ प्राम) 


पागा 
तर आतां मा 


... ३० श्राम 
, ० ९ "५०० प्राम 


री 'किलोग्राम (१ ००७ ग्राम) 
, किलोग्राम. 


७ पौंड़ (>: २ १७ किलोग्राम) वि ३ 

१४ पौंड वा स्टोन (>: ६.१५ किलोग्राम) ५ किलोत्रास 
२८ पौंड (> १२.७० किलोग्राम) १० किलोग्राम 
र हाळ (ऱ्र तोचि ४०किलोग्रा)े  ... «.«« २० किलोग्राम 
१९९ पोडवाह (> ५१ किलोमझम) त्र ५० किलोग्राम 

१ रन (- १०१६ किलोग्राम) शोककी १००० किलोग्राम 


१& तोळा (> ११.६६ ग्राम) क$. 55. गेल या 
१/९६ दोर वा छटाक (२ ५८ प्राम ,.. ... १५० "७ प्रम 
१/४ दोर बा पाव(> २३१प्राम) ,.. «५. ०१० २०० साम 
र तक (२ ४६७प्रा>) .,,, .,.  .9८ _ ४९० ०९ र 

दोर (> ९१३ ग्राम ... ,.. १ किलोप्राम (१५०९ 
२.१/२ दोर (5२१३ किलोग्राम)  ,.. ..» ९ किलोभाम 
थोग्य रीतीनें ५ दोर (5४.६६ किलोग्रा) “... ... क. किलछोभ्ान 
भेट्रिक पद्धतीचा १९ शेर (> ९३३ किलोग्राम)  .,. ,.. १८ किलोम्रास 
भे २० शोर (: १८.६६ फिलोग्रा) ,७, ,८ २० र 
अतळब झरा १ मण (२ ३७ किलोग्राम) कीड... ४० किलोद्राम 
वि २.१/२ मण (>. ९९ किलोग्राम) २०० दु किंबटल (१०११ किलोग्राम) 


वळ ळी कीड डिड कीड नीड डीडी ०0४००0१७०११७०१४७०१४७०१६००१७७०१४१७०१४७ ०४७ 
य्या्कण्य्यान्य्यान्य्यजय्यानय्यर्य्याल््येल्य्य>य्या्य्याल्य्याय्यार्य्यााय्याःय्याप्याप्याच्या>य्य्च्काा 


बरसिद्धि हंचाषहक, 


छि 


च्छ 


य्य ऱ्य०:०य्य ऱ 
८%७ 4: प थू: थ्दः कः द्यः म. क "9९ 
गल ००8०45००9०59०45०450०य टी: -- 810 


-ऐजओर्ऊ! 


11१४). ७ 
") ७ 


